अध्यक्षीय भाषण (सारांश) 
त. ती. लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
अऱव्यक्ष 
मराठी साहित्यसंमेळन, ३७ वें अधिवेशन, दिष्टो 


त. ती. लक्ष्मणश्ास्री जोशी : एक थोर 'क्रियावान्‌ पंडित'. प्रा. गोवर्धन पारीत 


महात्मा गांधी : राजकारण आणि तत्त्वज्ञान 3 प्रा. नलिनी पंडित 
संपत्तिदानयज्ञ : कांहीं विचारा . र , प्रा. दे. अ. दाभोलकर 
आरोग्य-विमा-योजना . 9 « « डॉ, र. भ. कर्णिक 
नवचीनची राज्यघटना : | | व? प्रा. राम जोशी 
फळाफुडांचा दोरा ! ढे व वै » डॉ. सरोजिनी बावर 
सशात्रताचा इतिहास व ी » श्री. वाटजी गोविन्द्जी देसाई 


सराठोच्या देहळीवरून-! 
राजकवि यदावन्त 


वार्षिक वर्गणी ९ रु. ] [ किरकोळ अंक १९ रु. 


१. 
2. क... पश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


वर्ष८<वें | ऑक्टोबर १९५४७ [| अंकशला 
2) 
-२८ 


न्« (अमृतमहोत्सवी, ण > 
*९ ८ ऐश“ 
कढ प .] 
८ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


ऱ्त्ट 


महाराष्ट्र शासन &. ! 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व, 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा वचर्सरष्कनचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. पयन णम रलन 


अनुक्रमणिका 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


वर्षे आठवे ऑक्टोबर 
अंक पहिला १९५४ 


संचालक : श्री, शंकरराव देव 
संपादक-मंडळ 
आचार्य द्दो. द्‌. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हरि कृष्ण मोहनी-प्रा. गोवघेन पारीख 
प्रा, वि. म. वेडेकर का. संपादक 


“7 ///”/770770707700007श शशश टीश शट टीटशीशशशीशशशश//४//श शश टशशशश00000200ए0१/00शश0ए00४४000”0000/0002””४४ 


महात्मा गांधी : राजकारण आणि तत्त्वज्ञान प्रा. नलिनी पंडित १-१३ 
सलन्रताचा इतिहास श्री. वालजी गोविन्दजी देसाई १४-१५ 
अनुराग -- ! श्री, मुरळीघर उगले १५ 
फळाफुलांचा दोरा ! डॉ. सरोजिनी बाबर १६-२० 
संपत्तिदान : कांहीं विचार प्रा. देवदत्त अ. दाभोलकर २१-२५ 
निदान -! प्रा. दे. अ. दाभोलकर २५ 
आरोग्य-विमा-योजना डॉ. र. भ. कर्णिक २६-३१ 
नबःचीनची राज्यघटना : कांहीं विचार प्रा. राम जोशी २२-३६ 
मराठीच्या देहळीवरून -! राजकवि यशवन्त ३७-३८ 
त. ती, लक्ष्मणशास्त्री जोशी : 

एक थोर ' क्रियाबान्‌ पंडित? प्रा, गोवर्धन पारीख ३९-४६ 
अध्यक्षीय भाषण ( सारांश ) त. ती. लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ४७-६७ 

अध्यक्ष, मराठी साहित्यसंमेळन ३७ वें अधिवेशन, दिल्ली 

कै. र. ग. जोशी यांचें शोचनीय निधन क्ट 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


हे मासक श्री. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथें छापून प्रा, वि. म. बेडेकर 
यांनीं सुलभ राष्ट्रीय ग्रेथमाठंच्झ् बिक्षस्तभंडळाकरितां तेथेच प्रसिद्ध केळे, 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : £ संपादकीय : कायकारी संपादक, “नवभारत? मालिक, 
९०६ शिवाजी नगर, पुणें ४ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत ? भासिक, 
€10 प्राज्ञ प्रेस बाई ( ड. सातारा ) 


ह. श्या अ --- ु 
क” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका 
संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


“नवभारत! मासिक, ऑक्टोबर १९५४ 
| -र्‍्लेणक-पषरिच्ध-- 


प्रा. नलिनी पंडित -- मुंबई येथील “ पोद्दार कॉलेज ऑफ कामसी'मध्ये अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका, 

श्री. बाळजी गोबिंद देसाई ( पुर्णे ) -- गुजरात विद्यापीठामधील माजी प्राध्यापक, ' हरिजन'मध्ये 
यांचें लेखन येत असतें. महादेवभाई देसाई यांच्या मूळ गुजरातीमधीळ 
डायरीचे इंग्रजी अनुवादक, 

श्री, मुरलीधर उगले -- हैदराबाद येथील निजाम कॉळेजमध्यें बी. एससी. वर्गोतील विद्यार्थी, मराठी 
नियतकालिकांतून यांच्या कविता प्रसिद्ध होत असतात. 

- डॉ. सरोजिनी बाबर एम्‌. ए. पीएच्‌. डी. एम्‌. ए्‌. ए. (पुणे) --' कमळाचं जाळं र, 
* हिरवा चुडा ?, ' बाल - नाटिका ?, ' भारतीय स्रीरत्नें !, 
इत्यादींच्या लेखिका, समाजशिक्षणमाले'च्या संपादिका, 

प्रा, दे, अ. दाभोलकर -- सांगली येथील * विलिंग्डन कॉलिज'मध्यें अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, 

डॉ. र. भ. कर्णिक ( पुणें ) -- : महाराष्ट्र मेडिकल जन॑ल'चे संपादक, 

प्रा, राम, जोशी -- मुंबई येथीळ * रामनारायण रुईया कॅठिज*मध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, मंबई 
कोर्पोरेशनचे प्रजासमाजवादीपक्षीय सदस्य, न 

राजकबि गात ( पुणें ) -" महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कवि. मराठी साहित्यसंमेलनाचे माजी अध्यक्ष, 

प्रा. गोबधेन पारीख -- मुंबई येथील “ रामनारायण रुईया केलिज'मध्ये अर्थशास्राचे प्राध्यापक, 


* नवभारत ? मासिकाचे एक संपादक, महात्मा ग्रांधी ? या पुस्तकाचे 
लेखक, | 


“अजिता', 
६ देवद्शेन 


"--०१-"०२६9.2० “-- 


शू च 
मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल अशा 
प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाच 


1 व संस्कृतीचा विकास करणें 
ध्येयवडद्षि्आदे. । 1 शि 
भी नी मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा 
किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं 
१ मालिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या 


र्‍या प्रत्येक ळिखाणांत त 
सहिष्णुता असतील अशी काळजी घेतली जाईल 


? तादाचा, पक्षाचा 


त्यनिष्ठा, संयम आणि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


प्रा. नलिनी पंडित 


महात्मा गांधी $राजकारण आणि तत्त्वज्ञान 


राष्ट्रसभेचा कायापालट 

१ ऑगस्ट १९२० रोजीं गांधीप्रणीत अहिंसात्मक 
असहकाराच्या चळवळीनें हिंदी राजकारणांतील एका 
नवीन युगाला प्रारंभ झाला. स्वर्यनिर्णयाच्या तत्त्वासाठी 
पहिलें महायुद्ध लढले गेलें. तेव्हां त्यांत भाग घेणारीं 
पाश्चात्य राष्ट्रे हिंदी स्वराज्याच्या मागणीस मनःपूर्वक 
पाठिंब्रा देतीळ आणि युद्धकालांतील हिंदुस्थानची 
कामगिरी विचारांत घेऊन ब्रिटिश सरकारहि स्वेच्छेने 
सत्तादानास तयार होईल अशी पुष्कळांची अपेक्षा होती. 
परंतु १९१९ च्या सुधारणा-कायद्याने ती साफ चुकीची 
ठरली. त्यांत रौलट अँक्टच्या निमित्ताने पंजाबांत 
झालेल्या अनन्वित अत्याचारांची आणखी भर पडून 
लोकांचीं मने अधिकच प्रक्षुब्ध झालीं. या अमानुष हत्या- 
कांडाचा अखिल भारतांतून एकमुख्ार्ने तीत्न निषेध 
झाला असतांहि त्याला जबाबदार असणाऱ्या अधि- 
काऱ्यांना योग्य शासन मिळालें नाहीं; इतकेंच नव्हे 
तर इंग्लंडमध्यें त्यांचें राजरोस कोतुक झार्ले; आणि 
पालमेंटांत जेव्हां हा प्रश्न चर्चेस निघाला, तेव्हां 
हिंदी लोकमतावबद्दल पराकाष्ठेची बेफिकीर वृत्ति दिसून 
आली. त्यामुळें पंजाब-प्रकरण म्हणजे चारदोन आत- 
तायी अंमलदारांची दंडुकेशाही नव्हे, तर ब्रिटिशांच्या 
वेजबावदार राजनीतीचाच तो उद्वेगजनक परिपाक 
होय ही गोष्ट अगदीं स्पष्ट होऊन चुकली आणि 
इंग्लंड व हिंदुस्थान यांच्या संबंधांत विश्वासा- 
चा व सहानुभूतीचा लवलेशहि उरला नाहीं. तसेच 
युद्धाचे पर्यवसान कांहीं होवो, खलिफाचे अधिकार व 
प्रतिष्ठा यांना बाध येणार नाहो. अशा समजुतीर्न 
मुसलमान सैनिक इंग्लंडच्या बाजूर्ते लढले, 
परंतु पुढें ब्रिटन आपल्या अभिवचनास जागले 
नाहीं, त्यामुळें हिंदी मुसलमानांच्या राजनिष्ठेला जबर 
धक्का वसला. प्रजेचा स्वाभिमान व हितसंबंध यांची 
यत्किचितूहि चाड न बाळगणाऱ्या सरकारला कशा रीतीनें 


वठणीवर आणावयाचे हा सवानाच मोठा पेंच पडला, 
अर्जविनंत्या व शिष्टमंडळें हे पूर्वापार प्रचलित अस- 
लेले मार्ग आतांपर्यंतच्या अनुभवावरून निकामी ठरले 
होते. अशा राष्ट्रीय मानहानीच्या प्रसंगीं सनदशीर 
उपाय खुंटतांच युरोपांतील जनतेनें बहुधा सरास्त्र क्रांती- 
चा अवलंब केला होता. परंतु हिंदुस्थानसारख्या निःशस्त्र, 
असंघटित व अवाढव्य देशाला हा मार्ग परवडण्या- 
सारखा नव्हता. सनदशीर चळवळीची निष्फळता व 
सशस्त्र कांतीची अव्यवहार्यता यांमुळें निर्माण झाळेली 
कोंडी फोडण्याची ताकद्‌ जुन्या पुढाऱ्यांत नव्हती. अशा 
परिस्थितींत सावभौम सरकारला हिंदी लोकमतापुढें 
मान तुकवून वरील अन्यायाचें परिमाजैन करण्यास 
भाग पाडण्यासाठी महात्माजींनी अहिंसात्मक असह- 
काराचा कार्यक्रम जनतेपुर्ढे मांडला, त्यांत सनदशीर 
सचचळवळींतील संयम व जबाबदारी आणि सरास्त्र क्रांतीं- 
तील स्फूर्ति व पराक्रम यांचा अंतर्भाव झालेला होता. 
त्यामुळें राष्ट्रीय अपमानाची भरपाई करण्यास अधीर 
बनलेल्या लाखों स्त्रीपुरूषांनीं त्यांत अभूतपूर्वे उत्सा- 
हानें भाग घेतला, तुरुंगवास पत्करून, लाठीमार सोसून, 
प्रसंगीं गोळीवारालाहि तोंड देऊन आपल्या देश्या- 
मिमानाची व स्वातंत्र्यप्रीतीची त्यांनीं जगाला साक्ष 
पटवून दिली. 

असहकारितेच्या या देशव्यापी आंदोलनामध्ये 
पुढाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना जनतेंतीळ सुप्त सामर्थ्याचा 
जो प्रत्यय आला त्यामुळें राष्ट्रसमेचें स्वरूप पार बद- 
लून गेलें. तिर्चे ध्येय व धोरण, रचना व कार्यक्रम 
अधिकाधिक लोकाभिमुख होत जाऊन ब्रिटिश पाठ- 
मंटप्रमार्णे ती अल्पावकाश्यांतच आम हिंदी जनतेची 
प्रातिनिधिक संघटना बनली, नागपूरच्या अधिवेशनांत 
साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य, सनदशीर चळवळ, आस्ते- 
कदम सुधारणा इत्यादि तपश्षीलाच्या बाबी रद्द करून 
€ न्याय्य ब शांततामय मार्गानी स्वराज्याची प्रात्तिः या 


* महाराष्ट्रांतील राष्ट्रवादाचा विकास ' या आगामी पुस्तकांतीळ एका प्रकरणामधील कांहीं भाग, 


न. भा, १ 


अनुक्रमणिका 


ल वड यश 


-कखगघरचिघजचञ” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


मोजक्या राब्दांत . सुट्सुटीतपर्णे राष्ट्रसभेने आपल्या 
औदाची फेरमांडणी केली. शक्‍य तर साम्राज्यांत राहून, 
पण जरूर तर साम्नाज्यांतून फुट्टनहि स्वराज्य मिळ- 
विण्याचा निश्चय तिनें जाहीर केला, त्यापूर्वीच गांधी- 
जींनीं अलीबंधूसह हिंदुस्थानभर दौरा काढला होता. 
एवढ्या मोठ्या बलाढ्य सरकारला उघड आव्हान 
देणारा एक समर्थ महात्मा म्हणून तीस कोटी 
लोक त्यांच्याकडे भ्रद्धेने व भक्तिभावाने पाहात 
होते. “ एका वषात स्वराज्य ? या त्यांच्या मंत्र- 
वाक्याने देशांतील सवे वातावरण भारले गेलें. 
त्यांच्या नेतृत्वाखालीं कॉंग्रेसर्ने खादीप्रसारापासून स्वयं- 
सेवक-भरतीपर्यंत, पिकेटिंगपासून करबेंदीपर्यंत ज्या 
नानाविध चळवळी केल्या, त्यामुळे सरकारचा दरारा 
नाहींसा झाला, राजसत्तेचे नेतिक अधिष्ठान धुळीस 
मिळालें. पुढें या चळवळींचा जोम ओसरला, तरी कॉग्रेस- 
चें वजन कायमच राहिलें. कौन्सिलप्रवेशास राष्ट्रसमेची 
मान्यता मिळाल्यावर स्वराज्यपक्षाच्या अधिकृत उमेद- 
वारांनीं विघिमंडळांत प्रवेश केला, व तेथेहि अडव- 
शुकीच्या धोरणाने स्वराज्याचा प्रश्न धसास लावण्याची 
त्यांनीं खटपट चाळू ठेवली. इकडे गांधींचे कट्टर अनु- 
यायी विधायक कार्यात गढून गेले; आणि खादी व 
दलितोद्वार यांच्या द्वोरे त्यांनीं खेड्यांतील दैनंदिन 
जीवनाशीं कॅग्रिसचा प्रत्यक्ष संबंध जोडला. रशियांतील 
कम्युनिस्ट राज्यक्रान्ति व युरोपांतील समाजवादी 
आंदोलने यांचाहि येथील तरुण मनांवर अप्रत्यक्षपणे 
प्रभाव पडूं लागला होता. युरोपच्या व रशियाच्या दौऱ्या- 
मधून समाजवादी संस्कार घेऊन आलेल्या जवाहरलाल 
नेहलूनीं १९२७ च्या राष्ट्रसभेमध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्य हेंच 
कॉग्रेसचे अंतिम ध्येय असल्याचा ठराव पास करून 
घेतला; ब त्याच्या प्रचारासाठी युवकसेघ व स्वात्यसंघ 
या संस्था स्थापन केल्या, हिंदुस्थानच्या शासनपद्धतींत 
कोणता फेरफार करणे आवश्‍यक आहे याविषयीं पार्ल- 
सेंटला शिफारशी करण्यासाठीं ब्रिटिश सरकारनें याच 
सुमारास सायमन-कमिशनची योजना केली होती. ह्या 
कमिशनमध्ये एकहि हिंदी प्रतिनिधि घेतलेला नसल्या- 
मुळें त्यावर बहिष्कार घालण्याचा हिंदुस्थानांतील बहुतेक 
सये पक्षांनी निणेय घेतला व परस्परांच्या सहकायौने तो 
अंमलांतहि आणला. विधिमंडळांतील राष्ट्रसभावाद्यांना 
निरनिराळ्या पक्षांच्या व जातींच्या प्रतिनिधींची 


अनुक्रमणिका 


भूमिका वारंवार विचारांत घ्यावी लागे, त्यामुळें स्वराज्या- 
च्या एकमुखी मागणीची कल्पना बळावत गेली, आणि 
देशांतील सर्वपक्षीय प्रमुख पुढाऱ्यांचे जास्तींत जास्त 
सहकार्य संपादून राष्ट्रसमेच्या आदेशानुसार नेहरू-कमि- 
टीनें साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्याचा आराखडा तयार केला. 
तो स्वीकारण्यासाठी इंग्रज सरकारला एक वर्षांची 
मुदत देण्यांत आली, पण तिचा कांहींच उपयोग झाला 
नाहीं. म्हणून १९२९ अखेर लाहोर येथे वसाहतीच्या 
स्वराज्याची ही योजना रद्द करून राष्ट्रसभेन संपूर्ण 
स्वातंञ्याचा ठराव पास केळा आणि अवघ्या तीनचार 
महिन्यांतच कायदेभंगाची प्रचंड चळवळ उभारून देशा- 
च्या कानाकोपऱ्यांत स्वातंत्र्याचा संदेश नेऊन पोहॉंचविला. 
सरकारने खूप दडपशाही करून पाहिली. परंतु चळवळी- 
चा जोर कमी झाला नाहीं. उलट, सरकारला राष्ट्रसभे- 
च्या नेत्यांशी बोलणीं करणें भाग पडलें; व त्यांतून 
गांधी-आयार्विन करार झाला. या करारामुळें जगांत 
कॉँग्रेसची प्रतिष्ठा पुष्कळच वाढली. राष्ट्रसभेचे एकमेव 
प्रतिनिधि म्हणून गांधीजी गोलमेजपरिष्रदेला गेले; व 
तेथ राष्ट्रसभेची भूमिका त्यांनीं स्पष्ट केली. गांधीजी 
इंग्लंडहून परत येण्यापूर्वीच सरकार आणि कॉँग्रेस यांतील 
सलोख्यार्चे वातावरण नाहींसें झाळें होतें. बंगाल, 
पंजाब व सरहद्दप्रांत या ठिकाणीं वटहुकुमांचें राज्य 
सुरू झालें होते. अबदुल गफारखान व जवाहरलाल 
नेहरु यांना अटक करण्यांत आली होती. अशा 
स्थितींतहि महात्माजींनीं एकंदर परिस्थितीचा खुलासा 
करून घेण्यासाठीं व्हाइसरॉयची मुलाखत मागितली. 
परंतु बिनशते विचारविनिमय करण्याचें त्यांनीं नाकार- 
ल्यामुळें महात्माजींना पूर्वी तहकूत्र केलेली कायदेभंगाची 
चळवळ पुन्हां सुरू करणे भाग पडले. कायदेभंगाची 
ही चळवळ थांबविल्यानंतर १९२३४ मध्ये राष्ट्रसभेने 
मध्यवर्ती विधिमंडळाच्या निवडणुका लढविल्या व 
मध्येतरींच्या दडपशाहीमुळें कॉँग्रेस नामशेष झालेली 
नाहीं ह्याची सरकारला खात्री पटवून दिली. १९२५ 
सालीं नवा घटनाकायदा पास झाला, पण संस्थानिकांना 
दिलेल्या सवलती ब व्हाइसररोयचे राखीव अधिकार 
यामुळें लोकशाही कार्यपद्धतीला त्यांत मुळींच वाव 
नसल्यानें कॉग्रेसने त्याला विरोध केला; आणि सावत्रिक व 
प्रोढ मतदानाच्या तत्त्वावर निवडलेल्या घटनासमितीची 
मागणी केली. या कायद्यांतील प्रांतिक स्वायत्ततेचें 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


$७नवभारत च्च र 
७५ लि” ४* 
अमृतमहोत्सवी) > 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सहात्मा गांधी : राजकारण आणि तत्त्वज्ञान 


तत्त्व कॉँग्रेसला मान्य असल्यानें तिर्ने १९२७ च्या 
निवडणुकींत धघडाडीर्ने भाग घेतला व बहुमताच्या 
जोरावर सात प्रांतांत मंत्रिमंडळें स्थापन केलीं, १९३९ 
सालीं युरोपांत दुसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटलें, 
त्यावेळीं येथील लोकांची संमति न घेतां हिंदुस्थान हें 
युध्यमान राष्ट्र असल्याचें इंग्रजसरकारने जाहीर केल्या- 
सुळे सरकारी धोरणाचा निषेध करण्यासाठीं कॉँग्रेस 
मंत्र्यांनी राजीनामे दिळे, हुकूमशाहीचा पराभव करून 
लोकशाहीचा वचाव करणें हाच संयुक्त राष्ट्रांचा युद्धहेतु 
असल्याचें इंग्लंडर्ने जाहीर केळे होते. जगाला त्याची 
साक्ष पटविण्यासाठी त्यानें हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याची 
घोषणा करावी अशी राष्ट्रसभेची मागणी होती. अश्या 
आणीबाणीच्या प्रसंगीं इंग्लंडवर आघात करण्याची 
हिंदी लोकांना मुळींच इच्छा नव्हती. म्हणून स्वातं- 
त्याची हमी दिल्यास हिंदुस्थान शास्त्रबलानेंहि इंग्लंड- 
च्या शत्रूविरुद्ध लढेल अर्से राष्ट्रसर्भेने आपलें अहिंसेचें 
ब्रीद कांहीं काळ बाजूस सारूनहि इंग्रज सरकारला 
आश्वासन दिलें. त्रिटिशांनीं हा सहकार्याचा हात 
झिडकारल्यानंतरहि त्यांना अडचणींत आणूं नये या 
हेतूर्न राष्ट्रसभेर्न आपला विरोध वैयक्तिक सत्याग्रहापुरता- 
चच मर्यादित ठेवला, रशिया व आझ्लेय आदिया 
या ठिकाणीं हुकुमशाही राष्ट्रांच्या होणाऱ्या विजयामुळे 
हिंदी लोकांचीं मनें भीतिग्रस्त होऊन गेलीं. त्याबरोबर- 
च इंग्रजांबद्दलची दवेषभावनाहि सारखी वाढत होती. 
समाजाचा नैतिक अधःपात टाळावया*चा असल्यास 
खस्थ बसणें आतां शक्‍य नव्हते. म्हणून ' कॅरेगे 
या मरेंगे? या निर्धाराने १९४२ सालीं ब्रिटिशांना 
हिंदुस्थानांतून घालवून देण्याचा राष्ट्रसभेनें निश्चय केला. 
सरकारने सर्व पुढाऱ्यांना अचानक तुरुंगांत डांबल्यावर 
लोकांनीं १९४२ सालीं स्वयंस्फूर्तीने जी चळवळ केली 
तिच्यायोगानें कॉंग्रेसने आपल्या कर्तृत्वाचा व लोकप्रिय- 
तेचा उत्कषेबिंदु गाठला. 

याप्रमाणे कॉँग्रेसच्या ध्येयांत ज्या मानाने व्यापकता 
व सुस्पष्टता आणि धोरणांत ज्या मानानें निश्चितता व 
परिणामकारकता येत चालली, त्या मानानें तिच्यांतील 
आददीवादाला वास्तवतेची, प्रक्षोभकतेला जबाबदारीची, 
आणि लढाऊपणाला विघायक दृष्टीची जोड मिळाली 
आणि उत्तरोत्तर राष्ट्राच्या आकांक्षेला व इभ्रतीला 
साजेशी भूमिका घेऊन हिंदुस्थानांतील राष्ट्रवादाला 


अनुक्रमणिका 


तिनें उत्कृष्ट आकार आणला. वर्षांतून एकदां जमून 
नुसते कागदी ठराव करण्याऐवजी आपटल्या पाठीमागें 
लोकमताची संघटित शक्ति उभी करून तिनें एका- 
हून एक तीत्र असे पांच लढे लढविले, परकीयांच्या 
प्रतिकाराइतकेंच राष्ट्राच्या पुनधेटनेला महत्त्व देऊन 
तिनें अस्पृर्यतानिवारणाचें व आमोद्वाराचें कार्य हातीं 
घेतलें, कराचीच्या अधिवेशनांत मूलभूत हक्क व 
आर्थेक कार्यक्रम याविषयींचे जे ठराव पास झाले, 
त्यांमुळे स्वातंत्र्याच्या कल्पनेंत लोकशाहीचा आशय 
ओतला गेला, त्याच्याहि पुढें जाऊन १९२६ चा 
बातकीविषयक कार्यक्रम व १९३७ चा निवडणूक- 
जाहीरनामा यांमधून तिनें श्रमजीवी वर्गाच्या हित- 
संबंधांची दखल घेतली व आर्थिक आणि सामाजिक 
क्षेत्रांत अधिकाधिक पुरोगामी धोरण स्वीकारले, हिंदु- 
मुसलमान, स्हऱ्यास्पुरय, ब्राह्मणब्राह्मणेतर असा भेद- 
भाव न करतां सर्वे घमौच्या व जातींच्या लोकांची 
सहानुभूति तिनें संपादन केळी. मजूर आणि भांडवल- 
दार, रोतकरी व सावकार या सर्वे) वर्गांत राष्ट्रमावनेचा 
परिपोष करून त्यांना आपल्या चळवळींत तिनें सामील 
करून घेतलें, सुरिक्षितांप्रमार्णे अशिक्षितांना, राहर- 
वासीयांप्रमाणे खेडुतांना तिच्याबद्दल आपुलकी वाटावी 
म्हणून तिचीं कांहीं अधिवेशर्ने मुद्दाम खेड्यांत भर- 
विण्यांत आलीं. कौन्सिलप्रवेश व॒कोन्सिलवहिष्कार, 
राष्ट्रवाद व वर्गवाद, अध्यात्मवाद व भौतिकवाद अद्या 
निरनिराळ्या प्रव्वत्तींवर श्रद्धा ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना 
तिर्ने एकजुटीर्ने काम करावयास लावलें, 

राष्ट्रसभेच्या वाढत्या संसारांत तिच्या शाखोपद्याखांची 
नीट व्यवस्था राखण्यासाठीं एका शिस्तबद्ध यंत्रणेची 
गरज होती. १९२० च्या नागपूर-कॉँग्रेसनें चार आणे 
देणारे प्राथमिक सभासद, त्यांनीं निवडून दिलेल्या 
तालुका, जिल्हा, प्रांत व अखिल भारत यांच्या कमिऱ्या 
व या सर्वांना मार्गदर्शन करणारी व आदेश देणारी 
वर्किंग कमिटी - याप्रमाणे ब्रिटिशांच्या हिंदी नोकर- 
शाहीला प्रतिस्पर्धी अशी एक सुयंत्रित संघटना उभारली. 
राष्ट्रसभेच्या कार्याचा प्रचार करण्यासाठीं स्वयंसेवक- 
दलांची स्थापना करण्यांत आली. विधायक कार्याच्या 
विस्ताराबरोबर एकेका विभागास पूर्णपणें वाहून 
घेणाऱ्या अखिलभारतीय वरखा-संघ, हरिजन-सेवक- 
संघ अहा स्वायत्त संस्थाहि अस्तित्वांत आल्या, 


३ 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


केवळ अंतगत प्रश्नांतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांतहि 
हिंदी राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची दक्षता घेऊन 
राष्ट्रसभेने वेळोवेळीं जागतिक घडामोडींसंत्रधीं मत- 
प्रदर्शन केळें आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांना आपले 
प्रतिनिधी पाठवून जगाच्या राजकारणांत भाग घेण्यास 
सुरुवात केली. हिंदी राष्ट्राच्या एथगात्मतेर्चे प्रतीक 
म्हणून स्वतंत्र राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रभाषा 
इत्यादि मानचिन्हे निश्चित करून जनतेच्या मनांत 
तिने त्यांच्याबद्दल निष्ठा उत्पन्न केली. मोठमोठ्या 
चळवळींतून तावूनसुलाखून निघालेल्या या प्रबल 
संघटनेची दखल घेणे अखेर इंग्रजांना भाग पडलें 
आणि हिंदी लोकांना शांततेच्या मार्गानें राजकीय 
स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे राष्ट्रसमेचें ध्येय १५ ऑगस्ट 
१९४७ रोजीं साध्य झालें, 
असहकार ब कायदेभंग 

१९२० नंतर राष्ट्रसभेचा हा जो कायापालट झाला 
त्याला मुख्यतः गांधीजींचे अललोकिक व्यक्तिमत्त्व व 
असाधारण नेतृत्व कारणीभूत झालें आहे. रानडे व 
गोखले यांच्याप्रमाणे गांधींचाहि प्रथम ब्रिटिशांच्या 
न्यायबुद्धीवर विश्वास होता, परंतु पंजाव व ख्रिलाफत 
या दोन्ही प्रकरणांत त्यांना जो विपरीत अनुभव आला, 
त्यावरून सत्तांध सरकार व नोकरशाही ही फक्त कृतीची 
व बलाचीच भाषा ओळखतात अशी ल्यांनीं पक्की 
खणगांठ बांघली. मात्र क्रांतिकारकांच्या साह्सी कृत्यांनी 
सरकारला दहशत बसण्याऐबजीं वहुधा दडपश्ाहीलाच 
उत्तेजन मिळते, म्हणून व्यक्तिगत बहादूडुरीपेक्षां 
सामुदायिक प्रतिकारावर अधिक भर देणारा सत्याग्रहाचा 
मार्ग गांधींनी शोधून काढला. असहकार व कायदेभंग 
हीं सत्याग्रहाचीं दोन प्रमुख्ख अंगे होत. हिंदी लोकांच्या 
संमतीनें व त्यांच्या हितासाठी आपण हिंदुस्थानचें 
राज्य चालवितो. ह्या ब्रिटिशांच्या कोटिक्रमांतील 
मानभावीपणा उघड करून त्यांच्या राजनीतीचे पाशवी 
स्वल्प जगाच्या निदशनास आणणे हें असहकाराचें 
एक उद्दिष्ट होतें. इंग्रजांचे राज्य हें आपल्या सहकार्यावर 
आधारलेले आहे, त्यांची कायदेमंडळे , न्यायालये व 
शिक्षणसंस्था यांना मान्यता देऊन त्यांच्या सत्तेस आपण 
बळकटी आणीत आहोंत, हें सहकार्य, ही मान्यता ज्र 
आपण दिली नाहीं तर ब्रिटिशांना येथे एक दिवस 
देखील राज्य करतां येणार नाहीं, ह्या जाणिवेतून असह.- 


अनुक्रमणिका 


काराच्या चळवळीचा जन्म झाला. गांधींच्या ध्येय- 
वादाला व्यवहारद्ष्टीचं वावडे नसल्यानें लोकांकडून 
त्यांनीं प्रथम कमींत कमी त्यागाची व चेर्वाची 
अपेक्षा केली. जनमताचे निर्माते व प्रवक्ते 
म्हणून आतांपर्यंत पुढें आलेल्या वरिष्ट वर्गांना 
त्यांनीं स्वाथत्यागाचें व क्रियाशीलतेचं उदाहरण घालून 
देण्यास पाचारण केळें. त्यासाठीं सरकारनियुक्त मानाच्या 
जागा व पदव्या, शाळा-केलिजे, न्यायमंदिरे, कायदे- 
कौन्सिळें आणि विदेशी माल यांवर बहिष्कार पुकारण्यां- 
त आला, न्यायाल्यांतून व विद्यालयांतून बाहेर पडलेले 
वकोल, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामार्फत बहुजन- 
समाजांत जाग्यते घडवून आणून वहिष्कारापासून 
करबंदीपर्यंत असहकारितेचा चढता कार्यक्रम अंमलांत 
आणण्याची गांधींची योजना होती. खखुपीरने दिळें 
जाणारे सहकार्य जरी नाकारळें, तरी अनियंत्रित सत्तेच्या 
वळावर सरकार आपले जुलमी कायदे व वटहुकूम 
जनतेवर लादणारच, तेव्हां हेंहि जोखड झुगारून 
देण्यासाठीं कायदेभंगाची मोहीम सुरू झाली, टिळकां 
च्या काळांत धहिष्काराच्या चळवळीचा जोर वाढला, 
तरी राजद्रोह आणि कायदेभंग यांच्याबद्दल लोकांच्या 
मनांत सारखी रुखरुख व न्यूनगंड होता. गांधीजींनी 
सद्यःस्थितींत * राजद्रोह हा कॉँग्रेसचा धर्म आहे!, 
“ कायदेभंग हें हिंदी नागरिकांचे एक पवित्र कर्तव्य 
आहे. ' अश्या घोषणा करून जनतेच्या मनावरील 
राजनिष्ठेचे व कायद्याच्या स्वतःप्रामाण्याचें दडपण 
उडवून दिलें. या चळवळींमुळे लोकांचा उत्साह अगदीं 
शिगेस जाऊन पोहोचला; व सामान्य माणसांनींहि 
वीरोचित कृत्यें केल्यामुळें लोकांच्या मनांतीळ कायदा, 
पोलीस व तुरुंग यांची भीति साफ नाहींशी झाली. 
कायदेभंगाच्या प्रवरत्तीमधून देद्यांत अराजक मार्जू 
नये म्हणून गांधींनी या चळवळीस सत्य व अहिंसा 
यांच्या मर्यादा घातल्या. त्यांचे युद्धतंत्र अगदीं 
साध व सरळ होर्ते. प्रतिपक्षाला अडचणींत टाकून 
त्याचा गेरफायदा घेणे त्यांना पसंत नव्हतें. तत्त्वासाठी 
स्वयंप्रेरणेने स्वतः छेश॒ सहन करून विरोधकांमध्ये 
अन्यायार्चे परिमार्जन करण्याची इच्छा निर्माण करणें ही 
सत्याग्रहामागील प्रेरणा होती. म्हणून इंग्रजी राज्य हे 
सैतानी आहे अर्स वारंवार म्हणत असतांहि त्यांनीं 
आपल्या चळवळीला इंग्रजद्वेयाचा संपक लागू दिला 


जु मक 
क.शा 


-कखगघरचिघजचञ” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्र नवधारत > क 
वभारत *ट्ट 
७५ ह 


3 ३०१९ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महात्मा गांधी : राजकारण आणि तत्त्वज्ञान 


नाहीं. ज्यांतीलळ अन्याय ढळढळीत आहे व जेथें 
तडजोडीस वाव आहे असे कायंदे मोडण्याचे त्यांचे 
धोरण होतें. आपल्या किमान मागण्या स्पष्टपणें सर- 
कारपुढें मांडून, जबाबदार अधिकाऱ्यांना वेळोवेळीं 
सत्याग्रहाची पूवसूचना देऊन, शेवटपर्यंत सन्मान्य 
तडजोडीची तयारी ठेवून आणि एक कायदा मोड- 
तांना इतर सर्वे कायदे दक्षतेने पाळण्याचा अनुयायांना 
आंदेश देऊन चळवळ आटोक्याबाहेर जाऊं नये 
म्हणून ते अतोनात काळजी घेत. स्वाभिमानाचा व 
सदसद्विवेकवुद्धीचा प्र्न असेल व रक्तपाताचा संभव 
नसेल तर वैयक्तिक कायदेभंगास त्यांची नेहमींच 
अनुज्ञा होती. पण सामुदायिक कायदेभंगावर मात्र 
त्यांनीं फार कडक नित्रंध घातले होते. हिंदुस्थान- 
सारख्या मागासलेल्या खंडप्राय देशांत हा कांटेकोर- 
पणा, ही सावधगिरी आवदयक होती. एका बाजूला 
अद्ययावतू शास्त्रास्रांनी सुसज्ज असें नोकरशाहीचे 
राज्ययंत्र व दुसर्‍या बाजूला शतकानुदातर्के गुलाम- 
गिरींत खितपत पडलेली निर्वेळ व निःशस्त्र जनता 
यांच्यामधील हा झगडा होता. तेव्हां सरकारच्या 
दडपश्याहीवर निदान कायद्याचीं तरी बंधने राहावींत 
या उद्देशाने टिळकांनीं प्रतिकाराची चळवळ कायद्या- 
च्या कक्षेत चाळू ठेविली, पुढें कायद्याची चौकट 
तोडल्याखेरीज राजकीय चळवळीस भवितव्य नाहीं 
असे दिसून येतांच महात्माजींनी कायदेशीरपणाचें हे 
चंधन काढून टाकलें, पण त्याबरोबरच सामुदायिक 
र्‍चळवळीस हुछडवाजीचे स्वरूप येऊं नये म्हणून त्यांनीं 
अहिंसेवर पदोपदीं जोर दिल्गा, गुस्ततेचा व अत्या- 
चारांचा सर्रास निष्रेध केला, लोकप्रियता कमी होण्या- 
चचा धोका पत्करूनहि वेळोवेळीं आपल्या चुका 
कवूल केल्या, तसेंच अनुयायांकडून जेव्हां गेरशिस्त 
पणा झाला, तेव्हां त्याबद्दल कधीं त्यांनीं स्वतः प्राय- 
श्रित्त घेतें, कधीं जबाबदार व्यक्तींना जाहीर दिलगिरी 
प्रदर्शित करावयास लावली, त्यामुळें त्यांच्या चळवळीस 
नैतिक अधिप्ठान लाभले, जगांत तिचा बराच बोल- 
बाला झाला, आणि आपल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेस 
जपणाऱ्या त्रिटिशा सरकारला दडपश्ाही करतांना थोर्ड- 


बहुत तारतम्य राखणें भाग पडलें, 

गांधींच्या व्यक्तित्वांत तत्त्व आणि व्यवहार यांचा 
उत्कृष्ट मिलाफ झालेला होता. म्हणून अंतर्गत यादवी 
टाळून निरनिराळे वर्ग आणि प्रव्रत्ती यांना एकत्र 
आणण्यांत चळवळीच्या प्राथमिक अवस्थेंत का होईना 
त्यांना वेरेंच यश आलें. तसेंच वरिष्ठ वर्गाचा पैसा 
आणि प्रतिष्ठा यांचा त्यांनीं आपल्या चळवळीसाठी 
पुरेपूर फायदा करून घेतला तरी त्यांची प्रवृत्ति मुळांत 
लोकाभिमुख होती. सर्वांना रुचतील व ज्ञेपतील असे 
कार्यक्रम पुढें मांडून त्यांवर आपल्या सगळ्या शक्ती 
केंद्रित करण्यास त्यांनीं लोकांना शिकविले आणणि 
क्रमाक्रमाने चळवळीची कक्षा वाढवीत नेली. लोकांची 
नाडी त्यांच्या हातीं असल्याने ह्या चळवळी सहसा 
आटोक्यावबाहेर गेल्या नाहींत. परदेशी कापडाच्या 
होळीला मान्यता देऊन लोकांच्या भडकलेल्या भावनां- 
ना त्यांनीं वाट करून दिळी आणि त्यांच्या विध्वंसक 
प्रवरत्तील्य व्यक्तीकडून वस्तूकडे खेंचून लढ्यांतील 
अनल्याचारीपणाला एकप्रकारे हृढता आणली. ' स्वतःचे 
प्राण पणाला लावूनहि देद्यांतील अत्याचारांना त्यांनीं 
वेळोवेळीं आळा घातला आणि चळवळ उच्च पात- 
ळीवर राखण्याची पराकाष्ठा केळी. मात्र एवब्या 
मोठ्या देरव्यापी लबव्यांत थोडेसें अतिक्रमण अटळ 
आहे याची त्यांना कल्पना होती. म्हणून आणीवाणी- 
च्या वेळीं ते अहिंसेचा जप करीत बसले नाहींत. तर 
एकंदर परिस्थितीवरील पकड पक्की ठेवून चळवळीचा 
व्याप आणि वेग वाढविण्याकडे त्यांनीं लक्ष दिलें 
हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठीं लाख लोकांचे प्राण खर्ची 
पडळे तरी हरकत नाहीं, पण लोकांत उमेद आहे तों- 
पर्यंत लढा चाळू ठेवला पाहिज, चळवळ पुढें रेटली 
पाहिजे अशी त्यांची भावना होती. म्हणून दर खेपेस 
त्यांच्या राजकीय चळवळी अधिकाधिक प्रखर होत 
गेल्या, 

कायदेभंगाची कल्पना वस्तुतः निप्रेधपरच आहे. 
एकेक कायदा मोडल्याने कोणतेच सरकार कधीं उल- 
थून पडत नाहीं, म्हणून सरकारी राज्ययंत्र खिळखिळे 
करूं पाहणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांना अखेर सत्ताग्रहणाची 
तयारी करावी लागते, राष्ट्रसमेने : उघड बंड पुका- 


1 6.8 विकार य82् ॥1७ यना] या 1161 10 ॥0॥९७” - 


13, ७. च्यात] - | ॥19118118', ४०], शा. 0. 7$. 


अनुक्रमणिका 


आ वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


रें, तरी तिच्यापाशी सत्ताग्रहणाची कोणतीच सुसंवद्ध 
योजना नसे. त्यामुळें पुढाऱ्यांना तुरुंगांत टाकतांच 
हळुहळू चळवळ थंडावत जाई. म्हणून गांधीजींच्या 
चळवळी बहुतांशी निद्शनात्मकच राहिल्या; आणि 
भारतीय व आंतरराष्ट्रीय लोकमताचें जास्तींत जास्त 
दडपण आणून राज्यकत्यांना वाटाघाटीस प्रदत्त करण्या- 
पलीकडे त्यांची मजल गेली नाहीं, खातंत्र्यसंग्रामांत 
हिंदी पुढाऱ्यांना त्रिटिशांच्या सदिच्छेवर व मुत्सही- 
पणावर विसंबून राहून सत्तादानाची वाट पहावी 
लागली. मात्र ब्रिटिशांची मनोरचना बरोबर हेरून व 
हिंदुस्थानांतील परिस्थितीचे अचूक निदान करून 
प्रत्येक पाऊल टाकण्यांत गांधीजींनी कमालीचें कोदल्य 
दाखविलें; आणि आंतरराष्ट्रीय पारिस्थतीचा अनुकूल 
फासा पडतांच हें सत्तांतर शांततेने झालेलें पाहण्याचे 
भाग्यहि त्यांना लाभलें. 
बिधायक कायेक्रम 

गांधीजी स्वतःला गोखल्यांचे शिष्य म्हणवीत. 
एका अर्थाने तं खरे आहे. राजकारणांत साधनझ्युचिता, 
सत्यनिष्ठा, चारिश्य यांची आवदरयकता गांधीजींप्रमाणे 
गोखल्यांनाहि मान्य होती. सामाजिक बाबतींत रानडे 
व गोखले यांची सवांगीण स॒धारणावादाची परंपराच 
गांधीजींनी पुढें चालविली, लोकांच्या आत्मिक उन्नती- 
साठीं देखील त्यांच्या आर्थिक उत्कर्षाची, त्यांच्या 
अज्ञानाचा परिहार करण्याची, व मानवी प्रगतीच्या 
आड येणार्‍या इतर सर्व गोष्टी दूर करण्याची आवदयकता 
आहे असे गांधीजींचे मत होतं. राष्ट्रसमा ही खऱ्या- 
खुऱ्या अर्थाने जनतेची प्रतिनिधि बनण्यासाठी समाज- 
सुधारणेचे हें कार्य तिनें हातीं ध्यावे तिच्या कार्यकत्यी- 
नीं लोकांच्या दुःखांत सहभागी व्हावें, त्यांच्या अडी- 
अडचणी समजून घ्याव्यात आणि लांचे औदासीन्य 
दूर करावे अशी गांधीजींची इच्छा होती. मात्र प्रत्यक्ष 
कार्यावर त्यांचा सतत भर असल्यानें लोकशिक्षणा- 
साठींहि त्यांनी सेवेचा व त्यागाचाच मार्ग सुचविला 


आणि सत्याग्रहाच्या चळवळीला विधायक कार्यक्रमाची 
जोड दिली. खादी, जातीय ऐक्य, अस्पृश्‍यतानिवारण; 
'दलितोद्वार, दारूबंदी, ग्रामसंघटन, राष्ट्रीय शिक्षण 
आणि मज्र्‌संघटना इत्यादि विविध कायक्रमांच्या दोरे 
समाजजीवनाच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांत त्यांनीं प्रवेशा केला, 
या कार्यक्रमांच्या निमित्ताने राष्ट्रसभेच्या कार्यकत्यांना 
खेडोपाडी पाठवून समाजाच्या निरनिराळ्या थरांत 
त्यांनीं जागति घडवून आणली; आणि राष्ट्रीय चळवळी- 
ला बहुजनसमाजाचा प्रथमच पाठिंबा मिळवून दिला. 

खादी आणि आमोद्योग हें राष्ट्रसभेच्या विधायक 
कार्यक्रमाचे एक प्रमुख अंग होतें. एकोणिसाव्या 
रातकामध्ये इंग्रजांच्या स्पधेमुळे खेड्यांतील कारागिरीचा 
नारा झाला होता आणि दुर्यम व्यवसायाच्या अभावीं 
शेतकऱ्याला जमिनीच्या लहानशा तुकड्यावर आपल्या 
सर्वे गरजा भागविणें कठीण होत चाललें होतें. अशा 
वेळीं ज्या चरख्याच्या उपेक्षेमुळें खेड्यांना दार्दय्याची 
अवकळा आली , त्याचे पुनरुजीवन करून गांधींनी 
खेड्याच्या आर्थिक उन्नतीचा पाया घातला. मात्र 
शेतकऱ्याला दुय्यम व्यवसाय पुरविर्णे एवढेंच कांहीं 
खादीच्या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट नव्ह्ते. या चळवळीच्या 
निमित्तार्ने उत्पादक व्यवसायांचे महत्त्व बुद्धिजीवी 
लोकांच्या मनावर ब्रिंबवून गांधीजींनी त्यांच्या मनांतीळ 
शारीरिक श्रमाबद्दलची तुच्छताबुद्धि नाहींशी केली. 
शहरांचे वैभव हें शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीवर आधार- 
लेळे आहे याची त्यांनीं पांढरपेशा मध्यमवर्गाला सतत 
जाणीव करून दिली; आणि खेडुतांची सेवा करून 
त्यांचा 'णानुबंध जोडण्यासाठीं शेकडो. सुशिक्षित 
तरुण त्यांनीं खेड्यामध्ये पाठविठे, खादीला व्रताची 
योग्यता देऊन त्यांनीं आंग्लविद्याविभूषितांच्या 
पोषाखीपणाला पायबंद घातला आणि ' गरजा कमी 
व भ्रम जास्त' या तत्त्वाच्या प्रतिपादनारने व आचरणार्ने 
त्यांच्या विचारांत क्रांति घडवून आणली. 

लोकसंग्रहार्चे एक सुलभ साधन या दृष्टीनें चरख्या- 


2 6 0९ छा पप8ा 7९86761810 1108 1101एत8 8001101010 परप) त 
76110781 0 इठण081108 ह्यात 8ए61॥2 01 ४०९७३ ४0० १७70 18. 070- 


87888. ? - 101१. ४ण. 17. ७. 151. 


3 6“ पुणढ ठणाष्टाः€85 8 7०७7७७1४९9 7७88615 ७ 7188808. 1863 
बाः8 ४७ १९. प०पला2व ७४ 1७७०1०७ ... श€1प5६ 80970 पाला 8010008, प00शा- 
शेब्वाती पदात तिठा] पते धयपित98 दया शप. ”-ंते. एग, ग. 5. 194 


द ८.2. मड 
-करखगघरचिघजचन, 
अनक्रपाणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
जै न राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सहात्मा गांधी : राजकारण आणि तत्त्वज्ञात 


रा अतिशय महत्त्व होतें.” हिंदुस्थानांतील ग्रामीण 
जीवनाचा तो पुरातन व सर्वसामान्य घटक होता. 
इतकेंच नव्हे तर अन्न-आच्छादनाच्या प्राथमिक गरजेशीं 
तो निगडित असल्यामुळें हवापाण्याइतकीच खेड्याच्या 
सुस्थितीला त्याची आवदयकता होती. म्हणून महात्माजीं- 
नीं चरखा हा विधायक कार्याचा व ग्रामसंघटनेचा मध्य- 
विंदु कल्पिला, आणि त्याच्याभोवती जुन्यानव्या अनेक 
व्यवसायांचा प्रपंच थाटला, त्यामुळे बहुजनसमाजाच्या 
सुखदुःखांशीं समरस होऊन त्याच्या राजकीय आकांक्षा 
जागृत करण्याची व राष्ट्रसभेवद्दल त्याच्या मनांत निष्ठा 
उत्पन्न करण्याची स्वयंसेवकांना संधि मिळाली. विधायक 
कार्यक्रमाच्या योगार्ने समाजांतील निरनिराळ्या वगामर्थ्ये 
व जातींमध्ये समतेचे व बंधुभावार्चे वातावरण निर्माण 
झालें. खादीचा पंचा नेसून नियमितपर्णे ग्रामसफाई 
करणारे उच्चवणींय सुशिक्षित स्वयंसेवक पाहून खेडु- 
तांच्या मनांतील स॒शिक्षितांबद्दलचा दुजाभाव थोडा 
कमी झाला. गांधी-टोपी ही सहिष्णुतेची, सहानु- 
भूतीची व सेवाधर्माची प्रतीक बनली. विधायक कार्य- 
कत्यांचा स्वार्थत्याग ब लोकसेवेची तळमळ बामुळें 
वहुजनसमाजाला त्यांच्याबद्दल आपुलकी वाटली; राज- 
कीय चळवळ ही मूठभर सुशिक्षितांची मक्तेदारी नसून 
गरीबांपासून श्रीमंतांपयेत सर्वांनाच तिच्यामध्ये स्थान 
आहे अश्शी लोकांची खात्री पटली. म्हणूनच ते मोठ्या 
संख्येने या चळवळींत सामील झाले, ' सुताने स्वराज्य' 
ह्या वचनाचा उपहास करणाऱ्या लब्धप्रतिष्ठितांना 
चरख्याची ही महती कळली नाहीं. म्हणूनच गांधी- 
जींच्या लोकप्रियतेचे वमहि त्यांना उगमलें नाहीं. 
खेडी व दाहरे यांमधील दुवा म्हणून राजकीय 
दृष्टया चरखा कितीहि उपयुक्त ठरला, तरी तद्विषयक 
अर्थमीमांसा शास्त्रशुद्ध नाहीं. चरखा आणि ग्रामोद्योग 


यांसारख्या चळवळींत हिंदुस्थानांतील शेतकरी-समा- 
जाची उगवत्या भांडवलशाहीविरुद्ध झालेली स्वाभा- 
विक प्रतिक्रिया दिसून येते. भांडवलदारी उत्पादन- 
पद्धतीच्या प्राथमिक अवस्थेंत तिच्यांतील स्पर्धा व 
बेकारी, यांत्रिकता व असुरक्षितता यांच्या भीतीने बहु- 
तेक सर्व देशांतील सामान्य जनतेत सुरक्षिततेवर 
आधारलेल्या जुन्या मध्ययुगीन व्यवस्थेकडे परतण्याची 
सुप्त इच्छा आढळते. उत्पादनसाधनांचा विकास 
झाल्यानें लोकांचें राहणीचे मान जसजसे सुधारले, तस- 
तशी पुढारलेल्या देशांतील लोकांची जुन्या अर्थ- 
व्यवस्थेवद्दलची ओढ कमी होत गेली आणि आर्थिक 
उत्कर्ावरोबर सांस्कृतिक विकासाची नवीं क्षितिजे 
त्यांच्या डोळ्यासमोर उभीं राहिलीं. एकोणिसाव्या 
शतकाच्या उत्तराधांत भांडवल्शाहीला उतरती कळा 
लागली. तेव्हां तिच्यांतील दोष अधिक तौत्रतेने 
जाणवूं लागले, पण पुन्हां मार्ग परतून जुन्या समाज- 
व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याची त्या वेळीं कोणाला 
इच्छा झाली नाहीं. भांडवल्शाहीमुळे झालेले फायदे न 
गमावतां तिच्यांतील वेगुर्ण्ये टाळण्यासाठी स्पर्धा व 
स्वातंत्रय यांऐेवजीं सहकार्य व नियोजन यांवर आघार- 
लेली नवी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची युरोपांतील 
लोकांनीं महत्त्वाकांक्षा बाळगली. परंतु गांधीजींच्या 
विचारांत अध्यात्मनिष्ठा आणि व्यक्तिवाद यांचे 
प्राबल्य असल्यामुळें मार्क्ससारख्या समाजवादी तत्त्व- 
ज्ञाच्या विचारांकडे त्यांचे लक्ष गेळें नाहीं. उलट यंत्र- 
संस्कृतीवरील रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो इत्यादि अंत- 
श्रुंख वृत्तीच्या व्यक्तिवादी तत्त्वचितकांची टीकाच 
त्यांना अधिक ग्राह्य वाटली.* सर्वत्र सदासर्वकाळ 
चाललेल्या द्रव्यपूजेतून आजच्या समाजांतील नि- 
हणता, विषमता आणि विरूपता निर्माण झाली आहे 


4. 6 1७ ( ७ हुणय२१े8१्ट 1९8] ) 885 ॥फछ० 98९08, 1811771016 त 0९72. 
गण 118 8012 88801 उ 18 0७1०0१18७8 10 याट ७००प शा&8०1॥197 009००७ क€ 
ग९6त 107 उत ९00 181008] ९७2100, 1181617 रो ०. शि तिढा 
ठा0पा, [8] 08 प ७८ तहाय०0२ध्याशय१्ट छेडा 88निंत(8188, [8 0€- 
'उंटटाण 88060 10 छांए९8  ग९फ 1९ हाते ७8 ४0 8 शाधटुटा, [७ ठढछा ता 
शोगळयड ० पया ॥0०ए॥७, ह 8100060 0. ७7याड प8 जा णाला छत ६००७ 
शां धा शछड85. 1118 1९ एफ 0९81 1०0018) ९0०७० 0७७ 15 1166६ 
9 घा याह, 18 ल्छाशांपग्ट ” यत, एग. 11. 0, 188. 


5 फावते, शण. ॥. 0. ॥॥॥. 


अनुक्रमणिका 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


श्र नवभारत 3 "क 
वभारत *घ्टे 
७५ र 


डो 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


असें रस्किनचें मत होतें. रस्किनची ही भूमिका गांधी 
जींना पूर्णपर्णे मान्य होती. आध्यात्मिक मूल्यांना 
सोडचिठ्ठी देऊन संपत्ति, सत्ता असल्या भोतिक 
गोष्टींचा मानवाने ध्यास घेतल्यामुळे त्याची 
अधोगति झाली आहे, स्वैर धांवणाऱ्या इंद्रियांवर 
ताबा मिळवून आपल्या आवश्‍यक गरजा स्वावळूंबना- 
च्या जोरावर पुऱ्या करण्याचा प्रत्येकाने निश्चय केला, तर 
वेकारीचा व स्पर्धेचा प्रश्न आपोआप सुटेळ आणि मानव- 
जातीला सहकार्याने व सुखासमाधानाने राहतां येईल 

अशी त्यांची श्रद्धा होती. म्हणून स्वयंपूर्ण ग्रामराज्याची 
कल्पना लोकांपुढे मांडून त्यांनीं ग्रामसंस्थेच्या पुनरुज्जीव- 
नाचें काय हातीं घेतलें, इंग्रजी अमदानींत हिंदुस्थानांतील 


जुनी ग्रामसंस्था कोसळून पडली. पण परकीयांच्या . 


स्पर्धेमुळे नव्या उद्योगधंद्यांची वाढ झाली नाहीं. 
म्हणन सुधारलेली राहणी, सामाजिक समता. 
वैचारिक स्त्रातंत्र्य व लोकसत्ताक राज्यपद्धति इत्यादि 
नव्या समाजव्यवस्थेचे फायदे येथील लोकांना कधींच 
अनुभवितां आले नाहींत. उलट, बेकारी, बकालीपणा, 
दारुण जीवनकलह्‌ इत्यादि दुष्परिणाम त्यांच्या वांस्याळा 
आले. म्हणून नव्या संस्कृतीवद्दल जरी त्यांना कुतूहल 
वाटलें तरी तिच्या इष्टानि्टतेवह्ृळ त्यांच्या मनाचा 
लवकर निर्णय होईना. त्यामुळें त्यांची जुन्याची आवड 
कायम राहिली. स्वतः गांधीजी जरी रूढ अर्थानें 
पुराणमतवादी नव्हते, तरी त्यांच्या तत्त्वञानांत लोकांची 
ही पुराणप्रियता प्रतिबिंबित झाली आहे, चिकित्सक 
पद्धतीनें जुन्या अर्थब्यवस्थेची श्रेष्ठता त्यांनीं प्रतिपादिली 
नाहीं, तर त्यांच्या अध्यात्मविचारांशीं सुसंगत असलेली 
आटोपशीर व स्वयंपूर्ण ग्रामसंस्था त्यांना साहजिकच 
विलोभनीय वाटली, हिंदुस्थानांतील बहुसंख्य लोकांनीं 
मात्र जुन्या खेड्यांच्या घर्तीवर नवी अथेव्यवस्था 
उभारण्यास त्यांना कधींच अनुकूलता दर्गविली नाहीं, 
कारण, त्यांची ही विचारसरणी मानवाची नैसर्गिक 
प्रेरणा ब इतिहासाचा ओघ या दोहोंच्याहि विरुद्ध 
आहे. आपल्या शारीरिक व मानसिक गरजा भागवि- 
ण्याच्या आणि आपले राहणीचें मान सुधारण्याच्या 
प्रेरणेमधून आतांपर्यंत मानवजातीचा विकास झाला 
_आहे, यांत्रिक शोधामुळे जीं नवींनवीं सुखसाधनें 


उपलब्ध झालीं त्यांचा उपभोग एका विशिष्ट वर्गालाच 
फक्त घेतां आला आणि बाकीच्या जनतेला बेकारी, 
महागाई, अतिश्रम किंबा रोगराई असलीं संकटे सहन 
करावीं लागलीं हें खरें आहे. पण त्याला उपाय 
म्हणजे यंत्रसंस्कृतीचा निषेध करणे हा नसून 
समाजाची पुनर्धटना करून तिला लोकहिताथे राबविणे 
हाच होय, म्हणूनच राष्ट्रसभेने प्रचारसाधन म्हणून 
जरी चरख्याचा गोरव केला, तरी गांधीजींच्या अर्थ- 
शास्त्राला तिनें कधींच मान्यता दिली नाहीं. उलट, 
राष्ट्राच्या ओद्योगीकरणाचीच तिनें वारेवार घोषणा केली, 

गांधीजींच्या सुधारणावादाऱची प्रेरणा मानवतेची व 
दलितोद्धाराची आहे. सामाजिक, आर्थिक व दोक्षणिक 
दृष्ट्या मागासलेल्या जातींना मदत करून त्यांना बरो 
बरीच्या नात्यानें वागविण्याची जबाबदारी त्यांनीं वरिष्ठ 
वर्गावर टाकली. दलितांना स्वतःच्या हक्कासाठीं कण- 
खरपणानें व संघटित रीत्या झगडण्यास प्रव्रत्त करण्याची 
भूमिका त्यांनीं स्वीकारली नाहीं. य्रामोद्योगसंघ, 
चरखासंघ किंवा हरिजनसेवकसंघ ह्या शेतकऱ्यांच्या 
किंवा हरिजनांच्या संघटना नव्हत,€ तर त्या वर्गांना 
मदत करण्यासाठीं झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या संघटना 
होत. म्हणूनच समाजाची स्चना आमूलाग्र बदळून 
मागासलेल्या वर्गांचे प्रभ सोडविण्याऐवजीं, कांहीं 
व्यक्तींना विकासाची संधि देऊन त्यांनीं त्या वर्गांत 
थोडीवहुत जागति घडवून आणली. ह्या संस्था कधींहि 
प्रातिनिधिक व लढाऊ बनल्या नाहींत आणि म्हणून” 
चच प्रतिष्ठित वगांचें आसन त्यांच्यामुळे यत्किचित्‌हि 
हादरले नाहीं, तसेंच कार्याचा प्रसार व सातत्य या 
दृष्टीनं समाजसुधारणेच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांत श्रम- 
विभागाची आवद्यकता होती. म्हणून विधायक कार्य- 
कर्त्यांनीं स्वतःस एकेका कार्याला सर्वेस्वीं वाहून घेतलें, 
पण वेगवेगळ्या संस्थांच्या कार्यांत एकसूत्रीपणा आण- 
ण्याकडे मात्र त्यांच्या चालकांनीं पुरेसे लक्ष दिलें 
नाहीं. म्हणून या विभागणीनें त्यांच्या दृष्टीत 
संकुचितपणा व वृत्तींत कर्मठपणा आला. त्यामुळें 
त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दलितांबद्दळ वाटणारी सहानुभूति 
आणि त्यांची सेवावृत्ति व उद्योगश्ीलता यांचा बहुजन- 
समाजावर जरी प्रभाव पडला तरी समाजक्रांतीचे साधन 


6 [९ 818 ]ए€]7 18१8150. 8611008 फां 10 0फी)डा घाणी वीच्या 
धा ० 8९0०३४ 08 1)8ता'8181'97818” - 11१ एल. 1४ ]. 48. 


अनुक्रमणिका 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महात्मा गांधी : राजकारण आणि तत्त्वज्ञान 


म्हणून ह्या संघटनांचा व्हावा तितका उपयोग झाला 
नाहीं. त्यांचे कार्यकतेहि राष्ट्रसभेऐवजीं व्यक्तिराः 
गांधीजींना जवाबदार होते. म्हणून राष्ट्रसमेच्या बदलत 
जाणाऱ्या आर्थंक व राजकीय दृष्टिकोनाचा त्यांच्यावर 
कांहीं विदोष संस्कार झाला नाहीं. मात्र ह्या कार्य- 
कर्त्यांचा स्वार्थत्याग व लोकप्रियता यांमुळें गांधीजींचे 
राष्ट्रसमेवरील वजन शोवटपर्यंत कायम राहिलें. या 
निःस्वार्थी व निष्ठावान्‌ स्वयंसेवकांची पुण्याई सरकारशी 
झगडा करतांना व निवडणुका लढवितांना राष्ट्रसभेच्या 
उपयोगी पडली. पण सत्तापराझ्मुखतेचे अध्यात्मवादी 
विचार व व्यापक क्रांतिवादी दृष्टिकोनाचा अभाव 
यांसुळें राष्ट्रसभेच्या येत्रणेवर ताबा मिळविण्याचा त्यांनीं 
कधींच प्रयत्न केला नाहीं. असे निरपेक्ष वृत्तीचे सेवा- 
परायण गांधीवादी कार्यकर्ते खेड्यांत जाऊन बसल्यावर 
गाहरांतील कॉग्रेस-संघटनांचीं सूरवे स्वाथ आणि परमार्थ 
यांचा कुरालतेनें मेळ घालणाऱ्या तत्त्वश्यून्य व्यवहारवादी 
लोकांच्या हातीं राहिलीं तर नवलू नाहीं. 

सल्याम्रह : आद्य आणि प्रभाव 

राष्ट्रसभेनें धोरण म्हणून सत्याग्रहाचा स्वीकार केला 
होता. पण गांधीजींच्या दृष्टीनें सत्य आणि अहिंसा हीं 
जीवनाची अंतिम मूल्यें होतीं. त्यांनीं स्वातंञ्य-लढ्याचें 
नेतेपण पत्करले, विधायक कार्य करणाऱ्या संस्था स्थापन 
केल्या, अधिकारारूढ कॉँग्रेस-मंत्रिमंडळांना मार्गद्रीन 
केलें, परंतु या सर्वे कर्तृत्वामागील प्रेरणा अहिंसेच्या 
मार्गाने सत्याचा शोध ही होती. मानवी जीवनाचे 
मूळ अधिष्ठान नैतिक आहे आणि त्याच्याशीं सुसंगत 
असलेली भौतिक प्रगतीच न्याय्य व श्रयस्कर आहे 
अशी त्यांची श्रद्धा होती. मनुष्य हा बाह्य परिस्थितीचा 
किंवा सहजप्रव्रत्तीचा गुलाम नाहीं, त्याचें शरीर जरी 
भौतिक सृष्टीच्या नियमांनी जखडलेळें असळें तरी 
त्याचा आत्मा हा विश्वव्यापी चेतन्याचा एक स्फुलिंग 
आहे, त्यामुळें इच्छाशक्तीच्या जोरावर भोवतालच्या 
परिस्थितीवर तो मात करूं शकतो, सहदजप्रदरत्तींना वळण 


लावूं हाकतो. सत्‌ आणि असत्‌ , कार्य आणि अकार्य, 
न्याय आणि अन्याय यांचा निर्णय करणारी विवेक- 
बुद्धि हेंच त्याचें खरें वैशिष्टय आहे. तिच्या साहाय्याने 
आपलें अंतर्जीवन शुद्ध, समृद्ध, समथ व उन्नत बनविणे 
यांतच मानवी जीवनाची सफलता आहे' असा त्यांच्या 
एकंदर विचारसरणीचा इत्यर्थ आहे. आत्मविकास हा 
जरी मुख्यतः आपल्या श्रद्धाबलावर व प्रयत्नशीलतेवर 
अवलंबून असला, तरी त्यासाठीं कांहीं प्रमाणांत 
का होईना पण बाह्य परिस्थिति अनुकूल असावी 
लागते. दारिद्य, दुःख आणि उपासमार यांनीं सतत 
पीडलेलीं माणसें उच्चतर जीवनाकडे सह्सा वळत 
नाहींत. वेदनांनी विव्हळणाऱ्या माणसाला कब्रीराच्या 
भक्तिगीताने आराम वाटत नाहीं, आणि भुकेने तडफ- 
डणाऱ्याला भाकरीशिवाय दुसरें काव्य सुचत नाहीं ही 
वस्तुस्थिति गांधीजींनी कधीं दृष्टीआड केली नौहीं. 
हतर्केच नव्हे तर समाजाच्या नैतिक अभ्युद्यासाठीं 
भौतिक परिस्थिति बदलण्याची आव्यकता त्यांनीं 
निःसंदिग्धपणे प्रतिपादन केली; आणि व्यक्तीच्या अंतः- 
प्रेरणेला व आत्मविकासाळा वाव देणाऱ्या राजकीय व 
सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार केला, 

महात्माजींची व्रत्ति धार्मिक असल्यामुळें वेद, 
उपनिषर्दे, गीता यांसारखे प्राचीन धमग्रंथ व मध्य- 
युगीन वैष्णव संतांची परंपरा यांच्याबद्दल त्यांना 
नितांत आदर होता. भक्तिमागीं संतांप्रमाणेच धमाच्या 
बाह्य उपचारांपेक्षां अंतःशुद्धीला त्यांनीं अधिक महत्त्व 
दिलें; आणि कर्मठपणाऐवजीं संयम, सदाचार, सहि- 
ष्णुता व सेवावृत्ति अंगीं वाणविण्याचा आपल्या अनु- 
यायांना उपदेश केला. वैयक्तिक चारिञ्रयावर भर देऊ- 
नहि संतांनीं सामाजिक व्यवहारांत शाब्दप्रामाण्य आणि 
रूढिवाद यांचें वर्चस्व मान्य केलें होतें. परंतु गांधी- 
जींनीं शब्दाशब्दाची चिकित्सा करीत न बसतां आपल्या 
विवेकबुद्धीला पटेळ असा शास्त्रवचनांचा अर्थ 
लावला.” अस्पृदुयतानिवारणाच्या बाबतींतहि त्यांनीं 


7 “1 18ए6 10पएजत 1 1010881018 (0 800008 8 8पत "या 2 ७७158 पाहा 
क पट ती०प उरात, पप पया फागणा॥ 88] 101 008 00९0 -॥0 उ शटण'- 


पग३2्शट 000. ”-- णांत. ४.1. 0. 8, 


8 6 ॥88 8क्याक्नाछाण पिपरातेपर पण तीग१णा ७ णय 180 &ए० ३1 फराटा 
उ8 807 8010117, 8 00७ शरण ये ॥॥७8017710 01007 7लाषटा० ७४ 8 11691 111- 
"९९७101 0० ७6 1६३४. ए०१त७ ॥8४७, 11106 11871 1110100, छा 8१ए०[प०ा, त 


न,भा. २ 


अनुक्रमणिका 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


हीच भूमिका घेतली होती. हिंदूप्रमाणेंच खिस्ती, 
मुसलमान, पारशी यांच्याहि धमंग्रेंथांचा अभ्यास 
करून आपल्या धर्मकल्पनेस त्यांनीं व्यापकता आणली, 
स्वतःला सनातनी हिंदु म्हणवून घेऊनहि मुसल- 
मानांच्या 'धर्मभावनांवद्दल त्यांनीं सहानुभूति बाळगली; 
आणि सर्व धमाच्या लोकांनीं एकमेकांशीं बंधुभावांने 
वागावें असा आंदेरा दिला. कृतिशीलतेचा व स्वतःच्या 
विवेकबुद्धीशीं एकनिष्ठ राहण्याचा 'आग्रह 'धरल्यामुळेंच 
अध्यात्मवादी विचार असूनहि गांधीजी पूर्वीच्या 
अनेक सुधारकांपेक्षां प्रत्यक्ष व्यवहारांत अधिक पुरो- 
गामी व परिणामकारक ठरले, ' 

गांधीजींप्रमाणं रानडेहि अध्यात्मवादी होते. पण 
त्यांचा अध्यात्मवाद्‌ धामिक क्षेत्रापुर्ता मर्यादित होता; 
सामाजिक, आर्थिक व राजकीय व्यवहारांत रानड्यांनीं 
भौतिकवादी दृष्टिकोन खीकारला, गांधीजींनी मात्र 
प्रत्येक सामाजिक प्रभाची मानवतावादाशीं व मानवता- 
वादाची ईश्वरवादाशीं सांगड घातली, भौतिक जीवनाकडे 
त्यांनीं आध्यामिक उन्नतीचे एक साधन म्हणून पाहिलें 
आणि बाह्य परिस्थितीला अंतर्जीवनाची पार्श्वभमि 
यापलीकडे महत्त्व दिलें नाहीं. निसर्ग आणि समाज 
यांच्याशी माणसाचा वेगवेगळ्या रीतीने जो नित्य 
संबंध येतो त्यामधून त्याच्या व्यक्तित्वाची घडण होत 
जाते हें त्यांना मान्य नव्ह्ते. मनुष्याची अंतःप्रेरणा 
त्यांनीं परिस्थतीहून श्रेष्ठ व स्वतःसिद्ध मानली. म्हणून 
बुद्धिबलानें निसर्गावर तावा मिळवून मानवाच्या सुखा- 
साठीं त्याला सतत राबविण्याची पाश्चात्त्य प्रवृत्ति 
त्यांना हितावह वाटली नाहीं. मनोवृत्ति कह्यांत 
ठेवून जरूर तेथे परिस्थितीला मुरड घालणे हेंच 
त्यांचे ध्येय होतें. त्यामुळें प्रचलित समाजव्यवस्थेत 
आमूलाग्र परिवितन घडवून आणण्याचा खटाटोप न 
करतां परिस्थितीशी जुळते घेऊन स्वयंपूर्ण खेड्यांत 
स्वावलंबी जीवन जगण्याचीच त्यांनीं लोकांना रिकवण 
दिली. मनुष्याच्या उपजत प्रव्रत्तींशीं त्यांचे हे विचार 
सुसंगत नसल्यामुळे त्यांच्या सत्याग्रही तत्त्वज्ञानाचा 
पाया क्षेवटीं स्वप्ताळूच राहिला, सामाजिक प्रश्नांकडे 
_ अध्यात्मवादी दृष्टिकोनांतून पाहण्याच्या ह्या प्रवृत्ती मुळे 


राजकीय प्रतिकाराळा त्यांनीं धम ठरविलें, जनतेत 
जाग्रति घडवून आणण्यासाठी केलेल्या उपवासाची 
त्यांनीं प्रायाश्चत्तांत गणना केली. लोकसंग्रहाच्या दृष्टीने 
हातीं घेतलेल्या खादी, सूतकताई यांसारख्या कार्यक्रमाला 
त्यांनीं त्रतांची योग्यता दिली. अस्पृरयता, जातिभेद 
इत्यादि सामाजिक प्रश्नांचे धार्मेक स्वरूप त्यांनीं 
कायम ठेवलें, इतकेच नव्हे, तर बिहारच्या भूकंपा- 
सारख्या नैसर्गिक घटनेचीहि अस्पृद॒येतेच्या पापाचरणार्ने 
ओढवलेला ईश्वरी कोप अशीच त्यांनीं उपपत्ति लावली. 
सामान्य लोक मात्र परंपरागत रूढी व बाह्य उपचार 
यांनाच घम समजत होते. त्यामुळें या धार्मिक परि- 
भाषेने त्यांची दिशाभूळ झाली, गांधीजींच्या विशाल व 
प्रगत धमकल्पनंतील आदाय न समजल्याने स्वतःच्या 
जुनाट संस्कारांना ते चिकटून राहिळे, म्हणून गांधीं- 
जींच्या सवेधर्मसंग्रहानें देशांतील जातीयते*च निमळन 
झालें नाहीं, ही धार्मिक प्रवृत्ति व परिभाषा यांची 
मध्ययुगीन वातावरणाचे अवरोष कायम राखण्यास 
मात्र बरीच मदत झाली. 

हिंदुस्थानांतील सामाजिक जीवनांत गांधीजींचा 
अध्यात्मनिष्ठ मानवतावाद ही एक प्रभावी शाक्ति 
ठरली आहे. पहिल्या महायुद्धामध्य युरोपांत जो संहार 
झाला आणि त्यानंतरच्या आर्थिक व राजकीय अरिशं- 
मुळें मानवतेची जी सर्वत्र विटंबना झाली, तिच्यापासून 
समाजाला वांचविण्याची विचारवंतांना गरज वाटूं 
लागली होती. स्पर्धेेवजीं सहकार्यावर आधारलेली 
समाजरचना उभारून मानवाला स्थैर्य व सुरक्षितता 
प्राप्त करून देण्याचे समाजवाद्यांचे प्रयत्न अजून प्रयोगा- 
वस्थेतच होते. हिंदुस्थानांतहि पारतंत्य आणि रूढिवाद 
यांच्या दडपणानें लोकांचीं मर्ने मारलीं गेलीं होतीं. 
अशा वेळीं व्यक्ति हें समाजधारणेचें केवळ एक साधन 
नसून ते एक स्वतंत्र शक्तिकेंद्र आहे हें तच्व महात्मा- 
जींनीं लोकांच्या मनावर बिंबविळें. आधुनिक जीवनांतील 
यांत्रिकता, गुंतागुंत व असुरक्षितता यांमुळें व्यक्तीच्या 
विकासाला मुळींच संधि मिळत नाहीं, भौतिक सगृद्धी- 
च्या मार्गे लागल्यामुळें जीवनांतील उच्चतर आनंदाला 
मानव पारखा होत आहे, म्हणून आत्मिक सुखाच्या 


8767 8 ४६तठ (8ड 11081 06 7९[801९त, र 10 8 टु एष्टणकाण७ ४0 788850 90. 
0070877 10 8181161108. ” -- त. एग. ग. ७. 361, 


9 एते, ४०, गा, |. 808. 


अनुक्रमणिका 


हर: 2. हड यश 


-कखगघरचिघजचञ” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महात्मा गांधी : राजकारण आणि तत्त्वज्ञान 


प्रास्तीसाठीं ऐहिक गरजा कमी करण्याचा व आपलें 
जीवन साधें, स्वयंपूर्ण व स्वावलंत्री बनविण्याचा मार्ग 
त्यांनीं सुचविला. 

व्यक्तीच्या आत्मविकासावरच मानवी संस्कृतीचे 
भवितव्य अखेर अवलंबून असल्यामुळें चिरंतन नीति- 
मूल्यांकडे पाठ फिरवून सामाजिक प्रगतीची आशा 
करणें व्यर्थ आहे, मानवतेची भावना पायदळीं तुडवून 
कोणतेंहि उच्चतर ध्येय साध्य होणें शक्‍य नाहीं 
अशी त्यांची श्रद्धा होती. म्हणून राजकीय व सामा- 
जिक लब्यांत त्यांनीं सत्य-आहिंसेचा, साधनद्युद्धीचा 
आग्रह धरला. मानवी जीविताचें मोळ ओळखूनहि 
युरोपांतील शांततावाद्यांप्रमाणे सामाजिक व्यवहारांत 
त्यांनीं अगतिकता पत्करली नाहीं; तर आत्मबलावर 
भिस्त ठेवून समाजांतील घातक प्रतरत्तींशीं सतत झगडा 
करण्याची त्यांनीं आपल्या अनुयायांना प्रेरणा दिली, 
मानवाच्या आध्यात्मिक शक्तीवर त्यांचा आत्यंतिक 
विश्वास होता. म्हणून सारें जग जरी उलटलें तरी 
स्वतःच्या विवेकवुद्धीशीं कधींहि प्रतारणा करूं नका 
असा त्यांनीं आपल्या अनुयायांना उपदेश केला.” 
सत्याग्रहाच्या या तत्त्वज्ञानाने गांधीजींनीं हिंदुस्था- 
नांतील जनतेंत नवचेतन्य निर्माण केलें. देशाच्या स्थिती- 
बद्दल आतांपर्यंत उदासीन असणारे सर्वसामान्य लोक 
सरकारला निर्भयतेनें आव्हान देऊं लागले. राजसत्तेवद्दल 
नेहमी अनास्था दाखविणारी खेडी अहमहमिकेनें 
स्वातंत्र्याच्या चळवळींत भाग घेऊं लागलीं. इंग्रजां- 
सारख्या वलाढय राजकत्यांनाहि आपण दास्त्रवलाशिवाय 
नमवूं शकू असा जो आत्मविश्वास असहकाराच्या 
चळवळीने बहुजनसमाजांत निर्माण झाला, त्यानें राष्ट्र 
वादाचें सामर्थ्य दातपटींनीं वाढलें. 

आत्मविकास हें जरी गांधीजींनी मानवी जीवनांतील 
एकमेव उद्दिष्ट मानलें तरी व्यक्तीच्या वृत्तीत आणि 


वर्तणुकींत बदल घडवून आण्यासाठीं सामाजिक संस्थां- 
च्या पुनधटनेची आवश्‍यकता आहे हेंहि ल्यांनीं 
प्रतिपादन केळे. परंतु ' सामाजिक संस्थांमधील 
वैगुण्यालाहि मूलतः व्यक्तीचे दोषच कारणीभूत 
असतात. दारिद्य, विषमता व अन्याय ह्यांचा उगम 
त्या त्या समाजांतील माणसांच्या मनोदृत्तीत 
म्हणजे त्यांच्या स्वार्थीपणांत ब दुर्वलतेंत आहे. म्हणून 
बाह्य परिस्थिति बदलण्यासाठींहि माणसाच्या मनोवृत्तीत 
प्रथम परिवर्तन घडवून आणलें पाहिजे. मनुष्य हा 
कोणत्याहि संस्थेचा घटक असल् तरी त्या संस्थेहून 
तो तत्त्वतः श्रेष्ठ असतो.* ' म्हणून संस्थेतील अन्याया- 
रचे व अनीतीचें निराकरण करण्यासाठी, तिच्या घटक- 
व्यक्तींना आपल्या अंतःसामर्थ्याची व कर्तव्याची जाणीव 
करून देणें हाच सर्वोत्कृष्ट उपाय होय ? असें त्यांचें 
मत होतें, मात्र बुद्धिनि्ठेऐवजीं अंतःप्रवृत्तीवर त्यांची 
अधिक मिस्त होती. म्हणून उदारमतवाद्यांप्रमाणे 
चर्चा आणि युक्तिवाद यांनीं सामाजिक प्रश्न सुटतील 
अश्शी भाबडी आशा त्यांनीं धरली नाहीं.' ' सामाजिक 
सुधारणांना विरोध करणाऱ्या, अन्यायाला जवाबदार 
असणाऱ्या प्रतिष्ठित लोकांना नमविण्यास दोवटीं 
शक्तीचा वापर करावाच लागतो. पण पाडावी 
शक्तीच्या बळावर न्याय व अन्याय किंवा 
सत्य आणि असत्य यांचा खरा निर्णय लागूं 
शकत नाहीं. म्हणून असत्याला सत्याने विरोध 
करण्यांत, पाशवी शक्तीविरुद्ध आत्मिक शक्ति 
उभी करण्यांत आणि हिंसेला अहिंसेनें तोंड 
देण्यांतच कोणत्याहि समाजाचें वास्तविक हित आहे; 
अन्यायाविरुद्ध मनाची सारी दाक्ति एकवटून सत्याग्रही 
सैनिकाने आत्मक्लेश सहन केल्यास प्रतिपक्षाच्या 
अंतःकरणांतील विवेकवुद्धि जागृत होईलच होईल 
अशी त्यांची श्रद्धा होती. म्हणूनच राजकीय व 


10 “ पृ॥६८ 81] 8णा 8 एणं०& काण ए०ए गए8 818४78 0९ ॥॥७ आपाळा 
870161 ७1 1९06 18 8 0०॥ ती 0 0 तपा.” - 19ते. १०गा,].3. 
11 “1 8४6 त800ए९8त ॥॥08 गा88ण 8 8061107 ० १७ एटा ॥8 [00- 


ए०पग१8. ” - णांत, ४०. या. 9.66. 


19 “1 1976 10एएते ॥२क्का णा&'8 8010681 10 788850 0085 ॥० ६150९0 
९2 01९0१010९8 87९ ४४७-1०॥४ 9ात 0888 ० 809088 ॥टा०प8 8901110719. 
उ88801. 1198 10 08 81060४1610 0४7 8 हिया, धत 8९1172 ०08९18 ॥॥९ 8968 
ण एपतक्ष8णताा092्ट ”/- फत. शल, ॥. ७. 239, 


१९ 


अनुक्रमणिका 


ल वड यश 


-करेंगघर निघुन" टू रघ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सामाजिक लढ्यामध्ये त्यांनीं ह्ृदयपरिवतनाचा माग 
चोखाळला. या सत्याग्रही तत्त्वज्ञानामुळें सरकारच्या 
अत्याचारांना तर पायबंद बसलाच; पण समाजांतील 
अंतर्गत विरोधाची धारहि पुष्कळ कमी झाली. धर्म, 
जाति, वग, भाषा, प्रांत आणि संस्थाने यांनीं शतशः 
विभागलेल्या या देद्यांत नव्या जागुतीवरोवर आपाप- 
सांत भांडणे लागतील अशी भीति होती. हरएक 
बाबतींत जनतेला अहिंसेचे पथ्य कांटेकोरपर्णे सांमाळा- 
वयास लावून हा धोका टाळण्याची गांधीजींनी परा- 
काष्ठा केली. सत्याग्रही तत्त्वशानार्ने त्यांनीं लोकांना 
आपले मतमेद समजूतदारपणे मिटविण्यास शिकविले 
म्हणूनच फारशी जीवितहानि न होतां स्वातंञ्यचळवळ 
उत्तरोत्तर फोफावत गेली. 

गांधीजींची वृत्ति प्रयोगशील तत्त्वचिंतकाची 
असल्यामुळें त्यांच्या विचारसरणीस कधीं सांचेबंदपणा 
आला नाहीं. समाजजीवनाशीं सतत जिव्हाळ्याचा 
संबंघ ठेवून त्यांनीं आपल्या धोरणांत परिस्थित्यनुरूप 
वेळोंवेळीं फरक केला, तरीहि अभ्यात्मनिष्ठेमुळे त्यांच्या 
सुधारणावादाला पुष्कळच मर्यादा पडल्या. व्यक्तीची 
उन्नति हेंच कोणत्याहि सामाजिक संस्थेचे उद्दिष्ट 
असलें पाहिजे; आणि व्यक्तिजीवनांतहि केवळ सुखोप- 
भोगापेक्षां नैतिक गुणांच्या उत्कर्पापासून होणाऱ्या 
सात्त्विक समाधानालाच अधिक महत्व दिलें पाहिजे या 
गांधीप्रणीत सिद्धान्तांबद्दल आज विचारवंतांमध्ये सहसा 
दुमत होणार नाहीं. पण भौतिक प्रगति व नैतिक 
सामर्थ्य यांची गांधींनीं केलेली फारकत मात्र अध्यात्म- 
वादाला धरून असली, तरी बुद्धिवादाशीं विसंगत आहे. 
सानवाच्या प्राथमिक गरजा पुऱ्या झाल्याशिवाय त्याला 
आत्मिक विकासाची तळमळ लागत नाहीं. म्हणून बहु- 
संख्य लोकांच्या आत्मिक उन्नतीसाठी सुद्धां त्यांची भौतिक 
परिस्थिति अगोद्र बदलली पाहिजे; आणि त्यांच्या 
राहणीचें मान सुधारलें पाहिजे हे गांधीजींनाहि कबूल 
होते. परंतु ललितकला, साहित्य व तत्त्वशान यांपासून 
मिळणाऱ्या निरागस आनंदाचा उगमहि अखेर भौतिक- 
तेंतच आहे, हें त्यांना मान्य नव्हते. म्हणून प्राथमिक 
गरजा भागविण्यासाठी अन्नवस्त्राच्या बाबतींत स्वावलंबी 
होण्याचा त्यांनीं लोकांना उपदेश केला. पण त्यांच्या 
जीवनांत क्रांति होण्यासाठीं औद्योगीकरण आव्यक 
आहे असे त्यांना बाटले नाहीं, 


माणसाच्या इच्छाशक्तीवर व अंतःसामर्थ्यावर गांधी- 
जींचा अमर्याद विश्वास होता. म्हणून सक्तीचे उपाय 
अंमलांत न आणतांहि वरिष्ठ वगोच्या विवेकवुद्धीला 
आवाहून करून सामाजिक व आर्थिक सुधारणा घडवून 
आणतां येतील अश्शी त्यांना खात्री वाटली. परंतु 
व्यक्ति ही निसर्गतः स्वयंपूर्ण असळी तरी सामाजिक 
व्यवहारांत ती सर्वखीं स्वतंत्र राहूं शकत नाहीं. 
तिच्या आचारकिचारांत सामाजिक संबंधांचे प्रति- 
विंब्र पडलेळें असतं. तिच्यांतीलळ गुणावगुणांना विशिष्ट 
सामाजिक परिस्थिति बहुतांशी कारणीभूत असते. सामा- 
जिक पुनधंटनेच्या कार्यांत पुढाकार घेणाऱ्या कांहीं 
व्यक्तींना व संघटमांना आपल्या चळवळीच्या यरास्वि- 
तेसाठीं थोडीबहुत मानसिक तयारी करावी लागतेच. 
परंतु बहुसंख्य लोकांच्या मनोव्त्तींत होणारा मूलभूत 
फरक ही मात्र समाजक्रांतीनंतरच घडून येणारी गो 
आहे. व्यक्ति हा समाजाचा एक अविभाज्य घटक आहे. 
पण समाजसंस्थांचे स्वरूप केवळ व्यक्तीवर अवळंवून 
नसत, विशिष्ट कालांतील सामाजिक संस्था ह्या ऐतिहा- 


सिक विकासक्रमांवून निर्माण झालेल्या असतात; आणि 


त्यांच्या उत्कर्पापकर्पाचे नियमहि भौतिक परिस्थतींतून 
स्यूलमानाने निश्चित झालेले असतात. ते जाणून घेऊन 
आपल्या मनाप्रमार्णे ह्या संस्थांना इष्ट तें वळण लावण 
हें समाजधुरीणांचे कतंव्य आहे. समाजेतिहासाच्या या 
नियमांकडे गांधीजींनी दुलेक्ष केल्यामुळें त्यांच्या सुधा- 
रणावादाला शास्त्रशुद्ध तत्त्वज्ञानाची बेठक मिळाली नाहीं. 
म्हणून या सुधारणावादाचा थोडाबहुत प्रभाव पडला, तरी 
सामाजिक समस्या सोडविण्यांत तो यदास्वी झाला नाहीं. 
गांधीजींची शाश्वत व चिरंतन नीतिमूल्यांची कल्पनाहि 
वस्तुस्थितीला धरून नाहीं. सत्य, अहिंसा, समता, 
बंधुभाव हीं तत्वें जोपर्यंत अमूते स्वरूपांत लोकांपुढे 
मांडलीं जातात तोंपर्यंत त्यांच्या इष्टानिष्टतेबद्दळ मतभेद 
होण्याचा संभव नसतो. पण या मूल्यांचा प्रत्यक्ष आवि- 
ष्कार व्यक्तींच्या परस्परसंबंघांतून म्हणजेच त्या त्या 
समाजाच्या नीतिनियभांतून होतो. समाज हा संदेव 
बदलत असल्यानें नीतिनियमांत फरक होणें अपरिहार्य 
आहे. अद्या स्थितींत सुधारकांनी स्वतःला जुन्या निय- 
मांनी जखडून घेतल्यास सामाजिक प्रगतीच अशकय 
होईल, नीतिमूल्ये हीं परिस्थितिसापेक्ष असल्यामुळें 
समाजांतील दोन हितसंबेधांतील झगडा हा दोन नीति- 


१२ वाळ 
-करखगघरचिघचज, 
अनक्रपाणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
डे ्ा राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सहात्सा गांधी : राजकारण आणि तत्त्वज्ञान 


कल्पनांचा संघर्ष ठरतो. म्हणून प्रतिपक्षांतील व्यक्ती 


कितीहि उदार व सहिष्णु असल्या, तरी त्यांच्या 


विवेकडुद्धीवर विसंवून त्यांच्या नीतिकल्पना बदलण्या- 
ची आशा व्यवहार्य ठरत नाहीं. शिवाय, जुन्या संस्थां- 
मधून ज्यांचा फायदा होतो ते लोक स्वाभाविकपणेच 
त्यांना चिकटून राहतात; आणि त्यांच्या स्वार्थप्रश्‍त्तीमुळें 

तडजोडीचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरतात. वाटाघाटीला ज्या 
ठिकाणीं वाव नसतो तेथे प्रतिपक्षाला नमविण्या- 
साठीं आत्मिक शक्तीचा वापर करावा अर्स गांधीजींचे 
म्हणणे होतें. पण आत्मिक बळाचा आविष्कार हा 
निरपवादपणे भौतिक माध्यमांतूनच होतो; आणि 
भौतिक शक्ति असणाऱ्यांनाहि अंतिम विजया- 
साठीं नेतिक सामर्थ्याची उपासना करणे भाग 
पडते. गांधीजी जर एकांतांत उपवास व प्रार्थना करीत 
वसले असते, तर चचिलसारख्या कट्टर साम्राज्यवादी 
मुत्सद्यांनीं त्यांना मुळींच ज़मानळें नसर्ते हें उघड 
आहे, पण त्यांच्या मागे राष्ट्रसभेची, हिंदी लोकमताची 
जी संघटित शक्ति होती तिच्यामुळेच सरकारला 
त्यांच्या म्हणण्याची दखळ ध्यावी लागे. 


प्रत्यक्षांत भौतिक शक्तीचा प्रतिपक्षावर प्रभाव पडत 
असलेला स्पष्ट दिसत असूनहि अध्यात्मवादी वृत्तीमुळे 
आपल्या विचारांत गांधीजींनी आत्मिक बलावर भर 
दिला. म्हणून सामाजिक कल्हांत प्रतिष्ठित वर्गाच्या सदू- 
बुद्धीवर ते विश्वसून राहिले,;; आणि दलितांच्या शक्ती 
संघटित करण्याकडे त्यांनीं पुरेसं लक्ष दिलें नाहीं. भूतद्येन 
प्रेरित होऊन सत्ताधारी वर्गानीं विधायक कार्य कर- 
णाऱ्या त्यांच्या संस्थांना अनेकदां मदत केळी असेल. 
पण सध्याच्या अन्यायसूलक समाजव्यवस्थेचा पाया 
बदलण्याची त्यांना मुळींच उत्सुकता नव्हती. त्यामुळें 
श्रमिकसंघटनांच्या अभावीं गांधीयुगामध्ये समाज- 
क्रांतीची पूर्वतयारी होऊं शकली नाहीं. 

गांधीजींच्या दृष्टिकोनांत बुद्धीपेक्षां भावनेवर, शाब्दां- 
पेक्षां कृतीवर, पांडित्यापेक्षां सेवेवर अधिक भर आहे. 
तत्त्वज्ञानांतील सुबोधता व कार्यपद्धतींतील साधेपणा 


यांमुळे त्यांची हांक सामान्य जनांपर्यंत जाऊन पोहों- 
चली, पण सोपेपणावर भर देतांना विचारांच्या सूदम- 
तेकडे दुलंक्ष झालें. सिद्धान्वाच्या मांडणींत सुसंगति 
आणण्याची खबरदारी घेतली गेली नाहीं. भारतांतील 
निरनिराळ्या चळवळींचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी 
स्वतः गांधींना पार पाडावयाची होती. म्हणून दैनंदिन 
कामकाजाच्या रगाड्यांत आपल्या तत्त्वज्ञानाची पद्धत- 
शीर मांडणी करण्यास त्यांना उसंत मिळणे राक्‍य 
नव्हते. पण त्यांनीं दाखविलेल्या अंतिम मूल्यांच्या 
प्रकाशांत त्यांच्या व्यासंगी व निष्ठावंत अनुयायांनी हे 
काम करणें जरूर होते. पण कृतीवर भर देतांना तत्त्व- 
मीमांसेचा उपहास करण्याची प्रवृत्ति राष्ट्रवाद्यांमध्ये 
निर्माण झाली. म्हणून स्वातंत्यचळवळीच्या विकासा- 
बरोबर राष्ट्रवादी तत्त्वज्ञानाची वाढ झाली नाहीं. 
लढ्याचा आदेश देतांना गांधीजींनी अनेकदां गूढ- 
वादाची परिभाषा वापरली. म्हणून त्यांच्या प्रगतिशील 
घोरणाचें व कार्यतंत्राचें शास्त्रशुद्ध विवेचन होऊं शकले 
नाही; आणि त्यांच्या अनुयायांमध्ये कर्मठपणा व 
विभ्तिपूजा यांचें प्रस्थ माजले, “गांधीजी चळवळीच्या 
तंत्राबद्दळ फार संदिग्ध बोलत; पण त्यांच्या अलेकिक 
व्यक्तिमत्त्वावर विश्वास ठेवून आम्ही त्यांच्या आज्ञा 
निमूटपणे पाळल्या ” असे खुद्द श्री. जवाहरलाल 
नेहरूंनींच नमृद करून ठेवलें आहे. १२ तकाद्ध विवेच- 
नाच्या अभावीं गांधीवाद्यांची अंतःप्रेरणाहि बहतांशीं 
त्यांच्या पूवसस्कारांवर अवलंबून राहिली. म्हणून ज्या 
ठिकाणीं सामाजिक रूढींतील अन्याय व अमानषता 
उघड होती तेथें त्यांनीं निःसंकोचपणें रूढींवर प्रहार केळे 
पण सामाजिक संस्थांमधून अप्रत्यक्षपणे जी पिळवणूक 
चालते तिच्याकडे त्यांचं लक्ष गेळें नाहीं. अस्पृब्यते- 
च्या चालींतील जुलूम त्यांना दिसला; पण आर्थिक 
पिळणुकींतील अन्यायाचे त्यांना आकलन झालें नाहीं 
म्हणून दलितोद्वार, अस्पृरयतानिवारण, ग्रामसंधटना 
यांसारख्या अनेक चळवळींना त्यांनीं तोंड फोंडळे. पण 


कुठलीच चळवळ त्यांना अखेरपर्यंत कावूंत ठेवतां 
आली नाहीं 


18 उ&७%१1180181 ९0"--१॥ १ 0०७10४7807, ]. 73. 


कन्नन 


१४ 


अनुक्रमणिका 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. वालजी गोविन्द॒जी देसाई 


सलयत्नरताचा इतिहास 


सामान्यतः समस्त आर्य प्रजा आणि विशेषतः 
भारतवासी आय अत्यन्त सत्यप्रिय होते, आणि सत्याच्या 
विजयावर त्यांची श्रद्धा होती. या त्यांच्या सत्यप्रेमाचें 
आणि सत्यश्रद्धेचें प्रतिब्रिम्न त्यांच्या धर्मशास्त्रांत 
दिसून येतें. रोमन लोक सांगत होते कीं ' सत्य महान 
आहे. आणि त्याचा जय होतो ?. परंतु रोमचें नांव 
सुद्धां जेव्हां कुणीं ऐकले नव्हतें तेव्हां मुण्डकोपनिप- 
दाच्या क्ऱषीनें साक्षात्कार अनुभविला होता कों 

सत्यमेव जयते नानतम्‌ 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । ? (३-१-६) 

“ सत्याचाच जय होतो, असत्याचा नाहीं. सत्याने 
देवेलोकाचा मार्ग मोकळा होतो.” आणि या क्र्पीच्या 
वचनांत सुद्धां क्व्म्वेदाच्या एका क्रचेचा पडसादच 
आहे. ती क्रज्वा अत्नी : 

: सत्यासत्ये वचसी पस्थृधाते । 
तयोयंत्सत्यं यतरटू क़जीयस्‌ । 
तदित्‌ सोमो वति हन्त्यासत्‌ ||? (७-१०४--१२) 

“ सत्य आणि असत्याची स्पर्धा होते; तींत जे सत्य 
आणि सरल होतें त्याचें सोम ( भगवान्‌) रक्षण करतो, 
आणि असत्याचा नार करतो? 

मानवाला वार्‍चाशक्ति प्राप्त झाली म्हणून त्याच्या 
उन्नतीच्या मार्गावर त्यानें फार महत्त्वाचें पाऊल 
टाकलें, हडर लिहितो त्याप्रमाणें “* एम्फियनच्या 
बासरीनें नगररचना झाली नाहीं, वाळवंटाच्या ठिकाणीं 
फुलबाग कांहीं इन्द्रजालाने झाली नाहीं. हा सर्व भाषे- 
वा प्रताप आहे, तीच या समप्िकार्याची जननी आहे?', 
म्हणून वाचेला देवीस्वरूप देण्यांत आलें. वाचा प्राप्त 
झाल्यानंतर मानवाला अग्नीचा उपयोग आणि स्वेच्छेने 
अभि प्रज्वलित करण्याची कळा अवगत झाली, अय्नी- 
च्या प्रतापाने मानव वानराचा नर झाला, ज्या कोणी 
मनुष्यानें अय्नीचा शोध लावला त्याच्यापेक्षा मोठा 
शोधक झाला नसेल. अभीच्या योगानें मनुष्याने अन्न 
शिजवलें, दोकोटी केली आणि वन्यपश्ूंना भिवविळें, 


अग्नीची सेवा करून मनुष्यजातीनें दिग्विजय केला. 
अमीशिवाय तर मध्य-अक्षांशप्रदेशावरील हिंवाळा 
मानवाला असह्य झाला असता. या शिवाय केवळ 
लोखंडच नव्हे तर इतर 'धनहि मनुष्याला अस्नीच्या 
“प्रतापा*नें मिळालें. अशा रीतीने अभि मनुष्याला अत्यन्त 
आवदयक असल्यामुळें पारशी आणि हिंदू यांचे पूर्वज 
त्याला देव मानून त्याची पूजा करीत होते यांत कांहीं 
आश्चये नाहीं. लांकडाच्या दोन तुकड्यांपासून ठिणगी 
निघाली तोंपर्यंत त्यांचें मन्थन करून अभि पेटविण्याची 
प्राचीन पद्धति धर्मक्रियार्प होऊन गेली. नेहमीं 
सकाळीं उठून नवीन अथ्नि पेटविण्याचे श्रम वांच- 
विण्यासाठीं प्रत्येक आर्य ग्रहस्थ रात्रमर अभि प्रज्वलित 
ठेवीत असे, आणि आजसुद्धां अर्से करणारे अभिहोत्री 
आपल्यांत आहेत आणि पारशी बंध्रंची अगियारी 
( अभिआगारी ) तर प्रसिद्धच आहे. तिच्यांत १२०० 
वषांपूर्वी त्यांच्या पूर्वजांनी इराणहून आणलेला असि 
सदोदित प्रज्वलित आहे. 

पण यांत आश्चर्य नाहीं. उठट, आमच्या अभि- 
पूर्जैतील आश्चर्य हें कीं शतपथत्राह्मणांत लिहिल्या- 
प्रमाणे ज्यांनीं अझतीची स्थापना केळी आहे त्यांनीं 
असत्य बोळूं नये: 
“न वा55हिताभिना5नरतं वदितव्यम्‌ । ” 
सत्यच बोलावें 


२-२-२०॥ 


: सत्यमेव वदेतू । ! 
आणि त्याच्या अनुसंघानांत त्यांनी अशी भव्य 
घोषणा केली कीं अमनिस्थापनेब्रद्वळ विधि सत्य आचरण 
करणें एवढाच होय! 
: तस्य वा एतस्याग्न्याधेयस्य सत्यमेवोपचारः । * 
असे सांगतात कीं मनुष्य देवाची मूर्ति आपल्या- 


सारखी वनवितो, या दृष्टीनें पहाता देवांच्या आचाराविषयी 


आपले पूर्वज कशी कल्पना करीत होते तेंहि बघण्यासारखे 
आहे. शतपथत्राह्मणांत आसुरि नांवाच्या आचायार्चे 
वचन आहे कीं ' देव एकच ब्रत पाळतात ते सत्य; 


9५९२ 
: 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका शय मरठी विकावे तस्यदी 
डं राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सलयब्रताचा इतिहास 


म्हणून सत्यच बोलावं १. 
“उवाचासुरिरेकं ह वे देवा व्रत चरन्ति यत्सत्यं तस्मादु 
सत्यमेव वंदेत्‌! ( १४-१-१-३३) 


आणखी एक वचन असे आहे : ' देवांनी असत्या- ' 


चा त्याग केला आणि सत्याचा स्वीकार केला,” “ते देवा 
उत्सुज्याऱतं सत्यमन्वाठिमिरे) (९-५-१-१३) 

याच्यापेक्षा सुद्धां पुढें जाऊन म्हटळें आहे कीं, 
“ सत्यच ब्रह्म किंवा परमेश्वर आहे *. 

सत्यमेवव्रह्म' (२-१-४- १०) 

शतपथत्राहमणाच्या र्चनेनंतर जवळ जवळ ३ ००० 
वर्षे गेलीं, त्यानंतर या तत्त्वाचा गांधीजींनी नकळत 
पुनरुद्धार केला आहे. 

बाह्य शौचाचे नियम सर्व धर्मांत दिळेळे आहेत. 
परंतु शतपथत्राह्मण त्यांहून पुढें जातं. त्यांत म्हटलें 
आहे कीं जो खोटें बोळतो तो अश्ठुचि किंवा नापाक 
होय. 

“अमेध्यो वै पुरुषो यदरतं वदति | (३-१-२-१०.) 

आमच्या सत्यप्रीतीचीं हीं प्रमाणे ३००० वरषी- 
: पूर्वीची आहेत. त्यानंतर भारतांत येऊन गेलेले ग्रीक 
लोक साक्ष देतात कीं “ चोरी कचितच होते. भारत- 
वासी न्यायाल्यांत कचितच जातात. स्वतःची घरें 
आणि धन ते बहुधा मोकळेंच ठेवतात, सत्य आणि 
सदाचाराचा ते सन्मान करतात” (स्टरंब्रो) “. . . ते इतके 
सचोटीने वागणारे आहेत कीं त्यांच्या घराला कुलुपाची 
आणि त्यांच्या वचनाला लिखाणाची आवदयकता 
नसते ”. आणि एरियन आपल्या “ इन्दिकां'त लिहितो 
कों 'कुणीहि भारतवासी खोटें बोलला असे कळलें नाहीं. 

नंतरच्या काळांत आमची सत्यप्रीति इतकी तीन्न 
राहिली नाहीं हें खरें. परंतु देवाचा अनुग्रह आहे कीं 
आजहि मधून मधून सामान्य मनुष्यांत सुद्धां हें शुभ 
लक्षण आढळून येत नाहीं असें नाहीं. त्याचीं दोन 
उदाहरणें माझे मामा श्री, चतरभज लक्ष्मीचैद बावीशी 
यांनीं मला सांगितलीं तीं पुढें दिलीं आहेत : 

मंदरडाचे पुरुषोत्तम मावाणींनीं काठी दरबार 
वालाभाईवर ४४०० रु. ची फिर्याद दाखल केली. 
वालाभाईनीं सांगितलें कीं पुरुषोत्तमचे वडील दामोदर 
मावाणी जें सांगतील तें मळा कबूल आहे. दामोदरभाई 
कोर्टांत उपस्थित झाले आणि त्यांनीं सांगितलें कीं माझ्या 


होते. म्हणून वालाभाईनीं पुरुषोत्तमला पूर्ण ४४०० 


देऊन टाकले. 


जेतपुरांत मोठ्या चौकांत एका जागेबाबत हिन्दू- 
मुसलमानांचा वाद होता. हिंदूंनी सांगितलें कीं ९५ 
वर्षांचे दाउद बेगा आणि अबा अबू हे दोन मेमण 
जें सांगतील ते आम्हाला मान्य आहे. या दोन 
सज्जनांनीं सांगितळें कीं ही जागा हिंदूंची आहे. 

अशा रीतीने जेतपुरच्या हिन्दूंना जागा मिळाली. त्या 
जागेंत अजूनहि एका साधूची खोली आहे. 

6६ क्षा, |ए808, ७ 606९[एप 
“ न्याय करा, मग आकाशा तुटून पडलें तरी हरकत 


नाहीं. 


1.4 


अनराग--! 


उजळल्या क्षितिजाच्या 
लाळ कडा निळ्या दिल्या 
प्रकाशलें अंतरंग 
निखळतां पार निद्या -- 


कलरव पांखरांचे 
हितगुज भ्रमरांचे 
व्यापिती द्दे आसमन्त 
पडसाद जीवनाचे -- 


विकसल्या कळ्यांतुनी 
उफाळल्या गंधरेपा 
घुंदलेल्या अंतरांत 
पालवल्या गोड आद्या --- 


ठिबकला दुंवपारा 
तेजाळल्या घरेवर 
उमळुला ' भनुराग ? 
अंतरांत ओलसर --- ! 


माहितीप्रमाणे पुरुष्रोत्तमने द्रबारला २००० रु, दिले - मुरलीधर उगले 
१५ 
०: 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका य वाहा 
डं राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


हातग्याचीं कांहीं गाणीं : डॉ. सरोजिनी बावर 


फळाफुलांचा दोरा ! 


घरांत आणलेल्या नव्या लाकडी पाटावर रांगोळीचा 
हत्ती मनासारखा जुळस्तोंवर त्या दिवशीं मी कितींदां 
काढला असेल आणि किंतींदां पुसळा असेल माझं 
मलाच माहीत ! आळींतल्या सगळ्या मुलींच्यापेक्षां 
आपल् हत्ती देखणा निघावा म्हणून रांगोळी चिमटींत 
घरून धरून बोटं दुखून आलीं. तरी माझी धडपड 
थांबली नाहीं. गोवटीं जरासा मनासारखा हत्ती आला, 
म्हणून मी गालांतल्या गालांत हंसलें त्यावेळीं आत्या- 
बाईनं मला एकदम उचलली आणि अंगणांतून 
सोप्यांत नेत म्हटलं, “ असूं दे कसला तरी ! त्वांड 
सुकून गेलं बाईचं माज्या. सोबळा हत्ती झाला कीं 
बास. त्यो असाच नि तसाच पाइंजे असं कोन म्हटलं 
ग? ” पण मला तिचे बोलणं पटलं नाहीं, हातगा 
खेळायला येणाऱ्या पोरींनीं “ अगबाई ! हत्ती कुणी ग 
काढला ? ” असं म्हणायला पाहिजे असं माझं वेड 
होते. म्हणून मी सोप्यांत बसून लांवून कां होईना 
त्या अंगणांतल्या पाटावरच्या हत्तीकडे टक लावून 
बघत आत्याबाईला ऐकूं जाणार नाहीं अक्षी गुणगुणू 
लागलें -- 
* ऐलमा पेलमा गणेशदेवा 
माझा खेळ मांडून दे 
करीन तुझी सेवा 
वाटलं, ह्या गाण्यांत सांगितलंय त्याप्रमाणे गणपती- 
ची पूजा करावी आणि आपला आजचा हातगा झकास 
होऊं दे अश्ी गळ घाळून त्याची कवूली घ्यावी ! 
म्हणून मी खरंच बिगीनं उठळें आणि माळीवर ठेवले- 
ल्या खेळांतल्या लहानग्या गणपतीवरची घळ झाडून 
त्याला कपाळाला टेकवला ! आणि मग तो नक्की ऐके- 
ळच या भावनेनं सकाळींच गोळा करून आणलेली 
फळं- फुलं दोऱ्यांत ओवीत पायरीवर बसलें, 
भिंतीवर लावलेल्या हत्तीच्या चित्राला आत्याबाईन 
माळा घातल्या होत्या तरी मी तिच्याजवळ रडून- 
भांडून आज नाहीं नाहीं तै सामान गोळा केळं होतं, 


अनुक्रमणिका 


मकक्‍्याचं कोवळं कणीस, वांगं, घोसाळं, दोडका, 
मेडी, पडवळ, मिरची, कारलं, भोपळा, गाजर, 
तोंडळं, घेवडा, रताळे, काकडी वेगेरेपेकी बरंच 
माझ्याजवळ जमा झालं होतं. त्यांत भर म्हणून 
]ोजारच्या रामूनं आणून दिलेलं लहानगंसं कवठ, 
निरपुडे शिताफळ आणि बोटाएवढं केळं मी घुसडून 
दिलं आणि भली मोठी झकास माळ करून हत्तीच्या 
गळ्यांत घातली. इतक्यांत आत्याबाईनंहि झेंडूच्या 
फुलांची माळ तिथं आणून बांधली आणि मला 
विचारलं, “ आजची ख्रिरापत ? ? 

“ मी काय सांगू ? तूंच कर कीं झकास ! तासभर 
तरी पोरींना ओळखू आली नाहीं पाहिजे! अं! ” 
मी गाल फुगवून तिच्याकडे पाहिलं. तशी ' वरं बर? 
करीत ती सैंपाघरांत निघून गेली, 

पण ती खिरापत काय करणार इकडे माझा जीव 
एवढा गुंतून गेला कीं, शेतांतून आणलेलीं काऱ्याळ्याचीं 
पिवळींधमक फुलं दोऱ्यांत ओवायचीं टाकून मी 
गाण्याचं निमित्त काढून तिच्याकडे गेलें. पहाते तों ती 
साबुदाण्याच्या तांदळांत हात घाळून बसलेली. मला ती 
खिचडी भारी आवडाय'ची. त्यामुळं नुसते ते तांदूळ 
बघून देखील मी आनंदानं उडी मारली, पण तें आत्या- 
बाईला समजू नये म्हणून म्हटलं, “ हें गाणं असंच 
ना ग? ” आणि तिनं कांहीं म्हणायच्या आधींच ते 
सुरूंहि केळं-- 

६ कृष्णाचं अंगडं बाई कृष्णाचे टोपडं 

शिंप्याकडे बाई शिवायला घाडीलं 

परटाकडं बाई धुवायला टाकील 

चैद्रभागेंत सड खळवळळं, जाईजुईवर वाळवलं 

चंदनाच्या पाटावर ग घडी घातली 

घडीचा घडिरंग बाई कृष्णाचा पळेंग 

चारी रात्रीं जन्मले श्रीरंग ? 
त्यामुळे शाबूच्या तांदळांतळा हात काढून आत्याबाई 
तै बरोबर असल्याची मान हालवली आणि म्हटलं, 


हर: 2. डी यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


फळाफुलांचा दोरा ! 


“ पोरी आत्ता 
आवरायची ?” . 
मी भाबडी मुकाट्याने तिथून पाय काढीत बाहेर 
आलें आणि सुईंदोरा घेऊन काऱ्याळ्याचीं फुलं 
ओवायला सुखात केली. इतक्यांत आमच्या शेजारची 
आरती हळूच माइ्याजवळ येऊन कानांत कुजबुजली, 
“(आज शिंद्यांच्या सईकडे नागपूरची पाव्हणी आलीयू ! 
एखादंवेळेला येईल हातगा म्हणायला ! आपलं गाणं 
तिच्यापेक्षा रंगल पाहिजे. ती म्हणे फार गाणारी 
आहेग! ” 
“ असूं दे लाख गाणारी ! तूं निचित रहा,” 
- आरतीला घीर देऊन मी गणपतीला नमस्कार केल्याचं 
सांगितलं आणि आम्ही दोघींनीं हलक्या आवाजांत 
पाटावर काढलेल्या हत्तीभोंवतीं दोघींचाच फेर घालीत 
गाण्याची रंगीत तालीम केली-- 
: अलमा पैलमा गणेशादेवा 
माझा खेळ मांडून दे करीन तुझी सेवा 
माझा खेळ मांडिला वेशीच्या दारीं 
पारब॑ घुमतं बुरजावरी 
पारवणीबाळाचे रुंजावणी डोळे 
शुंजावणी डोळ्याच्या गुंफिल्या टिक्का 
आमच्या गांवच्या भुलोजी नाईका 
येशील काय देशील काय 
कांडा तीळ बाई तांदूळ कांडा 
आमच्या आया तुमच्या आया 
स्वातिल काय दुघोंडे 
दुधोड्याची लागली टाळी 
आयुष्य दे रे बा वनमाळी 
माळी गेला शेताभाता 
पाऊस पडल्म येतांजातां 
पडपड पावसा थेंबोथेंबी 
थेंबोथेंबी आळव्या लोंत्री 
आळव्या लोंबती अंकणा 
अंकणा तुझी सात कणसं 
भोंडल्या तुझीं सोळा वर्षे ? 
इतक्यांत “अग्गोबाई ! ह्यांचा ह्याच्या भोंडला खेळतात 
ग! खिरापतीला भ्यायल्या कीं काय १ * असा आमच्या 
शेजारच्या विठाईचा आवाज आला म्हणून आम्ही 
दचकर्लो आणि घाबरून उभ्या राहिलो, मला 


येतील, फुलांची माळ कधीं 


न्‌, भा, डे १ २१ 
०: 
उप्नणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
च राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वाटलं सईची पाहुणीच आली ! पहाते तों विठाई. 
त्यामुळं माझे घाबरणं पळालं आणि मी तिच्यापुढं 
दिमाखानं उभी राहून कमरेवर हात ठेवीत म्हणाले, 
“ अं| मोठी पारख करणारी. खिरापतीला भ्यायला 
मी काय तूं नव्हे हं! आजची खिरापत तर नामी 
होणार आहे म्हटलं ! हवं तर आत्याबाईला विचार 
उगीच नाहीं बोलत | 

त्यामुळं विठाईला जरासा घुस्सा आला. नाक फेंदरून 
वेणीचा पुढं आलेला गोंडा मार्ग फेकीत ती पुटपुटली, 
“< तर तर ! खिरापतीचे ही शिकवतेय मला ! कधीं ग 
दिली नव्हती मी? ” 

आतां विठाई चिडली म्हणून आरतीनं तोंड घातलं, 
“ असूं दे ग ! तूं नाहींस ना तशी १ ” 

“वा! म्हणे असूं दे ग! का म्हणून नाहीं तें 
ऐकून घेइन ? हवी तर आतां घरीं जाऊन वघ खिरापत 
तयार आहे कीं नाहीं ती ! ” 

आमचा आवाज ऐकून आत्याबाई बाहेर आली 
आणि तिनं विठाईला जवळ घेऊन तिच्या कानांत 
कसळीशी कुजबूज केली. मला वाटलं आह्याबाईनं 
खिरापत फोडली ! माझं काळीज उडून गेलं, म्हणून 
मी हिरमुसली होऊन आत्याबाईवर ओरडले, “ तुला 
कोणी ग आमच्यांत बोलावली १? खिरापत फोडलीस 
ना?” 

“वाग वा | मोठी शहाणी, खिरापत फोडली 
होय १ ” विठाईला माझा आरोप सहन झाला नाहीं. 
रागारागानं परकराच्या सोग्यांत लपवून आणलेला 
खिरापतीचा डबा माझ्या पुढ्यांत टाकीत ती चिड्डून 
बोलली “ घे ! माझीच खिरापत हवी तर फोड चार 
पोरींत ! ” 

“अगअग!... खुळी काग तूं १” विठाईला 
आणि तिच्या डब्यला सावरीत आत्याबाईनं आमच्या- 
वर एवढाला एकेक डोळा केला. त्यामुळं आतां 
आत्याबाई ब्रिनसली कीं, खिरापतीचा आणि हातग्या- 
चाहि खेळखंडोबा होणार या धास्तीनं मी बावरलं. 
पण आरतीनं विठाईंला शांत करायची तोड काढीत 
इ्हटलं, “ हां हां | आतां असंच करूं अग! ... ही 
तुझी खिरापत नीट घरांत ठेव. आमच्याकड्ची मी पण 
आणते. म्हणजे इथं तीन खिरापती झाल्या कीं पोरींची 
तारांबळ उडेल ओळखतां ओळखतां ! * 


संगणकीकृत 


नवभारत वित 
७५ त 


अमृतमहोत्सवी >७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


८ हुं | तसंच करावं. ” आत्यावाईलाहि आरतीची 
कल्पना पसंत पडली म्हणून विठाईच्या तोंडावरून 
मायेनं हात फिरवीत ती तिचा उघडा झालेला डबा 
घेऊन घरांत गेली, पण विठाई अजून हंसली नव्हती. 
मला ते खटकलं. उगा'च पोरी आल्या कीं आयत्या वेळीं 
रंगाचा वेरंग व्हायला नको म्हणून मी तिच्या हाताला 
घरून म्हणाले, “ तूं ग कोणतं गाणं सांगशील १ ? 

८ मी १ अगदीं पक्कडसं सांगेन. ” विठाईची 
कळी खुलली, कांहीं तरी आठवल्यासारखं करीत, झालं 
गेलं विसरून, तिनं आम्हां दोघींच्या समोर वाड्याच्या 
बाहेर ऐकूं जाणार नाहीं अश्या बेताने गाणे म्हटलं -- 

८ इरा ग डेरा मांडिला अवघानी 
त्यांत बाई कायसंसं घुमतं 
घुसळ घुसळी राधा ग गवळण 
तिचा ग पद्र लोंबतो मेदानी 
तिकडून आले कृष्णाजी देणार 
कृष्णाजी कृष्णाजी दान द्या 
निळ्या घोड्यावर बसून जा 
निळळी धोडी वांकली 
सखुबाई सुग्रण हांसली 
सखुबाई, तुमच्या अंगणीं 
सुंदर चांफा लावूनी 
ऐेसा चांफा फुलला 
चला बाहे कळ्या तोडायला 
आम्ही बाई कळ्या तोडील्या 
आम्ही बाई हार गुंफिले 
हारा हार चाफेळी 
रात्र झाली गोकूळी 

८ छान ! छान ! कृष्णाचं गाणं कुणालाहि आवडेल. 
तूं म्हणच हं आज हे गाणं | ” आरतीनं विठाईंची 
पाठ थोपटली आणि मग आम्ही तिघीहि कार्‍्याळ्यां- 
च्या फुलांचा हार गुंफीत सोप्यांत बसलो. इतक्यांत 
आमची आत्याबाई आमच्याजवळ येऊन म्हणाली, 
£: घोरींनो, मी एक गाणं सांगर्ते, नीट ध्येनांत घ्याचं 
हुं !... अशी जीभ हालली पाइजे कीं बास ! ” आणि 
शाळेंत मास्तर शिकवतात तसं तिनं आम्हांला एक गाणे 
शिकवलं --- 

“ बाईंच्या परसांत भेंडीचे झाड 
भंडींचे झाड बाई खारवलं 


१ 


अनुक्रमणिका 


मामाचं घर सई थोरवलं 
मामाच्या घरीं येऊ जाऊं 

- तूपरोटी खाऊन जाऊं 
घाल ग मामे तुपाची घार 

- तुपाची धार गेली वाऱ्यावन 
आई आली चुड्यावन 
बाप आले घोड्यावन 
भैनी आल्या पलकीतन 
भाऊजी आले काळ्या कुत्र्यावन 
कावो भाऊजी रुसला 
काळा विंचू डसला 
काळा विंचू पापी 
रांजनाच्या ग काठी 
रांजन गेला गडगडी 
पाऊस आला धघडधघडी ' 

“किती छान ग आत्याबाई, तुझे गाणे १ 7 - विठाई 
आत्यात्रुईच्या गाण्यावर सवूष झाली आणि मी देखील 
आजोळची या गाण्यांतील मजा पारखीत आरतीला 
म्हणाले, “ आमची मामी बरीक मला रोज दहीदूध, 
तूपरोटी देते बाई ! तिची धार नाहीं वाई अश्शी कधीं 
वार्‍यावर उडाढी !.. .” 

इतक्यांत हातगा घालायला आळींतल्या पोरींचा 
घोळका हंसतखिदळत एकदम वाड्यांत घुसल्यामुळे, 
दांतखिळी बसावी तशी मी बोलतां ब्रोलतां एकदम 
गप्प झालें, .. घटकाभर मला कांहींच सुचेना. अजून 
मी फुलांची माळ हत्तीच्या गळ्यांत अडकवली 
नव्हती ! त्यामुळंच मी गोंधळून गे. वाटलं एवढ्यांत 
कशाला ह्या पोरी आल्या ? म्हणून मी त्यांना “या ग 
या! ” न म्हणतां नुसती त्यांच्याकडे बघतच राहिलेली 
बघून विठाई माझ्या कानांत बोलली, “ अग, पोरी 
आल्या कीं! ये म्हणना त्यांना | * 

आणि मग मात्र सगळ्यांना “या या? करीत ती 
फुलांची माळ भिंतीवरील हत्तींच्या गळ्यांत क्ीबशी 
अडकवली , . . माझी धांदल उडालेली बघून आरती- 
नंच पुढं होत पाटावर काढलेल्या हत्तीला हळदकुंकू 
वाहिले आणि जमलेल्या सगळ्याजणींना हळदकुंकू 
लावायची मला खूण. केली , . . - 
हळदकुंकवाचे सोपस्कार झाल्यावर मग आम्ही 
फेर धरला तशी सई म्हणाली, “ आज पाव्हणी 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नवभारत वित 
७५ त 


अमृतमहोत्सवी >७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


फळाफुलांचा दोरा ! 


आलीय ग ! नागपूरच्या मामांची मुलगी, शांती हिचं 
नांव ! ” त्यामुळं श्ांतीला नीट पारखून घेत आम्ही 
हुंसत हंसत तिचं सागत केळं, तीहि हसली आणि 
कांहीं बोलणार इतक्यांत सईच म्हणाली, “ हिला गाणीं 
फार येतात ग | ”. त्यावर “ फार नाहीं. थोडीं, पोटा- 
पुरतीच,” असं उत्तर शांतीने दिळ॑ आणि खेळीमेळीनं 
हंसत नाचत आमचा फेर सुरू झाला, 
आरतीनं पहिल्यांदां गाणं सांगितळे आणि आम्ही 
तिच्या मागून म्हणे लागलॉ--- 
८ खाइल्या पट्टींत वइल्या पट्टींत 
पेरला राळा बाई पेरला राळा 
कोण्या देशीचा 
काऊ आला बाई काऊ आला 
एक लॉवट 
तोडून नेळं बाई तोडून नेलं 
- सईच्या अंगणीं 
झोकुन दिलं बाई झोकून दिळं ' 
पण सईचं नांव गाण्यांत मध्येच आलं म्हणून ती हसली 
आणि लाजून पुटपुटली, “ माझ्या अंगणांत नाहीं 
ग! ”, त्यामुळं आम्ही सगळ्याजणीच पोटभर हइंसलॉ 
आणि मग आरतीचं गाण पुढे झाळं-- 
€ सईने उचलूनी 
2 नेलं . 2 
घरांत नेलं बाई घरांत नेलं 
चोळून मळूनी 
राळ केल बाई राळ केल 
कांडुन कुटूनी 
तांदूळ केल बाई तांदूळ केल 
एढच्या बाजारी 
विकाय नेल बाई विकाय नेल 
त्या बाई तांदळा'चा 
खुरदा आला बाई खुरदा आला 
त्या बाई खुरद्याची 


सासूबाईनीं “ एवढीशी गंगा झळुझुळू वाहे 
ठोसला दिला बाई ठोसला दिला तांब्या पितळी नाय ग 
तो बाई ठोसला हिरवी टोपी घाल ग 
दूरच्या दूर सई दूरच्या द्र हिरबी टोपी हरपली 
माझं माहेर झाडामाग सरकली 
पंढरपूर बाई पंढरपूर जाई अंबा पिकला 
१९ 
० 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
र राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


माझं आजूळ 

रत्नागिरी बाई रत्नागिरी 
माझ्या हातांत 

कोइमतुरी चुडा बाई कोइमतुरी चुडा 
मला बसाया 

निळळा घोडा बाई निळ्ळा घोडा 
कोण्या देशीचे 

गहू आणले बाई गहू आणले 
त्यांच्या चपात्या 

केल्या नऊ बाई केल्या नऊ 
त्या ग चपातिच्या 

तारा तुट बाइ तारा तुट 
माझ्या गाण्याची 

मजा लूट वाई मजा ळूट 

“वा ग | तुमची गाणीं वाई भारी सुरेख. आमच्या- 
कडे असलं नसतं. ” शांतीनं सईजवळ कानगोष्ट 
केली. आमच्यापर्यंत ती आली. मग आफ्ही पण ह्या 
गाण्यांतील सासरमाहेर ओळखीचं करून घेत “ आम- 
च्याकडे मुळीं असतात अशीं चांगली गाणीं. किती - 
तरी. तऱ्हेतऱ्हेचीं. गोडगोड. मनांत भरणारी.” असं 
म्हणत तिला रुबाब दाखवला, त्यामुळं मग आम्हीं न 
सांगतांच ती म्हणाली, “ आमच्याकडे पण गाणीं आहेत 
बरं का चांगलीं चांगलीं. पण निराळीं, मोठी देखणीं, 
मात्र भुलाबाईची. ” 

“ अगोबाई |! म्हणजे ग कसलीं १ ” इतर मुलींचे 
हात सोडून मी शांतीजवळ गेलें. तिची ही सुलावाई 
कसली असते तें मला हवं होतं. म्हणून “ सांगते. 
आम्ही देवीची मूर्त अशी तुमच्या हत्तीसारखी मध्ये 
ठेवतो आणि गाणीं म्हणतों.” शांतीनं खुलासा केला, 
आणि मग आमचीं गाणीं बाजूला सारून आम्ही तिळा 
गाणं सांगायचा आग्रह केला, तीहि आपली छान छान 
गाणीं दाखवावींत म्हणून चांगल्या गळ्यावर, तीं आधीं 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जाई नव्हे पुई नव्हे 
चिंचेखाळची राणूजाई 
चिंचा तोडत जाय ग 
पांच पान खाय ग 
खातां खातां रंगली 
तळ्यांत घागर बुडाली ? 
“ हां हां. घागर बुडाल्याचं आमच्याकडे पण गाणे 
आहे ! ” सईनं शांतीचं गाणं संपल्याक्षणाला आपली 
कल्पना तिच्या पुढ्यांत ठेवली. आणि शांतीच्या 
गाण्यांतील चिंचांचं नांव ऐकून आमच्या ओल्या 
झालेल्या जिभा कोरड्या कराव्यांत म्हणून त्याच 
-घटकेला तिनंहि आपलं गाणं सांगून टाकलं --- 
“ वहिल्या रानाला पाण्याचं जेजाळ 
घागर पवत चुंबळ तरंगत 
नदींतल्या मगरमाशा, दे माझी घागर 
सासू माझी वंगाळ शिव्या मला देईल 
नदींतल्या मगरमाशा, दे माझी घागर : 
सासरा माझा वंगाळ मला भाजून खाईल 
नदींतल्या मगरमाशा, दे माझी घागर 
पति माझा वंगाळ मला फोडून काढील 
अग अग नदीवाइई, तुझ्या पाण्याचा ग घोळ 
सारूनी अल्याड दे माझी घागरचुंबळ 
अग अग नदीबाई, तूं माझी माऊली 
दे माझी घागर तूं माझी सावली 
मायेची माऊली सांजची सावली 
देऊनी घागर नवसाला पावली * 
आणि मग चांगला तब्बळ तास आमचा हातगा एकी- 
मेकींच्या गाण्याच्या इपेंनं रंगला. 
ठोवेटी दुसर्‍या दोन मुलींच्या घरीं जायल्य पाहेजे 
म्हणून गाणं बंद करीत सईनं खिरापतीची गोष्ट काढली. 
ती सगळ्या पोरींच्या घोळक्यांतून पुढं येऊन म्हणाली, 
“ आजची ख्विरापत कशांतली ग ? फळांतली, फुलां- 
तली का खाण्यांतली १ ” 
आरती, मी आणि विठाई आमच्या परकराच्या 
सोग्यांत ख्रिरापतीच्या वाट्या दडवून उभ्या होतों. 
एका सुरांत आम्ही सईल्ा सांगून टाकलं, “ वा ! 
खाण्यांतली म्हणजे ग ? सारंच तर खायचं असतं |! 


अनुक्रमणिका 


“हो ग, पण आपली विचारते! अ च्या बाराखडी- 
तली आहे १” 

“अंहं|? 

“ मृग पेरूं१ ” 

ट्ट छ्टू | गि 

“ शिताफळ ? ”? 

“ नाहींच मुळीं ! ” 

“ तर मग स च्या अक्षरांतली १ ”- सईला ओळ- 
खेना म्हणून शांतीनं तोंड घातलं. त्यामुळं स पासून 
श जवळ येईल या धास्तीनं मी माज्ञी खिरापत ज्यास्त- 
च लपवून मान हालवली “ नाहीं | ” 

“ मग बुंदीचे लाडू!” 

“ अगबाई | फारच लांब गेली. ? विठाईला शांती- 
च्या बोलण्याचं हंस आलं, 

“ मग काय ग | पुरी भाजी १” 

“वा | पुरी भाजी कां हवी ? ” आरती खदखदून 
हसली म्हणून शांतीला ओकह्याळल्यासारखं झालं. ती 
बिचारी गप्प बसली. 

अखेरीस पोरी हरल्या तेव्हां मला एवढा आनंद 
झाला कीं, मी आजीनं शिकवलेलं गाणं गुणगुणत 
माझी खिरापत फोडली---- 

* खाइल्या आळीला वइल्या आळीला 

कशाचा गलब्रला सये हातगा चालला ? 
आणि मग सगळ्याजणींनीं “ असं ग कर्स एवढं 
ओळखलं नाहीं १?' असं एकमेकींना विचारत शाबु- 
दाण्याची माझी खिचडी, आरतीची कडबोळी आणि 
विठाईंची खोबऱ्याची वर्फी पोटभर खाऊन दुसऱ्या 
एका आळींतल्या मुलीचं घर गांठलं; आणि जातांना 
* माझा हातगा कसा झाला ग आज? ? असं प्रत्येकीला 
विचारून भडांवून सोडलं, त्यावेळीं लांबून का होईना 
माझे तें विचारणं ऐकून माझ्या मागोमाग आलेल्या 
आलत्याबाईंनं मला एवढंच सांगितलं, “ कार्टे, अस 
बोलूं नाहीं . . . ज्येचं त्येला साजतं सारं, सगळ्यांच्या 
घरीं सारकंच कुठून यावं ! आपला दिमाक लोकांनी 


बगावा. आपला आपूनच बोठून दाखवूनी ! समाजलं 
का?,..7 न न 


4२ 


०: 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


दि > क 
नवभारत '६ १! 
७५ चि४* 


अमृतमहोत्सवी) > 
€ :% >. 


94 
शि शॉ. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. देवदत्त अ. दाभोठकर 


संपत्तिदान! कांहीं विचार 


भूदान हें वट्ट वामनांचें पहिळें पाऊल होतें. संपत्ति- 
दान हें दुसरे, तिसऱ्या पावलाचेंहि 'सूत उबाचच? विनोवा- 
जींनीं करून ठेवलें आहे. सर्वस्वदान असें त्याचें नामा- 
भिघान करतां येईल. याखेरीज प्रेमदान, बुद्विदान, 
श्रमदान अश्या विविध दानांचा उलछेखहि [र्वनोवाजींनीं 
सुरूं केलेल्या या नवयज्ञाच्या संदर्भात करण्यांत आलेला 
आहे. अस्तेय, अपरिग्रह व अध्यात्मशत्ते हेच या 
विविध दानामागील प्रेरणांचे प्रमुख आधार आहेत. 

समता व लोकशाही यांची प्रस्थापना करणें हा 
भारतांतील व जगापुढेंहि आजचा निकडीचा प्रश्न आहे. 
जागतिक शांततेचा प्रश्नहि या प्रश्नाहून फारसा वेगळा 
नाहीं. समता व लोकशाही यांची परस्परापासून ताटातूट 
करावयाची नसल्यास अहिंसक व सत्याग्रही मार्गाचाच 
अवलंब करणें हें अटळच होऊन बसते. असा हा प्रश्न 
सोडविण्याच्या कामीं दानयश्ानें आपल्याला किती मदत 
केली आहे व त्यापासून यापुढें किती मदत मिळण्या- 
सारखी आहे हें पाहिलें पाहिजे. 

केवळ समतेच्या दृष्टीने विचार केळा तर सरंजाम- 
शाहीचा व भांडवलशाहीचा निरास करणें अर्टे या प्रश्ना- 
चें स्वरूप सांगता येईल, जमिनीच्या विषम वांटणीचा 
निरास करण्याचें कार्य भूदानानें हातीं घेतलें. आजवर 
३३ लाख एकर जमीन गोळा झाली, यांत बरीवाईट 
सर्व प्रकारची जमीन आहे हें सर्वमान्य आहे. परंछु 
तरीदेखील आजवर झाले आहे तें कार्य आझ्यादायक 
आहे. गेल्या जूनमध्ये मुंबईत केलेल्या भाषणांत श्री. 
जयप्रकाश म्हणतात : “ प्राणांहून प्रिय वाटणारी जमीन 
लोक कश्ली देतीळ अश्शी शंका वाटत होती. परंतु 
अनुभव वेगळा आला, मागायला जाणारे कार्यकर्ते कमी 
पडले. नाहींपेक्षां आज १ कोटी एकर जमीन मिळून 
गेली असती. आज ३३ लाख एकर जमीन मिळाली 
आहे. तिची एकरी सरासरी १०० र. जरी किंमत 
धरली तरी ३२ कोटी स्पये व्यक्तींनी मनाला पटून 
समाजाला अर्पण केले असा याचा अर्थ आहे. अ- 
हिंसेच्या यरस्वितेची ही खूग आहे. ” ( ' भूदानवश 
साप्ताहिक, २४ जून १९५४ ), 

भूदानाच्या अनुषंगाने संपत्तिदानाचा विचार 
स्फुरणें हें अगदीं स्वाभाविक होतें. भूदानांत॑ गरीबांना 


$ 
०: 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका य र स 
डे राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


दिलेल्या जमिनी कसण्यासाठी त्यांना साधनेंहि. उपलब्ध 
करून देणें आवश्‍यक होतें. यांतूनच साधनदानाची 
( कूपदान अि, ) कल्पना निघाली, परंतु संपत्तिदानाची 
कल्पना केंबळ साघनदानाइतकी मर्यादित नाहीं ब 
असून भागावयाचेंहि नाहीं. आर्थिक विषमतेचा विचार 
करतांना सरंजामशाहीबरोबरच भांडवलशाहीचाहि 
उल्लेख नेहमीं करण्यांत येत असतो. किंबहुना सरंजाम- 
शाहीअितकी भांडवलशाही ही जीर्ण झाली नसल्या- 
मुळेंच तिचा निरास कण्याचे काम अधिक अवघड 
व त्यामुळेंच अधिक अगत्याचें आहे असेंहि मानण्यांत 
येते. जमीनदारी अर्थब्यवस्था आधींचीच खिळखिळी 
झाली आहे. ती मोडून काढणे सोपें आहे. भांडवल- 
शाहीची आजची अवस्था अितकी दुवळेपणाची नाहीं. 
त्यामुळें आर्थक समतेचा प्रसार करतांना संपत्तीच्या 
खाजगी मालकीमुळें उत्पन्न झालेल्या विषमतेचा विचार 
करणें आवश्‍यकच होतें, भूदान मागणारे लोक अितर 
संपत्तीच्या विषम वांटणीला मात्र हात लावीत नाहींत 
हँ जमीनदार व दोतकरी यांच्या मनांतील शल्य दूर 
करण्यासाठींहि संपत्ति-दानयज्त सुरू करणें जरूरीचे 
झालें होतें. 

आर्थिक विषमतेचा निरास करण्यांत भूदान किंबा 
संपत्तिदान कितपत यशस्वी होतें या एका निकषावरच 
अखेर या यज्ञाचे मूल्यमापन करावें लागेल, असा 
मूल्यमापनाचा काळ अद्याप दूर आहे. आज आपण 
प्रयोगाच्या अवस्थेंत आहोंत. या प्रयोगाचे प्रवर्तक 
यापुढें कोणतीं व कशीं पाउळें टाकतील याविषयीं 
आज निश्चित असें कोणालाच कांहीं सांगतां येणार 
नाहीं. प्रवतेकांनींहि आपल्या मनाशीं याबाबत अद्याप 
आग्रही निणेय घेतळे नसतील, कारण हे निर्णय त्या त्या 
काळीं परिस्थितिसापेक्ष असेच घ्यावे लागणार हें उघड 
आहे. जनमनाची साथ या प्रयोगाला किती काळ व 
किती प्रमाणांत मिळत राहील याविषयीं तरी निश्चित 
असे आज कोण काय सांगू शकेल ? त्यामुळे आज ज्या 
गोष्टी आपल्यापुढे स्पष्ट स्वरूपांत दिसत आहेत तेवढ्या 
गोष्टींच्याच अनुरोधाने विचार करणें आपल्याला शक्‍य 
आहे. 

संपत्तिदानाच्या कल्पनेविषयींचा विचार विनोबा- 


संगणकीकृत 


श्र नवभारत 3 "क 
वभारत *घ्टे 
७५ र 


डो 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


जींच्या मनांत बरेच दिवस चालूं होता. २४ आक्टोबर 
९५२ रोजीं त्यांनीं पटणा येथे ही कल्पना प्रथम 
लोकांच्यापुढें विशद केली. त्यांनीं तीन गोष्टी स्पष्टपणें 
सांगितल्या: ( १) संपत्तिदानाखेरीज भूदानाची परिपूर्त 
होऊं शकणार नाहीं. (२) आपल्या संपत्तीचा एक- 
घष्ठांह भाग लोकांनीं द्यावा अशी आपली अपेक्षा 
राहील. परंतु याविषयीं प्रत्येक दात्यांने आपापला 
निर्णय घ्यावा. (३) एखादा फंड जमवून त्याचा 
ट्रस्ट करावा अशी कल्पना नाहीं. निधीला एकदां 
देणगी दिली कीं दात्याचें कर्तव्य संपते. संपत्तिदानांत 
दात्याने प्रतिवर्षी आपल्या उत्पन्नाचा एक ठराविक 
हिस्सा द्यावा अशी अपेक्षा आहे. या दानाचा विनि- 
योग दात्यांने आपल्या हाताने परंतु दानयज्ञाच्या प्रवत- 
कांच्या आदेशानुसार करावयाचा आहे व तसा केल्या- 
चा जमाखर्च दर वषी प्रवर्तकांना सादर करावयाचा 
आहे. 

“ सत्र भूमि गोपालकी ? या गर्जेनेनंतर ' संपत्ति सत्र 
रघुपतिकी ? झा घोषणेजा जन्म हा असा झाला, 
संपत्तिदान हें भूदानाच्या पुढचे पाऊळ आहे आणि 
बिनोबाजींच्या मते, भूदानाहून दात्याच्या दृष्टीनेंहि 
थोडेसें अधिक अवघड पाऊल आहे. भूदानाची तुलना 
विनोबाजींनीं कन्यादानाशी केळी आहे. मुलीचा विवाह 
करून तिला दुसऱ्याच्या घरीं दिली कीं ' प्रत्य्पित- 
न्यास इवान्तरात्मा? अद्या समाधानी वृत्तींत राहतां 
येतें. संपत्तिदान हें स्वतःच्या विवाहासारखें आहे. 
८ घर्मे अर्थी च कामे च नातिचरामि? ही प्रतिज्ञा 
जागरूकपणे प्रतिदिनीं पाळावी लागते. भूदान दात्याळा 
मुक्त करते, संपत्तिदान त्याला बंधनांत घालते. आपल्या 
दानभागाचा विनियोग करण्याचें काम दात्याळाच करावें 
लागते. परंतु या वंधनांतच दात्याची खरी मुक्ति आहे 
असें विनोबाजींचे सांगणे आहे. ( पहा : 8650 
1881190181, "५111008810 18 1॥188101' 
9. 183 ) 

“सेवक? च्या फेव्ट्वारी १९५३ च्या अंकांत विनोबा- 
जींनीं संपत्तिदानाची आपली कल्पना स्पष्ट शाब्दांत 
मांडळी आहे, ती खालीं उद्‌धृत केलेली आहे. 

८ , धनवान्‌ आणि गरीब असा यांत मी भेद 
करीत नाहीं. ज्याला जे लाभळें आहे त्याचा एक हिस्सा 
त्यानें समाजासाठी काढून ठेवायचा, (१ ) संपत्ति 


44 
०: 
अनक्रपाणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
र ग नि र 
क्र ग्य राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ज्याची त्यांने आपल्यापाशींच ठेवायची आहे. जरूर 
तर बँकेत ठेवतां येते. (२) जो हिस्सा द्यावयाचा तो 
जीवनभर द्यायचा आहे. म्हणून कुटुंबांतील जवाबदार 
मंडळींच्या संमतीने हे काम झालें पाहेजे. (३) 
क्जब्राजारी माणसाला यांत वाव नाहीं. त्याचें पहिलें 
काम कर्जातून मुक्त होणें हें राहील, (४) संपत्तीचा 
विनियोग माझ्या निर्देशानुसार करावयाचा आहे, या 
सवंध योजनेचें हे एक मोठें संरक्षण आहे. (५) 
संपत्तिदानयज्ञांत मिळालेली त्या त्या वर्षाची रक्कम 
त्या त्या वर्षीच खर्च होऊन जाईल. शिलछक राहण्याचे 
कारण नाहीं. देशापुढे एवढें मोठें काम करायचे आहे कीं 
केवढीहि संपत्ति मिळाली तरी ती सहज जिरून जाईल, 
(६ ) संपत्तीचा विनियोग मुख्यतः पुढील तीन 
वाबींकडे करण्याचें तूते योजिळें आहे. (अ) ज्या 
भूमिहीन किसानांना भूमि दिली जाईल त्यांना वीं 
बियाणे, बैल, विहीर इत्यादि रूपांत मदत देणे. (आ) 
त्यागी सेवकवर्गाला अल्पतम सेवाधन देणें, (इ) 
सतूसाहित्यप्रचार करणें. 

(७) संपत्ति-दानयज्ञांत हिस्सा देणाऱ्याच्या जीव- 
नाचा परिचय मला पाहिजे. त्यासाठीं या यज्ञांत भाग 
घेऊं इच्छिणारांनीं आपली थोडी माहितीहि कळवा- 
यला हवी. ” 

संपत्तीचं ज॑ दानपत्र दात्यानें लिहून द्यावयाचें आहे 
त्याचा शेवटचा भाग खाळीळ गोष दात्याठा मान्य 
करावयास लावतो : 

(१) “ माझ्या उतन्नाचा वार्षिक हिशोब मी 
आपला प्रतिनिधि किंवा आपण नेमलेली समिति यांना 
नियमितपणे देत जाईन. (२) आपल्या आदेशानुसार 
माझा दानभाग खर्चे करण्याची जवाबदारी मी स्वीका- 
रीन. (२) माझ्या संपत्तीचा तपक्षील मी येथे दिल्या- 
प्रमाणे आहे. ” 

या काळांत डॉ० राजेन्द्रप्रसाद व श्री० जवाहरलाल 
नेहरू यांनीं कूपदान केल्याचे व बिहारच्या राज्य- 
पाळांनीं आपल्या पगाराचा नियमित भाग देण्याचें 
मान्य केल्याचे प्रसिद्ध झालें. विनोबाजींच्या जवळ 
असणाऱ्या सर्वोदयी कार्यकत्यांनीहि आपल्या जीवनवेत- 
नांतून कांहीं भाग संपत्तिदान म्हणून द्यावयास सुरवात 
केली. परंतु मंत्री, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, उद्योग- 
पति ब पांढरपेशे यांनीं या चळवळींत सक्रिय पुढाकार 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संपत्तिदान : कांहीं विचार 


घ्यावा ही अपेक्षा ( गयां-संमेळनविशेपांक, “ सर्वोदय 
पृ. ६५४ ) सफल झालेली दिसत नाहीं. जनतेतहि ती 
चळवळ अद्याप सावंत्रिक स्वरूप धारण करूं शकळेली 
नाहीं. कोणत्याहि कारणानें का असेना, परंतु जन- 
मनाला ती अजून स्पर्श करूं शकलेली नाहीं ही गोष्ट 
खरी. 

संपत्तिदानांतील रकमेच्या खर्चाच्या बाबीविषयीं 
गयेच्या सर्वोद्य-संमेळनांत पुढीळ अधिक खुलासा 
करण्यांत आला: (१) वरील उद्दिष्टांखरीज इतर उद्दि- 
टेंहि विनोबाजी किंवा सर्व-सेवा-संघ निर्दिष्ट करूं शाक- 
तील (२) या विविध उद्दिषांपैकीं कोणावर किती खर्च 
करावा हें दात्याच्या इच्छेवर अवलंबून राहील, (३) 
संपत्तिदानापेकीं एक-तृतीयांदा रक्कम दात्याला त्याच्या 
इच्छेनुसार सार्वजनिक समाजहिताच्या कामासाठी खर्चे 
करतां येईल. दोन तृतीयांश भाग संपत्तिदानांत निर्दिष्ट 
केलेल्या उद्देशासाठी त्यानें खर्च करावा. ( ४ ) कांहीं 
वेळां कांहीं कारणानें पैसा शिलकीं पडला तर सर्व-सेवा- 
संघाच्या अनुमतीने तो सर्व-सेवा-संघाकडे ठेवणें योग्य 
होईल, 

याच संमेलनांत संपत्तिदानवस-चर्चामंडळाच्या 
चर्चेतून पुढील कांहीं गोष्टी स्वीकारण्यांत आल्याः 

( १) संपत्तीचा सहावा हिस्सा दान मागावे. 
श्रीमंतांच्या बाबतींत हें प्रमाण कमी करूं नये, 
गरीब्रांच्याकडून प्रतीकरूपार्न कांहीं ध्यावे. 

(२) उत्पन्न वाढल्यास दानांत द्यावयाचा हिस्साहि 
वाढला पाहिजे, ( एक-पष्ठांशहून अधिकहि तो वाढावा 
अशी अपेक्षा राहील कीं नाहीं याचा खुलासा नाहीं )« 
उत्पन्नांत एकाएकीं पुष्कळच घट आली तरच दानाचा 
हिस्सा कमी करण्याचा विचार करण्यांत यावा. 

(३) दान जीवनभर द्यावयाचें आहे. परंतु 
तें शक्‍य नसेल तर सुरवातीळा कमींत कमी पांच वणे 
तरी दान देण्याचा संकल्प पाहिजे. अनुभवाने हा 
संकल्प जीवन-संकल्प केळा जाईल अशी अपेक्षा राहील, 

(४) ज्या लोकांच्या जवळ भरपूर जमीन असतां- 
ना त्यांनीं भूदानांत कांहीं जमीन दिली नाहीं अश्ा 
लोकांच्याकडून संपत्तिदान स्वीकारू नये. 

(८५) कांहीं व्यापारी नेहमींच आपल्या व्यवहारांत 
कांहीं भाग धर्मादाय म्हणून कटाक्षाने बाजूला काढून 
ठेवतात, या रकमेंतूनच संपत्तिदान स्वीकारळें जाऊं नवे, 


(६) ज्या कार्यकत्याना जीवनवेतन द्यावयाचे 
ते कार्यकते ग्रामसेवा किंवा शूदान अशा क्षेत्रांत कार्य 
करणारे असले पाहिजेत. 

(७ ) सत्साहित्य कोणतें याचा निर्देश विनोबाजी 
करतील, सत्साहित्य मोफत वांटलें जाऊं नये. सावजनि- 
क॒ संस्था, पुस्तकालये यांना मोफत देण्यास 
हरकत नाहीं. विद्यार्थी व॒ कार्यकते यांना ते माफक 
किंमतींत मिळावें. 

याच संमेलनांत संपत्तिदानयज्ञाच्या बाबतीत दि० 
१३ एप्रिळ रोजीं कार्यकर्त्यांची विनोबाजींच्याबरोबर 
आणणखीहि चर्चा झाली. त्या चर्चेचे सार पुढीलप्रमाणे : 

(१) दानपत्रांत दात्याच्या संपूर्ण संपत्तीचा तपशील 
मागविला जातो, त्याची आवडयकता नाहीं. केवळ 
विशेष प्रसंगींच तो मागवावा. सर्वसाधारणपणे आय- 
व्ययाचा तपशील पुरेसा आहे. 

(२९) पुढील गोष्टींवरील खर्च संपत्तिदानांत 
अंतर्भूत समजावाः ( क ) जे पूर्वी खादीधारी नसतील 
त्यांनी खादी खरेदी केल्यास तिच्या किंमतीचा निम्मा 
भाग संपत्तिदान समजावा. अद्ही कमाल मर्यादा 
पन्नास रुपये. ( ख ) आ्रामोद्योगी तेल, हातसडीक 
तांदूळ, गूळ, चप्पळ, जोडे व गायीचें तूप यांवरील 
खर्चाचा एक-चतुथौरा भाग ( ग) हात-दळणाची 
एक आणा शेर प्रमाणे पुरी मजूरी (  ) विचार-प्रचार 
हे आपल्या सर्वे कामाचा आधार असल्यामुळें हिंदी 
“सर्वोदय? मासिकाची वार्षिक वर्गणी रु आठ- हीं 
आहका'चें संपत्तिदान मानली जावींत. 

(३) समाजावर नैतिक वजन असगारे सवक 
आपल्या कोडुंबिक खर्चाचा जितका हिस्सा दान म्हणून 
देतील तें सर्वसाधारण लोकांसाठी प्रमाण म्हणून मानण्यां- 
त यावें. श्रीमंतांना याहून अधिक प्रमाण लावावें 
लागेल, 

(४ ) निर्वाहवेतन घेणाऱ्या कार्यकत्यांनींहि कांहीं 
भाग संपत्तिदान म्हणून द्यावा. त्याचें समाजावर नेतिक 
वजन पडतें, 

( ५.) कोणी सवणे हिंदु जर एकाद्या अस्पृदय 
बालकाळा आपल्या घरीं ठेवून घेऊन त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी घेईल तर तो सर्व खर्च संपत्तिदान म्हणून 
मानण्यांत यावा, 

- (६) मंत्री व विधिमंडळाचे सभासद यांच्यावर 


९३ 


अनुक्रमणिका 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नवभारत वित 
७५ त 


अमृतमहोत्सवी >७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


विशषच जबाबदारी येते. त्यांनीं आपल्या एकूण 
उत्पन्नाचा हिस्सा, निदान सरकारी कोषांतून आपल्याला 
मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा हिस्सा संपत्तिदान म्हणून दिला 
पाहिजे. 

(७ ) संपत्तिदान हें आय किंवा व्ययाचा एक ठराविक 
अंश म्हणून स्वीकारावे. असा विचार करून एखादी 
निश्चित रकमहि ठरविण्यास हरकत नाहीं, परंतु असा 
आयव्ययसापेक्ष विचार न करतां केवळ एक ढोबळ 
रक्कम घेऊं नये, 

(८ ) ज्या संस्थांतून शिक्षक व कार्यकर्ते एकत्र 
रहातात व त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्यें बरेंच अंतर दिसून 
येते त्यां संस्थांत जर सर्वानी आपलें उत्पन्न एकत्रित 
केलें व प्रत्येकाला त्याच्या कुटुंबांतील माणसांच्या 
हिशोबानें समप्रमाणांत वांटून दिलें तर तें संपत्तिदानाचें 
एक आदर रूप होईल असे विनोबाजींनीं सांगितलें, अशा 
लोकांनीं एकत्रित करण्यांत आलेल्या रकमेंतून केवळ 
प्रतीक म्हणून अल्पसे संपत्तिदान केळें तरीहि चालेल, 
( सवोंद्य - गयासंमेटन अंक पानें ६५१-६५४) 

संपत्तिदानाची कल्पना आजवर वरीलप्रमाणे आकार 
घेत आलेली आहे. दानाचा एक-तृतीयांश भाग दाता 
सध्यां ज्या पद्धतीच्या दानकार्यासाठीं खर्चे करतो 
जवळजवळ त्याच कार्यासाठी खर्चे होत रहावयाचा 
आहे. उरलेल्या दोन-तृतीयांश भागांतून भूदान- 
यज्ञाला पूरक साहाय्य, ग्रामोद्योगांना उत्तेनन व 
अस्पृश्‍योद्धाराला चालना याच गोष्टी मुख्यत्वेंकरून 
आज साधल्या जावयाच्या आहेत. परंतु आजच्या 
परिस्थितींत संपत्तिदानाविषयीं ज्या शांका मनांत 
येतात तेवढ्या संक्षेपाने पुढें मांडून हा लेख पुरा 
करणें हेंच युक्त होईल, त्या शंका अशा : 

( १ ) संपत्तिदानाचा आजच्या कल्पनेचें स्वरूप 
केवळ सेवक व साधक लोकांनाच आवाहन करूं 
शकेल. आजच्या स्वरूपांत धननन्तांच्यापर्यंत तें 
जाऊन पोहोंचेल कीं नाहीं याची दंका वाटते, अस्तेय, 
अपरिग्रह, अध्यात्मपरता ही अयी संपत्तिदानाची 
चेठक आहे. या तीन कसोर्यांवर आपली परीक्षा 
देण्यास किती श्रीमत लोक तयार होतील ? आपल्या 
घनाच्या आय-व्ययाचा खरा हिशोब प्रातिकर चुक- 
विण्यासाठीं लपवून ठेवणारे लोक त्या आय-व्ययाची 
माहिती बिनोबाजींना द्यावयास तयार होतीळ काय ? 


९४ 
०: 
अनक्रपाणिका णि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
डे ्ा राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


“ जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारे, उदास विचारें बेंच 
करी ? या कोटीपर्यंत जे लोक येऊन पोहोंचळे नाहींत 
त्यांना हें कसे शाक्य होईल १? आणि असे किती लोक 
असू शकतील ? श्रीमंत वर्गातील तर राहोच परंतु 
पांढरपेशा मध्यम वगातील लोकहि या कसोट्यांवर 
आपल्याला तपासून घेण्यास सहसा तयार होणार 
नाहींत, भ्रूदानांत ज्या हृद्यपरिवर्तनाची आपण 
अपेक्षा ठेवतों त्याहून कितीतरी पटीनें संपत्तिदाना- 
साठीं आवरयक असणारें हृदयपरिवर्तन अवघड आहे. 
तें शाक्य आहे कीं नाहीं हें नजीकचा भविष्यकाळ 
ठरवील. 

(२ ) दान-यज्ञाच्या चळवळीचा भर हा धर्म- 
बुद्धीवर आहे, “ समाजाचा घटक म्हणून प्रत्येकाने 
सामाजिक हितासाठीं कांहीं त्ते पाळलींच पाहिजेत व 
समाजाचें क्रण समाजाला परत केळेंच पाहिजे ' अशा 
अर्थाची व्यापक धर्मबुद्धि नर लोकांच्या अंत:करणांत 
रुजली तर आनंदाचीच गोष्ट होय. परंतु लोकांत सं- 
कुचित अर्थाने धर्मबुद्धि जाणत होते असं दिसते. 'संत- 
पुरुषाला दिलेलें दान परत घेतलें तर पाप लागेल ? -- 
या कल्पनेनं स्त्रिया दिलेल्या जमिनीचे दान परत घेण्या- 
पासून मंगरोठच्या लोकांना परावृत्त करतात. यांत कांहीं 
विशेष अर्थ आहे. हा धोका या दोन्हींहि चळवळींतून 
कितपत टाळला जात आहे याचें मूल्यमापन आजच 
करणें अवघड आहे. 


(२३ ) भूदानाच्या वाबतींत भारतांतील जमिनीचा 
प्रश्न १९५७ पर्यंत ५ कोटी एकर जमवून पूर्ण करण्या- 
चा संकल्प विनोबाजींनीं सोडला आहे. तो पूर्ण होई 
कीं नाहीं हें पुढील तीन वर्षांत दिसेल, असाच संकल्प 
संपत्तिदानाविषयीं सोडतां येईल काय १ भारताचे 
वार्षिक उत्पन्न सुमारे ९००० कोटी स्पयांचें आहे. 
१९६५ पर्यंत प्रतिवर्षी या उत्पन्नाचा एकदाष्ठांहा भाग 
(१५०० कोटी रुपये ) आपल्याला मिळण्याचा 
प्रयन करण्याचें आपल्या कल्पनेच्या तरी कल्लेंत येते 
काय १ येत नसेल, तर संपत्तिदानाच्या आजच्या 
आंखलेल्या कल्पनेंतच कोठें कांहीं उणीवा असण्याचा 
संभव नाहीं काय ? 

( ४ ) संपत्तिदान हा प्राप्तीवरील कराचाच दुसरा 
मकार मानावा काय ? प्रास्तीवरीलळ कर व संपत्तिदान 
यांतील भेद पुढीलप्रमाणें सांगतां येतील: ( क ) प्राप्तीं- 


संगणकीकृत 


श्र नवधारत > क 
वभारत "ट्ट 
७५ > 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संपत्तिदान ! कांहीं विचार 


वरील कर हा एका विशिष्ट प्राप्तीहून अधिक उतपन्न 
असणाऱ्या लोकांनाच द्यावा लागतो. संपत्तिदान सर्वांनी 
करावयाचें आहे. ( ख ) प्रास्तीवरील कर हा नागरिक- 
कतेव्याच्या जाणीवेने द्यावयाचा असतो. संपत्ति- 
दान हें अस्तेय, अपरिग्रह, अध्यात्मपरता यांच्याशी 
जोडलेळें आहे. (ग) संपत्ति कायद्शीर मार्गाने 
मिळविलेली असावी एवढाच सरकारचा कटाक्ष 
असतो. ती धर्म्ये मार्गानेंहि मिळविलेली असली 
पाहिजे असा संपत्तिदानसमितीचा आग्रह राहणें 
स्वाभाविक आहे. 

आजच्या स्वरूपांत संपत्तिदान सावेत्रिक होणार 
नाहीं. धनवान्‌ वर्ग तर अर्जन-शुचितेच्या 
या जाळ्यांत शिरण्यास कधींच तयार होणार नाहीं. 
तो कांहीं काळ निघीसाठीं म्हणून देणग्या द्यावयास 
फार तर तयार होईल, संपत्तिदान सार्वत्रिक झालेंच तर 
प्रापिकरांचा बोजाच आणखी खूप वाढला आहे 
एवढाच त्याचा अर्थ होईल. तसा तो बोजा वाढविणे 
शक्य असतें तर अर्थमंत्र्यांनी ती संधि आजवर 
दवडली नसती. भावनेला आवाहन करून असा 
बोजा वाढवितां येतो. परंतु वर्षांचे १५०० कोटी रुपये 
नवीन उत्पन्न देणारा कर ही कल्पनेच्या बाहेरील गोष्ट 
आहे. राष्ट्रीय-ननियोजन-कर्ज ( दान नव्हें) आपण 
उभारळें तर पुरते १५० कोटी रुपयेहि जमा होऊं 
शकले नाहींत असा आजचाच अनुभव आहे. 

कांहीं लोक-सेवक, साधक व कांहीं धनिकहि-- 
असे दान देतीलहि. त्यामुळें कांहींश्री वातावरण- 
निर्मितीहि होईल. परंतु भांडवल्याही क्षेत्रांतील 
आर्थिक विषमतेचा प्रश्न या मार्गानें सुट्ं दाकेल हें 
थोडें अवास्तव आद्यावादीपणाचें वाटतें. पुढील अधिक 
क्रान्तिकारक पावलांचीं ही केवळ पूर्वतयारी असल्यास 
गोष्ट वेगळी. परंतु आज जें संपत्तिदान घेतळें जात 
आहे व त्याचा ज्या पद्धतीनें विनियोग करावयाचें 
योजिळें आहे त्यांतून हीं भावी पावलें सूचित होत 
नाहींत. 

(५) मोठमोठीं उत्पादनाचीं साधनें समाजाच्या 
मालकीचीं होणे हाच भांडवलशाही आर्थिक विषमतेवर 
खरा अखेरचा उपाय आहे. गांधीजींची विश्वस्ताची 
कल्पना प्रत्यक्षांत उतरली तर तिचाहि आंतरिक अर्थ 
हाचे आहे. गांधीजी लिहितातः “ धनिक आपली 


न, भा, ४ ९५ 


अनुक्रमणिका 


संपत्ति आपल्याजवळ ठेवतील, तिच्यांतून आपल्या 
गरजेसाठीं आवदरयक तेवढें ठेवतील व उरलेला भाग 
समाजाचे विश्वस्त म्हणून समाजहितासाठी वापरतील. 
या कल्पनेत धनिक प्रामाणिक आहेत असें ग्हीत 
घरळें आहे ... आणि धनिक जर अशा रीतीनें 
गरीबांचे संरक्षक झाळे नाहींत तर अहिंसक असहकार 
व सविनय आज्ञार्भंग या मागांनी गरीब लोक आपले 
स्वातंत्रय मिळवतील ” (' हरिजन ?, २५-८-४० ), 
विश्वस्ताची ही कल्पना गांधीजी असतांना प्रत्यक्षांत 
अवतरूं शकली नाहीं. आज अवतरेल किंवा अवतर- 
णार नाहीं, परंतु जर ती कल्पना प्रत्यक्षांत यावयाची 
असेल तर संपत्तिदानाच्या चळवळीचा सुख्य आग्रही 
भर धनवान्‌ व भांडवलदार यांच्या हातांतील साधनें 
विश्वस्त वृत्तीने किंवा सरळ दानाने समाजाच्या हातीं 
आणून घेण्यावरच राहिला पाहिजे, या दृष्टीनें वार्षिक 
उत्पन्नापेक्षा मूळ संपत्तीचे महत्व अधिक आहे आणि 
त्या संपत्तीपैकींहि उत्पादन-साधनांच्या स्वरूपांत असले- 
ल्या संपत्तीचें महत्त्व विशेषच होय. हा मुख्य मध्यवर्ती 
प्रश्न संपत्तिदानाच्या चळवळीने सुट्टूं राकेळ काय १ 


निदान 


भूदान मला स्चलें 
कारण मातीचा एक कणहि 
माझ्या हाताला चिकटलेला नव्हता. 
जीवदान मला मानवलें 
कारण इतरानीं जीवदान द्यावें आणि 
आम्ही अंगावर रोमांचाचे मळे फुलवावेत 
अशी वांटणी त्यांत शक्‍य होती. 
परंतु संपत्तिदान-- १ 
यांत कांहीं तरी चुकत आहे असें 
सारखे वाटत राहाते 
कदाचित्‌ चुकत असेलहि--- 
परंतु विचार करतां करतां 
माझा हात उगाचच 
साझा खिसा चांचपत राहतो, 


-- देवदत्त दाभोळकर 


जु मत 
क. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. र. भ. कर्णिक 


आरोग्य-विमा-योजना 


येत्या भाक्‍टोबर २ गांघी-जयंती च्या सुमुहूर्तावर मुंबई 
शहरांत आरोग्य-विमा-योजनेची सुरवात होत आहे. 
गेल्या दोन वर्षांच्या काळांत दिल्ली, कानपूर, पंजाब, 
नागपूर वगेरे ठिकाणीं ह्या योजनेप्रमाणे कारभार सुरूं 
झाला, ज्या कायद्यान्वये निरनिराळ्या ठिकाणीं ही विमा- 
योजना सुरूं करण्यांत येत आहे तो कायदा १९४८ त 
पास झाला, पण त्याचा प्रथम अम्मल सुरूं होण्यास 
चार वर्षे लागलीं व सुंबई कामगारांना तर तब्बल सहा 
वणे बाट पहावी लागली, विमा-योजना चाळूं होण्यास 
लागणाऱ्या त्या विळंबाला अनेक कारणे आहेत. भांड- 
वलदारांचा विरोध, मध्यवती सरकारची चालढकल, 
खर्चाचा आपला वांटा घेण्यासंत्रंधीं प्रदेशा-सरकारां- 
( 88188 ) ची अळंटळं-ह्या गुंतागुंतीमधून मार्ग 
काढतां काढतां इतके दिवस लागले, मध्यंतरी तर अशी 
भीति वाटत होती कीं ही योजना मधल्या मध्येंच 
बारगळते कीं काय १ पण आनंदाची गोष्ट ही कीं मुंबई- 
सारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक राहरांत आतां योजनेची 
सुरवात होत आहे व त्याच्या पाठोपाठ दुसऱ्या शहरांतून- 
हि ती लागू होण्याची चिन्हे दिस लागलीं आहेत. 

आरोग्य-विमा-योजनेचा प्रसार पा श्राच्य राष्ट्रांतून पुष्कळ 
प्रमाणांत झालेला आहे. विम्याचे तत्त्व त्या देशांत नुसतें 
आरोग्यसंरक्षणापुरतेंच मर्यादित राहिठेलं नाहीं, बेकारी, 
म्हातारपण वगेरेसाठींहि निश्चितता मिळण्याची व्यवस्था 
तेथल्या विमा-योजनांत दृष्टीस पडते, कल्याणकारी राज्याचे 
एक प्रमुख क्तेव्य म्हणून विमायोजनेच्या तत्वाला मान्य- 
ता मिळाली आहे. १९१२ सालीं सुख्यप्रधान असतांना 
लैईड जौर्जनें इंग्रजी कामगारांसाठी आरोग्य विमा- 
योजना व आनुप्रंगिक फायदे सुरूं केले, त्याचा विस्तार 
होतां होतां पसतीस वर्षांच्या काळांत आरोग्य-विमा 
योजनेची व्याप्ति कामगारांपुरतीच मर्यादित न राहतां 
राष्ट्रंतीळ प्रत्येक स्त्री, पुरुष व मूल या सर्वांना 
त्याचा फायदा घेतां येईल अश्शी सर्वेकष योजना 
१९४८ च्या “ राष्ट्रीय आरोग्यकायद्याः्ने इंग्लंडांत 


२६ 
०: 
अनक्रपाणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
डे ्ा राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


प्रस्थापित झाली. रशियांत १९१७ च्या क्रान्तीनंतर 
औषधोपचाराची सर्व जवाबदारी राज्यसंस्थेनेंच उच- 
टली, कानडा, आस्ट्रेलिया, नोर्वे, दक्षिण अमेरिकेंतील 
कांहीं संस्थाने व इतर देश यांमधून कामगारांच्या आरोग्य- 
विम्याची सोय तेथल्या सरकारांनीं केळी आहे. आपल्या 
देशांत मात्र हा प्रकार नव्याने सुरू होत आहे. त्यापूर्वी 
चेयक्तिक दृष्टया कांहीं थोड्या कारखान्यांतून आरोग्य- 
विमा-योजनेचे प्रकार सुरूं होते. पण त्यांचें रूप 
फारच लहान होतें. सवध देशाला लाग करण्याच्या 
दृष्टीने व्यापक योजना १९४८ च्या * ऐप्लाईजू स्टेट 
इन्शुरन्स कायच्या'नेंच प्रस्थापित होत आहे. 


कामगारांसाठीं अशा प्रकारची योजना असर्णे जरूर 
आहे हा विचार बराच जुना आहे. १९२७-२८ सालीं 
दहाव्या आंतरराष्ट्रीय कामगारपरिषदेने पास केलेल्या 
ठरावांना मान्यता द्यावी अश्ी उपसूचना सरकारी 
ठरावाला मजूर्पुढारी श्री. ना. म. जोशी यांनीं 
मध्यवती कायदेकोन्सिळांत त्या सुमारास मांडली 
होती व त्यावेळीं कामगारांच्या आरोग्य-विमा-योजनेचा 
प्रश्न उपस्थित झाला होता. पण मध्यवर्ती व प्रांतिक 
सरकारांची खर्चाची जबाबदारी घेण्याची तयारी नसल्या- 
मुळे श्री, जोशी यांची उपसूचना नापास झाली. 
त्यानंतर ह्या प्रश्नाचा विचार व्हिटले कमिदानर्ने 
( १९३१ ), कापड-धंद्याची चौकशी करण्यासाठीं 
सरकारंने नेमलेल्या समितीने (१९४०), व 
१९४१ व १९४२ मध्ये भरलेल्या मजूरमंत्र्यांच्या 
परिषरदांनीं केला होता. १९४१ पर्यंत तात्विक चर्चे- 
पलीकडे कांहींच निष्पन्न झालें नाहीं. पण १९४२ च्या 
मजूरमंत्र्यांच्या परिषदेनंतर मध्यवती सरकारने या 
बाबतींत कसोशीने प्रयत्न करण्याचे ठखून प्रो. बी, पी. 
आडारकर, एम्‌, ए. यांना आरोग्य-विमायोजनेबद्दळ 
साधकत्राधक माहिती गोळा करून आराखडा तयार 
करण्याच्या कामावर नेमले, प्रो. आडारकरांनीं १ न 
माच १७४२ ला आपल्या कामाला सुरवात करून 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आरोग्य-विमा-योजना 


१९४४ मध्ये आरोग्य-विमा-योजनेसंव्धीं विस्तृत 
अहवाल सरकारला सादर केला, त्या अहवालाच्या 
सहाय्यानें सरकारने कायदा तयार करून कायदेमंडळा- 
समोर मांडला. कायंदेकोन्सिळानें तो रीतसर पास 
केल्यानंतर १९ एप्रील १९४८ ला त्या कायद्याला 
गव्हनर-जनरळची सम्मति मिळाली. 

अटलांटिक सनदेनें सामाजिक निश्चितते-( 500181 
8९01179 )वर जास्त भर दिला, प्रत्येक माणसा- 
च्या अन्न, वस्त्र, आसरा, नोकरीची हमी, रोगनिवारण 
ह्या प्राथमिक गरजा समाजानें भांगविल्याच पाहेजेत, 
किं्रहुना त्या मिळवणें हा त्याचा हक आहे ह्या तत्त्वा- 
ला सुधारलेल्या जगाने आतां मान्यता दिलेली आहे 
कामगारांसाठी सुरूं होणारी आरोग्य-विमा- योजना हे 
त्या दृष्टीने आपल्या सरकारनें टाकलेळें पाऊळ होय. 
अर्थात्‌ सामाजिक निश्चिन्ततेची किंवा सुरक्षिततेची सर्व 
अंगे व्यापून टाकील अशी ही योजना नाहीं. कामगारा- 
छा आजारीपणाच्या दिवसांत औषधपाणी, आजारी- 
यणामुळें कामावर गैरहजर राहूर्णे भाग पडेल त्या 
दिवसांचा भत्ता, स्त्री-कामगारांना प्रसूति-भत्ता वगेरे 
गोष्टींची तरवूदच तेवढी या योजनेखाली होणार 
आहे. सध्यांतरी केवळ विमा उतरलेल्या कामगारा- 
(गग5पए1'९त ०॥०1] ) लाच हे फायदे मिळणार 
आहेत. त्याच्यावर अवलंबून राहणाऱ्या त्याच्या कुटुंत्री- 
यांना ह्या योजनेखाली औषधपाणी मिळूं शकणार 
नाहीं. पण योजनेची व्यासि कामगाराच्या कुडांबेयां- 
पर्यंत वाढविण्याचा संकल्प मात्र त्यांत आहे. 

समाजांतील बहुसंख्य ल्योक सोडून, संख्येने ल्हान 
असणाऱ्या कामगार-वर्गाच्या आरोग्यालाच एवढें 
प्राधान्य कां देण्यांत येत आहे व ती समाजहितदृष्टि 
दोती-कामकार, लहान शेताचे मालक, व अन्य दखि 
वर्गासंबंधी कां दाखविली जात नाहीं हा प्रश्न उपस्थित 
होण्यासारखा आहे. त्याचीं कारणे अनेक आहेत. एक 
महत्त्वाचे कारण म्हणजे बहुसंख्य जनतेला उपयुक्त 
होईल अज्शी आरोग्य-विमा-योजना उभी करण्याला 
छागणारें आर्थिक बळ समाजाजवळ नाहीं हैं होय. 
देशाचे उत्पन्न व जनतेचे राहणीचे मान विशिष्ट 
प्रमाणांत वाढल्याशिवाय अश्या आर्थिक योजना पेल- 
ण्याची शक्ति समाजाला येत नाहीं; कारण या योजना 
श्रीमंताच्या दातृत्वावर उभारण्याचें कटाक्षाने टाळले 


जाणें आवदयक असतें, माणसाच्या प्राथामिक गरजा 
त्याला हक्क म्हणून मिळाल्या पाहिजेत आणि आपण 
ज्यावेळीं हक्काची भाषा बोलतो त्यावेळीं कमींत कमी 
जबाबदारी प्रत्येक माणसाने स्वीकारण्यास तयार राहिले 
पाहिजे हे ओघानेच येतं. विमा-योजनेच्या वाबतींत 
ही जवाबदारी म्हणजे कमींत कमी मासिक हते देण्या 
'ची कुवत असणे ही होय, देशांतील बहुसंख्य जनतेला 
ही कुवत असल्याशिवाय विमा-योजना यशस्वी होण्या- 
ची दाक्‍्यता नाहीं. हें महत्त्वाचें कारण सोडून इतर 
आनुषंगिक कारणेंहि ह्या प्रक्षाला आहेत. इतर वर्गापेक्षां 
कामगारगे संख्येने कमी, संघटित, दाह्री वातावरणांत 
राहणे भाग पडल्यामुळें इतर लोकांपेक्ना त्याची परिस्थिति 
रोगसुलळभ ( ४116181018), यांत्रिक उत्पादनां- 
तीळ आवद्यक अंग असल्यामुळें त्याचे आजारीपणाचे 
दिवस जास्त झाले तर तितकी उत्पादनांत होणारी घट, 
यंत्राशीं संत्रंध असल्यामुळें शारीरिक इजा होण्याचा 
संभव जास्त, धंद्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या रोगाची 
भीति वगेरे कारणांसाठी समाजांतील ह्या वर्गाची 
काळजी प्रथम घेणे एक तर अगत्याचें ठरतें व दुसरे 
असें कीं नागरी जीवनाची छाप त्याच्यावर पडलेली 
असल्यामुळें विम्याचे तत्व त्याच्या गळीं पटवायला 
सुकरहि जाते. ज्या ज्या देशांत ह्या योजना सुरूं झाल्या 
तेथेहि त्या प्रथम कामगारवर्गासाठीं आंखल्या गेल्या ही 
गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. ज्या प्रमाणांत 
आपल्या देह्यांत नव्याने सुरु होणाऱ्या या योजनेला 
यद लाभेल त्या प्रमाणांत तिची व्याप्ति वाढविली 
जाईल व एकदां आपल्या सामाजिक जीवनांत आरोग्य- 
विम्याचे तत्त्व रुजलें कीं त्याची वाढ इतर क्रेत्रांत 
होण्याला अडचण पडणार नाहीं. 

आरोग्य-विमा-योजना तयार करण्यास मुख्यतः 
माहिती लागत असेल तर ती ज्या वर्गासाठी योजा- 
बयाची त्या वगांतल्या आजारीपणाच्या प्रमाणा- 
( 5ांल288-110108)ची व त्यांतहि मामुली 
आजार किती व गंभीर आजार किती या माहितीची, 
ही माहिती आपल्या देहांत फारच कमी आहे. 
विमा-शास्त्रज्ञा-(. १०७5 )च्या डष्टीनें ही 
माहिती जुळवून आरोग्य-विमायोजना आंखण हं 
सर्वांत सोयीचे व बिनधोक काम असतें. पण वस्तु- 
स्थिति अक्ली कीं विमा-योजनेच्या अभावीं अशी 


9 4 9 


अनुक्रमणिका 


£ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७५ ९ 
अमृतमहोत्सवी &१ >-२७ 
ऊं 


)% 


94 
शि शॉ. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नवंभारत 


अचूक माहिती जमविणेंहि दूरापास्त असतें. त्या 
वावतींत सर वुडलियम बीव्हरिज वांचा अभिप्राय 
हा कीं आरोग्य-विमायोजना सुरूं करूनच आजारी- 
पगाचे आंकडे जमा करतां येतील. ह्या अभिप्रायाचा 
अर्थ हाच कीं सद्यःपरिस्थितींत जे कांहीं आंकडे उप- 
ल्ध होतील ल्ांवर अंदाज बसवून विमायोजना 
तयार केळी पाहिजे. उपल्ध झालेल्या माहितीवरून 
प्रो. आडाररांनीं आजारीपणाचें प्रमाण काढळें आणि 
प्रस्तुतची आरोग्यविमायोजना आंखली. दर वर्षी 
प्रत्येक कामगार सरासरीने १४.६ दिवस आजारी पडतो 
हें प्रमाण ग्राह्य घरून योजना आंखण्यांत आली आहे. 

ही विमायोजना जम्मू आणि काइमीर सोडून 
वाकीच्या सर्वे भागांसाठी आहे. कोणत्याहि भागांत ती 
सुरूं करण्याचा अधिकार मध्यवती सरकारला आहे. 
जसजशी सर्व व्यवस्था जुळत जाईल तसतशी ही 
योजना त्या त्या भागांत सरकार लागूं करणार आहे. 
प्रथमदर्शनी ही योजना औद्योगिक कारखान्यांना 
लागू करण्यांत येईल, कारखान्याची व्याख्या समावेदयाक 
स्वरूपाची केळी आहे. ज्या फॅक्टरींत कमींत कमी 
वीस माणसें काम करीत असतील त्या फॅक्टरीला हा 
कायदा लागू करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. 
सध्यां ओद्योगिक कारखान्यांना ही योजना लागूं होणार 
असली तरी व्यापार, शेतकी व इतर अन्य व्यवसायांना 
देखील हा कावदा लागूं करण्याचा अधिकार मध्यवती 
सरकारला मिळाला आहे. 

आरोग्य-विमा-योजनेचा कारभार पाहण्यासाठी 
एंस्ल्लांयीजू स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, स्थायी 
समिति व भेडिकल बेनिफिट कौन्सिळ ह्या तीन 
संघटना कायद्यानें तयार करण्यांत आल्या आहेत. 
१९४८ च्या कायद्याबरहुकूम योजनेचा कारभार 
करणे, है कोपीरेशनचे काम आहे, कोर्पोरेशानवर मध्य- 
वर्ती व प्रदेशसरकार, पार्लमेंट, भांडवलदार वर्ग, कामगार 
वर्ग आणि वेद्यक व्यवसाय यांचे प्रतिनिधी नेमलेले 
आहेत. हिंदसरकारचे मजूरमंत्री व आरोग्यमंत्री 
अनक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आहेत. कॉर्पोरेशनच्या 
सभासदांतून स्थायी समिति निवडली जाते. कॉर्पोरेशन- 
चें तें कार्यकारी मंडळ आहे. कोंपीरेदानचा मेडिकल 
कमिशनर; प्रदेश-सरकार, मालकवर्ग, कामगारवर्ग व 
वेद्यकीय व्यवसाय यांचे प्रतिनिधी; असे मिळून “ वेनि- 


रट 


अनुक्रमणिका 


फिट कोन्सिल' तयार होतें. हिंदसरकारचे मुख्य आरोग्या- 
घिकारी त्या कोन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. विमायोजनेखालीं 
कामगारांना औपधपाण्याची सोय व वेगवेगळ्या 
प्रकारचे भत्ते मिळतात. त्या संबंधांत कोंपोरेशनळा सछा- 
मसलत देण्याचें कार्य ह्या कौन्सिलचे असतें. त्या 
शिवाय कॉर्पोरेशनला प्रदेश-बोडे स्थापन करण्याचा अधि- 
कार आहे, निरनिराळ्या प्रदेश राज्यांत विमायोजनेचा 
कारभार कोपोरेशन ह्या प्रदेशबोर्डांच्या द्वारें करते, 

आरोग्यविमा-योजनेंत लागणाऱ्या खर्चाची वर्गवारी 
प्रो, आडाररांनीं पुढीलप्रमाणे केली होती: 

शें. ४२ .५ ओषधपाणी, हॉस्पिटलव्यवस्था, डॉक्ट- 

रांचे वेतन वगेरे. 

दों, १२.७ कोंपोरेशनच्या व्यवस्थेसाटीं. 

शे. ४०८ योजनेखाली कामगारांना देण्यांत येणाऱ्या 
भच्त्यासाठीं (* कॅडर बेनिफिट ? ), 
राखीव फंड, 


ह. | 
शा, ५ 


१०० 
यापैकीं शें. ३१.५ खर्च मध्यवर्ती व प्रदेशा-सर- 
कारने मिळून सोसावा व बाकीचा ६८ .५ खर्च मालक 
व कामगार यांच्यावर आकारण्यांत येणाऱ्या हप्त्यांतून 
व्हावा, मध्यवर्ती व प्रदेश-सरकारचा खर्चाचा 
हिस्सा १५३ असावा; म्हणजे प्रत्येक कामगारापाटी- 
मांगे मध्यवर्ती सरकारला ०-२-« व प्रदेश सरकारला 
०-६-० पडले असते, कल्याणकारी राज्याच्या द्ष्टीनें 
हा खर्च फार नाहीं, पण प्रो. आडारकरांची ही शिफा- 
रस १९४८ च्या कायद्यांत मानण्यांत आली नाहीं. 
त्या कायद्याने, केश बेनिफिटस्‌ ( भत्ते) ब मेडिकळ 
बेनिफिट ( ओपधपाणी वगेरे ) यांवर होणारा खर्च 
माक ब्‌ कामगार यांच्याकडून मिळणाऱ्या हप्त्याच्या 
रकमेतून करावा व मेडिकल बेनिफिटेकीं 2 खर्च 
प्रदेश-सरकारनें देण्याबद्दल त्या त्या प्रदेशसरकारशीं 
वाटाघाटी कराव्या असें ठरविळें. मध्यवती सरास्ची 
जबाबदारी कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थेवर पांच वर्षेपर्ीत 
जो खर्चे होईल त्याच्या * पुरतीच ठरविण्यांत 
आली, आणि आतां असें कळते की प्रदेशा-सरकारनें 
मेडिकल बेनिफिटपैकीं 3- खचच आपण सोसण्यास 
तयार होऊं अशी अट कॉर्पोरेशनकडून मान्य करून 
घेतली आहे. ह्याचा उघड अर्थ हा कीं आरोग्य- 
विमायोजनेंने, एक थोडा भाग सोडून दिला कीं, 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नवभारत चे: 
७५ च» 
अमृतमहोत्सवी ॥>) > 
जि 


)% 


94 
शि शॉ. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


आरोग्य-विमाऱयोजना 


बाकीच्या सर्व खर्चाची तरतूद आपल्या फंडांतून केली 
पाहिजे 

विमा-योजनेमध्ये कामगार व मालक ह्यांचे 
मासिक हत्ते पुढीलप्रमाणें ठरविळे आहेत : आपल्या 
अहवालांत प्रो. आडारकरांनीं कमी मजरी मिळवणाऱ्या 
कामगारावर देखील कांहीं तरी हप्ता बसवावा अशी 
शिफारस केळी होती. पण विमा-कायद्याने ज्या 
कामगाराची मज्री रोजीं एक रुपयापेक्षा कमी आहे 
त्याच्यावर विमा-हप्त्याची जबाबदारी ठेवलेली नाहीं. त्या 
कामगारापाटीमार्गे मालकाला मात्र दर आठवड्याला 
सात आणे द्यावे लागतात. बाकीच्या कामगारांना त्यांच्या 
मजुरीप्रमाणे दर आठवड्यास दोन आण्यापासून सव्वा 
रुपयापर्यंत चढत्या क्रमार्ने विमा-हपते द्यावे लागतात 
ज्यांची मजूरी रोज १ रु. आहे त्यास दोन आणे हप्ता 
आहे तर ज्यांना रोज ८ रु. मिळतात त्यांना सव्वा रुपया 
दर आठवड्यास द्यावा लागतो. ज्यांचा पगार महिना 
४०० रुपयांवर आहे यांना या योजनेंत भाग घेतां येत 
नाहीं. प्रत्येक कामगाराबद्दळ मालकाला चढत्या क्रमानें 
द्र आठवड्यास ठराविक रक्कम हते म्हणून देण्याची 
जबाबदारी आहे. हे हसे सात आण्यांपासून चढल्या क्रमानें 
अडीच रुपयांपर्यंत आहेत. कामगारांचे व मालकांचे हे 
मालकांकडूनच प्रत्येक महिन्याला घेतळे जातात; पुढें 
मजुरांच्या पगारांतून कामगारावर बसलेल्या हप्त्याची 
रक्कम मालक काढून घेतो. 


विमा-कामगाराला ह्या योजनेखाली आजारीपणाच्या 
दिवसांत ओपधपाणी मिळतें. शिवाय खाळीळ चार 
प्रकारचे भत्ते मिळण्याची सोय आहे: ( १) आजारी 
पणांतीळ गेरहजेरीचा भत्ता ( 8100116585 1321 6- 
110); (२९) काम करीत असतांना शरीराला इजा 
होऊन तो भाग तात्पुरता अगर कायमचा अधू झाला 
असेल तर त्याबद्दलचा भत्ता ( 1318801611 611 
द्या&४ ); (३), काम करीत असतांना इजा 
होऊन कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबांस 
मिळणारी रकम (1)80€71061718 ? ठिश्याश्ीं1 ) 
ब (४ ) स्त्रीकामगाराला बाळंतपणाचा भत्ता, हे भत्ते 
कांहीं विशिष्ट महिने विमाऱ-हसे भरल्याशिवाय 
कामगारांना मिळत नाहींत; पण पाहिला हत्ता भरतांच 
त्याला ओषधपाणी मिळण्याचा हक्क मात्र ताबडतोब 
प्रास होतो. वर दिलेळे भत्ते विशिष्ट मुदतीपर्यंतच 


विमा-कामगारांना मिळूं हाकतात आणि त्यांचें प्रमाण- 
हि कायद्याने ठखून टाकलेले आहे. 

विमा-कामगारांना मिळणाऱ्या औषधपाण्याची 
व्यवस्था करण्याचें काम ज्या प्रदेशांत ही योजना लागू 
करण्यांत येईल त्या प्रदेशराज्यावर आहे. एंप्लॉयीज 
स्टेट कॉर्पोरेशन अगर त्याचें प्रादेशिक घटक बोर्ड ही 
व्यवस्था प्रादेशिक राज्याच्या विचार-विनिमयानें ठर- 
विते. वैद्यकीय चिकित्सा व ओषधांची सोय उपलब्ध 
करण्याचे दोन मार्ग आहेत : एक, पगारी डॉक्टर 
नेमून व कार्पोरेशनच्या मालकीचे दवाखाने स्थापून 
व दुसरा, पॅनेल डौक्टसं नेमून. दिल्ली व कानपूर येथे 
पहिली पद्धत सुरूं आहे. पंजाबमध्ये दुसऱ्या पद्धतीने 
ओषधपाण्याची सोय केलेली आहे. मुंबईमध्ये पॅनेल- 
प्रॅक्टिसच्या द्वारे औषधपाण्याची सोय मुंबईसरकारने 
करण्याचें ठरविलें आहे. मुंबई शहरासाठीं पॅनेल-प्रॅकिटस- 
ची पद्धत मंबई सरकारनें स्वीकारण्याचीं कारणें उघड 
आहेत. पगारी डॉक्टर्स नेमून कामगारांसाठी वेगळे 
नवीन दवाखाने काढून औषध-पाण्याची सोय करणें 
हें फारच खर्चाचें आणि कटकटीचें काम आहे. शिवाय 
दवाखान्यांसाठीं लागणाऱ्या जागेचा देखील प्रश्न फार 
अवघड आहे. त्या अडचणींचा विचार करतां सध्यां- 
च्या परिस्थितींत ज्यांचे दवाखाने कामगारांच्या भागांत 
आहेत किंवा गिरणीच्या भागांत आहेत त्या डॉक्‍्टरां- 
च्या हातीं हें नवें काम सोंपविण्यांत वर सांगितलेल्या 
अडचणींचा परिहार होइईळ आणि पडलेली जवाबदारी 
पार पाडतां येइल ह्या उद्धेशानेंच मुंबईसरकारनें ह्या 
पद्धतीचा आश्रय घेतला यांत संशय नाहीं. 

पॅनेल-प्रेक्टिसची पद्धत आपल्याकडे नव्याने अंम- 
लांत येत आहे. इंग्लंडमध्यें ती ९९४३ च्या सुमारास 
अस्तित्वांत आली, ह्या पद्धतीमध्ये ज्या डॉक्टरांची 
पॅनेलमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे व ज्यांच्याजवळ 
ठराविक प्रमाणापर्यंत जागा, औषधे, दवाखान्याची 
सामग्री, तपासण्याचीं साधनें आणि अनुभव आहे 
त्यांची यादी करण्यांत येते. त्या यादींतून विमा-काम- 
गारांना आपापला डॉक्टर निवडण्याची मुभा असते. 
अमुक कामगार आपल्या नांवावर घ्यावयाचा किंवा 
नाहीं हें ठरविण्याचा अधिकार प्रत्येक पॅनेल 
डॉक्टरलाहि आहे. परस्परांची अनुमति मिळाल्या- 
नंतर विशिष्ट कामगार विशिष्ट डॉक्टरच्या नांवावर 


९९ 


अनुक्रमणिका 


ल वड यश 


-कखगघरचिघजचञ” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सोंपविला जातो. अशा रीतीने एका डौक्टखर 
सोंपविल्या जाणाऱ्यांची संख्या मुद्दामच मर्यादित 
केली आहे. कॉर्पोरेशनने ती मर्यादा १००० ठरविली 
आहे. एखाद्या डॉक्टरकडे १००० पेक्षां कमी काम- 
गारांचीं नांवें असू शकतील, डौक्टरांची काम कर- 
ण्याची पद्धत, त्यांने संपादन केलेला कामगारांचा 
विश्वास, त्याचें व्यवसायिक ज्ञान, त्याची वागण्याची 
पद्धत-ह्या ब अनेक लहान-मोठ्या गोष्टींवर त्याच्या 
पटावर किती कामगार येतील हें अवलंबून आहे. 
अमुक कामगार एकदां पटावर आला कीं त्याला 
डॉक्टरी मदत देणें, घरीं जाऊन त्याची प्रकृति तपा- 
सरणे, त्याचा गंभीर आजार झाला असेल तर त्याला 
हॉस्पिटलमध्ये पोंचविण्याची तरतूद करणं, आजारी- 
पणाचीं सर्टिफिकेटस्‌ देणे, आजारी कामगारांची टिपर्णे- 
वगेरे कार्म पॅनेल-डॉक्टरला करावीं लागतात. या सर्वे 
कामाब्रद्दल पॅनेळ डॉक्टरला पटावरील प्रत्येक काम- 
गारापाठीमागे वर्षाला ६ रु, ८ आ. दिले जाणार आहेत. 
त्याला “ कॅपिटेशन फी ? म्हणतात. ह्या फीबद्दलच 
घैद्यकीय व्यवसाय आणि एंप्लायीज कॉर्पोरेशन यांच्या- 
सध्ये गेळं वष-दीड व्ष वाद चाळू होता. डॉक्‍्टरवर्ग 
१२ रु, ८ आ. मागत होता तर कॉर्पोरेशन ५ रु. च्यावर 
देण्यास तयार नव्हत. सुदैवाने तो वाद मिटून ६ र. ८ 
आण्यावर कैपोरेशषन, सरकार आणि वैद्यकीय व्यवसाय 
यांच्यामध्ये सलोख्याने काम करण्याचें ठरले व मुंबईमध्ये 
आरोग्य विमा-योजना चाळूं करण्याच्या आड असणारी 
ही अडचण दूर झाली, साडे सहा रुपयाच्या कॅपिटेशन 
कीच्या मोबद्ल्यांत सर्वसाधारण प्रकारचीं औषधे 
देण्याची जबाबदारी डॉक्टरवर पडते. भारी किंमतीची 
ओषधे व इंजेक्दांने मात्र सरकारने पुरविण्याची जबाब- 
दारी घेतळेळी आहे. कोणतीं औषधें डॉक्‍्टरानें द्याव- 
याचीं व कोणतीं सरकानं पुरवावयाचीं त्या याद्या तयार 
झालेल्या आहेत. त्या सव गोष्टी अश्या अंदाजाने 
ठरविण्यांत आल्या आहेत कीं खरचेवेंच जाऊन पॅनेल- 
ड्रॉक्टरला त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा. 
सध्याचा अंदाज असा आहे कीं पॅनेल-डॉक्टरच्या 
पटावर १००० कामगार असले कीं त्या डॉक्टरला, 
आजारीपणाचे प्रमाण दोंकडा ३ किंवा ४ धरले तर रोज 
३० ते ४० रुग्ण तपासावे लागतील आणि दवाखान्याचे 
माडे, औषधावरील खर्च, कम्पॉउन्डरचा पगार, नोकराचा 


8५ 


अनुक्रमणिका 


पगार व इतर सर्वे खर्चे धरून त्याला वर्षाला ६५०० रु. 
मिळतील, अर्थात्‌ आजारीपणाचे नेमके प्रमाण किती 
पडतें ह्याचा खरा अंदाज अद्याप यावयाचा आहे. 
पण तो जसा येईल त्याम्रमाणे कॅपिटेशन फीमध्ये 
अनुकूल ते फरक करावे लागतील व दोन वर्षांनंतर 
तो बिचार केला जाईल अशा तर्‍हेचे आश्वासन सरकारनं 


आणि कॉपौरेशनने दिलेळें आहे. 


पगारी डॉक्टरांची पद्धत चांगळी का पॅनेलची पद्धत 
चांगली यासंबंधीं निश्चित मत देणें कठीण आहे 
कारण, दोन्हीमध्ये कांहीं चांगळे गुण आहेत व कांहीं 
दोषहि आहेत, इंग्लंडमध्यें पॅनेल-प्रॅक्टिसचा प्रादुर्भाव 
विश्िष्ट कारणामुळें घडून आला. १९ १३ पूर्वीच तेथला 
वेद्यकन्यवसाय फार सुसंघटित असून जनतेच्या 
जीवनांत त्यानं अढळ स्थान पटकावलेलें होतें. डेक्टर 
आणि रुग्ण यांचे संबंध एकंजीव झालेले होते. ' आज 
हा डॉक्टर उद्यां दुसरा ! - अज्रा तऱ्हेची वृत्ति तेथल्या 
जनतेची नव्हती व त्यामुळें तेथे वैद्यक व्यवसायांत 
देखील ( १९४७ 111182176818 ) हितसंत्रंध 
प्रस्थापित झाले होते. त्यामुळें पगारी डॅक्‍्टरी 
पद्धतीला वैद्यकयवसायिकाचा विरोध होता व ती 
जनतेलाहि मानवत नव्हती. ह्या कारणामुळें तेथे पॅनेल- 
प्रॅक्टिसची पद्धत सुरू झाली व राष्ट्रीय आरोग्य 
कायद्यानं सुरूं झालेल्या आरोग्ययोजनेत देणलीळ तिचें 
स्थान अढळ राहिले, आपल्याकडे तशी परिस्थिति 
नाहीं. आज एक डॉक्टर, उद्यां दुसरा - असे वरचेवर 
डॉक्टर बदलण्याची पद्धत आपल्याकडे फार प्रमाणांत 
आहे. ज्या. समाजांत आरोग्यविमा-योजना सुरूं 
होणार आहे, त्या कामगारवर्गाला पगारी डॉक्‍टर किंवा 
पनेल-डॉक्टर यांच्याबद्दल विधिनिषेध. नाहीं. जी 
एक मोलिक भावना डॉक्टर आणि रुग्ण यांना जोडीत 
असते, त्या भावनेचा ओलावा निदान या समाजांत 
अजून तरी अनुभवावयाला मिळत नाहीं. मुंबई शहरांत 
काय किंवा उद्यां एखाद्या इतर शहरांत पॅनेल-प्रॅक्टिसची 
पद्धत अंमलांत येईल. त्याचें कारण सरकारच्या आर्थिक 
असमर्थतेंत आहे. अशा स्थितींत पॅनेल-प्रॅक्टिसची 
पद्धत आपल्या सामाजिक जीवनांत कशी मूळ घरत 
हे अनुभवांनेच सिद्ध व्हावयाचें आहे. दुसरी महत्त्वाची 
गोष्ट ही कीं आधुनिक वैद्यक-व्यवसायांत नवीन शोधां- 
मुळें चिकिल्सापद्धतींत फरक घडून येत आहेत. 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आरोग्य-विमा-योजना 


रोगनिदान करण्याची आधुनिक साधन निर्माण झालीं 
आहेत, आपल्या दवाखान्यांत पॅनेळ - डोक्टरला तीं 


विकत घेऊन उपयोग करणें शक्‍य होणार नाहीं. 


स्टेथॉस्कोप, तापनळी व फार तर रक्तदाब मोजण्याचे 
येत्र- एवढींच साधने निदान करण्याची आतां राहिली 
नाहींत, रोगनिदान त्वरित आणि अचूक करण्याची 
साधने निर्माण झाल्याकारणाने सामुदायिक व्यवसाय 
(५10प) 019006) करण्याकडे वैद्यक व्यवसायि- 
कांचा कळ दिसत आहे. एखाद्या रुग्णाला एकाच 
ठिकाणीं त्याचा डॉक्‍टर, नेत्रतज्न, कान, नाक, घसा 
तपासणारा, एक्सरे-तज्ज, दंतवैद्य, हृदयाच्या रोगांचे 
तज्ज्ञ व रक्त, थुंकी, लघवी वेगेरेंचे शोधन करणारे 
तंत्रज्ञ मिळाळे तर फायद्याचें होणार नाहीं काय? व 
विमा-कार्पोरेशला तें कमी खर्चाचे होणार नाहीं काय १ 
पॅनेल-पद्धतींत डॉक्टर आणि रुग्ण ह्यांच्यामध्ये विश्वा- 
साचे, सामंजस्याचे आणि सोहार्दाचें नार्ते निर्माण 
होण्यास अनुकूलता असते. रोगनिदान ही कला आहे 
ह्या भावनेनें पॅनेल-डॉक्‍्टर वैद्यकीय व्यवसायाकडे पाह- 
ण्याची राक्यता जास्त आहे. व जितक्या जास्त लोकांचा 
विश्वास आपण संपादन करूं तितकें आपलें नांव होईल 
ब मिळकतहि वाढेल ही ईर्षा त्याच्या मनामध्ये जिवंत 
राहण्याची शक्‍यताहि आहे. 

पण नवनवीन शास्त्रीय शोधांच्या अपरिहार्य परि- 
णामांमुळें आधुनिक वैद्यकाचा कल मात्र सामूहिक 
पद्धतीर्ने व्यवसाय चालविण्याकडे आहे या गोष्टीकडे 
कानाडोळा करून चालणार नाहीं. आरोग्यकेन्द्रां- 
( घ€७100-(08111'88 ) संबंधी जीं कल्पनाचित्रे 
मनःचक्षूसमोर तरळतात त्यांत एका मध्यवर्ती ठिकाणीं 
एका बाजुला आधुनिक साधनांनी युक्त अशा पद्धतीने 
रोगनिदान होत आहे, दुसऱ्या बाजूला रोग कसे 
होतात, ते कसे टाळतां येतील, खच्छता कशी राखा- 
वयाची, ही माहिती लोकांना समजेल अश्या पद्धतीने 
दिळी जात आहे, तिसऱ्या बाजूला गरोदर स््रीची 
तपासणी करून त्या संबंधांत तिला सूचना दिल्या जात 
आहेत व ठॅंकुरवाळ्या आईला मुलांची जोपासना कशी 
करावयाची ह्याचें ज्ञान दिळें जात आहे, तर चवथ्या 
बाजूळा लहान मुलांची नर्सरी आहे, - म्हणजे ज्या 
ठिकाणीं प्रतिबंधक वैद्यकशासत्र आणि रोगनिवारक 


अनुक्रमणिका 


वैद्यकशास्त्र ह्यांची सांगड घातली गेली आहे- अस 
चित्र प्रामुख्यानें पुढ उर्भे राहतें. १९५२ सालीं ल॑ंडन- 
ला गेलों असतांना इंग्लंडच्या आरोग्यखात्यामार्फत 
बुडवरी टाऊन या ठिकाणीं नुकतेंच वांधळेळें आरोग्य- 
केंद्र पाहाण्याचा मला योग आला. तेथले अधिकारी 
केंद्राची माहिती देत असतांना माइया मनाला हाच 
विचार चाटून गेला कीं निरनिराळ्या भागांत हीं 
आरोग्यकेंद्रे निघालीं तर इंग्लंडमधील पॅनेल-प्रॅक्टिसचें 
भवितव्य काय १? पण उद्यांच्या काळांत पॅनेल-प्रॅक्टिस- 
शे भवितव्य काय होणार असेल तें असो. पण आज मात्र 
हिंदी वैद्यकव्यावसायिकांवर पॅनेल-प्रॅक्टिस यदास्वीपणे 
चालविण्याची जत्राबदारी येऊन पडली आहे. सुंबई- 
सारख्या मोठ्या शहरांत पॅनेल-पद्धति यशस्वी झाली 
तर त्यांचे पडसाद इतरत्रहि उमटल्यावांचून राहणार 
नाहींत, आरोग्य-विमा-योजनेच्या योगाने वेचक व्यव- 
सायाला एक मोठें क्षेत्र उपलब्ध झालें आहे. ज्या 
परिश्रमाने, चिकाटीने आणि प्रामाणिकपणाने वैद्यक- 
व्यवसायी माणसें ह्या योजनेंत काम करतीळ आणि ती 
यद्वास्वी करण्याचे प्रयत्न करतील त्या प्रमाणांत आरोग्य- 
विम्याचें तत्व समाजामध्ये पसरत जाईल व वैद्यक- 
व्यवसायासाठी अधिक दालने खुलीं होतील. 

पण आरोग्यविमायोजनेच्या यश्शाची जबाबदारी 
एकट्या डॉक्‍्टरवर्गाचीच नाहीं. सरकार, मालकवर्ग 
कार्यकर्ते यांच्यावर ती आहेच. पण विशेषतः कामगार 
वर्गावर ती जबाबदारी अधिक आहे. मुंबईचा कामगार 
इतर ठिकाणच्या कामगारापेक्षां पुढारळेला आहे, आणि 
म्हणूनच असा विश्वास वाटतो कीं ही विमा-योजना 
यशस्वी करण्यासाठीं कामगार अविरत झटतील. 


“ सरकारी आरोग्ययोजना महामुंबईतीलळ जवळ- 
जवळ ४॥ लाख कामगारांसाठी लागू होणार आहे, 
नुसत्या महामुंबईला ही योजना लागू करण्याने हिंदु- 
स्थानांतील एकूण कामगारसंख्येच्या एकप्रष्ठांशा कामगार 
या योजनेखाली येणार आहेत. इतक्या कामगारांना 
एकदम योजना लागूं करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न 
आहे 2१ 


८ र॒जना? सप्टंबर १९५७४ 


३१ 


ल वड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. राम जोशी 


नवचीनची राज्यघटना । कांहीं विचार 


कोणत्याहि राज्यघटनेंत देशाच्या विद्यमान स्थिती- 
- बरोबरच भावी आथरंक, सामाजिक व राजकीय 
आकांक्षांचंहि प्रतिबिंब पडलेळें असतें. शास्ते आणि 
शासित यांच्यामधील संबंधांबरोबर्च समाजरचनेला 
पायाभूत म्हणून स्वीकारलेल्या मूल्यूत तत्त्वांचेंहि दर्शन 
घटनेंत होत असतें. याच दृष्टीनें नुकतीच प्रसिद्ध 
झालेली चीनची राज्यघटना महत्त्वाची आहे. १९४९ 
सालच्या क्रांतीनंतर्ची एक महान्‌ घटना म्हणूनच 
केवळ नव्हें तर गेल्या चार वर्षांत जे अनुभव आले, 
जो आर्थिक विकास झाला, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीला 
जें वळण लागलें, त्या सवीच्या अनुरोधारनेंच हा घटनेचा 
आराखडा बनविण्यांत आला असल्यानें चिनी जनतेच्या 
प्रयोगाचे ज़ जे कोणी अभ्यासक असतील त्या सर्वांच्याच 
दृष्टीनें महत्वाची अशी ही घटना आहे. १९३६ सालीं 
रशियामध्ये कम्युनिस्टपद्धतीची राज्यघटना प्रसिद्ध 
झाली त्यावेळीं जसा तिचा अभ्यास सर्वे जगभर झाला 
तसाच या दुसर्‍या कम्युनिस्ट धटनेचाहि होणें जरूर आहे. 
आराखड्यामागील पाथवभूमि 
घटनेचें परिशीलन करतांना एक गोष्ट टक्षांत ठेवली 
पाहिजे, ती ही कीं या राज्यघटनेचा विचार चीनमधीळ 
क्रांतीच्या सद्यःस्वरूपाच्या पार्श्वभूमीवर होणें जरूर आहे. 
कारण कोणत्याहि राज्यघटनेमध्ये समाजरचनेचें, शासन- 
संस्थेच्या स्वरूपाचे व तिच्या अधिकार क्षेत्राचे जे चित्र 
दिसतें त्याचा तत्कालीन आर्थिक व सामाजिक परि- 
स्थितीश्टीं फार निकटचा संबध असतो. म्हणून घटनेचा 
विचार क्रांतीच्या आजच्या पार्श्वभूमीवर झाला पाहिजे. 
साम्यवादी क्रांतीला जरी चार वर्षे होऊन गेळीं असलीं 
तरी अद्याप समाजवादाची स्थापना चीनमध्ये झालेली 
नाहीं, खाजगी मालकीहक अथव्यवस्थेच्या कित्येक 
क्षेत्रांत आजहि चाळूं असून त्यांचे समूळ उच्चाटन 
झाल्याशिवाय समाजवादाची स्थापना झाली असें म्हणतां 
येणार नाहीं. तेव्हां सांप्रतचा काळ हा संक्रमणकाळ 
असून या काळांत शासनसंस्थेचे स्वरूप मजूरवर्गाची 
हुकुमशाही असें असून तिचें इतिहासदत्त कार्य म्हणजे 
भांडवल्याही, जमीनदारी, वगेरे अन्यायमूलक संस्थांचे 


अनुक्रमणिका 


उच्चाटन करून सारी मालमत्ता राष्ट्रीकत करावयाची व 
तिर्चे वांटप ज्याच्या त्याच्या सामर्थ्याप्रमाणे? करावयाचे; 
हे आहे. घटनेतील प्रास्ताविकामध्ये (7076911010) 
म्हटल्याप्रमाणे “ पुणा ठा छा ७७० ॥॥८ 
38. तप्गष्टा 8 ४॥७॥७111070 
0९00०0 18 ७ एये१0्टे ७००प$, हश 0४7 
88, 30088 110ए0807191188010॥1 0 
१७ ००प॥॥॥"७ ७01 ७० 9000110118), 508) 
७४ डळ, 3०णछ5 पिका 0111900170 
६०101९, 1811107815 9 ०91118- 
हा पतेप8'7 81 6000106108”. नियोजित 
अर्थव्यवस्थेच्या साहाय्यानें हें आर्थिक स्थित्येतर 
घडवून आणणें व अशा रीतीनें भावी समाजवादाचा 
आर्थिक पाया स्चून ठेवणे हेंच सक्रमणकाळांतील 
शासनसंस्थेचें अंगीकृत ध्येय होय. हें ध्येय सिद्धोस 
नेण्याकरितांच चीनला घटनेची जरूर भासली. हीच 
त्याची पाश्चेभूमि होय. 

घटनेचा आराखडा 

या घटनेचा पहिला कच्चा आराखडा चिनी कम्युनिस्ट 
पक्षाच्या एका समितीने तयार केला व तो २३ मार्य 
१९५४ रोजीं सरकारनें नेमलेल्या समितीला सादर कर- 
ण्यांत आला. या समितीनें स्वतः तर त्यावर 
विचार केलाच पण भिन्नभिन्न क्षेत्रांतील जवळजवळ 
८००० लोकांचें मतहि विचारांत घेतळें. त्यानंतर 
११ जून रोजीं पक्का आराखडा तयार झाला व 
तोच सध्यां जनतेच्या माहितीकरिता व॒ खुल्या 
चर्चेकरितां प्रसिद्ध करण्यांत आला आहे. या आराख- 
ड्यांत प्रास्ताविक ( 1२16011016 ) सोडून चार 
प्रकरणे असून एकंदर १०६ कलमें आहेत. भाषेच्या 
दृष्टीने, कलमांच्या क्रमांकांच्या दृष्टीनें व त्यांना देण्यांत 
आलेल्या कमी अधिक महत्त्वाच्या दृष्टीनें पाहिलें तर 
रह्षियाच्या घटनेची फार गडद छाया या आराखड्या- 
वर पडलेली दिसेल. राज्यशास्त्रीय मूलभूत सिद्धांतां- 
मागीळ एकवाक्यता तर चटकन्‌ डोळ्यांत भरणारी 
आहे, पण ती स्वाभाविक आहे. 


डर 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


“& > क 
नवभारत '६ १! 
७५ चि ४* 


अमृतमहोत्सवी) > 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नव'चीन'ची राज्यघटना : 


पाहूल्या प्रकरणांत कांहीं सासान्य मूलभूत सत्रे 
दिलीं आहेत. दुसर्‍या प्रकरणांत राज्ययंत्राच्या उभार- 
णीर्चे स्वरूप विशवाद केळेळें आहे. तिसर्‍यांत नागारेकांचे 
मूलभत हक्क व कतब्ये दिळेलीं असून चवथ्या व 
शेवटच्या प्रकरणांत राष्ट्रथ्वज, राजधानीचे शहर वंगेरें- 
चा उल्लेख आहे. 

सरंजामशाही ब साम्राज्यशाही यांचा नाश करून चिनी 
जनतेनें आपली क्रांतिकारक हुकूमशाही स्थापन केली 
असून या हुकूमद्नाहीच्या देखरेखीखालींच यापुढील कार्य 
उरक्तावयाचें आहे याचा स्पष्ट उल्लेख प्रास्ताविकांत 

आहे. “ 7८०165 1१७७प७]]०र्ण (118 
18 8 1९०0188 तह्या000७0 त]0801- 
४0. ” ( 2788711016). संक्रमणावस्थेतील 
शासनसंस्थेच्या कार्याचा जसा उल्लेख प्रास्ताविकांत 
आहे तसाच इतरहि कोर्यिन युद्ध, अमोरेकाविरोध 
यासारख्या तात्कालिक व एकपरीनें दुय्यम महत्त्वाच्या 
गोष्टींचाहि निदेंद्य त्यामध्यें आहे. सामान्यतः घटनेच्या 
प्रास्ताविकामध्ये मूलभूत सिद्धांन्ताची, देशानें आपल्या- 
पुढें ठेवलेल्या आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय वगेरे 
आददक्ांची चर्चा आढळते. पण चिनी घटनेच्या या 
आराखड्यांत मात्र चिरंतन आणि तात्कालिक यांची 
फारच गलत करण्यांत आली आहे 

पहिल्या प्रकरणांत जीं मूळभ़त तचे दिलीं आहेत 
त्यांवरून या घटनेचीं पुढील वेरिष्ट्ये लक्षांत येतात 

(१) समाजवादाच्या तत्त्वावर सर्व घटना आधार- 
लेली आहे. 

(२ ) शोप्रक वर्ग नाहींसे करण्यांत आले असून 
समाजांतील सत्ता कामगार व किसान यांच्या हातांत 
आहे, हा घटनेचा आधार आहे. 

(३) प्रजासत्ताकांतील सर्व राष्टरकें ( ७01॥१- 
11168 ) समान दर्जा व हक उपभोगतील. 

(४) जाति-लिंग-धमे-वंरशभेदातीत असें नाग- 
रिकत्व निर्माण करण्यांत आलें असून समान 
नागरिक हक्क सर्वांना मिळतील. 

(५) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य भर राष्ट्रीकृत 
विभागावर राहील. ( भांडवलदारी मालमत्तेच्या 
वाबतींत उपयोजन, नियंत्रण ब परिवर्तन हीं सरकारच्या 
धोरणाची सूत्रें राहतील ). 

(६) सर्व राष्ट्रकांना समान दर्जा देण्यांत आला असला 


न. भा, ५ 


अनुक्रमणिका 


३३ 


कांहीं विचार 


तरी त्यांना प्रजासत्ताकांतून वाहेर फुटण्याचा ( 111211 
४0 880808 ) अधिकार राहाणार नाहीं. या वाबतींत 
रशियन घटना व ही घटना यांच्यांत संपूर्ण विरोध 
आहे, रशियन घटनेंतील कलम १७ वें असें आहेः 
“ ग] टो 0८९. (0 880608 (0१ 
१12 7, 8. 8. ३. 18 71९85९17९१ 1० 8ए९४४५ 
एएपा०ण 5९प0116.”' या उलट, चिनी घटनेच्या 
पहिल्याच प्रकरणांत पुढील वाक्य आढळतें. “ &॥] 
(08 817688 0०1 1180१28, 8101101050 87९ 
118९619018 [138158 ०. 0७ ८०1835 
उ७0110 रा. 008.” हा विरोध चटकन्‌ 
डोळ्यांत भरणारा आहे. कारण राष्ट्रीय घटकांना बाहेर 
पडण्याचा अधिकार कोणत्याहि भांडवलदारी राष्ट्रांत 
नाहीं; तो फक्त सोव्हिएट रशियांत दिलेला आहे असें 
आजवर साम्यवादी मोठ्या अभिमानाने सांगत आले. 
जर एकादे राष्ट्र धर्म, भाषा, संस्कृति वगेरेंनीं 
भिन्न असलेल्या अशा अनेक राष्ट्रकांचें बनलेले 
असेल तर त्या राष्ट्रकांना “ राष्ट्र? पदवी प्रात्त करण्यास 
मोकळीक देणें हीच खरी लोकशाही असे आजवर 
सांगण्यांत आलें. पण चिनी कम्युनिस्टांनीं ह्या 
तात्विक पसाऱ्यांत न शिरतां अत्यंत व्यवहार्य भूमिका 
घेतली आहे असेंच म्हटलें पाहिजे, 

सार्वभोम विधिमंडळ 


चीनची राज्यघटना एककेंद्रानुवती ( [111119117 ) 
आहे; आणि हें रशियन घटनेहून वेगळें असें दुसरे 
वगळ वाद्य म्हणून दाखवितां येईल. “ सोव्हिएट 
घटना संघराज्यात्मक ( ]'6१61'91 ) असून ती 
स्वायत्त अशा राष्ट्रकांच्या उत्स्फत ऐक्यावर आधारलेली 
आहे,” सोव्हिएट घटनेंत प्रत्येक घटकराज्याला स्वतः 
ची घटना असेल, विधिमंडळें असतील, सरकार असेळ 
परदेश वकिलाती ठेवण्याचा अधिकार असेल:- असे 
अनेक अधिकार सोव्हिएट घटनेंत घटकराज्यांना 
दण्यांत आठेळे आहेत. शिवाय केंद्रीय विधिमंडळ 
द्विदळपद्धतीचे ( 183108116181 ) असून व त्यांतीळ 
वरिष्ठ विधिमंडळ हें घटकराज्यांचे प्रतिनिधि आहे. 
याउलट, चीनच्या घटनेंत राष्ट्रकांना घटनेचा, स्वतंत्र 
राज्यकारभाराचा वबा इतर कसलाच अधिकार दिलेला 
नसून केंद्रीय विधिमंडळांतहि एकच सभाग्ह रहाणार 
आहे, ह्या विधिमंडळाकडेच सर्व राष्ट्राचे कायदे करण्याचे 


£ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


सावभौम अंधिकार राहातील, “ प॥॥८ 8101191 
7200165 001४७88 185 ॥18 8018 ठाय 
&&'०81112 ॥1७8 182181801ए6 ]0०१७॥ 0० 
॥॥९ 80316. ” ( कलम २२ वें ). अटरा वर्षावरील 
प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क असून नागरिकांनींच केंद्रीय, 
प्रांतिक व स्थानिक विधिमंडळें निवडून द्यावयाची 
आहेत, प्रत्येक खालच्या श्रेणीच्या मंत्रिमेडळावर व 
विधिमंडळावर वरच्या श्रेणीच्या मंडळाचा अधिकार 
राहील. अशा रीतीने सत्तेची चढती कमान बनविण्यांत 
आली असून सार्वभोम सत्ता सवौत बरच्या म्हणजे 
केंद्रीय विधिमंडळाची राहील. जे कांहीं अधिकार 
खालच्या श्रेणींना मिळाळ आहेत ते राज्यकारभाराच्या 
सोयीसाठीं मिळालेले दिसतात, त्यांचे स्वातंत्र्य मान्य 
करून त्यांना स्वायत्तता देण्याकरितां नाहीं. स्थानिक 
राष्ट्रवाद ( 110081 ॥४७(1०11811811 ) हा राष्ट्राचा 
शतच्ु आहे असें प्रास्ताविकांत सांगण्यांत आठे असल्यानें 
घटना एककेंद्रानुवतीं असावी यांत आश्चर्य वाटण्या- 
सारखें कांहीं नाहीं, किंवहुना केंद्र आणि प्रांत किंवा 
कार्यकारीमंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यांत 
सत्ता विभागली गेली पाहिजे हा आग्रहच साम्यवादी 
विचारबंतांना मान्य नाहीं. त्यांच्या मते सत्ता विमजना- 
( 5९08179701. 01 ०५४७8) चें तत्त्व मांडवल- 
दारी शासनसंस्था-मीमांसेमधीळ एक घातुक तत्त्व 
आहे. सोव्हिएट घटनेप्रमाणेंच चीनच्या घटनेमध्येहि 
केंद्रीय विधिमैडळ व त्याची स्थायी समिति ( ]ए७- 
0७] 1760185 (207१721685 छत 18 
ए८९81ता पप) 07 ठिक्नातपाश टख्पा- 
701188 ) यांच्या हातीं सर्वाधिकार असून मंत्रिमंडळ 
व न्यायमंडळ यांच्या निवडणुका करणें, त्यांच्या 
कारभारावर देस्वरेस्व ठेवणें वगेरे कामे केंद्रीय विधिमंड- 
ळाचीं आहेत. शासनसंस्थेच्या मार्क्सवादी मीमांसे- 
प्रमाणे कामगारवर्गाच्या हितासाठी सत्तेचा वापर 
करावयाचा असल्याने विधिमंडळच सार्वभौम असठें 
पाहिजे व त्याची सत्ता राज्ययंत्राच्या इतर सव अवय- 
यांवर चालली पाहिजे. 
स्थायी समित्तीच खरी महत्त्वाची 

केंद्रीय विधिमंडळाची बैठक वर्षातून एकदां होईल 
त्याच्या एरूहीं कार्य करण्यासाठीं एक स्थायी समिति 
निवडली जाईल, या स्थायी समितीकडे इतके व्यापक 


३४ 


अनुक्रमणिका 


अधिकार आहेत कीं राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधान या दोघांना- 
हि जरूर पडल्यास कळसूत्री वाहुल्यांसारखें वागविणे 
स्थायी समितीला अशक्य नाहीं. केंद्रीय विधिमंडळा- 
च्या सदस्यांच्या निवडणुका करणें, विधिमंडळाच्या 
बैठकी बोलावणे, कायद्यांचा अर्थ लावणे, जाहीरनामे 
काढणें, मंत्रिमंडळावर देखरेख ठेवणें, खाळच्या श्रेणीच्या 
मंत्रिमंडळांवर व विघिमंडळांवर देखरेख ठेवणे, 
उपराष्ट्राध्यक्ष, मंत्री वगेरेंना कमी करणें, सर्वोच्च 
न्यायमंडळाच्या उपाध्यक्षांना काढून टाकणें हे व यासारखे 
कितीतरी अधिकार स्थायी समितीला असल्यानें 
मंत्रिमंडळाच्याहि वरचे तिचें स्थान आहे. विधिमंडळा- 
ने नेमलेली ती एक कायमची देखरेख-समिति आहे. 
राज्ययेत्राच्या सवे पातळ्यांवर लोकशाही केंद्रीकरण 
(1)98110017900 0९0७8) ) अस्तित्वांत 
राहील. हा शब्द १९ १७ सालापासून कम्युनिस्ट वाइूमयां- 
त फार रूढ आणि लोकप्रिय झाला आहे. रशियन 
कम्युनिस्ट पक्षाच्या १९१७ सालच्या ६ व्या कॉंग्रेसमध्ये 
संघटनेचे तत्त्व म्हणून ' डेमोक्रेटिक संंट्रलिझम*्चा 
अंतर्भाव पक्षाच्या नियमावलींत प्रथमच करण्यांत 
आला. या तत्त्वाचे तीन अर्थ आहेत: (२ ) वरपासून 
खालपयंतच्या सवे संस्था निवडणुकीवर आधारलेल्या 
असल्या पाहिजेत. (२) प्रत्येक खालच्या संस्थेने 
वरच्या संस्थेची देगरेख मानली पाहिजे व तिला 
कामाचा वृत्तांत दिला पाहिजे, (३ ) वर घेतळेळे निर्णय 
खालच्या सवे थरांना संपूर्णपणे बंधनकारक राहातील, 
सत्तेचें भीषण केंद्रीकरण 

_ अशा रीतीने केंद्रीय विधिमंडळ हे मंत्रि 
मडळ व न्यायमंडळ यांच्यावर देखरेख ठेवील 
( कलम "५२ व ८०), स्थायी समिति निर्माण 
करण्यामागील हेतु हाच आहे कीं मंत्रिमंडळाचे 
प्राबल्य वाढूं नंग्र तर उलट, त्यानें विधिमंडळाहून 
कनिष्ठ व विधिमंडळाला जवाबदार अशा रीतीनें कार्य 
करावें. वरिष्ठ न्यायालयाचा अध्यक्ष विधिमंडळ निवडील, 
त्याची सुदत चार वर्षाची राहीळ, व न्यायालयाला 
आपल्या कामाचा हिशेव विधिमंडळाला व त्याने नेम- 
लेल्या खास अधिकाऱ्या- ( 700ए॥१॥01-(3९1€- 
ए४) ला द्यावा लागेल, याचा अर्थच असा कीं न्यायदान 
हे स्वतंत्रपणें चाळूंच शकणार नाहीं. ज्यांनीं कायदे 
करावेत त्यांनींच त्यांची अंमलबजावणी करावी व 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ ९ 
अमृतमहोत्सवी &१ >-२७ 
ऊं 


)% 


94 
शि शॉ. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नवचीन'ची राज्यघटना : कांहीं विचार 


त्यांनींच न्यायहि द्यावा असा एकहातीं प्रकार येथे 
होणार आहे. या ठिकाणीं फ्रेंच तत्वज्ञ मॅटिस्क्‌ याचे 
दाव्द॒ लक्षांत ठेवण्यासारले आहेत. तो म्हणतो: 
१ १ 00प0य8२३8्र3य0य र्जर 0७ ९३्टााव- 
खंए७, पोड९७प(ए० ७॥त ]पताठांचा 80- 
शां॥1९8 ०08 ४०ए७॥॥॥७11॥ 18 ॥॥७ ए७॥४५ 
86९1111101) 0 ४ए॥91119.” वरिष्ठ न्यायालया- 
पासून तों सर्वोत खालच्या न्यायालयापर्यंत सर्वत्र विधि- 
मंडळाचेच वर्चेस्थ राहणार असल्याने स्वतंत्र व 
निर्भीड न्यायदान होऊं शकणार नाहीं. पण माक्‍स- 
वाद्यांची न्यायाची कल्पनाच वेगळी असल्याने 
आपल्याकडील कल्पना ग्राह्य धरून टीका करण्यांत 
कांहींच अर्थ नाहीं. 

अद्या रीतीने विविमंडळाचें सावभोमत्ब व स्थायी 
समितीचे अधिकार यांचा विचार केला, स्थायी समिती- 
कडे तीन प्रकारचीं कामें आहेतः (१) कायदे करण्याचें. 
(२) राज्यकारभाराचें. (३) न्यायदानावर देखरेख ठेव- 
ण्याचे. विधिमंडळाच्या अनुपस्थितींत वट्हुकूम 
( 1>)801'285 ) काढण्याचाहि अधिकार स्थायी समि- 
तीला आहे. केंद्रीय राज्ययंत्र हें अशा प्रकारचे आहे. 

कारभाराच्या सोयीसाठीं देशाचे विभाग करण्यांत 
आलेले असून प्रांत, म्युनिसिपालिट्या व स्थानिक 
विभाग अन्नी वर्गवारी केठेली आहे. या प्रत्येक विभागा- 
साठीं लोकांनीं निवडलेळें विधिमंडळ व त्याला 
जवावदार असलेलें असे कार्यकारी मंडळ राहील. 
खालच्या श्रेणीवर वरच्या श्रेणीचा अंमळ चालेल. 
प्रांतीय वा स्थानिक न्यायखाते हें विधिमंडळाला जनाव- 
दार असेल, 
लोकशाहीला मारक ठरणारी संस्थात्मक 'चौकट 

या राज्ययंत्रामध्ये लोकशाहीची जी चोकट उभी कर- 
ण्यांत आलेली आहे ती अगदीं अपुरी व लोकशाही- 
सच अंतीं मारक ठरणारी आहे. किंबहुना कग या 
संस्थात्मक चौकटीच्याच साहाय्यानें सत्तेचे संपूर्ण 
केंद्रीकरण करून सर्वकष हुकुमशाही निर्माण करणे 
अगदीं शक्‍य आहे. हा केंद्रीकरणाचा धोका 
टाळण्याचे प्रयत्न घटनेंत कोठेंच नाहींत; इतकेंच नव्हे 
तर उलट, केंद्रीकरणाचीच तरवूद आहे. चीनमधील 
राजकीय पक्षपद्धति जरी विचारांत घेतळी तरी वरील 
प्रशत्तीलाच दुजोरा मिळतो, आज चीनमध्ये एकाहून 


३५ 


अनुक्रमणिका 


अधिक राजकीय पक्ष' आहेत असा देखावा जरी 
निर्माण करण्यांत येते असला तरी खरी व निर्णायक 
सत्ता फक्त कम्युनिस्ट पक्षाच्याच हातांत आहे. 
कम्युनिस्ट पक्ष हा पोलादी शिस्तीचा व संपूर्णपणे 
केंद्रीकरणावर आधारलेला पक्ष आहे, त्यामुळें सर्वत्र 
ठिकाणीं कम्युनिस्ट लोक राज्ययंत्रांत दिसून येणार, 
म्हणजे केवळ राज्यकारभारांत केंद्रीकरण आहे असे 
नव्हें तर शासनसंस्था आणि पक्ष यांचा संत्रंथ इतका 
घनिठठ होणार आहे कीं सवे राज्ययंत्र शेवटीं कम्युनिस्ट 
पक्षाच्या वरि्ठ समिती- ( ?०11 5१7880 ) च्या 
मताप्रमाणे चालेल, मंत्रिमंडळ केवळ स्थायी समितीला 
जबात्रदार असेल अंस नाहीं तर स्थायीसमितीच पक्षा- 
च्या वरिष्ठ समितीला जवाबदार राहील, यांतून एकपक्षा- 
धिष्ठित शासनसंस्था (()1९-81॥9 31७७) निर्माण 
झाल्यावांचून कसे राहील ! पण याचीहि. फिकीर माक्‍सं- 
वादी मीमांसकांना नाहीं. श्रमजीवी जनतेच्या इच्छेचे, 
क्रांतिशक्तीचे प्रतीक म्हणज कम्युनिस्ट पक्ष व त्याच 
श्रमजीवी जनतेची हुकुमशाही अधिकारारूढ असतांना 
पक्षाच्या सल्ल्याने सरकार चालावें यांत गैर काय आहे? 
दोघांतहि एकच वर्गहित असल्यानें पश्नाधिठ्ठित शासन- 
संस्था निर्माण होण्यापासून कांहींच धोका नाहीं असा 
युक्तिवाद ते करतात, अश्या रीतीने रशियन व चिनी 
घटनेंत मार्ग भित्न असले तरी उद्देश एकच आहे 
आणि तो म्हणजे केंद्रीकृत शासनयंत्र निम!ण करावया- 
च व ते पक्षामाफत ताब्यांत ठेवावयाचें. राज्ययंत्रा- 
मागील एकमेव प्रेरक शक्ति कम्युनिस्ट पक्ष राहील, 
एवढेंच नव्हे तर पक्षीयसंघटन आगि राज्ययंत्र यांची 
अशी सांगड घातली जाइल कीं दोन्ही अविभाज्य 
बनतील, एक सोव्हिएट रशियाचे उदाहरण सोडले 
तर दुसरीकडे कुठेहि राजकीय पश्च व श्ासनसंस्थेची 
यंत्रणा यांच्यांत इतका घनिष्ट संत्रंधे आढळणार नाहीं. 
आणि मग पक्ष व राज्ययंत्र यांतील भेद एकदां दिसे- 
नासा झाला कीं सरकारांतील महत्त्वाच्या जागा, सर- 
कारी धोरण, त्याची अंमलबजावणी हीं सर्व पक्षनिर्यत्रित 
व्हावींत हें ओघानेच येतें. अशा रीतीनें चिनी घटनेत 
एकपक्षाधिष्ठित व सर्वकष अशा शासनसंस्थेचा विकास 
अटळ दिसतो. 
मूलभूत हक्क आणि कतेव्यें 

घटनेच्या तिसऱया प्रकरणांत नागरिकांचे मूलभूत हक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न ७ 


|” > 
फ़ 


)% 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


व त्यांचीं कतव्यें नमूद करण्यांत आलीं आहेतः (१) सर्व 
नागरिक समान आहेत. (२) अठरा वर्षांवरील स्त्रीपुरु- 
षांना मतदानाचा व निवडणुकीला उमेदवार म्हणून 
उभे राहाण्याचा अधिकार राहील, (३) सर्वांना भाषण- 
स्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंतर्य, संघटनास्वातंत्र्य, संचारस्वातंत्र्य 
राहील. (४) न्यावालयाच्या किंवा प्रॉक्युरेटरच्या 
हुकुमाशिवाय अटक केली जाणार नाहीं. (५) खाजगी 
पत्रव्यवहार फोडला जाणार नाहीं, (६ ) प्रत्येकाला 
काम, विश्रांति, वा्धक्यामध्यें किंवा आजारपणीं पुरेशी 
सुरक्षितता मिळेल. - हे महत्त्वाचे अधिकार घटनेने 
नागरिकांना दिलेले आहेत. ह्या अधिकारांचा उपभोग 
नागरिकांना घेतां यावा यासाठीं सरकार सतत प्रयत्न 
करीत राहील. 

हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेंत जे मूलभूत हक नमूद 
केलेले आहेत त्यांत दोन प्रकार आहेत. तिसऱ्या 
प्रकरणांतील हक्क नागरिकांस न मिळाल्यास त्याला 
सरकारविरुद्ध कायदेशीर इलाज करतां येईल व चोथ्या 
प्रकरणांतील हक्कांवाबतींत तसा अधिकार राहणार 
नाहीं. ( उपछॉगठां$ 012 8 ते ॥०ा-]|ए8ला8छ- 
७18 78 ). राजकीय हक्क तिसर्‍या प्रकरणांत 
असून आर्थिक अधिकार चोथ्यामध्ये आहेत. त्यामुळें 
आर्थिक विकास क्रमाक्रमाने होत जाऊन वरील हक्क 
नागरिकाला मिळत जातील तोंपर्यंत वाट पहाण्यावांचून 
भारतीय नागरिकाला दुसरें कांहींच करतां येण्यासारखे 
नाहीं, कांहींशी अशींच स्थिति चिनी घटनेंतहि होणार 
आहे. जरी त्या घटनेत “ जस्टिशिएबळ ? व ' नॉन- 
जस्टिशिएवळ ' असे दोन भाग पाडलेले नसले तरी 
सरकारच्या प्रयत्नांना जसजसें यद येत राहील, आर्थिक 
विकास होईल, नवीन रोजगार होतील, तसतसे अधि- 
काघिक व्यापक अधिकार नागरिकाळा मिळत असल्या- 
नें त्याचे हक्क शेवटीं ज्यासनसंस्था काय देऊ दाकते या- 
वरच शोवटीं अवलंबून राहातात. सरकारनें द्ल्लिं 
आश्वासने न पाळण्याला अनेक सबबी सरकारला सांपडू 
शकतात. अश्या वेळीं नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण न्याय- 
मंडळाने करावयाचें असते. पण चिनी घटनेत नागरी- 


चचा 
३६ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


काला तो आधारहि नाहीं. कारण घटनेंतील कलमांचा 
अन्वयार्थ लावून सरकारास अमुक एक गोष्ट करावयास 
लावण्याचा अधिकार सुळीं न्यायालयास नाहींच. उलट, 
न्यायमेंडळेंच स्थायी समितीस जबाबदार असल्यार्ने 
तिच्या कृत्यांचे समर्थन करण्यापलीकडे न्यायमंडळें 
कांहीं करूं शाकणार नाहींत. त्यामुळें नागरिकहक्कांची ही 
लांबलचक यादी कागदावर कितीहि मोहक वाटली तरी 
प्रत्यक्षामध्ये नागरिकाचे खातंत्य त्याच्या हातीं नाहीं 
अशीच परिस्थिति होणार, या राज्यघटनेचा हा एक 
मोठाच दोष आहे. 


अर्थात्‌ सध्यां प्रसिद्ध झालेली राज्यघटना हा एक 
आराखडा असून पक्की घटना जेव्हां तयार होईल व 
तिची अमलबजावणी सुरूं होईल तेव्हांच आज 
नसलेला पण आव्यक असा तपशील उपळ्ध होईल. 
राज्यबटनेची अंतिम कसोटी तिच्या शुष्क तात्त्विक व 
कागदी सांगाड्यावर नसून तिच्या अंमलवजावणीवर 
अवलंबून असते. त्यामुळे चिनी राज्ययंत्राचे, समाज- 
धटनेचें स्वरूप काय राहील याविषयीं निश्चित निदान 
या आराखड्यावरून करतां येणार नाहीं. असें जरी 
असलें तरी ही घटनाच बहुतांशीं कायम होणार 
असल्यानें कांहींशी कल्पना येऊं शकते. ती कल्पना 
अशी कीं चीनमध्यें आर्थिक बदल समाजवादी 
तत्त्वानुसार होतील; सर्व आर्थिक क्रेत्रांत वर्चस्व 
शासनसंस्थेचें राहील; ती शासनसंस्था एककेंद्रानुवतीं 
असेल व राष्ट्राध्यक्ष किंवा मंत्रिमंडळ यांपेक्षांहि अधिक 
अधिकार केंद्रीय विधिमंडळाच्या स्थायी समितीला 
असतील. सर्वे अंतिम सत्ता ( कार्यकारी, कायदेकानू 
बनविण्याची व न्यायदानाची ) याच समितीच्या 
हातीं राहाणार असल्याने एक प्रचंड सर्वसामार्थ्यशाली 
राज्यद्दाकट उभा राहीळ व त्यावर एकमेव राजकीय 
पक्षाचे -कम्युनिस्ट पक्षाचे आधिपत्य असेल अशा 
रीतीने रशियन घटनेहून निराळ्या तोंडावळ्याची 
परतु एकाच हेतूने प्रेरित झाठेली अशी ही दुसरी 
केस्यानल्ट राज्यघटना आहे. 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीच्या देहलळीवरून -! 


करितों जयजयकार प्रमोदें करितों जयजयकार 
जगाच्या कानावर पडणार -- 
महाराष्ट्र-शारदा-करींच्या वीणेचा झंकार 


दिश्यादिद्यांतुनि संचरुनी जी घुमली वाडःमोहिनी 
भाज ती वळली ह्या प्तनीं 
माय-मराठीचिया देहलीवरती अररीरिणी 


सात लसुद्वांपार भरूतलीं कुठं कोपऱ्यांतुनी 

लेकरे जनीं नवीं विखरुती 
माय - मराठी करिल तयांशीं गुजगोष्टी येथुनी 
तारांगण भाकाशजान्हवी होति हिंपुटी मनीं 

जियेचें वाळवंट देखुनी 
तिच्या तटींचा घुसेळ जगतीं टाळ-म्रृदंग-ध्वनी 


घेउनि खांद्यावरी पताका पायीं दिंड्यांतुनी 
नाचुनी उना-पावसांतुनी 
धमैक्षेत्री गजर विठूचा करिती बेहोषुनी 


आणि त्याच हो बेद्दोषीनें ठाकाचें संगरीं 
रणक्षेत्रास गणुनि पंढरी 
खडूगधारद्दी तयां वाटते तीर्थवाहिनी खरी 


वारकऱ्यांनी घारकऱ्यांनीं करुनी आव्मापणा 
जयाची केली संस्थापना 
त्या धमोची द्दवी वहावया पुन्हःपुन्हा घोषणा 


बुडवियल्या वेदांस हजारों हातांनी -वीचिंनीं 

मिरविलें जिने वरी आणुनी 
शॅगेला आव्हान देहुची देहळ इन्द्रायणी 
चिंताया परमार्थ-विवेका प्रपंचही नेटका 


पाहिजे प्रथस कराया निका 
हा भगवा सामध्येवान संदेश इथुनि आयका 


पुणें आकादावाणी-केंद्राच्या उद्‌घाटनप्रसंगी (र ऑक्टोबर १९५३ ) गायलेली कविता, 


३७ 
ह ... 
व शय. 
ष्& 099; र ( 3७ 
कि नवभारत त्रे र 
जू ७८ नि 
*€<< अमृतमहोत्सवी (3/->३७ 
र्क ० द वर्ष >, 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ु क 9 
अनुक्रमणिका कडा. का-चाळाधानी, मर 
ड़ राज्य मराठी विकास संस्थद्वार कै 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


गौरिश्ंकरावर चढणारा तेनसिंग झुंजार 
तया नच कां मुजरा करणार -- 
घोरपडीने कोंडाणा सर करणारा सरदार ? 


जहाल मिरची आणिक हुरडा खुराक हा कसदार -- 
जयांचा, तें चदतिल उद्‌गार: 
“ कुणा सोमरस हवा ? सुरभिच्या नको दुधाची घार. ” 


८ ज्ञो जें वांठिळ तो तें लाहो ?- उगवो घम उदार 
व्हावया दुरित-तिमिर-संद्दार 
आळंदीच्या निघे समाधींतुन ऐका हुंकार. 


$ अजान तरूची मुळी माक्षिया दाटुनि भिडली गळा 


अर्थ जो ह्या दृष्टान्तांतला 
जाणुनि, उजळा युगानुसारी धमो देऊ; - दिला. 


कुरुक्षेत्र जाहळा समस्ताचि जेव्हां हा भारत 
तेथवां इथुनि पुन्हां घोषित --- 
“ योगः कमंसु कौरलम्‌ ? असें गीतेचे हुदूगत, 


क्षेम कवि नांदेळ ? श्यान्ततापूणे विश्वसंसार 
कसा भरभराटीस येणार ? 
ऐशा चिंताकुलांस ज्याचा एकमेव भाधार- 


उभें कमानींवरती चौदा राष्ट तेंच भारतीं 


द्यावया तया स्थैये बळकटी 
घ्या ही ग्वाही-वद्धकटी ही महाराष्ट-संस्कृती 


अक्या युगाची जन्मदात्रि जी ही घटिका होणार 


उुभंकर द्दी घटिका ठरणार 
तिचे कराया भभिनंदन हें गातो जयजयकार, 


"ण यरावन्त 


_____ १ भारताच्या घटनेंत नमूद केलेल्या चौदा प्रांतमाषा, 


३्‌ट 


अनुक्रमणिका 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


अमृतमहोत्सवी) > 
र वष तज 


94 
ढ «> टू 
हवारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाड 


तकतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी : 


दिलळीला यंदा मराठी साहित्यसंमेळन भरविण्यांत 
येणार आहे. दिछी केवळ भारताची राजधानीच नव्हे 
तर आधुनिक भारतीय सांस्कृतिक जीवनाचे छोटेसे पण 
प्रातिनिधिक केंद्र म्हणूनहि दिल्लीचा उल्लेख करतां येईल. 
आमचीं विविध सांस्कृतिक अंगोपांगे तेथें एकत्र आलीं 
आहेत; आणि तीं एकजीव होऊन नव्या भारतीय 
सांस्कृतिक जीवनाची निर्मिति होणें आव्यक आहे 
मराठी भाषिकांची संस्कृतीहि त्या जीवनाचाच एक 
महत्त्वाचा भाग आहे. तो भारताच्या नजरेसमोर यावा, 
अन्य भाषिकांचा त्याच्याशीं परिचय व्हावा, त्याच्या 
विकासाचा प्रश्न व त्यांतून उद्भवणाऱ्या गरजा सर्वांना 
समजाव्यात या हेतूनेंच २७ वें मराठी साहित्यसंमेलन 
दिलछींत भरविण्यांत येत आहे असे वाटतें. मराठीर्चे 
मागणें पुढें मांडतांना तिच्या प्रगल्मतेचाहि सर्वांना 
परिचिय होणें इष्ट आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची आवददयकता 
स्पष्ट करतांना त्याच्या मुळाशीं असलेली भूमिका 
सेकुचित प्रांतिकतेची नसून, ती व्यापक मानवी मूल्यांशी 
जुळणारी आणि त्यांच्या जोपासनेळा अनुकूल अशीच 
आहे हें स्पष्ट झालें पाहिजे, आमच्या साहित्यविषयक 
आणि संस्कृतिविषयक दृष्टिकोणाची उंची, व्यापकता, 
विजझठुद्धता आणि सहृदयता यांचें दरान सवांना घडलें 
पाहिजे. या दृष्टीनें संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी 
झालेली तकतीर्थ लट्ष्मणक्षास्री जोशी यांची निवड 
योग्य व अर्थपूर्ण वाटते. 
शास्त्रीजी माहीत नाहींत अशी व्यक्ति महाराष्ट्रांत 
सांपडणें कठिण ! आणि पर्चिय झाल्यानंतर त्यांच्या- 
विषयी जिव्हाळा न वाटणें ह त्याहूनहि कठिण ! 
गेलीं पंचवीसतीस वर्षे एक थोर क्रियावान्‌ पडित या 
नात्याने ते महाराष्ट्रापुढें आहेत. वयाच्या त्रेपन्न वर्षांपैकी 
चाळीस वर्ण त्यांनीं ज्ञानोपासनेंत घालवली आहेत. 
या ज्ञानसाधनेचे विविध पेळू निरनिराळ्या क्षेत्रांतील 
अधिकारी व्यक्तींच्या परिचयाचे आहेत. त्यांच्या 
क्रियाशीलतेचा सामाजिक व॒ राजकीय क्षेत्रांतील 


प्रा गोवधेन पारीख 
एक थोर 'क्रियावान्‌ पंडित ' 


असंख्य कार्यकर्त्यांना अनुभव आहे. महिन्यांतील 
आठदहा दिवस कुठेतरी सभा, संमेलन, चर्चा, 
व्याख्याने, संघटन इत्यादि कार्य करावयार्चे; उर- 
ळेल्या काळांत वाईत धर्मकोशाच्या संपादनाची 
जवाबदारी पार पाडावयाची; आणि त्याबरोबरच विविध 
ज्ञान-विज्ञानद्याखांत नवें काय निर्माण होत आहे, 
त्याचा अर्थ, परिणाम व महत्त्व किती हें न्ञाणण्याची 
सतत धडपड सुरूं असावयाची. अनेक वर्षांमागे “ हे 
सगळं तुम्हाला कसं काय जमतं हो?” असामी 
त्यांना एकदां संहज प्रभ विचारळा होता. “ अहो, 
अडचणी असणारच, पण स्वस्थ बसून कसं चालेल !” 
ख्पसा आत्मस्तुतिपर उपदेश किंवा “ हें आरंभापासन- 
चेच वळण आहे ” अशी इतरांवर अप्रत्यक्ष टीका 
ऐकावी लागेल अशी कल्पना होती. पण शास्त्रीजी 
केवळ मोकळेपणानें हंसले आणि म्हणाले : “ अहो 
कसलं आलंय ! “ कुछ रोटी, कुछ लंगोटी? असा हा 
सगळा कारभार आहे झालं. ” उत्तर ऐकून मी सदच 
झालां. स्वतःच्या कतृत्वाविषयीची त्यांची ही विनम्र 
व निगवीं वृत्ति त्यांच्या पांडित्याला शोभा देते, कामांत 
तारतम्य कायम राखते आणि दोहोंच्या विका- 
साचे व वाढीचे मार्ग खुळे ठेवते अशी माझी 
समजूत आहे. आपल्या विद्दत्तेची व कर्तृत्वाची जाणीव 
नसलेला असा हा विद्वान्‌ आहे. त्यांच्याशीं अल्पसा परि- 
चचय आला तरी विद्वत्ता डोक्यांत असावी पण ती तेथे 
जाऊं नये, कर्तृत्व निछठेने करावें पण त्यावद्दळ अहंपणा 
बाळगू नये ही शिकवण मिळाल्यावांचून रहात नाहीं. 

विद्येच्या क्षेत्रांतीळ तकतीथीच्या तपश्रर्येचे व अधि- 
काराचें मूल्यमापन करणें कठिण आहे; निदान माझ्या 
तरी सामर्थ्यापलीकडचे तें कार्य आहे, गेल्या दहावीस 
वर्षातील त्यांच्या सामाजिक व राजकीय कार्यामुळे जीं 
माणसें त्यांच्या साज़िध्यांत आलीं त्यांच्यापैकीं मी एक 
आहे. आधुनिक भोतिक ब सामाजिक शास्त्रे, संस्कृति व 
तत्त्वज्ञान, समाजवादी विचारसरणी ब माक्‍संवाद इत्यादि 


न, आ. ह ड९ 


अनुक्रमणिका 


०: 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


$न्नवभारत (त 
७५ कचल? 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


क्षेत्रांतील त्यांच्या गाढ व्यासंगाशीं मी परिचित 
आहे. तथापि त्यांसंतंधीं यापेक्षां अधिक कांहीं सांगण्या- 
चा माझा अधिकार नाहीं. आणि त्यांच्या पूर्वायुष्यांतील 
प्राचीन संस्कृत विद्येच्या अचथ्ययनाविषयीं तर मी 
कांहींच बोळूं हाकत नाहीं. त्या काळांतील त्यांच्या 
अध्ययनाची माहिती असलेले त्यांचे कांहीं मित्र 
माझ्याहि परिचयाचे आहेत. सामान्यतः पंडित समजल्या 
जाणारांचें जितकें वाचन झालेळें असतें तितकें 
त्याकाळी तर्कतीर्थांचें पाठांतर होतें असें म्हणतात. 
“ अमुष्य विद्या रसनाग्रनतकी ” हें विधान त्यांना 
अगदीं यथार्थतेनें लागूं पडते. या तपश्चर्येची ओझरती 
कल्पना अजूनहि अधूनमधून अप्रत्यक्षपणे येते. पुणे 
विद्यापीठातफे इचलकरंजीकर व्याख्यानमालेंतील 
व्याख्यानांच्या निमित्ताने, “ येत्या महिन्यांत सगळे 
वेद पुनः पहावयास हवेत. ”, “ आतां बाहेरचे 
कार्यक्रम स्वीकारायला मुळींच वेळ नाहीं. सगळी 
पुराणं नजरेखखाळून घालावयाची आहेत; निदान 
दोन अडीच महिने तरी लागतील. 2, ९ गेल्या 
महिन्यांत असे कांहीं एकदोन प्रश्न निघाले कीं त्यासाठीं 
सगळे महाभारत पुनः पहावें लागलें ” अश्या तऱ्हेचे 
उद्गार मी वेळेंवेळीं त्यांच्या तोंडून ऐकले आहेत. 
त्यांच्या पूर्वायुष्यांतील अध्ययनाचेंच एक महत्त्वाचें 
फलित म्हणजे धघमकोशाचें संपादन हे होय. 
अध्ययनपद्धतीची विशिष्ट परंपरा 

तकंतीर्थाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या आजवरच्या विकासा- 
चीं बीजे ज्या पद्धतीनें व ज्या परंपरेंत त्यांचें पूर्वायु- 
ष्यांतील अध्ययन झालें त्यांतच बहुतांशानें आढळतात 
असें म्हणावें लागेळ, आणि याविष्रयींचें सर्व श्रेय त्यांचे 
गुरुवर्य श्री केवळानन्द्सरस्वती स्वामी महाराज 
यांच्याकडेच आहे. अध्ययनपद्धतीरचे वणन तदी- 
तीर्थांच्याच दाब्दांत करावयास ह्रकत नाहीं । “ प्राचीन 
संस्कृत विद्रेच्या परंपरेत बोद्धिक दृष्ट्या विद्यार्थी अधिक 
सकस तयार होत असे. तर्कव व्याकरण यांचे नियम सारखे 
उपल्थित ठेऊन ते वापरण्याची पद्धत त्यांत आहे. . . .. . . 
यूर्वोत्तरपक्षपद्धति ग्रंथ लावतांना वापरावी लागते. 
त्यामुळें अस्पष्टता, विसंगति व गोंधळ हे दोष 
नाहींसे होतात, विषय अधिक तोलून, मोजूनमापून 
तपासण्याची संवय लागते, पूर्वापरसंगति सिद्ध करण्या- 
करितां विषय संपूर्णपणे उपस्थित किंवा कंठस्थ ठेवण्या- 


४७ 


अनुक्रमणिका 


ची जत्रावदारी बाळगावी लागते. ” या पद्धतीने 
होणाऱ्या संस्कृत विद्येच्या अध्ययनाला प्राज्षपाठ्याळेंत 
त्यांच्या गुरुवयांनीं घाडून दिलेल्या व जोपासना केलेल्या 
परंपरेंत अध्यापन किंवा लोकरिक्षण या कर्मयोगाची 
जोड मिळाली. जुन्या अध्ययनपद्धतींतील रुक्षता, 
वाववूकता, गर्व आणि दुसऱ्या सद्‌ग्॒हस्थाबद्दलच्या 
खर्‍या आद्राचा अभाव हे दोष त्यामुळे आपोआपच 
टाळले गेले, पांडित्यापेक्षां आध्यात्मिक निठ्ठेला, शब्द- 
प्रामाण्यापेक्षां सारासारविचाराला अधिक महत्त्व देणा- 
र्‍या या परंपरेच्या लाभामुळें विद्दत्तेवरोबर्च शील व 
सदाचारसंपन्नताहि वाढीस लागली. आणि पुढील 
आयुष्यांत महात्मा गांधी आणि भाई मानवेंद्रनाथ 
रॉय या दोन्ही युगपुरुषांशीं आलेल्या संबंधांमुळें त्या 
परंपरेचेंच अधिक व्यापक, संवर्धित, संपन्न व उन्नत 
स्वरूपांतील प्रतीक म्हणून तर्कतीथ आज दिसत 
आहेत. प्राचीन संस्कृत विद्येबरोबरच राष्ट्रीय शिक्षणा- 
चाहि भाग प्राज्षपाठशाळेंतील शिक्षणक्रमांत हळुहळु 
आला. आणि राष्ट्रीय आंदोलनाला प्रेरणा देणाऱ्या 
आघुनिक वित्तारसरणींकडे तर्कतीर्थारचे लक्ष वेघळें 
गेलें, संस्कृत विद्येच्या 
आणि इंग्रजी शिकण्यासाठी बडोदे येथे कांहीं काळ 
त्यांनीं घालवला. संस्कृत अध्ययनासाठी वाईस आलेले 
श्री. विनायकराव भावे ( आचार्य विनोबा 3) 
यांजकडून ते इंग्रजी शिकळे,] आणि भाषा अवगत 
होतांच आधुनिक पाश्चात्य विद्येच्या अध्ययनाला आरंभ 
झाला. गेल्या पंचवीसतीस वर्षांत सतत अध्ययनाने 
याहि क्षेत्रांत त्यांनीं सर्वागीण स्वरूपाचा अत्यंत मोठा 
अधिकार प्राप्त करून घेतला आहे. आणि तो अनेक 
जाणत्या मंडळींनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे मान्यहि 
केला आहे. 

प्राचीन संस्कृत विद्या, पाश्चाच्य ज्ञानविज्ञान आणि 
अल्ंत विकसित स्वरूपांत आढळणारी आधुनिक त्क- 
पद्धति, विश्छेषणपद्धति व विचारपद्धति यांवरील पकड 
यामुळें तर्कती थोचा ज्ञानाच्या क्षेत्रांतील अधिकार कांहीं- 
सा “यासम हा? अज्शाच स्वरूपाचा आहे असे म्हणण्यास 
प्रत्यवाय नाहीं, या श्रेष्ठ समन्वयाची हिंदुधमेसमीक्षा, 
“ वेदिक संस्कृतीचा विकास? “ जडवाद? ज्योति 
निबंध ' यासारखीं फारच थोडीं फळें अजून मराठी 
भाषिकांस मिळाली आहेत. पण तीं अत्यंत महत्त्वा- 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


अध्ययनार्थ बनारस येथे 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नवभारत "छे: 
७८ > 
अमृतमहोत्सवी) > 
जि 


)% 


94 
शि शॉ. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


तकेतीथे टक्ष्मणशाख्री जोशी : एक थोर ' क्रियाबान्‌ पंडित ? 


चीं आहेत. राज्यघटनेसारख्या अत्यंत बारीकब्रारीक 
"छेषांनीं भरलेल्या कायद्याच्या किचकट ग्रंथाचे ते सहज 
संस्छृतमरध्ये भाषांतर करूं दाकले याचेंहि कारण या 
समन्वयांतच आहे. प्राचार्य धनंजयराव गाडगीळ यांच्या 
निमंत्रणावरून पुरणे येथील * गोखले इन्स्टिट्यूट'मध्यें 
के. रा. ब. काळे यांच्या वर्षेश्राद्धदिनानिमित्त गतवषा 
त्यांनीं वाचलेला “ राष्ट्रवाद ? या विषयावरील प्रबंध 
त्यांचा राज्यशास्त्रांतील थोर अधिकार सूचित करणारा 
आहे. अश्या प्रकारचीं आणखीहि अनेक उदाहरणें 
सहज देतां येण्यासारखीं आहेत. 
सामाजिक ब राजकीय चळवळींचा अनुभव 
तर्कतीर्थांचें कार्यक्षेत्र विद्याजनापुरतेंच मर्यादित नाहीं. 
अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक व राजकीय चळवळींतहि 
त्यांनीं भाग घेतला आहे. त्यांचं धर्मनिणयमंडळांतील 
कार्य, अस्पृद्योद्धाराच्या आंदोलनांत त्यांनीं घेतलेला 
महत्त्वाचा भाग, धर्माचे परडिवतनवादी स्वरूप 
सिद्ध करतांना त्यांनीं गाजवलेल्या पंडितसभा 
इत्यादि प्रसिद्धच आहेत. राजकॉाय क्षेत्रांत त्यांचा गांधी- 
युगांत जन्म झाला, स्वतः म. गांधींचे आणि त्यांचें 
जवळचे व जिव्हाळ्याचे संत्रंध होते. “एक थोर विद्वान्‌ 
ब निष्कलंक चारित्र्याचे गृहस्थ ” ( ॥ 118171 0 
शा8७ 1881011115 छत 8001888 लो'च0- 
४९1?) या दाब्दांत गांधींनी त्यांचा गोरव केला होता. 
आणि महात्माजींश्ीं अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे राजर्काय 
मतभेद झाळे असतांना देखील त्यांच्याविषयी अत्यंत 
खोलवर रुजलेली आदराची भावना तर्कतीर्थांच्या मनांत 
दिसत असते. तथापि ते कधींकाळीं 'गांधीवादी' होते कीं 
नाहीं हा एक प्रश्नच आहे. १९३०-३१ च्या सत्या- 
ग्रहाच्या आंदोलनांतील  बागलाणमधील  जंगल- 
सत्याग्रहांतील त्यांची कामगिरी अनेकांना माहीत 
आहे. तथापि वाढत्या अध्ययनाबरोबर आणि प्रत्यक्ष 
अनुभवानेंहि त्यांची राष्ट्रवादी चळवळीवरील श्रद्धा 
हळुहळु कमी होऊं लागली, आणि ते * डाव्या ” 
विचारसरणींकडे झुकू लागे. याच काळांत दहरातवादी 
कार्यकत्यीना त्यांनीं प्रसंगीं धोका पत्करूनहि साहाय्य 
केलें, पिस्तुले, काडतुसे घरांत किंवा प्रसंगीं प्रवासाच्या 
सासानांतहि बरोबर असत. पण मार्क्सवादाच्या वाढत्या 
अध्ययनामुळें हें वारे फार काळ टिकलें नाहीं. १९२६ 
7२७ मध्ये भाई मानवेंद्रनाथ रॉय यांची तुरुंगांतून 


अनुक्रमणिका 


सुटका झाल्यानंतर मार्क्सवादाकडे झुकू लागलेले 
तर्कैतीथे रोयवादी झाले. आणि त्याच चळवळीच्या 
: नवमानवतावादा?च्या वैचारिक भूमिकेंत ते आजहि 
आहेत, १९३६-२७ च्या सुमारासच माझा त्यांच्याशीं 
परिचय झाला, आणि तेव्हांपासूनचे त्यांचं जीवन मी 
जवळून पाहिलें आहे. 
संस्थेतील वातावरण 

प्राशपाठशाळा व धर्मकोडशकार्यालय यांचें कार्य 
प्रत्यक्ष पाहिलें कीं ज्या वातावरणांत तर्कतीथे बराच 
काळ घालवतात, जेथें त्यांचें बहुतेक अध्ययन-लेखन- 
कार्य चाललेले असतें त्याचें स्वरूप ध्यानांत येते. 
तर्कतीथ व त्यांचे सहकारी यांच्या प्रेमळ, मोकळेपणा- 
च्या व सहजस्फूत दिस्तीच्या वागण्यामुळे आपण 
एकाद्या मोठ्या कुटुंबांतच वावरत आहोंत असा क्षणभर 
भास होतो. तेथील खेळीमेळीच्या वातावरणामुळे 
“ अंतर? नाहींसे होत नाहीं; अंतर असल्यामुळें 
जिव्हाळा कमी होत नाहीं; जिव्हाळ्यामुळें एकमेकां- 
च्या स्वभावांतील कानेकोपरे किंवा प्रसंगविरोषीं घडणारे 
प्रमाद यांजकडे टुलंक्ष होत नाहो; पण त्यांवरच लक्ष 
केंद्रित न झाल्यामुळें परस्परांविषयींचे प्रेम आणि 
अगत्य कायम रहाते. एकमेकांचीं स्वभाववेशिष्ट्ये, 
आवडीनिवडी, गरजा व अडीअडचणी यांजकडे 
सतत लक्ष पुरविणारे, विभागणीमुळें प्रात झालेलें आपा- 
पळें काम दक्षतेने पार पाडणारे व तें पार पाडीत असतां 
एकमेकांच्या विकासास सहायभूत होणारे अश्या सह- 
काऱ्यांच्या समुदायांत तर्कतीथांचे  अध्ययन- 
लेखनकार्य चालतें. मुद्द्याचा विषय असल्यावांचून 
सहसा न बोलणारे वासुनाना, राजकीय चर्चैत हिरी- 
रीनें पडणारे शोकरराव, कोठल्याहि चर्चेत सहसा न 
पडतां आपल्या कामांत सदेव मझ असणारे विठ्ठल- 
शास्त्री, दुरूनच “ काय चाललें आहे १” म्हणून 
सहज कानोसा घेणारे रंगनाथक्यास्री आणि न पटलेला 
मुद्दा झुरक्यासारखा उडवून देणारे मधुकरराव साठे या 
सर्वांची एकोप्याने व एकदिलाने काम करणारी 'टीमः 
निर्माण करण्याचें बरेंच श्रेय तर्कतीथोकडेच आहे. या 
सहकार्यावरील निष्ठेमुळेंच श्री. बिर्लाशेटजींनीं देऊं 
केलेल्या धर्मकोशाप्रीत्यर्थ सर्व साधनसामग्रीच्या आणि 
स्वतःसाठी दोन हजार रुपये महिन्याच्या तरतुदीच्या 
आश्वासनाचा तर्कतीथोनी अव्हेर केल्याचे मला माहीत 


४१ 


हर १-2. हड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


आहे. विविध राजकीय व सामाजिक कामामुळें वराच 
काळ वाहेर घालवतांना बाईतील सहकाऱ्यांचे व 
कामार्चे सतत स्मरण तर्कतीथोना असते. उलट, वाई- 
तच राहिल्यास त्यांच्या इतर कामांची हेळसांड होण्या- 
चा संभव आहे याची जाणीव व चिंता सहकाऱ्यांच्या 
ठिकाणा नेहमी आढळते. कामाची शिस्त व कार्य- 
क्षमता आणि का्यकत्यांचे प्रेमाचे व॒ खेळीमेळीचे 
संबंध यांचा इतका सुंदर मिलाफ झालिळें दुसऱ्या 
एकाद्या संस्थेचे उदाहरण कचितच आढळेल. याच 
वातावरणाशी एकरूप झालेळें तकतीथीचे कौटुंबिक 
जीवन आहे. सामान्य मध्यमवर्गीय परंतु अत्यंत टाप- 
टिपीची राहणी, आल्यागेल्यांचे योग्य आदरातिथ्य, 
घरांतील प्रेमाचे व मोकळें वातावरण यामुळें येणाराचा 
संकोच तावडतोव नाहींसा होतो आणि तो त्या प्रसन्न 
वातावरणांत एकरूप होऊन जातो. प्रत्येकाच्या आवडी- 
निवडीप्रमाणें त्याचें आदरातिथ्य होतें. सौ. सत्यवती- 
बाईंच्या दक्षतेमुळे, आपल्यासाठी विशेष कांहीं होत आहे 
या'ची जाणीव मुळींच न होतां वेळच्यावेळीं चहा, जेवण, 
मधल्या वेळचें खाणें - सर्वे कार्यक्रम व्यवस्थितपर्णे पार 
पडत असतात, वागण्यांतीळ सहिष्णुता व लवचिकपणा 
यांमुळें एकाद्या कमठ त्राह्मणापासून तों आधुनिक पद्धती- 
ची राहणी असलेल्या ग्रहस्थापर्यंत, किंबहुना अधूनमधून 
येणाऱ्या युरोपियन पंडितापर्यंत प्रत्वेक जण संतुष्ट व 
समाधानी असतो. रहाण्याचे व कामाचे स्थान एकच 
असल्यामुळे बहुतांशी सारेच वातावरण सवंत्र 
आढळतें. कार्यालयाची दोन दालने ओलांडली कीं 
घर येतें; त्यामुळे कार्यालयांतील शिस्त व जवाबदारपणा 
घरांतहि आढळतो. घरांतून चार पावलें बाहेर टाकली 
कीं कार्यालय येतें; यामुळें घरांतील मोकळेपणा व 
जिव्हाळा तेथेहि वावरतो. पाहुण्याभोंवती घर फिरत 
नाहीं; त्याचें स्वातंत्य कायम रहाते, पण त्याच्याकडे 
इुलेक्षहि होत नाहीं आणि त्यामुळे अपरिचित ठिकाणीं 
निर्माण होणारी एकटेपणाची भावनाहि त्याच्या मनांत 
येत नाहीं. मोकळेपणाचें चुकूनहि थिछरपणांत रूपांतर 
होत नाहीं. क्रग्वेदांतील त्रज्न्चांपासून अर्नाळकरांच्या 
साहित्यापथत, आंतरराष्ट्रीय राजकारणापासून वाईतीळ 
रेशनिंगपर्यंत सर्वे विषयांवर चर्चा चाळतात, पण 
गप्पांना फारसा अवकारा मिळूं दकत नाहीं. आणि 
अल्प काळ जरी तिथं घालवला तरी त्यांतून कांहींना 


४९ 


अनुक्रमणिका 


कांहीं लाभ घेऊनच आपण बाहेर पडत आहोंत ही 
जाणीव जञाणाराच्या मनांत निर्माण झाल्यावांचून रहात 
नाहीं. 
प्रतिपाद्‌नाप्रमाणेच वर्तन 

दुसऱ्याच्या सोयी-गेरसोयींविषयीं इतकी दक्षता 
बाळगणोरे हे ग्रहस्थ स्वतः पाहुणे म्हणून आले म्हणजे 
मात्र आपल्या आवडीनिवडींचा पत्ता लागूं न देतां 
जातील तेथील बातावरणाशीं एकरूप होऊन जातात. 
श्री. विर्ला वा श्री. अंब्रालाळ साराभाईसारख्या घन- 
पतींच्या प्रासादापासून एकाद्या सामान्य दोतकऱ्याच्या 
झोपडीपयंत वा विद्यार्थ्याच्या स्रोलीपर्यंत हाच अनुभव 
असावा असे म्हणतां येईल. आवडच असेळ तर 
झोंपडीची. आणि त्याहूनहि विशेष म्हणजे एकाद्या 
डोंगरांतील शांत गुहेची ! श्ात्रीजी आले म्हणजे 
कांहीं विशेष व्यवस्था ठेवली पाहिजे असें परिचितांना 
सहसा वाटाचयाचें नाहीं. केव्हांहि येऊन उभे रहातील; 
ज़ कांहीं घरांत केलेळें असेळ तें आनंदाने खातील. 
* होल्डॉल ? पसरण्यापुरती मोकळी जागा दाखविली 
कीं तो पसरून शांतपणे, कसल्याहि परिस्थितींत वा 
प्रसंगांत असोत, एकद्या लहान मुलासारस्ते स्वस्थ 
झोंपतील ही त्यांची सामान्य पद्धत ! पाहुणे म्हणून या 
त्यांच्या किमान अपेक्षा असतात, साध कोरड्यास, भाकरी 


व लसणाची चटणी यांवर आनंदार्ने ताव मारतांना ' 


मी त्यांना पाहिलं आहे. आणि त्यांत आपण कांहीं 
विशेष केळं अशी चुकूनहि त्यांच्या ठिकाणीं जाणीव 
मला तरी क्धाहि आढळली नाहीं. * खाण्यापिण्यांतील 
विविध विधिनिषेध पाळणे योग्य आहे काय?" या 
विषयीं गांधीवाद्यांच्या एका मेळाव्यांत झालेल्या चर्चेत 
“ जोंबर ते पाळळे जातील आणि ते पाळण्यांत विशिष्ट 
मोठेपणा आहे ही समजूत राहील तोंवर सामान्य 
माणसाझीं क्थोहि एकरूप होतां यावयाचे नाही ”? 
असा स्पष्ट इपारा त्यांनीं कांहीं दिवसांमार्गे दिल्या होता. 
आणि ही एकरूपता शास्त्रीजींनीं साध्य केली आहे. 
यामुळेंच सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक किंवा 
खानदेदा या त्यांचे राजकीय कार्यक्षेत्र असलेल्या 
जिल्ह्यांत आणि सामान्यतः महाराष्ट्रांत सगळीकडेच 
“हा बामण आमचाच आहे ” असं समजणारी अनक 
शेतकरी कुुंबे आढळतात आणि त्यांना हें मनापासून 
आवडते. असें झाल्यावांचून आमच्या सामाजिक 


ला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न ७ 


|” > 
फ़ 


)% 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तकेतीथे लक्ष्मणशाख्री जोशी 


जीवनांत एकंजिनसीपणा निर्माण होणे अशक्य आहे.' 
असे त्यांचं प्रतिपादन आहे आणि प्रतिपादनाप्रमाणेंच 
व्तनहि आहे. एकदां आमच्याकडीळ एका म्हाताऱ्या 
मोल्करणींनें, ते वाहेर गेळे असून संध्याकाळीं परत 
येतील, हा निरोप मळा सांगतांना त्यांचा “ तात्या ' 
या नांवाने उलेख केला. शास्त्रीजी किंवा तर्कतीथ हीं 
नांबें तिळा पेलण्यासारखीं नव्हतीं, शास्त्रीजी परत 
आल्यानंतर सहज तिच्या लक्षांत येऊं नये म्हणून 


मी त्यांना इंग्रजींत हें सांगितलें, आणि आज तुम्हाला । 


एक नंब नांव मिळालें आहे म्हणून म्हणालो, शास्त्रीजी । 
किंचित्‌ हंसत लगेच उद्गारळे: “ 01 | 115 ए९७ 
8फ९&. ग 111९ 10 ए९४ 11॥00. ”( किती 
गोड नांव आहे हें ! मला ते फारच आवडलें. )) 


जेवणाकडे त्यांचं बहुधा लक्ष नसतच. एकाद्या । 


चर्चेला रंग भरळेला असायचा किंवा विचारांची तंद्री 
लागलेली असायची. आणि त्यांतच ताटांत असेल तें 
संपायचें | कांहीं वेळां तंद्रींतून जागे करून एकादा 
पदार्थ हवा कीं नको याचे निश्चित उत्तर काढावें 
लागतें. निरनिराळे पदाथ एकामागून एक खाण्यांत 
वेळ जातो असें त्यांना वाटतें कीं काय कोण जाणे ? पण 
कांहीं वेळां सर्वच पदार्थ एकत्र कालवून तो “ काळा ? 
खाण्यासहि सुरवात होते. एकदां भाई रॉय यांच्याकडे 
डेहराडून येथें अश्या प्रकारचें जेवण सुरूं झाळे, रॉय 
अद्धेने म्हणाले, “5119381111 18 &प्ट ७००ण- 
धय ४०1). 109008 1000 18 (शास्त्रीजी 
डॉ. ऑँक्रॉइड यांच्या फोर्म्युल्याप्रमाणे जेवत आहेत? ), 
पण याचा अर्थ पदार्थांच्या चवी व त्यांतील तारतम्य 
त्यांना समजत नाहीं असा मात्र मुळींच नव्हे. तंद्रींतूनच 
एकदम केव्हांतरी म्हणतीळ, “ हं, तूप फारच उत्तम 
आहे ”, “ भाजी छान झाली आहे” आणि हीं 
विधानें अगदीं यथाथ असणार, औपचारिक नव्हत 
असें खुद्याळ समजावें. शास्त्रीजींनी एकादा पदार्थ 
उत्तम आहे असे म्हटलें म्हणजे तो उत्तम असणारच. 
मात्र खरोखरच तस कांहीं पानांत नसेल तर कांहींहि 
न बोलतां बहुधा अँक्रॉईड फॉर्म्युल्याप्रमाणें तंद्रंतच 
जेवण संपेल, हे चिंतन इतरहि अनेक वेळां चाळू असते. 
फिरावयास जाण्यासाठी वारचोधांचरोबर निधतीळ आणि 
एकटेच तंद्रींत भराभर पावलें टाकीत पुढे चाललेले 
दिसून येतील, चारचौघांशीं ब्रोळत बसलेले असतांना 


एक थोर ' क्रियावान्‌ पंडित? 


क्षणाधांत आपल्याच विचारांत मग्न होतील, एकाद्याची 
ओळख कलन देत असतांना मध्येंच अंतरिक्षांत पाहूं 
लागतील, सभोवतालच्या परिस्थितीचे अवधान रहात 


। नाहीं असे नाहीं, पण तिच्यांत विशेष कांहीं आढळल्या- 
। वांचून आपल्या जगांतून ते बाहेर यायला सहसा तयार 


असत नाहींत, 


फळांची मात्र त्यांना विशेष आवड आहे, ते आले 
म्हणजे सदर्‍याच्या खित्रांत कुठेतरी एकाद-दुसरे लिंबू, 
चारदोन आंवळे, एकादे सफरचंद, दहावीस बोरे, 
कांहींना कांहीं मोसम असेल त्याप्रमाणे सांपडायचेंच ! 
आणि एकदोन दिवसांच्या का होईना मुक्कामानंतर गेले 
म्हणजे अशींच कांहींतरी फळें टेबलाच्या ड्रॉवरमध्ये 
असायचीं | विरिष्ट फळेंच आवडतात असें नाहीं. 
हापूसचा आंत्रा जसा उत्साहाने खातील तशाच उत्साहा- 
न॑ उत्तम दिसणारे लिंबू चोखत बसतील, आंबट-तुरट 
आंवळा, गोड किंवा आंबट-गोड बोरं, कच्चा पेरू- 
सवे चालतात, दर्शनी वाईट दिसणारीं किंवा कांहीं 
कच्ची व बेचव फळें वर्ज्य ! इतरांच्या बाबतींत उत्साह 
सारखाच ।! चाकू, वशी इत्यादि साहित्याची वाट 
पहायचे नाहींत. एकदां मी त्यांना फळाहार हें एक 
मनुष्याच्या पूर्वजांचे ( 8901511 चें) लक्षण आहे 
असें म्हटलें, आगि योगायोगाने त्या दिवशीं जेवणानंतर 
उत्तम कावुठी द्राक्षे आठीं. आणि मळा या थद्धेचे 
चांगळेंच प्रायश्चित्त मिळाले, एकदां त्यांच्या आवडीचे 
म्हणून म्रेपफरूट त्यांना जेवणानंतर दिळें. आणि बशी 
आणीपर्यंत त्यांनीं तै खखावयासहि सुरवात केली. “ अहो, 
सालीं कुठें आहेत ? ” विचारतांच धोतराच्या सोग्यांत 
गोळा केलेल्या साली त्यांनीं दाखवल्या, “ अहो, सोग्यांत 
काय भरल्यात साळी १ ” असें म्हणतांच “* आणा 
बशी इकडे. तिच्यांत ठेवतों. बोडून चाढून खेडूत 
संघाचे अध्यक्ष आम्ही ! ” असें म्हणत पुनः खाणे 
सुरूं झालें. अर्थात्‌ धोतराच्या प्रसिद्ध असलेल्या 
निरनिराळ्या उपयोगांत हाहि एक उपयोग आहेच ! 
अशा या उपयुक्त धोतराऐवजीं पाटलोण येते कीं काय 
अशी शांका कांहीं वर्षांमागे निर्माण झाली होती. पण 
ती एकदोन महिन्यांवेक्षां अधिक काळ टिकू शकली 
नाहीं.-शास्त्रीजी पुनः मूळपदावर म्हणजे * संत'बेब्रांत 
गेळे नाहींत. पंतवेपच कौयम राहिला आहे. 


४३ 
0 
डे धि 
षद री क वी ७५ 
*€<हअमृतमहोत्सवी [9-७ 
डी ८१ 
अनक्रपाणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 4 रज 
अनुक्रमणिका कडा. का-चाळाधाानीी, रळ 
ब राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे री 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वेचारिक निष्ठा 

तर्केतीर्थांची वैचारिक निष्ठा त्यांच्या सार्वजनिक 
ज्ञीवनांत ओतप्रोत भरलेली आहे. आणि त्याबद्दल 
त्यांना भरपूर किंमतहि द्यावी लागली आहे. राष्ट्रीय 
चचळवळींत ते असतांना स्वतः महात्मा गांधींशी त्यांचे 
जिव्हाळ्याचे संबंध होते. तथापि अत्यंत मानाचे व 
मोठेपणाचे हें स्थान त्यांनीं वैचारिक मतभेदामुळे 
सोडलें. आणि तें देखील कॉँग्रेस भूमिगत होण्याच्या 
वा ओस पडण्याच्या काळांत नव्हे तर अधिकारारूढ 
झाली असतांना ! समाजवादी विचारसरणींतील तत्का- 
लीन उथळपणा त्यांना रुचणारा नव्हता. मार्क्सवादाकडे 
ते झुकले असले तरी साम्यवादाची ठोकळेबाजीहि 
त्यांना पसंत पडण्यासारखी नव्हती. अश्या अवस्थेंत 
स्वतंत्र विचारांना महत्त्व देणारी रॉय यांची मार्क्सवादी 
भूमिका त्यांना जवळची वाटली असल्यास नवल नाहीं. 
* राष्ट्रीय चळवळींतील एवढें मानाचे व मोठेपणाचे 
स्थान सोडून तुम्ही रॉय यांच्याकडे कसे झुकलांत * 
असा प्रश्न मी कांहीं दिवसामागे त्यांना विचारला 
होता. त्याचें उत्तर म्हणून त्यांनीं लिहिलें : “ श्री. 
नारायणशास्त्री मराठे यांनीं पड्दर्शनें शिकविली. 
वर्तमान भारतीयांच्या अध्यात्मवादी बातावरणापेक्षां 
विलक्षण असेंच वातावरण पड्दर्दनांच्या वैचारिक 
संघर्पात मी अनुभवलें. अत्यंत मूलगामी तात्तविक 
मतभेदाने भरलेले ते विचार आहेत. त्यांच्याशीं तुलना 
करतां वतेमानकालीन भारतीय संस्कृतींचें वैचारिक 
जीवन अत्यंत श्रद्धाजड दिसते. १९ व्या व २० व्या 
शतकांतील थोर भारतीय सुद्धां या रूढ अध्यात्माळा 
मानवंदना करणारे दिसतात. दोन सहस वर्षांपूर्वीचा 
नि्भयपणें संचार करणारा वेचारिक साहसी सोडल्यानंतर 
सगळीकडे वैचारिक शरणागति सांपडते. पुरातन 
युगांतल्या स्वतंत्र विचारशादूलाचा तो आदर्श मला 
पुनः एकाच नव्या थोर भारतीयांत दिसला. तो 
एकांतिक भारतीय म्हणजे मानवेंद्रनाथ रॉय होत. ” 
बाहेर स्त्तंत्र कर्तृत्व व स्थान असलेलीं जीं थोडी- 
बहुत माणसे रॉय यांच्याजवळ आलीं त्यांच्यांत 
तर्केतीथर्चि स्थान अत्यंत मोठें व वरचें आहे. राजकीय 
यशापयशारच्रें गणित मांडून ते रॉय यांच्याजयळ आले 
नाहींत. तैचारिक श्रद्धेमुळेंच त्यांनीं तो मार्ग खीकारल्ा. 
आणि तेथेहि संघटनेच्या दृष्टीनें नव्हे तर व्यक्ति या 


४४ 


अनुक्रमणिका 


नात्यानें त्यांचें स्थान अत्यंत मोठें होतें. राजकीय 
धकाधकीच्या मामल्याबाहेरचे आपल्या दीघेकालीन 
चिंतनाचे विषय मुद्दाम चर्चेसाठीं रॉय ज्या चारदोन 
व्यक्तींपुढें काढीत त्यांत शास्त्रीजी प्रमुख होते. कित्येक 
वेळां या चर्चांना वेळेचें बंधनहि रहात नसे. रात्रीं 
तीन-तीन चार-चार वाजेपर्यंत चर्चा चालत, आणि 
त्यांत निघालेले प्रश्न दोघांच्याहि मनांत घोळत रहात. 

पक्षसंघटनेमध्यें शास्त्रीजी महाराष्ट्रपक्षाचे सरचिटणीस 
होते, पण त्या स्थानावरून त्यांचे पक्षांतील महत्त्व 
समजूं दाकणार नाहीं. पक्षाचे मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्गाक 
म्हणून त्यांना स्वतंत्र स्थान होतेंच. त्यांच्या साध्या, 
मोकळ्या व प्रेमळ आचरणामुळें सर्वाना ते आपलेच 
आहेत असें वाटे आणि आपलेच असावेत अशी 
इच्छाहि असे. आमच्या पक्षांतील अनुभवावरून, स्वतः 
रायपतिपत्नींचा अपवाद वगळल्यास सर्व क्षेत्रांतील व 
श्रेणींतील कार्यकर्त्यांच्या हृदयांत स्थान असलेला 
तर्कतीर्थासारखा दुसरा कोणीहि नव्हता असें निर्वि- 
वादपणें म्हणतां येईल. आपल्या विद्येमुळें व स्वभावा- 
मुळें तर्कतीथीनीं ज्याप्रमाणे हे स्थान मिळवले त्याच- 
प्रमाणे आपल्या वैचारिक निष्ठेमुळें अत्यंत त्रास व 
अडचणीहि सहन केल्या. प्रवाहाविरुद्ध पोहोण्यार्चे 
तें राजकारण निष्ठेवांचून करतां येर्णे अराक्य होर्ते. 
दहावीस हजारांची सभा गाजवणे सोपें आहे. पण 
दहापांच लोकांचें अभ्यासमंडळ आठआठ दिवस 
निरलसपणें चालवणे किंबा पांचपन्नास श्रोत्यांपुढें त्यांना 
मुळींच न रुचणाऱ्या विषयांचे तास-दोनतास प्रतिपादन 
करणे कठिण आहे. तर्कती थांना बोलबायचें म्हणजे कार्थ- 
क्रम यशस्वी झाला पाहिजे ही इच्छा निमंत्रकाची असेच. 
आणि त्याचप्रमाणें प्रयत्नहि होई. पण तो परिणाम- 
कारक न झाल्यास त्याविषयीं निमंत्रण देणाराला कस- 
लीहि प्रतिक्रिया न येतां त्याचा कामासंबंधी उत्साह 
कायम रहावा असेंच तर्कतीथांचें वागणे ! ते आले 
म्हणजे कुणीतरी ' पुढारी ' आला आहे अर्से वाट- 
ण्याऐेबजीं आपला एक मित्रच आला असून आतां 
विरोधकांच्या सगळ्या दांकाकुशंका आपण सहज वूर 
करूं दाकूं असे कुणाहि सामान्य कार्यकर्त्यांला वारे, 
तर्कतीर्थीच्या विद्वत्तेमुळें त्याला मूठभर मांस चढे; 
लाच्या वक्‍्तृत्वामुळे त्याला जोर येई ! राष्ट्रीय चळ- 
वळींत त्यांनीं भोगलेला तुरुंगवास या खडतर तपश्चरये- 


हर. डी यश 


-कखगघरचिघयचञ” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तकेतीथे लक्ष्मणशास्री जोशी 


पुढें कांहींच नव्हे असे म्हणावयास मुळींच हरकत 
नाहीं, € रोयवादी * झाल्यानें रॉय यांचा स्नेह मिळाला, 
पण स्थान, सत्ता, मोठेपणा सर्व कांहीं गमवावें लागलें, 
तथापि हा विचार राजकीय व वैचारिक निष्ठेमुळे 
कधींहि तर्कतीथीना शिवला नाही. रेयसाहेबांनीं फार 
मोठी देणगी मला दिली आहे. त्यांनीं मला महत्वा- 
कांक्षा जिकावयास समथ केलें. आणि मी मुक्त झालो. न 
असे ते एकदां सहज बोलतां बोलतां मला म्हणाले, 
साधनश्ुचितेचा आग्रह 

मात्र या खडतर प्रसंगांतून जात असतांना त्यांनीं 
आपली वैचारिक व वतेनक्रमाची पातळी कधींच 
सोडली नाहीं. १९४६ च्या निवडणुकीच्या दिव- 
सांत महाराष्ट्रांत सात्त्विक व्रत्तीचे व हळुवार मनाचे 
म्हणून प्रसिद्धि पावलेले एक कॉंग्रेसपुढारी वाईस 
गेळे व तेथील सर्भेत त्यांनीं तर्केतीर्थांना “ हे तर्क- 
तीथ कसले १ तर्कटतीथ, नव्हे मर्कटतीर्थ आहेत. ” 
असा अहेर केला. तकंतीर्थांनीं त्यांच्या सर्वे राजकीय 
मुद्द्यांना सडेतोड उत्तेरे दुसर्‍या दिवशींच्या सभेत 
दिलीं, लोक केव्हां स्फोट होतो याची बाट पहात 
होते, पण उत्तर देऊन झाल्यानंतर ते क्षणभर स्तब्ध 
झाले; आणि हंसून म्हणाले “ याव्यतिरिक्त त्यांचे 
जें भाषण होतें ते सवे त्यांचे सत्ये, शिवं, सुन्दरम्‌ 
आहे. त्याबद्दल मी काय बोलावे १ ” एकाद्या वाक्‍्यां- 
तच सभा खुलविण्याचें वा जिंकण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या 
वक्‍्तृत्वांत आहे. मुंबईतील एका सभेत “बंधुत्वाचा संदेश 
आम्हाला नवा नाहीं किंबा आमच्या सांस्कृतिक जीव- 
नाशीं विसंवादीहि नाहीं. आमच्या खानदेशांतील 
६ झऊ ' हा तुमच्या या आधुनिक “ भाई ? चा फार मोठा 
व जुना पूर्वज आहे” असें ताडकन्‌ बोलतांच सगळी सभा 
जवळजवळ कोसळलीच. पण हैं प्रभावी वक्तृत्व पूर्व- 
म्रहांशीं, विकारांशीं, भ्रामक व चुकीच्या कल्पनांशीं 
झगडा करण्यांतच त्यांनीं खर्ची घातलें; फड जिंकण्यांत 
वा मोठेपणा मिळविण्यांत नव्हे. आणि यामुळें आठेळे 
सगळे प्रसंग त्यांनीं अत्यंत आनंदाने सहन केले.“झापल्या 
राजकीय निठ्ठेसाठीं साधनछुचितेचा आग्रह धरणारा- 
कडून दोणमार व लाथाबुक्क्यांचा प्रत्यक्ष प्रसाद मिळा- 
छेला, केवळ महाराष्ट्रांतच नव्हे, तर अखिल प 
माझ्या माहितीप्रमाणे हा एकच पंडित आहे, पण 
त्यांच्या मनांत द्वेष वा कडवटपणा निर्माण झाला 


: एक थोर ' क्रियावान्‌ पंडित? 


नाहीं. आणि म्हणून आपलें कार्य करण्याच्या हेतून 
पुनः काहीं विशिष्ट परिस्थितींत ते त्याच समुदायांत 
आज दिसत आहेत. संघिसाधुत्व त्यांच्या जीवनांत अजुन 
कधींहि रिरळें नाहीं. ते तेथे पहाणाराला * संधी * व 
: साधणे ' या दोहोंचाही स्वतेत्र अथ न समज- 
ल्याकारणानें सगळीकडेच ' संधिसाधुपणा ' दिसतो 
असें म्हणार्वे लागेल. कार्यावरील निप्रेमुळें ते साधण्या- 
साठीं येणारी संधि घ्यावयास ते तयार असतात हें 
खरें ! पण ती घेतांना मूळ हेतूशीं विसंगत असें त्यांनीं 
कांहींहि केलेळें नाही अशी माझी समजूत आहे. 
त्यांच्यावर संघिसाधुत्वाचा आरोप करणें म्हणजे त्यांच्या 
सर्व जीवनाकडे पूर्ण दुलक्ष करण्यासारखे आहे. 
सोमनाथचें पौरोहित्य 

सोमनाथ-प्रतिष्ठापनेच्या वेळीं त्यांनीं स्वीकारलेल्या 
पौरोहित्यामुळें देखील तर्कतीरथौविपयीं थोडासा गेर- 
समज निर्माण झाला होता, परंतु तोहि बऱ्याच अशीं 
अकारण व त्यांच्यावर अन्याय करणारा होता असें 
वाटतें. ज्या विशिष्ट मंदिरावावत आणि विशिष्ट परिस्थि- 
तींत त्यांनीं तें कार्य स्वीकारळें ती ध्यानांत घेतली 
पाहिजे, कुणाहि मानवाला प्रवेशाचा आणि कुणाहि 
हिंदूला पूजेचा अधिकार असलेलें असे तें मंदिर आहे. 
आणि त्यामुळेच सगळ्या सनातनी मंडळींनीं नाकारलेले 
असें तें पौरोहित्य होतें. पुनरुज्जीवना-( 1867179- 
11811 )च्या आंदोलनाचे तें केंद्र बनणें अशक्य होतें व 
आहेहि. अक्या अवस्थेंत त्या कार्यांचा स्वीकार केल्या- 
बद्दल तकती थावर नाराज होण्याचे कारण नाहीं. 
तर्कतीथीच्या मनावर अजूनहि धार्मिक भावनेचा 
पगडा आहे, तिळा मनांत खोलवर स्थान आहे ही 
गोष्ट या प्रसंगाने स्पष्ट झाली. पण त्यांतहि रागावण्या- 
सारखें काहीं नाहीं. ठेंच लागेपर्यंत नास्तिक अनेक 
असतात. यांत पहिला दगड कुणी मारायचा हाच 
खरा प्रश्न आहे. शिवाय, पौरोहित्याचा व्यवसाय त्यांनीं 
अजून टाकलेला नाहीं. तेव्हां त्या प्रसंगावरून झालेला 
श]ैरसमज हा वव्हैशीं अस्थानींच होता असे म्हणावें 
लागते. त्या प्रसंगीं त्यांची ' एथ्वीप्रदक्षिणा ? सुरूं 
झाली असून ते पुनः मूळपदावर येऊन थांबणार अशी 
टीका त्यांच्या एका स्नेह'भाने केळी होती असें मला 
स्मरते, त्यांच्या वैचारिक भूमिका वेळोबेळीं बदलतात 
असा या टीकेचा अर्थ असल्यॉशू ती टीका अगदींच 


४५ 


अनुक्रमणिका 


हर: 2. हड 1 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


उथळ आहे. प्रथ्वीप्रदक्षिणा हें एक महापुण्य 
आहे. प्रदक्षिणा केल्यानें माणूस मूळपदावर आल्या- 
सारखा दिसतो तो केवळ आभास होय. त्याचे 
व्यक्तित्व मध्यंतरींच्या काळांत कितीतरी विकसित व 
संप्न झालेलें असतें. तिकडे दुलंक्ष करून, आपण 
घट्टपणे राहिलों तिथेच तो पुनः येत आहे अशा 
भ्रामक समजुतीने समाधान मानून घेण्यांत वा तें 
स्थान सोडल्याबद्दळ त्यांच्यावर टीका करण्यांत काय 
अर्थ आहे? 


भारतीय नवजीवनाचे प्रतिनिधि 


तर्कतीथौना “ साहित्यिक ' म्हणाबयाचें कीं नाहीं 
या शुष्क वादांत येथें पडण्याचें कारण नाहीं. ते रसिक 
आहेत. साहित्यसमीक्षेच्या क्षेत्रांत त्यांचा अधिकार 
मोठा आहे. गोमंतक, मुंबई, इंदूर व 
व॒बडोदें-या चार साहित्यसंमेटनांतील त्यांच्या 
अध्यक्षीय व इतर भाषणांवरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. 
उच्च अभिरुचीचे, व्यापक सौंदर्यदृष्टि असलेले ते 
एक विचारवंत आहेत. सर्जनशील साहित्य त्यांनीं 
निर्माण केळे नाहीं हें खरें ! पण सर्जनश्ीलतेचे मार्गच 
आज वंद झाल्यासारखे दिसत आहेत. प्रतिभेचे झरे 
आटत आहेत. जीवनाविषयींची श्रिसारी हीच आज 
जीवनदृष्टि होऊं पहात आहे. वणा किंबा वैफल्य हेच 
आजच्या सर्जनाचे परिपाक आहेत. नवजीवनाचीं केवळ 
“स्वप्नच” आणि तीं देखिल ' अंधुक ! स्वरूपांचत दिसत 
आहेत. मनोरथांचें “ होण ” होत आहे. अक्र परि- 
ल्थितींत, निर्मितीचे मार्ग पुनः खुळे व्हावेत, प्रतिभेला 
बहर यावा आणि जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत तिचा मुक्त 
विहार सुरू व्हावा यासाठीं मानवी जीवनाचा आणि 
सस्कृतीचा अर्थ शोधण्यांत ज्यांनीं आयुष्य घालविले 
व अजूनहि त्याच कार्यांत जे गढलेळे आहेत अद्गा 
विचारवंतांचीच गरज आहे. आणि तर्कतीर्थ हे अज्ञा 
विचारवंतांपेकीं एक होत. भाई रॉय यांनीं एकदां 
म्हटल्याप्रमाणे “ भारतीय नवजीवनाचे ते एक 
प्रतिनिधि आहेत. ” (५ ॥ ग 01 100181 
1061818881106? ), 


४६ 


अनुक्रमणिका 


6७ ९8०७५० 
तकंतीथाचें निवासस्थान 

“ कृष्णानदी वाईमधून सरळ रेषेंत पश्चिमेकडून 
पूवेस वहात आहे. येथें कृष्णेच्या उत्तर तीरावर सात 
आळींचे मजवूत बांधळेळे चिरेबंदी घाट एका 
ओळींत लागलेठे आहेत. गुरुवर्याचें वसतिस्थान 


गंगापुरीच्या धाटावर आहे. ते येथें गेळीं पन्नास वर्षे 


निरंतर वास करीत आहेत. या घाटाच्या दोन्ही टोंकांना 
पिंपळ ब वड यांचे मोठे वृक्ष चिरेबंदी पारांच्या पक्क्या 
अधिष्ठानावर उभे आहेत. वाईच्या भोंवतालीं सर्व 
बाजूंनीं वेढणारे लांबलचक पसरलेले सह्याद्रीचे फांटे 
नभोमंडळाला मिडलेले दिसतात. पू्वैस चंदन व वंदन 
किल्ल्यांचे दुरून दरांन घडते. या किल्ल्यांच्या पाटी- 
मागूनच उषा मंगलरूप धारण करून प्रकट होत असते. 
उंच पर्वेतांच्या परिसरांतच उषा, संध्या, मध्याह 
इत्यादि दिवसरात्रींचे विभाग, छायाप्रकाश्यांचीं वैचित्य- 
पूर्ण वैभवें अधिक चांगल्या रीतीने प्रकट करतात. 
एकाच वेळीं देखीळ भिन्न स्थलांवरून भोवताली 
पसरलेळें एकाच प्रकारचें विश्व भिन्न प्रकारचे दिसते. 
सपाट प्रदेशांत स्थळकालांचें हें मायामय विविध स्वरूप 
अनुभवास येत नाहीं, वाईच्या परिसरांतीळ निसगं- 
देवता वेदिक मंत्रांच्या प्रतिभेने उत्तेजित झाल्यासारख्या! 
दिसतात, शाश्वत वेदमंत्रांनीं हा भाग भारून टाकला 
आहे असा पुष्कळ वेळां भास होतो आकाशा, प्रकाश, 
वाद्यु, जल व पृथ्वी या देवता आपल्या अनंत शक्तींना 
दृष्टीच्या व प्रत्यक्ष अनुभवाच्या मर्यादेत येथें आविष्कृत 
करतात, येथें समुद्र नसला तरी पर्वतांच्या रांगा उलछेवून 
येणारे प्रचंड मेघ अनंत जल्देवतेचें वैभव दाखविल्या- 
शिवाय रहात नाहींत. पूर्वेच्या व पश्चिमेच्या पर्वतांचे 
उंच माथे तर सूर्यकिरणांच्या सप्तरंगी क्रीडेचे रॅगमहाळ्च 
बनतात, पूर्वेस व पश्चिमेस सकाळीं व संघ्याकाळीं 
मेघ व किरण संगत होऊन गंघर्वनगरें येथेंच घडवितात. 
सूर्य पूर्ण उगवला किंवा अस्ताला गेला म्हणजे हीं 
गंधर्वनगरें गडप होतात, हें सर्व निसर्गदर्शन वाईच्या 
घाटावरून नित्य होत असतें. ” 


णत, ती, ढक्ष्मणश्याखी जोशी ( १९५९ ) 


ला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति ब सारस्वत 


[ मराठी साहित्यसंमेलनाच्या दिछी येथील २७ व्या अधिवेशनांत दिनांक १ ओक्टोबर १९५४ रोजीं 
केलेल्या तर्कतीर्थ लक्ष्मणज्यास्री जोक्ली यांच्या अध्यक्षीय भाषणांतील मुख्य अंश. ] 


या भारतीय संस्कृतीच्या सुख्य केंद्राला व 
संघराज्याच्या मुख्य पीठाला अभिवादन करण्याकरितां 
हें संमेलन येथें मरत आहे. त्यामुळें मोठा सुंदर योगा- 
योग साधला आहे. आधुनिक भारताचे द्रष्टे न्या. मू. 
रानडे यांनीं मराठी साहित्य संमेलनाला इ, स. १८८५ 
सालीं जन्म दिला आणि त्या मराठी साहित्य संमेल- 
नाच्या ३७ साव्या अधिवेदानाचें उद्धाटन आधुनिक 
स्वतंत्र भारताच्या एका थोर दिल्पकारानें केळें आहे. 
या सुंदर योगायोगांत फारच मोठी उचितता व सूच- 
कता भरलेली आहे. 

या सूचकतेचा अभिप्राय असा आहे कां, 
भारतांतील माणसाने भविष्यकाळाकडे संपूर्ण दृष्टि ठेवून 
व भूतकाळाकडे पाठ फिरवून जीवनयात्रा केली पाहिजे. 
जरूर पडल्यासच सिंहावलोकनन्यायानें भ्रूतकाळावर 
नजर टाकावी, विश्वशांतीच्या शक्तीने भरलेळी एका- 
त्मक परंतु देशकालपरत्वे उत्पन्न होणाऱ्या वैश्िष्ट्यांना 
संवादीपणें अंतभूत करणारी मानवसंस्क्ृति हें या यात्रिचें 
अंतिम उद्दिष्टट्थान आहे, भारतीय संस्कृति ही त्याच 
विश्वव्यापी संस्कृतीचें एक स्वतंत्र आविष्करण आहे, 
असेंहि द्दीन या उद्दिष्टांत समाविष्ट आहे. महाराष्ट्रांतील 
भारतीय संस्कृतीचा विशिष्ट आकार या दरानांतहि 
प्रंकटपणे अंतभ्रूत झाला आहे. या अभिप्रायाची 
उपपत्ति अज्ी आहे : आत्मविकासाची सवेव्यापी 
मानवी प्रेरणा एकात्मक मानवी संस्कृति निर्माण करीत 
असते. परंतु ती प्रेरणा स्वातंत्र्यान्वेदी असल्यामुळें 
भिन्न कालांत व भिन्न देशांत वसत असलेल्या मान- 
बांच्या संस्कृतीचे वैशिष्टयशाळी आकारहि निर्माण 
करीत असते. संस्कृतींची प्रादेशिक वैचित्यें मानवी 
स्वातञ्याचींच गमकें होत. संकुचित सांस्कृतिक 
संघर्ष पुरातनकाळापासून सुरू आहे. असे इतिहास 
दाखवितो हें जरी सत्य असलें तरी हा संघष आता 
यापुढीळ मानवी प्रगतीकरितां ब सावेभाम मानवी 
विनाश टाळण्याकरितां समास्त व्हावयास पाहिजे, हैं 
अधिक महत्त्वाचें सत्य होय. मानवी स्वातंत्र्याच्या 
तत्त्वाचा स्पष्ट जाणिवेने निष्ठापूवैक अंगीकार करणारीं 
माणसे सांस्कृतिक प्रयत्न जितके अधिक करीत जातील 


तितका तितका सांस्कृतिक संघर्ष लोपत जाईल व प्रादे- 
शिक संस्कृती संवादी बनतील, संवादित्व जसें समाना- 
कार घडविते तसें वैशिष्टयहि टिकवितें. 
साध्य व साधनें 

आम्हाला आमचें ध्येयवाद विचार व आचार यांचा 
योग्य समन्वय साधून विसंगति नष्ट करावयाची आहे. 
आमची ध्येयेंहि अनेक असून त्यांच्यांत विसंगतीहि 
पुष्कळ आहे, त्या विसंगतीमुळें आमच्या विचारांत व 
प्रयत्नांत दोष उत्पन्न होतात. आमच्यांत असलेली, 
मनुष्यस्वभावांत सुलभपणे आढळणारी जरठस्थान- 
पूजकता आमच्या उच्च नैतिक ध्येयांना बंधने धालीत 
आहे. ही विसंगाति, दोष व बंधनें निवारणारा सम- 
न्वयात्मक दृष्टिकोण आम्हास पाहिजे आहे. या दइष्ि- 
कोणाच्या आश्रयानें मानवी विश्व, भारत राष्ट्र आणि 
महाराष्ट्रासारखे अवांतर प्रदेश यांच्यांतील चळवळींत 
अविरोध स्थापन करणारें आणि त्याबरोबरच स्वतंत्र 
वैशिष्ट्यांचे पोपण करणारें साधन घडवावयाचें आहे. 

अद्या प्रकारचें मुख्य साधन लोकशाही संस्कृति वा 
लोकशाही समाज हेंच होय. विश्वव्यापी मानवी सहानु 
भूति व तिच्यांतून निष्पन्न होणारीं स्वातंत्र्य, समता व 
बंधुत्व हीं बोद्धिक तत्त्वें जीवनांत उतरणं व अनुभवणे 
या गोष्टींची गरज त्याकरितां आहे. मानवी स्वातं- 
ञ्याच्या तत्त्वाच्या आश्रयाने विविध संस्कृतींचें स्थिर 


वैशिष्टय राखलें जातें. परंतु त्याबरोबरच त्यांतील संकु- 


चित बंधनांचा विध्वंस करणारी प्रत्रत्तीहि निपजते, 
समतेच्या तत्त्वाचा आश्रय केल्यानें भौतिक व आध्या- 
त्मिक समृद्धीचे सावेजरिक वितरण करणारी चळवळ 
वाढीस लागून तदनुरूप सामाजिक व राजकीय संस्था 
असित्वांत येतात, विश्वबंधुत्वाच्या तत्वाचे अवलंबन 
केल्याने स्वयेप्रेरेत मानवी सहकार्याला सर्व प्रकारच्या 
मानवी प्रयत्नांच्या क्षेत्रांत प्राधान्य येतें व त्यामुळे 
प्रादेशिक, राष्ट्रीय ब जागतिक स्पर्धा हतवीर्य होते. 
लोकरिक्षणाशिवाय लोकशाही संस्कृति व लोकशाही 
समाज निर्माण करण्याची प्रक्रिया सफळ होऊं शकते 
नाहीं. कारण विकसित स्वतंत्र व्यक्तींचा समाज 
म्हणजेच लोकशाही समाज होय, लोकशाही संस्कृति 


न. भा. ७ ७ 


अनुक्रमणिका 


हर १-2. हड यश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ननभारत 


अशाच समाजाचें आविष्करण असतें. अश्या सामाजिक- 
तेची घडण शिक्षणद्वारा वाड्मय व॒ कला करीत अस- 
तात, कारण, वाड्मय आणि कला हें आध्यात्मिक व 
उदात्त अशा परस्पर सहयोगाचे एक उच्चतम साधन 
आहे. वाडयय व कला यांच्या उत्कृष्ट संवर्धनाच्या 
योगाने भाषा प्रगल्भदेस येतात, प्रगल्मदशेस आलेल्या 
मातृभाषांच्या योगानें सार्वत्रिक लोकशिक्षण देणे शक्‍य 
आहे. प्रगल्मदशेस आलेल्या प्रादेशिक मातृभाषा ही 
भारतीय लोकशाहीची एक मुख्य गरज आहे. 
सामर्थ्यशाली एकराष्ट्रीयत्व निर्माण करण्याचा उद्देश 
सफल करण्याकरितां प्रादेशिक मातृमाषांची वाढ कर- 
णारें साहित्य कसे निर्माण होईळ हा साहित्य संमेल- 


नांच्या चिंतेचा व चिंतनाचा विषय होय. सरकार व : 


'ळोक, साहित्यिक व पंडित, शिक्षणसंस्था आणि शिक्षक 
यांना यासंबंधीं मार्गदर्रांन करणें हें आपल्या वर्समान 
'साहित्यसंमेलनांचे मुख्य प्रयोजन होय. परंतु हेहि येथें 
प्रामुख्याने लक्षांत ठेवळें पाहिजे कीं, साहित्याच्या 
वाढीची व्यवस्थित योजना संमेलने जरी आखू दाकतात 
तरी त्या योजना अमलांत आणण्याची मुख्य जबाब- 
दारी अखेरीस व्यक्तिगाः साहित्यिक, प्राध्यापक व पंडित 
यांच्यावर पडत असते. 
बाऊमय तप 

साहित्यिक, प्राध्यापक व पंडित यांना त्याकरितां 
सरस्वतीची आराधना व साधना करावी लागते. सुर- 
सुंदरी सरस्वतीचे ध्यान रमणीय असते; परंतु तिची 
साधना सिद्ध होण्यास दीर्घ काल प्रसर तपश्चर्याच 
करावी लागते, प्रवर तपश्चर्थेचे कष्ट सरस्वतीच्या सुंदर 
घ्यानामुळेंच सुसह्य होऊन समाधान देत असतात, 
त्यामुळेंच प्रज्ञामय सविकल्प समाधि साधून साहित्याची 
सरस फले सरस्वतीच्या प्रसादाने प्रात्त होतात. आदि- 
पुरुषाने अभिध्यानरूप महातपांतून हे विश्च निमिलें 
असें बेद वारंवार म्हणतात. हे वेदांचे म्हणणें मानवी 
विश्वास म्हणजे संस्कृतीस अधिक समंजसपणे लागू पडते. 
अगणित युगांच्या चिरतन महातपस्येतूनच माणसांनी 
सेस्कृतीचें विश्व निर्माण केलें आहे, असें इतिहासाचे 
सार आहे. साहित्य ही संल्कृति र्चणारी एक महान्‌ 
शक्ति होय. विश्वाचे अथ मानवी जीवपिंडांत भरले 
जात असतांनाच, मानवी मनाची रचना होत असते. 
विश्वाच्या अर्थांची किंबा अभिप्रायांची सुंदर रचना 


म्हणजेच साहित्य व कला होय, सन्ननशीलता हें मानवी संस्कृतीचे पहि ग्रहीत कृत्य 
क्ट 
डा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संस्कृति ब साहित यांचा संबंध 

जान ड्युई याने कला आणि संस्कृति यांच्या संतरेधाचें 
विवेचन करतांना असें म्हटळें आहे कीं, “सौंदर्यानुभूति 
हा एक आविष्कार आहे, तो संस्कृतीच्या चरित्राचे 
किंवा इतिहासाचें सुंदर प्रदरीन किंवा नोंदलेळें प्रमाणपत्र 
असंत. हा आविष्कार संस्कृतीच्या विकासाच्या संवधे- 
नाचे साधन बनतो आणि तो संस्कृतीच्या गुणाचे 
समथेन करणारा अखेरचा निर्णय असती.” (1 8४ 
'४])९181108 प. ३२६ ), 

साहित्य हे संस्कृतीच्या पाश्वभूमीवर जन्मते. 
संस्कृति म्हणजे मानवी जीवनाचें बिकासशीळ असें 
सर्वागीण रूप होय. जीवनाचा अभिप्राय व्यक्त करणा- 
र्‍या वैचित्र्यशाली संकेतांची सचना हेंच तें रूप होय. 
स्वतःच्या अंगांतून सतत बाहेर प्रसरण पावणाऱ्या 
प्रकाशवल्यांत जशा देवता राहतात, तसा मनुष्य 
संस्कृतीच्या आत्मनिर्मित तेजोवल्यांत राहतो. संस्कृति 
हेच मनुष्याचे लक्षण होय. अर्न्‌स्ट्‌ कॅसिरेर्‌ ( 1111181 
988161 ) म्हणतो कीं “ मनुष्याचे तात्त्विक रूप 
किंवा स्वभाव काय आहे याचे उत्तर एकाच प्रकारच्या 
लक्षणाने देतां येते. ते लक्षण मानवाच्या कर्माशीं 
संबद्ध आहे, त्याच्या स्वभावघरनेशीं नाहीं.... मनुण्या- 
चें उत्कृष्ट लक्षण, बैलक्षण्यदर्शीक खूण म्हणजे, त्याचा 
आध्यात्मिक वा आधिभौतिक स्वभाव नव्हे, तर त्याचें 
कमे होय. कर्म किंवा मानवी प्रयत्नाची पद्धति हेंच 
मानव्याचे वल्य होय. भापा, पुराणकथा, धर्म, कला, 
विज्ञान, इतिहास हे या वलयाचे विभाग होत. ” 
(87 8889) 0 ७71 ४. 67-68 ), 

साहित्य किंवा ललितकला मानवी संस्कृतीचाच 
आविष्कार असतो. विद्या व व्यावहारिक अनुभव 


- आत्मसातू केल्यावरच संस्कृति साहित्याच्या व कलेच्या 


कळया घरते. जीवनाची सहजरीतीने उमलणारीं तां 
फुले आहेत. तीं स्वतःसिद्ध व रमणीय असतात यांत 
शंका नाहीं. परंतु तो जीवनाचा अर्थ असतो. तें 
जीवनाचे कार्य व अंग असतें; तें जीवनाहून निराळे 
नसते. जीवनाप्रमाणेंच कला व साहित्य प्रवाही, परि- 
वर्तनशील व इतिहासवद्ध असंत . 

न संस्कृतीच्या मीमांसेचीं आणि कलेच्या सीमांसेचीं 
मोलिक ग्हीत कृत्यें बा तत्वें एकच आहेत, स्वतंत्र 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति घ सारस्वत 


: होव. स्वतःला आणि भोंवताळच्या विश्वाला वद्‌लण्याची 
आंतरिक गरज सर्जनशीलता निर्मिते. स्वतःला व 
निसर्गाला वदलल्याशिवाय मानवी अस्तित्व टिकाव 
धरूंच दाकत नाहीं. नैसर्गिक स्वरूपांतळे ईश्वरसृष्ट विश्व 
माणसाच्या उपयोगाचें नाहीं. त्याकरितां माणसास 
त्याच्यावर संस्कार करून ते सुधारावें लागतें, इंश्वरसृष्ट 
विश्वाला मानसिक वा भौतिक आकार. दिल्याशिवाय 
तें भोगतां येत नाहीं. देवाने दिलेला देह किंवा निसर्ग 
सुधारण्याची क्रिया म्हणजे संस्कृति-निर्मिति. ती 
माणसाला अपरिहार्यपणानें करावी लागते. व्हॅन गो 
( १७॥ (080 ) ने म्हटलें आहे कीं, “ मला 
असे अधिकाधिक वाटूं लागळें आहे कीं, इंश्वर कसा 
आहे याचा निर्णय या जगावरून कोणीहि करूं नये, 
हें जग म्हणजे त्यानें तयार केलेला आराखडा आहे 
व तो नीट उतरला नाहीं. ” या जगांतील न्यूनतेचा 
परिहार करणें व त्याला अधिक उदात्त र्प देणें ही 
संस्कृतीची प्रक्रिया होय, 

संस्कृतीचा विकास हा संस्कृतीच्या स्थेर्यावर अवलं- 
बून असतो. संस्कृतीचे दुसरे मूलभूत गृहीत कृत्य 
मानवाने निमिलेल्या मूल्यांचा संग्रह व सातत्य टिकवि- 
ण्याची पद्धति हें होय, यालाच परंपरा म्हणतात. 
मनुष्याचे मन जं जे कांहीं नवे निर्माण करते वा प्राप्त 
करून घेतें; त्याचा संचय केल्याशिवाय प्रगति होऊंच 
शकत नाहीं, स्थेर्याकरितां व प्रगतीकरितां परंपरा 
अस्तित्वांत यावी लागते. स्मरण व अनुकरण हाँ 
परंपरेचीं कारणं होत. परंपरा अधिक टिकाऊ करण्याचें 
कार्य कलेने व साहित्याने चांगळें होतें. विश्व व॒ जीवन 
हा सारखा बदलता अनिरुद्ध प्रवाह आहे. बांलकांचें 
स्मित, फुलांचा व फळांचा ताजेपणा, योवन इत्यादि 
सर्व चंचळ आहे. उपा येते आणि जाते, वीर पुरुष, 
संत व ब्रटे आपळें काय संपवून पुनः कधींच दशन 
देत नाहींत, त्यांची आश्याच करायला नको, त्यांचे 
पावन स्मरणहि दिवसेंदिवस अस्पष्ट होत जाते. कला 
व साहित्य, त्यांचें चित्र व चरित्र दृदयंगमयणे रगदून 
भूतकाळच्या आड गडप झालेल्या घटनांना पुनः 
वर्तैमानकाळाच्या प्रकाशांत आणून ठेवते. जे क्षणिक 
आहे त्याला स्थिरत्व आणणे हें कळेचें विशिष्ट काय आहे. 
इतिहासाच्या विशिष्ट काळखंडांतच विशिष्ट कळा निर्माण 
होत असतात हें जरी खरें अतळें तरी तो विशिष्ट 


अनुक्रमणिका 


कालखंड समाप्त झाल्यानंतरहि पलीकडे अभिजात 
कला टिकाव धरतात. इतिहास असेंहि दाखवितो कीं, 
भूतकालांतील अनेक संस्कृति विराम पावल्या असल्या 
तरी त्यांच्या कलांचे कांहीं नमुने अजून रिळूक राहिळे 
आहेत. भिन्न दिक्कालांतीळ मानवांना आकर्षित 
करून ते नमुने अजूनहि हषवितात व सहानुभूति 
निर्माण करून गत संस्कृतींबद्दल मनाला खिन्न बनवितात. 

संस्कृतीच्या मुळाशीं असलेली स्जेनदाक्ति आणि 
कलेच्या आणि साहित्याच्या मुळाशीं असलेली सजन- 
शक्ति यांचे सामान्य रूप व बीज एकच आहे. तसंच, 
कला व साहित्य. हें संस्कृतीचे उत्कर्षास पावलेले 
आविष्करण आहे असे मानल्यास संस्कृति किंधा विविध 
विद्यांचा विस्ततार यांच्या पाश्वेभूमीवस्च अभिजात 
साहित्य व कला निर्माण होण्याची राक्‍यता सिद्ध होते. 
कलेच्या सजेनशक्तीवरीलळ अज्ञानवधनांचा नाश कर- 
ण्याचें उत्कृष्ट साधन त्या त्या वेळची ज्ञानसंपदाच होय. 
ही ज्ञानसंपदा सर्जनशाक्तीच्या म्हणजे प्रतिभेच्या संचा- 
राचे मार्ग निर्वेध करते. प्रतिमेला आवश्‍यक असलेल्या 
विषयांची व मूल्यांची समृद्धि तिच्यांत भरलेली असते. 
या बौद्धिक समृद्धीमुळेंच प्रतिभेचे चैतन्य अधिक 
तरल, सूक्ष्म व व्यापक बनते. 

संस्कृतींना व राष्ट्रांनाहि सोंदर्यगुण किंवा कलेचा 
आकार त्यांच्या सामर्थ्येद्याळी व कीर्तिश्ाळी युगांत येत 
असतो, हें साहित्यिक प्रतिभेला प्रतीत व्हावे लागते. 
अशा तऱ्हेचा सौंद्येगुण किंवा कठेचा आकार कल्पनेच्या 
दृष्टिपथांत आल्याशिवाय जीवनाचा तारतम्ययुक्त सारा- 
सार विचारच प्रतिभेला करतां येणार नाहीं. “ ग्रीस हें 
एक विद्याळ यश होतें आणि रोम म्हणजे एक ऐश्वर्य 
होतें ” असा जेव्हां निदेश केळा जातो तेव्हां त्याचा 
अर्थ संस्कृति ही मानवनिर्मित विशाळ कला होय 
असाच होतो. विशाळ यश आणि ऐश्वर्य हे सौंदयगुण 
आहेत. शेळे म्हणतो कीं, “ रोमचे खरेखुरे काव्य 
रोमच्या संस्थांच्या र्पाने जगत होतें. सुंदर, सत्य 
आणि ऐश्वयेशाळी असे अंद त्या संस्थांत अंतभूत झाले 
होते. त्या संस्था निर्माण करणाऱ्या शक्तीनेंच हेंहि अंद 
निर्माण केळें असले पाहिजेत. त्या अंश्यांचें वास्तविक 
स्वरूप विचारांत घेऊनच कल्पनाशक्तीने ते सौंदर्य 
निर्माण केळे असलें पाहिजे.” (_]४०061'11 1158975 
11 070187, ॥?. 162) 


3 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नवभारत चे: 
७५ च» 
अमृतमहोत्सवी > > 
रि 


97/”- 


94 
शि शॉ. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नबॅभारत 


संस्कृतीचे ज्ञान म्हणजेच मनुष्याचें ज्ञान होय. 
हेगेलनें “ निसगांतील सर्वांत सुंदर आकार म्हणजे 
मानव होय ” असें विधान केलें आहे. अनुभवाची 
संपत्ति हेंच माणसाचें आत्मगत ऐश्वर्य होय. म्हणूनच 
कसल्याहि प्रकारचा चांगला-वाईट, समम्र व उत्कट अनु- 
भव साहित्यांतून किवा कलेतून मिळतो, तरी साहित्य 
व कला सुंदरच ठरते. हेगेलचें मत सत्य मानल्यासच 
साहित्याच्या व कलेच्या सौंदर्याची उपपात्ते लागते. 
सुंदर व कुरूप, भयानक व शांत, शोककारक व आनंद- 
दायक अद्या सर्व प्रकारच्या विषयांचा साहित्याने व 
कलेनें दिलेल्या अनुभवांत सोंदर्यगुण कां येतो याची 
उपपत्ति त्याशिवाय लागणार नाहीं. जीविताचा वैचित्र्यपूर्ण 
अर्थ ब अनुभवाचे सार जेथे जेथे संचित केळें असेळ 
ते सर्व संकेत कलेच्या सामग्रींत अंतर्भूत होतात. 


भारतीय साहित्यशास्त्रकारांनीं विद्यांचा कलेशीं असले- 
ला हा संनिकर्ष चांगल्या रीतीनें दाखवून दिला आहे. 
रुटटप्रणीत काव्यालंकार या ग्रंथामध्ये प्रस्तावनेत म्हटलें 
आहे कीं, “ असाराचा निरास व सारग्रहण केल्यानेच 
चारु काव्याची निर्मिति होऊं दाकते. अशी विवेचक 
योग्यता लाभण्याकरितां प्रतिभा, पांडित्य व कोंदल या 
तिन्हींचा संगम व्हावा लागतो. ” काव्याल॑कारामध्यें 
प्रतिमेस शक्ति, पांडित्यास व्युत्पत्ति व कोशळास 
अभ्यास अशा संज्ञा दिल्या आहेत. व्युत्पत्तीचें विवरण 
तेथ असे केळें आहे “ छंद, व्याकरण, विविध कला, 
लोकस्थिति आणि पदांचे व पदार्थांचे विशेष ज्ञान 
यांच्या योगाने उत्पन्न होणारा युक्तायुक्तविवेक म्हणजे 
व्युत्पत्ति होय, यासच ओचित्याचें परिज्ञान असेंहि 
म्हणतात. ” यासंत्ंधीं काव्यालंकारकार पुनः असेंहि 
सांगतात कीं , “ मीमांसा व तकंशास्त्र यांचीहि कवीस 
गरज असते. त्यांच्या योगानें वाणीवर संस्कार होतो. 
अक्या वाणीचे सुंदर काव्य हें फल होय, ” 

राजशेग्वरानें काव्यमीमांसेंत * कविरह्स्य ? प्रकरणांत 
हा विचार विस्तारानं व निराळ्या स्वरूपांत आहे. तो 
म्हणतो; “ कोटिल्यादिकांनीं आन्वीक्षिकी ; नेयी, वार्ता 
व दृंडनीति असे विद्यांचे चार वर्ग सांगितले आहेत. 
या चार विद्यांच्या पेक्षां भिन्न पांचवी साहित्यविद्या 
होय, ही विद्या खरोखर चारी विद्यांचा निष्यंद होय. ” 
निष्येद म्हणजे पाझर, आन्वीक्षिकी म्हणजे तत्त्वज्ञान, 
घयी म्हणजे धर्मज्ञान » वार्ता म्हणजे अर्थोत्पादक कळा 


५७ 


अनुक्रमणिका 


व अर्थव्यवहार, आणि दुंडनीति म्हणजे राज्यशास्त्र 
होय. हाच विचार पुनः निराळ्या रीतीने राजगेखरानें 
तेथें व्यक्त केठा आहे. तो म्हणतो कीं, [ याजञ- 
वल्क्यादि ] आचार्यांनी चार वेद, प्रडंगे, मीमांसा, 
तर्कशास्त्र , पुराणं आणि धर्मश्ासत्र अशीं चोदा विद्या- 
स्थाने सांगितलीं आहेत. परंतु या सर्व विद्यास्थानांचेंहि 
आश्रयस्थान असलेलें पंधरावे विद्यास्थान काव्य होय. 
सर्व शास्त्रे काव्याच्या मार्गे धांवत असतात. ” राज- 
देखरानें याच विचारास अनसरून साहित्याची 
व्याख्या केली आहे. “ ठाव्द व अर्थ यांचा योग्य सह- 
भाव जेथें असतो ते साहित्य होय, ” येथें * अर्थ ? 
शब्दाचा अभिप्राय पूणपणे वरील संदर्भास अनुसरून 
घ्यानांत घेणें जरूर आहे. काव्यशव्दानें गद्याचाहि 
अंतर्भाव साहित्यशास्त्रकार करतात. 

साहित्यकारास व कलाकारास स्वतःच्या पूर्वी व 
समकालीन जीं साहित्ये व कठा निर्माण झाल्या अस- 
तील त्यांचाहि परामर्श धेऊन अभ्यास करण्याची आव- 
इयकता असते. त्याला मोठेंच सारस्वत तप आचरावे 
लागतें. क्रान्तदर्शी म्हणजे कवि, ही व्याख्या लागूं 
पडेल असें काव्य त्याशिवाय निर्माण होत नाहीं. पूर्व 
सूरींची दृी जेथपर्यंत पोंचली त्याच्या पलीकडे त्याचो 
दृष्टि जाऊं शकली तसच तो क्रान्तदर्शी ठरतो. त्याच्या 
पूर्वीच्या माणसांनी निर्माण केलेल्या सोंद्यीच्या नंदन- 
वनांतच त्याची तपोभूमि असते, स्वर्गावर हा झाला 
असतां तो परतविण्याकरितां दुष्यताला आपला रथ 

घेऊन स्वर्गात जावें लागलें होते तेव्हां तेथे देखीळ 

त्याला कडपींची तपोवनभूमि दिसली, कल्पत्रक्षांच्या 
वनांमध्ये केवळ वायुभक्षण करून व अप्सरांच्या संनिध 
सयम राखून रतनशिलांच्या प्रासादामध्ये ध्यानस्थ बस- 
ठेळे मुनि त्याला दिसले, ् 

साहित्याला आवदयक. असलेली अजी पाश्वेभूमि 
प्रत्येक काव्याच्या प्रणेत्याला व्यक्तिशः लाभो अथवा न 
लाभो परंतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यापक संस्कार 
कवीच्या मनावर व वाणीवर व्हावेंच लागतात. विशे 
षतः युगचेतन्याचें प्रतीक म्हणून जे साहित्य मान्यता 
पावते त्याला .असें ब्यापक व ऐश्रयेसंपन्न अधिष्ठान 
प्राप्त व्हावेच लागते. 

येथें या संदभात असा एक विदेप मुद्दा व्यानांत 
घेतला. पाहिजे कीं, तत्त्वज्ञानांचा साहित्याशी असलेला 


ला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति ब॒ सारस्वत 


संबंध निराळ्या प्रकारचा असतो. तत्त्वश्ानांतीळ 
कल्पना अमूत व कोरड्या असतात, त्यांतील विचार परोक्ष 
असतो, याच्या उलट, त्याच कल्पना व तेच विचार 
ललित साहित्यांत उतरतात तेव्हां त्यांना मूर्त, व्यक्त 
व॒ प्रत्यक्ष आकार प्रास होतो. शास्त्राचे शुद्ध सिद्धान्त 
व त्या सिद्धान्तांची नमुनेदार उदाहरणें यांच्यांतल्या 
भेदाप्रमाणें हा मेद आहे. तत्त्वज्ञान सर्जनशील वाड्य- 
याशीं संवद्ध कसे असतें यासंबंधीं भवभूतीनें मालती- 
माधवाच्या प्रस्तावनेंत समर्पक विवरण केळें आहे. तो 
म्हणतो “ वेदाध्ययन किंबा उपनिषदे, सांख्य व योग 
या दर्शनांचें ज्ञान यांचें कथन नाटकास कांहीं उपयोगी 
नाहीं. प्रगल्भ, उदात्त व भारदस्त अर्थ नाटकांत 
असला म्हणजे तेंच पांडित्य व बौद्धिक शुद्धि यांचे 
गमक ठरतें. ” परंतु शास्त्राचा प्रत्यक्ष अभिप्राय सुंदर 
स्वरूपांत सांगणारेंहि काव्य असतें. असें काव्य करणारास 
राजशेखरानें शास्त्रकवि अशी संज्ञा दिली आहे. शास्त्र- 
कवीचें वर्णन करतांना राजशेखर म्हणतो, “' जो अर्थ 
शास्त्रांत झांकळेला असतो किंवा बाजूला पडलेला असतो 
त्याचे स्पर्रीकरण करणारा, जें शास्त्रांत अल्प असते तें 
मोठें करून दाखविणारा आणि जें मोठें असते ते अल्प 
आहे असें दाखविणारा शास्त्रकवि होय, ” तात्पर्य असं 
कीं, तत्त्वज्ञान किंवा शास्त्र यांच्या अभ्यासाने कवीर्चे 
मन समृद्ध होतें. परंतु त्यामुळें त्याच्या स्वातंत्र्याला 
मर्यादा पडण्याचें कारण नाहीं, त्यामुळें केवळ त्याच्या 
क्रान्तदरित्वाला सामश्ये लाभ होतो, त्यामुळें वस्तु- 
तत्त्वाच्या अजून अज्ञात असलेल्या कक्षांमध्ये प्रतिभेचा 
प्रकाश पोंचूं लागतो. 

आद्य व वंद्य असा मराठी साहित्याचा विनय- 
स्तंभ म्हणजे ज्ञानेश्वरी होय, मराठी वाड्ययीन 
युगाची प्रारंभीची ती यशोध्वजा आहे. ज्ञानाच्या 
सर्व शाखांच्या पार्श्वभूमीवर वाढ्यायाचें पोषण व्हावें 
लागते, हें राजशेखरानें सांगितलेळें तत्त्व शानेश्वरीच्या 
प्रस्तावनेमध्यें सूचित केलेलें दिसतें, भारतीय प्राचीन 

पानें [»..४ कट्‌ 

विद्यांच्या विस्ताराची गणेद्याच्या रूपानें मते कल्पून 
तिचें वंदन मंगलाचरण म्हणून ज्ञानेश्वरांनी केळे 
आहे. आत्म्यांतच विद्या आणि कला यांची निर्मिति 
व स्थिति असते. म्हणून त्या गणेशदेवतेला आत्मरूप 
या शब्दाने निर्दिष्ट केळें आहे. ही सर्व बौद्धिक संस्कृति 
म्हणजे साक्षात्‌ शब्दत्रह्म होय , असे ज्ञानेश्वर महाराज 


अनुक्रमणिका 


म्हणतात. शब्दाकार होणारें मानवी चेंतन्य म्हणजेच 
शाव्दन्नह्म होय. शब्दतव्रह्माची कल्पना वस्तुतत्त्वाची 
दर्शक आहे. ग्रीक संस्कृतीतील 1,08ए8 व शाब्दब्रह्म- 
यांत अर्थसाम्य आहे. मनुष्याच्या बौद्धिक. संस्कृतीच्या 
विकासाच्या दृष्टीनें या संज्ञेचा महिमा अगाध आहे. 
त्यांतील अर्थ फार गंभीर आहे, शब्दाचा संकेत निर्माण : 
करणारा मनुष्यच स्वतःचें नवें विश्व म्हणजे संस्कृति 
निर्माण करूं शकला. वस्तुतच्वाला शब्दसंकेतांत अंतभूत 
करण्याची प्रक्रिया ही संस्कृतीची प्रतिनिधिभूत क्रिया 
होय. मानवी मन प्रातिभेच्या द्वारा जेव्हां स्वतंत्रपणे 
नोर्मेति करण्या'चा प्रयत्न करतें तेव्हांच कला निर्माण 
होतें. शब्दांचा उपयोग करून प्रतिभा जेव्हां निर्मति 
करते, तेव्हां प्रतिभेचे स्वातंत्र्य पूर्णतेस पोचते , कारण 
शाग्देतर माध्यमांचा उपयोग करीत असतां प्रतिमेला 
वाह्य जगावर अधिक अवलंबून राहावें लागते. म्हणून 
हेगेळ आपल्या सोंदर्यमीमांसेंत काव्य हा सर्व कलांतील 
उच्चतम प्रकार होय असें सांगतो. तो म्हणतो कीं,. 
“ जाता , ज्ञेय व माध्यम हें सवे माणसांतच समाविष्ट 
झालेळें काव्यांत दिसत असतें. शब्द व अर्थ मनाचेच 
घटक बनलेले असतात. इतर कलांच्यामध्यें बाह्य आणि 
आंतर हा भेद राहतो. मूर्ति , मंदिर , चित्र व संगीत 
यांचीं माध्यमे म्हणजे पाषाण, मृत्तिका, रंग व वाद्य किंवा 
श्वनि यांचें कलाकाराच्या बाहेरच अस्तित्व असतें. 
काव्याचें माध्यम राव्द होय, शब्द हा सुद्धां विचाररूप 
बनलेला असतो व विचार हा आत्म्यांतच असतो. असे हं 
विदिष्ट अद्वैत ध्यानांत धरून शाब्दन्नह्म ही संज्ञा वापरली 
आहे. माध्यम व अर्थ, यांची एकरूपता साधणारी व 
वाड्ययाच्या रूपाने प्रकट झालेली आत्मरक्ति अशा 
सूचक अर्थानें  राब्दब्रह्म ? ज्ञानेश्वरानें निर्दिष्ट केळे 
आहे. शब्दब्रह्म हें मोठें स्फूर्तिदायक तत्त्व म्हणून भार- 
तीय कवींनीं मानळें आहे, उत्तररामचरिताच्या उप- 
संहार<छोकांत भवभूति स्वतःसंबंधीं निदेरा करतांना 
म्हणतो कीं, “ दाब्दब्रह्मवेतत्या प्राज्ञ कवीची परिणतीस 
पोंचळेळी ही वाणी आहे, तिचें मनन करा ! ” 

या शाब्दब्रह्माचें व्यक्त रूप असलेल्या भारतीय सार- 
स्वतास प्रणाम करून नंतर ज्ञानेश्वरांनीं प्रतिमेस शार- 
देच्या ख्पानें आवाहिलें आहे. “ आतां अभिनव- 
वाग्बिलासिनी । जे चातुर्यकलामिनी । ते शारदा विश्व- 
सोहिनी । नमिळी मिया || ” असिनववाग्बिलासिनी 


4 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नवभारत चे: 
७५ च» 
अमृतमहोत्सवी > > 
रि 


)% 


94 
शि शॉ. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


यो विशेषणाने शारदा म्हणजे प्रतिभा असें सूचित 
होतें. कारण शारदा ही प्रतिभेची अधिष्ठात्री देवता 
भारतीय शास्त्रकारांनी मानिली आहे. '्वन्यालोककार 
म्हणतात ( १॥६ ) कीं, “ महाकवींची सरस्वती ही 
स्वादु अज्ञा वस्तुतत्त्वाचा निष्यंद निर्माण करतांना 
स्फुरण पावणाऱ्या अलोकिक अशा प्रतिभेला अभिव्यक्त 
करीत असते, म्हणूनच कवींच्या एवढ्या मोठ्या परं- 
परेनें भरलेल्या संसारांत दोन, तीम, चार किंवा पांचच 
महाकत्री म्हणून गणळे जातात.? ध्वन्यालोकाचे विवेचन- 
कार अभिनवरुप्त आपल्या लोचन नामक टीकेंत याच- 
प्रतिभादाब्दाची व्याख्या अशी करतातः “ प्रतिभा 
म्हणजे अपूर्व वस्तु निर्माण करण्यास समर्थ अशी प्रज्ञा 
होय. हिचा विशेष म्हणजे रसात्मक व विशद असें 
काव्य निर्माण करण्याचें सामर्थ्य होय. हिलाच भरत 
मुनीने कवींचा “ अंतगत भाव ? असे म्हटलें आहे. ?? 
: ललित साहित्याची व तत्त्वज्ञानाची परस्परांवर 
होणारी क्रिया व प्रतिक्रिया मनुष्याच्या मानसिक 
इतिहासांतळें एक मर्माचे स्थान आहे. पाश्चात्य 
देशांतील दोन अभिजात वाड्ययक्कती म्हणजे डांटे व गटे 
यांचीं महाकाव्ये होत. तत्वज्ञान वाड्याच्या सर्जनावर 
खोल प्रमाव कसा पाडते याचें मुख्य निदरशीन त्यांच्यांत 
मिळतें. थॉमस्‌ अँक्विनॉस याने युरोपचे मध्ययुगीन 
धॉर्मक तत्त्वज्ञान पूर्णतेस नेल्यानंतर; मध्ययुगाच्या 
अंतकालीं, नवजीवन चळवळीच्या प्रारंभीं, असामान्य 
महाकाव्य- * दिव्य सुखान्तिाका? ( 1) 1711 6 
(3011207 ) हे डांटेने निर्माण केलें. खिश्चन 
धार्मिक व नैतिक तत्त्वज्ञानाचे प्रतिभेने साक्षात्कारिटेळे 
आविष्करण ' दिव्यसुखान्तिका ' होय, यानंतर अनेक 
शतकें गेल्यावर युरोपियन आधुनिक तत्त्वज्ञानाला नवा 
बहर आला, हा बहर नवीन भौतिक विज्ञानांच्या परि- 
सरांत आला, या तत्वज्ञानाचे दीधे काळ अवगाहन 
केल्यावर जीवनाचा नवा अथे जर्मन कवि गरे 
याच्या प्रत्ययास आला, त्यानें ह्या प्रत्ययाचें प्र्यक्ष 
प्रमाण असलेळें मानवतावादाचें रहस्य व्यक्त करणारे 
“* फास्ट * हें पद्यात्मक नाटक लिहिलें. हें नाटक आघधु- 
निक युरोपियन संस्कृतीच्या सीमेचा लक्षक विजयस्तंभ 
म्हणून मानला जातो. 

न्यूटनने आधुनिक भोतिक विज्ञानाचा पाया 
रचल्यानंतर खिश्चन तत्त्वज्ञानाचा पाया उखडला गेला, 


भौतिक विश्वाची .यांत्रिक उपपत्ति आणि मानवी जीव- 
नाचें खिश्चन तत्त्वज्ञान यांच्यांत विरोध उत्पन्न झाला. 
या. विरोधावस्थंतील  त्रिटिदया वाड्ययाच्या किंवा 
काव्याच्या चळवळीचें मूलगामी समीक्षण व्हाइट्हेड 
याने , आपल्या “ विज्ञान व आधुनिक जगत? 
( उलंद्या 0९ दाते ॥७ ॥॥०तढ फळात) 
या पुस्तकांत केळे आहे. विज्ञानाच्या विविध शाखांनी 
प्रत्येकी विश्वाच्या एकाएका स्वरूपाचा जो विशिष्ट 
बौद्धिक अर्थ केलेला असतो व तत्संवंधीं युद्ध कल्पना 
तयार केलेल्या असतात, त्यांची तारतम्ययुक्त व्यवस्था 
लावणें हें तत्त्वज्ञानाचे कार्य होय , असें व्हाइट- 
हेडहि मानतो, परंतु त्याचें यासंबधी असें अधिक 
म्हणणे आहे कीं, तत्त्वज्ञान हे विज्ञानाने अजून न 
हाताळलेला किंवा विज्ञानास न दिसलेला जो विश्वाचा 
अर्थ असतो तो जमेस धरून तत्त्वज्ञानास विचार 
करावा लागतो. एकोणिसाव्या ऱातकांतीळ त्रिटिश 
काव्याच्या चळवळींत विज्ञाननिष्ठ तत्त्वज्ञानाने उजळ- 
लेला साक्षात्कार आणि त्याच्या विरोधी असलेला साक्षा- 
त्कार या दोहोंची प्रमाणे मिळतात, कांहीं टेनिसन, पोप- 
सारखे कवी विज्ञानाच्या विश्वासंबंधीं यांत्रिक उपपत्तीने 
गोंधळून गेळे. तारकांची नियमवद्ध आंधळी गति पाहून 
टेनिसनची मति कुंठित झाली. वर्डस्व्थ विज्ञाना- 
च्या संदेशाशीं बेपर्वा होऊन सागर आणि भमि 
यांच्यावर कोठेंच न तळपलेळा विलक्षण प्रकार पाहूं 
लागला, दोळे मात्र एरथ्वी आणि चंद्रमा यांचा विज्ञान- 
सुद्ध भाषेतला संवाद ऐकून डोळूं लागला, विज्ञानाचे 
नियम या विश्वसोदुर्याच्या रेखा होत, असें त्याला 
दिसते. प्रयोगशाळेंतीळ प्रयोग त्याच्या कल्पनाशक्तीला 
अधिक चेतना देऊं लागल्या. व्हाइटहेडचें असे मत 
आहे कीं, विज्ञानांतून निर्माण होणाऱ्या तत्त्शशानाशीं 
बेपर्वा असणारा साहित्यिक , साक्षात्कार या महत्त्वाच्या 
सत्याला आंचवतो; त्यामुळें त्याचा सौंदर्यगुण कमी 
प्रतीचा ठरतो; परंतु विज्ञानाची दखल घेऊन उतपन्न 
होणारी साहित्यिक साक्षात्ताराची प्रतिक्रिया स्वागता 
ठरते; मग ती वंडखोरीची का असेना. 
व्हाइडहेडच्यापेक्षां जॉन ड्युई याचें मत अधिकच 
निराळे व लक्षांत घेण्यासारखे आहे. त्याच्या मते 
विज्ञानांनीं केलेल्या अनुभवाचा अर्थ अबमानणारी 
केल ज्या साक्षाकारावर उभारळेली असते तो अज्ञाना- 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


ला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७५ ९ 
अमृतमहोत्सवी ॥>) > 
जि 


)% 


94 
शि शॉ. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति ब सारस्वत 


श्रित ब बाधित झालेल्या विचारांचा भावनाविवश 
दुराग्रहच होय; त्या साक्षात्काराचें किंवा अनुभवाचे 
आविष्करण असलेली कला आधुनिक युगाची प्रतिनिधि- 
भूत कला या पदवीस प्रात्तच होत नाहीं. हा विषय 
गुंतागुंतीचा आणि विस्तारपूर्वक विवेचन करण्याचा 
असल्यामुळें केवळ जॉन डयुड यांचा हा दृष्टिकोण 
दिग्द्रित करणारा संदभ देऊन या प्रस्तुत भाषणाच्या 
प्रतिपादनाकडे आपण वळूं. तो संदर्भ असा : 

“ काव्य, कला आणि धर्म या मोल्यवान वस्तू 
आहेत. विज्ञान औद्योगिक सुधारणा आणि राजकारण 
यांच्या घडामोडीच्या चळवळीने जे नष्ट झले तें 
पुनरुज्जीवित करून व भूतकाळांत रेंगाळत राहून, 
हट्टाने त्या वस्तू सुरक्षित राखता येणे शक्‍य नाहीं. 
विचारांचा आणि वासनांचा मोहोर म्हणजे काव्य 
कला व धम या वस्तू होत. हा मोहोर अजाणपणें 
कल्पनराक्तीच्या प्रद्वरत्तींत मिसळतो. हजारों देनंदिन 
घडणाऱ्या घटना आणि संबंध यांची एक परिणति 
म्हणजे कल्पनाराक्तीची विशिष्ट प्रदरत्ति होय. या वस्तू 
कृत्रिमपणे पूववासंनेच्या हट्टाने व जवरदस्तीने अस्तित्वां-्‌ 
त येऊं दाकत नाहींत. जेथे चैतन्य आनंदाने स्थिरावते 
तेथेंच चैतन्याचा वारा वाहूं लागतो. नुसते मनाने 
मानलें म्हणजे इंश्वरी राज्य या वस्तूंच्यामध्ये उतरत 
नाहीं. धर्म आणि कला यांचीं जुनीं उगमस्थाने मुद्दाम 
हट्टाने सरक्षित राखण्यग्चे व दुरस्त करण्याचे प्रयत्न 
असफलच होतात, परंतु धर्म आणि कला यांचीं भावी 
सामथ्येशालीं उगमस्थाने वाढविण्याची त्वरा करणें मात्र 
शक्‍य आहि. त्यांची निर्मिति करण्याचा उद्देश मात्र एकदम 
सफल होणें शक्‍य नाहीं. आज नव्या प्रश्नत्तींबद्दल 
श्रद्धा निर्माण करणें हाच एक त्याचा उपाय आहे. 
सामाजिक आणि वैज्ञानिक बदल ज्या दिशेने आपणास 
नेत आहेत त्या दिशेनें जाण्यास आवदयक्र असलेलें 
चौद्वेक धैर्य निर्माण केळे पाहिजे, अशा ध्येयवादी 
गोष्टींच्या ब्राबतींत आज आपण फारच दुबळे झालेले 
आहोंत; कारण बुद्धीची वासनांपासून फारकत झाली 

दैनंदिन तपशिलाचा प्रश्न उत्पन्न झाला असताना 
परिस्थितीची शक्ति आपणांस पुढे ढकलीत आहे. परछु 
आपल्या अधिक खोळ असलेल्या वासना आणि विचार 
भ्रूतकाळाकडे वळत असतात. जेव्हां बदलत्या पार- 
रि थतीशीं तत्त्वज्ञान सहकार्य करूं लागेल आणि दुंनादेन 


तपशिलाचा अथ स्पष्ट व सुसंगत रीतीनें तें दाखवू लांगळल 
तेव्हां विज्ञान आणि भावना यांचा एकमेकांत संगम 
होईल व कल्पनाशक्ति आणि व्यवहार हे एकमेकांना 
आलिंगन देतील. जीवनाची सहज उमललेलीं फुलें 
म्हणजे काव्य व धार्मिक भावना होत असें तेव्हांच 
दिसेल. ” 
भारतीय संस्कृतीचे महाराष्ट्रांतील रूप 
भारतांतील प्राचीन काळांतील सांस्कृतिक चळवळी 
व धार्मिक आणि तात्त्विक विचारांचीं परिवर्तने यांच्या 
बदलत्या ऐतिहासिक पाश्वभूमींत भारतांतील कला व 
साहित्य यांच्यांतहि वेळोवेळीं बदल झाला व॒ या बद- 
लाऱर्‍चा आविष्कार करणारी कला व साहित्य निर्माण 
झालें, या ऐतिहासिक सिद्धांताच्या समथनाथ महाराष्ट्रास 
तील भारतीय संस्कृतीचे मनन फार उपयुक्त ठरते. 
वैदिक, पौराणिक, व बोद्धकालाशीं ज्याचा संत्रंध आहे, 
मध्ययुगीन प्रादेशिक भाषांच्या उद्याच्या कालाशीं 
ज्याचा संत्रंध आहे, आणि ब्रिटिश राज्याच्या स्थापने- 
नंतरच्या नव्या पॉरिस्थितीशीं ज्याचा संत्रंध आहे असा 
कलेतील व साहित्यांतील परिवर्तनाचे अर्थ दर्रित 
करणारा इतिहास या सिद्धांताचे उत्कृष्ट समर्थन करतो 
हाच या भाषणाचा मध्यवती मुद्दा आहे. 
महाराष्ट्रातील भारतीय संस्कृतीचा विकास फार 
दूरच्या भूतकाळाच्या काळोखांत दडलेल्या युगापासून 
सुरूं होतो. त्या इतिहासपूवकांलातील भारतीय सांस्कृतिक 
आंदोलनाचे दोन महत्त्वाचे प्रवाह इतिहासाला अनुमा- 
निता येतात. त्या प्रवाहांना मानवी जमातींचीं नांबें 
पुरातत्त्वसंद्योधकांनीं अंदाजाने दिलीं आहेत. आर्येतर 
व आये किंवा द्रविड आणि वैदिक हे ते प्रवाह होत. 
अंधार्‍या रात्रीं दूरवरचे आकारशगंगेचे प्रवाह जसे 
दिसावे तसे ते इतिहासज्ञाला दिसतात. ते दोन सांस्कु- 
तिक प्रवाह एकरूप होऊन भारतीय संस्कृति निर्माण 
झाली आहे, द्रविड आणि वैदिक संस्कृतींचा अवशिष्ट 
व स्पष्ट असा भोगोलिक सांधा म्हणजे महाराष्ट्र होय. 
दक्षिण व उत्तर यांचे संधिस्थान महाराष्ट्र आहे. महा- 
राष्ट्राचे सीमाप्रदेदा द्राविड भाषिकांच्या किंवा आंत्र 
आणि कर्नाटक यांच्या प्रदेशांशीं मिसळळे आहेत, 
आजकालच्या महाराष्ट्रांचे सीमाप्रदेश व प्राचीन 
महाराष्ट्राचे सीमाप्रदेश एक नव्हेत, असे इतिहासज्ञ 
सांगतात, आज दिसणाऱ्या महाराष्ट्राच्या आंत खोलपर्यंत 


५३ 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


द्रविड भाषा पसरल्या होत्या, असें पूर्वेतिहास सांगतो. 
मराठी भाषेंतील द्रविड शब्दांची समृद्धि हें याचें एक 
गमक आहे. द्रविड भाषिकांची येथे राज्येहि होतीं, 
असें म्हणतात. येथील चालीरीति, धार्मिक आचार, 
देवता, राहणी, भोजनपद्धति यांच्यावर द्राविड संस्कृती- 
चीहि छाप आहे, असे कै. विठ्ठल रामजी शिं 
भास्करराव जाधव, श्री. शं. वा. जोशी इत्यादिकांनीं 
दाखविलें आहे. द्राविडांच्या मातूप्रधान कुडुबसंस्थेचे 
परिणामदर्शक अंदाहि महाराष्ट्रांतील कुटुंबसंस्थेत 
दाखविले जातात. 

उच्चकुलीन मराख्यांच्या कुटुंबांतील मराठमोळा 
वगळल्यास, कुटुंबांतील व कुटुंबावाहेरील वयांत 
आलेल्या पुरुषांशी होणाऱ्या बोलण्याचालण्याच्या व्यव- 
हारांत, उत्तरेकडील कुटुंबसंस्थेशीं तुलना करतां, महा- 
राष्ट्रांतील स्त्री-वर्ग अधिक मोकळेपणाने वावरतांना 
दिसतो. इकडे गोपा किंवा बुरखा नाहीं; व तो कधींहि 
माहीत नव्हता. परंतु हा द्राविड कुटुंबसंस्थेच्या परंपरेचा 
अंश आहे असे निश्चित करणंहि कठीण आहे. वेदिक 
वा आये यांच्या परंपरेंतहि स्त्रीला बौद्धिक दर्जा प्राप्त 
झालेला इतिहासाच्या साधनांमध्ये नोंदलेला सांपडतो 


ग्रीक संस्कृतीपेक्षां प्राचीन आर्याच्या संस्कृतींत स्रियांचे 
कोद्वक महत्व अधिक मानलें गेलें होतें. वैदिक सूक्त- 
दष्ट्यांच्या यादींत विसापेक्षां अधिक स्त्रियांची नांवें 
गांवळेळीं आढळतात. बृहदारण्यक उपनिषदांत वर्णि- 
लेल्या तत्तवेच्त्यांच्या राजसभेत स्त्री तात्तिक चर्येत 
भाग घेतांना दिसते. तत्त्वज्ञानी पतीशीं तास्विक संवाद 
करांत असलेली स्त्रीहि याशवल्क्य-मेत्रेयी संवादांत 
मिळते. पोराणिक कथा व बौंद्धवाड्यय यांत स्त्रियांचा 
भागाहे महत्त्वाचा दिसून येतो, मध्ययुगीन महाराष्राच्या 
संतवाड्ययांतहि मुक्तावाई, जनाबाई बहिणाबाई यांचीं 
भाक्तिगात त्या वाड्याला भूपवीत आहेत, आधुनिक 
महाराष्ट्राताह साहित्य, काव्य व सावंजनिक कार्ये यांत 
स्त्रियांचा लहानसा परंतु मनांत भरणारा असा भाग 
सता, सात कववित्रींची “ सस्तसरिता ? नुकतीच प्रकट 
झाळेली आहे, हें याचें चांगळेंच निद्ाक आहे. आतां 
विठुघी स्रियांच्या वोद्विक प्रगती चीं उुभलक्षणे सूचित 
होत आहेत 

इतेहासपूर्वयुगांतीळ भारतीय संस्कृतीची कांहीं 
गमके महत्त्वाची आहेत. विदर्भातील नल-दमयती- 


स्वयंवर व अज- इदुमतीविवाह हीं महतच्त्वाची गमकें' 


होत. . इतिहासपूर्वकालांतील मानववंशांच्या हाल- 
चालीच्या ।चित्रपटांतहि महाराष्ट्राचे दशन घडते. पुराण- 


पाडत पार्जटरच्या मतानें सह्लाजुनाच्या हह्यनामक 


क्षात्रगणाची वा यादवगणाची महाराष्ट्र ही प्राचीन वसाहत 
होय. प्रथ्वीवरील आदिराजा म्हणून ज्याचें वणन पुराणें 
करतात त्या एथुवेन्याच्या वेनवंशाची वेळ महाराष्रभूमी- 
वराहे विस्तार पावली, याचीं कांहीं भाषिक प्रमाणे 
सांपडतात, महाराष्ट्राचा विद्यमान प्रादोशेक रिस्तार, 
उत्तरकडून दाक्षिणकडे पाहिला असतां, वेनगंगेपासून 
कृष्णवेणेपयत दिसतो. महाभारतांत कुष्णानदीचें नांव 
कृष्णवेणा * असेंच देळें आहे व इतर अनेक पुराणां- 
ताहे ही संज्ञा आढळते. वेनगंगेतील * वेन र व कृष्ण- 
वेणेंतीळ * वेण ? हा शब्द त्या नद्यांच्या कांठीं वसाहत 
करणाऱ्या कृषिगणाचा दर्शक असूं शकेल, उत्तरेकडील 
गंगाकांठचे लोक प्रथम गोदावरीच्या तीरीं वसाहत 
करून राहूं लागले, तेव्हां प्रयागचें प्राचीन नांव “ प्रति- 
छान * हें त्यांनीं गोदातीरावरील प्राचीन नगराला दिलें. 
पठण ? हा छब्द प्रतिष्ठान शब्दाचा अपभ्रंश होय? 
असे व्युत्पत्तिशास्त्राने सांगतां येतं 
आपण इतिहासपूवकालांतून प्राचीन इतिहासाच्या 
अंधुक प्रकाद्यांत रिरतों तेव्हां इ. पूवे दुसऱ्या 
किंवा तिसऱ्या शतकांत वैदिक धर्माचे पुरस्कते सात- 
वाहून राजे महाराष्ट्रांत प्रथम राज्य स्थापून अश्रमेधादि 
अनेक यश करीत राज्यविस्तार करतांना दिस लागतात 
साच सुमारास झालेल्या मोयेसम्राट अज्नोकवर्धनाचे 
संवंधहि महाराष्ट्रांत पोंचळेळे आपण पाहतां, परंतु. 
महाराष्ट्राच्या राजकोय व सांस्कृतिक इतिहासांत मौयीचा 
महत्त्वाचा हात होता, असे म्हणतां येत नाहीं. सात- 
वाहनांच्या पुराणप्रसिद्ध राजवंद्याच्या राजकीय कार- 
कौदींचा प्रारंभ महाराष्ट्रांत झाला, याची साक्ष सह्याद्रीं- 
तील नाणेघाटांत तपशीलवार मिळते. सातवाहनांनीं 


वैदिक संस्कृतीचे पोषण महाराष्ट्रांत केळे. त्यानंतर 


वाकाटक व गुप्त यांच्या प्रभावाखालीं महाराष्रांतीळ 
दिक संस्कृतीचें पोपण झालें 

नंतर बौद्ध व जन, शोव व वेष्णब यांचाहि खोल 
प्रभाव महाराष्ट्रांतील संस्कृतीवर पडला तरी वेदिक 
संस्कृति टिकून राहिली. महाराष्र हा कायमचा 
वेदस्थानच बनून राहिला, गृहस्थाश्रमी परंतु अस्पसंतु् 


५४ 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति ब सारस्वत 


पुरोहितवर्ग महाराष्ट्रांतील नद्यांच्या तीरांवर वेद- 
पारायण करीत शब्दत्रह्माच्या गंभीर नादांत तछीन 
होऊन आतांपर्यंत कायम राहिल्ग. महाराष्ट्रांत जितक्या 
वैदिक शाखांचे व्राह्मय आजपर्यंतहि टिकाव धरून 
राहिळेळे आढळतात , तितक्‍या वैदिक शाखांचे ब्राह्मण 
दुसर्‍या कोणत्याहि भाषिक प्रदेशांत सांपडत नाहींत. 
संपूण वेद कंठस्थ करून वेद्पारायण करणाऱ्या, पडंगें 
जिव्हाग्रीं नाचविणाऱ्या व गरीबरींतहि समाधान 
मानणाऱ्या वैदिक गृहस्थांची परंपरा हजारों वर्षे येर्थे 
आजपर्यंत टिकून राहिली. यापुढें काय होणार हैं मात्र 
सांगणें कठीण आहे. 

वोद्ध, जेन, रोव व वैष्णव या धमीनीं धार्मिक- 
दृष्टया सर्वे वर्णांना समान मानून येथील माणसांच्या- 
मधील कलेची स्जनद्यक्ति अधिक जागृत केली. त्या 
जागुतीनें उद्बोधन पावळेलीं मानवी सामर्थ्ये स्थापत्य- 
कठळेचीं चिरस्थायी स्मारके निर्माण करून विराम 
पावलीं. तीं सामर्थ्ये येथील सामान्य माणसांच्यामध्यें 
समाजांतील खालच्या वर्गापर्यंत संचरलीं होतीं. येथील 
पाथरवटांनीं पर्वतांचे कडे व प्रचंड खडक फोडून 
त्यांच्या अंतरंगांत चिरस्थायी सुंदर मंदिरें उभारलीं. 
भागवतधर्मी व बोद्धधर्मी राजांच्या लक्ष्मीने वरदहस्त 
त्यांच्यावर ठेवला होता म्हणूनच ही विद्याल स्थापत्य- 
कला जन्मली, हें खरें आहे. परंतु लक्ष्मीच्या केवळ 
वरदहस्तानें कळेचा जन्म होत नाहीं; त्याकरितां नैतिक 
भावनांची व स्फूर्तीचीं भांडारे खोलावीं लागतात. 
बुद्धाच्या संदेशानें आणि जैव व वैष्णव धर्मांच्या 
आंदेशांनीं विश्वःयापी अनुकंपा व शांति अनुभवणारीं 
कलाकारांची ह्ृदयें या स्फू्तींचीं भांडारें बनलीं होतीं. 
अजंता , वेरूळ, काली , भाजें , जुन्नर, मुंबईची ह्स्त 
गुंफा येथीळ विहार हीं अशा विश्वव्यापी नेतिक 
अनुभवाने भरलेल्या मुनींच्या व भक्तांच्या हृदयांचीं 
प्रतीके होत. अनंत विश्वाच्या चेतन्याशीं तन्मय झालेल्या 
अंतःकरणाचें गाभार म्हणजेच वेरूळ, काली , अजंता 
ब हस्तिगुंफा येथील दैव व बौद्ध मंदिरें होत. उत्पात्त , 
स्थिति व लय या विश्वचेतन्याच्या तीन बाजू हस्ति- 
शुंफेतीळ त्रिमूर्तीत दिसतात. विश्वाची धारणा करणारे 
स्थिर नियम म्हणजेच हस्तिगुंपेतीठ इढ व स्थर 
स्तंभ होत, सामाजिक शक्ति विध्वंसक न होता र्चना- 
त्मक कार्यीत परिणत झाल्याची हीं चिरस्मारके होत. 


प्राचीन महाराष्ट्रांत संस्छतच्या पौढ वाउ्ययकालांत 
संस्कृत व प्राकृत भाषांना महाराष्ट्रांतील साहित्यकारांनीं 
एक स्वतंत्र सुंदर शेली प्रात्त करून दिली. ती दोळी 
< घेदर्भी रीति? म्हणून संस्कृत साहित्यशास्त्रांत निर्दिष्ट 
केली आहे. भतृंहरीन वेदर्भी रीतींत काव्य स्वणाऱ्या 
कवींचा महिमा एका *छोकांत सूचित केला आहे; तो 
असा $ “ समोर गायन गायले जात आहे , बाजूला 
दाक्षिणात्य सरस कवी आहेत, पाठीशीं चवऱ्या ढाळणाऱ्या 
रमणींच्या कंकणांचे नाद होत आहेत, असें असेळ तरच 
संसाररसाच्या आस्वादावर लंपट हो ! नाहींतर, हे मना! 
मोडल्या साहसाने निर्विकल्पक समाधींत दडी मार, ” 
गुणाढ्याची वृहत्कथा इसवी सनाच्या पूर्वीच पेठण येथ 
तयार झाली होती. त्या वृहत्कथेची कथा फास्च मनोवेधक 
व सूचक आहे. तुकारामाची गाथा पाण्यांत तरल्याची 
कथा जशी वाड्ययमूल्याचा महिमा सूचित करते, त्यीच 
गुणाढ्याचीहि कथा आहे. 

ब्ृहत्कथा गुणाढ्यानें पैश्याची भाषेंत स्चली. पेशाची 
भाष्रा म्हणजे हिंदुस्थानच्या वायव्यप्रांताची प्राचीन 
प्राकृत भाषा होय. ही पैठण येथें गोदावरीच्या तीरीं 
गुणाढ्यानें र्चळी. त्यावेळीं पैठण सातवाहनकुलाची 
राजधानी होती. सिंहासनस्थ राजानें या कवीची व 
कथाग्रंथाची उपेक्षा केळी त्यामुळें कबी वेतागला, 
आपल्या गुणाला किंमत नाहीं असें गुणाढ्याला वाटलें, 
या ग्रंथाचे सात लाख -छोक होते. तो कवि ही कथेची 
पोथी घेऊन जंगलांत गेला, विमनस्क होऊन निराशेने 
या पोथीचे एकेक पत्र काढून अय्नींत टाकू लागला, 
धूर व जाळ होऊं लागला. एकेक पान जळत असतां 
त्याच्या डोळ्यांतून अश्रू गळू लागळे, त्या वनांतीळ 
मुके पद्मू व पक्षीदेखील हें पाहून गहिंवरून गेले, 
त्यांनाहि अन्नपाणी गोड लागेनासें झाळें. रोज गुणाळ्य 
आपल्या पोथीचीं पानें जाळीत व रडत असे, तो सुकत 
चालला, त्याच्या वरोबर वनांतील प्र!णीहि सहानुभूतीने 
शोकाविष्ट होऊन सुकूं लागळे, त्या प्राण्यांची शिकार 
राजाच्या नित्य भोजनांत असे, राजाला तें भोजन नीरस 
वाटूं लागलें, त्यानें चौकशी केळी, तेव्हां कळलें कीं, 
वनांतीळ प्राणीच सुकून चाळळे आहेत. राजानें कारणाचा 
तपास लावला. त्याला पश्चात्ताप झाला, गुणाढ्याला परत 
बोलाविळें. परंतु तोंपर्यंत सहा लक्ष 'छोक जळून एक 
लक्षच शिलक राहिळे होते. 


ने. भा, ८ ५५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७८2...” नवभारत 

टच लि ७५ ९ 

न््। त अमृतमहोत्सवी &१ >-२७ 
९६ वर्ष 

र 


9“ 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


यानंतरचा काळ भारतीय प्रादेक्िक भाषांच्या प्रगल्म- 
दशेच्या आरंभाचा काळ होय. बंगाली, हिंदी, गुजराती, 
मराठी इत्यादि भाषा लेखनिविष्ट व ग्रंथनिवद्ध होण्याचा 
हा प्रारंभकाळ होय. उत्तरेकडून व दक्षिणेकडून दोन्ही 
वाजूंनीं भक्तिधर्माचे प्रवाह महाराष्ट्रांत येऊन यावेळीं 
एकत्र मिसळले. पंढरपूरचा विठ्ठल या दोन प्रवाहांचे 
संगमस्थान बनला. मराठी भाषेची वेळ या भक्तिधर्मा- 
च्या रसाने पोषण पावू लागली. या वेलीवर प्रथमच 
काव्यवाड्ययाचीं पुष्पे बहरून डोळू लागलीं. विवेकसिन्धु 
व अनुभवामृत यांच्या सिंचनानें भक्तिपुष्पांना अधिकच 
बहर आला. तत्त्वज्ञानाची बौद्धिक प्रमेये ज्ञानेश्वरमहाराजां- 
च्या योगाने काव्यात्मक बनलीं. महाराष्ट्रांत भक्तिधर्माचे 
मुख्य अधिठ्ठान भगवद्रीता बनली. हे महाराष्ट्राचे इतर 
प्रांतांच्यापेक्षां वेगळे असलेलें वैशिष्टय होय. गेल्या ६०० 
शें वषात भगवद्रीतेचीं भाष्ये व टीका मराठींत जितक्या 
झाल्या तितक्‍या इतर कोणत्याहि प्रांतांच्या भाषांत 
झाल्या नाहींत. त्यामुळें येथील भक्तिधम व भक्तिभाव 
दैवी गुंगाररसापासून अलिप्त राहिला. द्रविडपरंपरेंतील 
भक्तिधर्माचाहि अप्रत्यक्ष प्रभाव यास कारणीभूत झाला 
असावा, उत्तरप्रदेश्ांत , बंगाल्यांत व गुजरांतेतहि या 
भक्तिधर्माचा उद्य त्याचवेळीं झाळा होता. परंतु महा- 
राष्ट्राने त्याचा अंगीकार फार सावधपणानें व विवेकपूर्ण 
रीतीनं केला, उत्तरपदेशा, बंगाळ व गुजरात येथील 
वेण्णव'धर्माचा भक्तिरस राघामाधवांच्या विलळासांत सम- 
रस झाला आहे. तेथील यतीदेग्वील राधारमणगोविंदांत 
रत झाले, परंतु महाराष्ट्रांतील ग्रहस्थाश्रमी संतांसाठीं 
द्वारकेचा राणा झालेला गोयाल राधेला वाजूस सोडूनच 
महाराष्ट्रांत आळा आणि पंढरपुरांत भीमेच्या तीरावर 
एकटा भक्तांची वाट पहात उभा राहिला, इंद्रियलाल- 
सेचा टेरा अप्रत्यक्षहि सहन न करणाऱ्या मागवत- 
धर्माची पताका महाराष्ट्राने उभारळी, या भागवतधर्मानें 
कोडुंबिक जीवनास खुद्ध बनविळे, याच भागवतधर्मानें 
देवभक्तोच्या मिपांत मिरवणाऱ्या जार - शुंगाराची 
प्रतिष्ठा मानळी नाहीं, “ छातीमघळे छिनाळ गाणे ” 
छाती काढून नाचू नये म्हणून आंतल्या आंत जिर- 
वून टाकणार्‍या जिवंत धर्माची निष्ठा भगबद्वीतेच्या 
अघिठ्ठानावर वाढल्यामुळें मध्ययुगीन महाराष्ट्राचे नैतिक 
युनरूज्जीवन ज्ञालें, 

शानेश्वरांपासून टिळकांपर्यंत सराठीवाड्यय भग- 


५६ 


अनुक्रमणिका 


वद्वीतेच्या चिंतनांत वाढलें. श्रीमद्लागवतालाहि महत्त्व 
पूर्वी आलें होतें, परंतु त्यांतील कृष्णचरित्र सांगणारा 
दरामस्कंध गोण ठरला, एकादशस्कंधावरच एकनाथी 
भागवत उभे राहिलें. भगवद्वीतेच्या खालोखाल रामा- 
यणाचा महिमा मराठी भाषेत गाजला, मराठींत ठंदो. 
बद्ध रामायणे अनेक आहेत, परंतु तुलसीदासांच्या 
“ रामचरितमानसा'ची बरोबरी करणारे रामायण मात्र 
मराठींत होऊं शाकळें नाहीं. मगवद्वीता व महाभारत 
यांनींच महाराष्ट्र-सनावर चिरंतन विजय मिळविला, 
“ दिनानाथ हा राम कोंदडधारी । पुढें देखतां काळ 
पोटीं थरारी । जनां वाकय नेमस्त हें सत्य मानी 1” 
अशी नेतिक शौर्याला आवाहन देणारी रामोपासना 
रामदासस्वामींनी देशांत फेलावून दिली , हें जरी खरें 
असलें तरी रामदासस्वामींचा दासबोध महाभारता- 
च्याच प्रभावाने प्रभावित झाला आहे. त्यांतील राज- 
कारण म्हणजे शांतिपर्वातील राजनीतिपव होय. त्यांत 
इहू आणि परत्र किंवा प्रपंच आणि परमाथर या दोहों- 
नाहि महत्त्व देण्याची कल्पना महाभारतावरून आलेली 
आहे. विदुरनीतीच्या छटा दासत्रोधाबर स्पष्ट उमटल्या 
आहेत. त्यांतील उत्तमपुरुपाचीं लक्षणे चांगल्या स्‌द्‌- 
ग्रह्स्थांचा आदशे दाखवितात, 
आधुनिक मराठी वाडू्मयाची पाश्वभूमि 
भारतीय संस्कृतीने मध्ययुगांतून नवयुगांत प्रवेश 
ब्रिटिशांच्या राज्यस्थापनेनेतर केला, त्रिटिश राज्याच्या 
स्थापनेनंतर लगेच पाश्चात्य विद्येचेंहि शिक्षण सुरू 
झालें. बंगालमध्ये व मुंबई शहरांत त्रिटिशांचें राज्य 
अटरव्या शतकाच्या अखेरीस स्थिर झाळें, त्यामुळें 
तेथे पाश्चात्य विद्याविभूषितांची पिढी प्रथम निर्माण 
झाली, मराठी राज्याचा अंत एकोणिसाव्या शतकाच्या 
आरभीं इ. स. १८१८ मध्ये झाला, मराठी राज्य 
अस्ताला गेब्यावर १८५७ च्या बंडापूर्वीच पाश्चात्त्य 
बोद्धिक शिक्षणाचा प्रभाव महाराष्ट्राला जाणवू ळागला, 
पाश्चात्य विद्यांचे शिक्षण घेतळेल्या माणसांची महा - 
राष्ट्रांतील पहिळीच पिढी, अनेक युमांच्या दीथेकाळीन 
निंद्रेवून जामूति बावी त्याप्रमाणे , चकित होऊन 
भोंबताळीं पाहूं लागली, अनेकांनी प्रातत परित्थितीच 
घर्याने स्वागतच केळे, तळमळीने ब आतुर जिशासेने 
स्वतःच्या सांडुतिक जीवनाच्या दुःल्थितीवर, राजकीय 
पतनावर व विजयी पाश्चात्य संस्कृतीवर नवशिक्षितांची 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


न ७ 


|” > 
फ़ 


)% 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति व सारस्वत 


दृष्टि फिरु लागली, 

लोकहितवादी देशमुख , कृष्णशास्त्री चिपळूणकर ; 
ज्योतिराव फुले , न्या. मू. रानडे, न्या. मू. तेळंग , डॉ. 
भांडारकर इत्यादि मंडळी क्रमानें उदयाला आली, 
भारतीय धार्मेक संस्कृति व समाजव्यवस्था जीर्णावस्थे- 
ला पोंचली आहे. तिच्यांतील चैतन्य मंदावळें आहे. 
असा प्रत्यय या समालोचकांना आला. सगळेंच 
तपासळें पाहिजे व सगळेंच बदललें पाहिजे अद्ली 
भावना झाळेळे अनेक विचारवंत, सामाजिक व धार्मिक 
सुधारक महाराष्ट्रांत पुढें आळे. पाश्चात्त्य शिक्षणामुळे 
व॒ पाश्चात्य संस्कृतीच्या संघर्षामुळें समीक्षापर दृष्टिकोण 
लाभल्म. परंपरा , रूढी व धर्मग्रंथ यांचें दैवी प्रामाण्य 
स्वीकारणाऱ्या श्रद्धायुगाचा अंत त्यामुळें समीप आला. 
समीक्षाप्रचान युग अवतरले, हें नवयुब प्रथम बंगाल- 
मध्ये प्रभावी होऊं लागलें, नंतर बंगालमधील नवयुगानें 
महाराष्ट्रांतील नवचेतनेला साथ दिली. 

महाराष्ट्रांतील नवचेतनेला एका बलवत्तर व हृदव- 
विदारक ऐतिहासिक घटनेमुळें एक अधिक विशिष्ट 
अर्थ आला. ही घटना कऱ्यारीप्रमाणें हृदयांत सूं 
लागली. ज्यांचें मन सामश्यश्षाली होतें त्यांच्या हृदयांत 
या सलणाऱ्या कस्यारीमुळें उद्‌भूत झालेली वेदना 
विचारशाक्तीचा पुखठा करूं लागली. पहिल्या पिढीचा 
अभिमान हृदयांत भरलेल्या या वेदनेने खंडित झाला 
होता. कारण मराठी राज्याचा पराभव झाल्यामुळेच 
ब्रिटिश राज्य भारतांत स्थिरावूं लागलें होतें. या परा- 
भवाच्या जाणिवेची व्यथा समालोचनास प्रश्रत्त करती 
झाली. भारतीय जीवनाचा व इतिहासाचा अभ्यास 
करून काय निष्कर्प निघतो, हें ही पिढी पाहूं लागली, 
मोठीच प्रतिक्रिया निर्माण झाली, भूतकाळाचा अथ 
लावून आतां पुढें गेळे पाहिजे, सर्वच सुधारळें पाहिजे, 
पाश्चातत्यांचे अनुकरण केलें पाहिजे, अशी एक प्रतिक्रिया 
होती. दुसरी भूतकाळाचे समथन करणारी प्रतिक्रिया 
होती. 

या नव्या प्रतिक्रियेतून आधुनिक महाराष्ट्र तयार 
झाला, मति व कृति किंवा मनन व आचरण यांना 
नवेच रूप आलें, नव्या प्रकारच्या मननानें आधुनिक 
वाड्याची चळवळ निर्माण झाली व नव्या प्रकारच्या 
आचरणाने धार्मिक , राजकीय ब सामाजिक चळवळ 

ण झाळी. विचार व क्रिया यांचा या चळवळींत 


अनुक्रमणिका 


घनिष्ठ संबंध राहिला. याचा अर्थ असा नव्हे कीं; 
नुसती नवी कृति करणारीं माणसें ब केवळ नर्वे वाड्यय 
निर्माण करणारीं माणसें त्यांत नव्हतीं. केवळ कृतिपर 
आणि केवळ वाड्ययपर अशीं माणसें समाजांत पुष्कळ 
असतात. मति व कुति यांचा ज्यांनीं उत्कृ मिलाफ 
साधला आहे अद्लीं माणसें अत्यंत थोडीं व निवडकच 
असतात. हेंच नव्या युगाचे बलशाली प्रवतक होत, 
इतिहास कित्येकवेळां असेंहि दाखवितो कीं, त्या त्या 
युगाचा किंवा कालखंडाचा प्रतिनिधिभूत द्रष्टा, कवि; 
वाड्ययकार, तत्त्ववेत्ता, कलाकार, लोकनेता वा क्रांति- 
कारक एकच असतो. तसे अनेक असले तरी त्यांच्यांत 
तरतमभाव पुष्कळच असतो. तें युग किंवा कालखंड 
विशिष्ट प्रकारच्या सामाजिक शक्तींचे निदर्शक असलें 
तरी कांहीं थोड्या व्यक्तींतच त्या सामाजिक शक्तीचा 
प्रभाव उन्नत स्वरूपांत प्रकट झालेला असतो. म्हणून 
व्यक्ति-नामांनीं विशिष्ट कालखंडाचा किंवा विशिष्ट 
युगाचा केलेला निर्देश शास्त्रदृष्टया युक्त ठरतो. 

महाराष्ट्रांतील वाड्मयीन चळवळ आणि राजकीय; 
सामाजिक व धार्मेक चळवळ या एकरूप झालेल्या 
किंवा एकमेकांत गुंतलेल्या अश्याच दिसतात. त्यांच्या 
एकमेकांच्यावर क्रिया-प्रतिक्रिया सतत होत असलेल्या 
इग्गोचर होतात. कित्येक वेळां राजकीय, सामाजिक 
व धार्मेक चळवळीचे स्वरूप वैचारिक अतएव वाउ्म- 
यीनच प्रामुख्याने दिसते. निदान विचार हा त्याचा 
महत्त्वाचा भाग दिसतो व विचाराचा प्रसार करण्याचेच 
पर्यवसान आचार असें दिसतें. 

लोकहितवादी गोपाळराव देदामुस्तर व ज्योतिराव फुले 
हे दोघे धार्मिक व सामाजिक सुधारणेचा विचार प्रश्‍त्त 
करणारे ह्या नवयुगाचे पहिले पुरुष होत, 

नेव राजकीय, सामाजिक व धार्मिक विचार व नवी 
वाडय़यीन चळवळ यांना निर्णीयक रूप येण्यास महा- 
राष्ट्रांत चिपळूणकर, आगरकर व टिळक या तीन व्यक्ती 
सवीत अधिक कारणीभूत झाल्या, 

आधुनिक मराठीचा गद्याचा आकार चिपळूणकरांनी 
निर्माण केला. विचारभापेचें अभिजात गद्न मराठींत 
पूर्वी नव्हतें. नव्या प्रकारच्या विचाराला नव्या प्रकारची 
भाषा लागते. व्रिटिशा राजवटीच्या पूर्वी मराठीला जै 
वळण होतें तै पद्य व काव्य यांनाच उपयुक्त होते 
त्यांतील शेळी, वाक्‌प्रचार व आविष्करणाच्या तऱ्हा 


५७ 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


न ७ 


|” > 
फ़ 


)% 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वैचारिक गव्वाला अनुकूल नव्हत्या. तेव्हां गद्य वाल्या- 
वस्थेत होतें. घरगुती व सावेजनिक व्यवहाराची व 
देवधेवीची भाषा एवढेंच गव्यांचे स्वरूप होतें. तें तुट- 
पुंजे गद्य श्युद्द विचार व्यक्त करण्यास समथ नव्हतें. 
विविध, तारतम्ययुक्त व गुंतागुंतीच्या कल्पनांचे तार्किक 
सांधे जुळविणांरे गद्य विचारभाषेस लागतें, त्से तं 
नव्हतें. विचार व्यक्त करणारें विद्येचे गद्य मराठींत व 
इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये ब्रिटिशा अमदानीपयंत 
लिहिलें गेळं नव्हतें, संस्कृत हीच तोंपर्यंत विद्यांची 
विचारभाषा होती. वेदान्त आणि पोराणिक कथा यांच्या 
भोंवतीं लोकभाषांचे भ्रमर भ्रमत होते. आणि हे 
भ्रमर पारलौकिक कथांच्या व पारमार्थिक भावनांच्या 
मधुपानांतच रुंगळे होते. त्यामुळें विचारभाषा ही 
पदवी भारतीयांच्या लोकभाषांना लाभू शकली नाहीं. 
बौद्धिक व वैज्ञानिक विचारांचा पुरवठा करणारे विषय 
म्हणज तत्त्वज्ञान , तकशास्त्र , साहित्य्षास्त्र , वैद्यक , 
अर्थशास्त्र, गणित , ज्योतिष इत्यादि विषय संस्कृत- 
मधून लोकभापांच्या मध्यें कधीं चांगळे अवतरले 
नाहींत व तसा विदेष प्रयत्नहि कधीं झाला नाहीं. 
त्या दरिद्री राहेल्या, 

लोकभापांना विचारभापा ही पदवी ब्रिटिश राज्य 
स्थापन झाल्यानंतर यावयास लागली. गद्य हाच 
आकार विचारभापेला अत्यंत अनुरूप असतो. पद्याचीं 
किंवा छंदांचीं वंधनें विचाराच्या अनिरुद्ध संचाराळा व 
सवागीण आविष्काराला पदोपदी अडथळा आणीत 
असतात. पद्य हें भावुकतेचे एक अंग आहे. भावुक 
आकपर्णाची फिकीर शुद्ध विचाराला नसते, पद्यात्मकता 
विचाराच्या वास्तविक कार्याच्या दृष्टीनें वाह्यातू वाव 
ठरते. बौद्धिक संगति साधण्याच्या उद्देशानें ग्व्द्, 
वाक्‍यखंड, वाक्य आणि वाक्‍्यमाठिका यांचा विस्तार 
करणारी भाषा म्हणजेच गद्य होय, गद्य हे विद्यांचे 
आकलन केरून देण्याचे मुख्य साधन होय. पद्यापेक्षा 
गद्याचे कार्यक्षेत्र वोवेध व विस्तृत असतें. मननपर- 
तर| व सानवी सफळ कृतींश्रीं गद्य अत्यंत निगडित 
उपसत. 

चर्चा करण्यास पद्य असमर्थ असते. मनाला रंजना- 
पेक्षां विवेचकतेची अधिक गरज आहे. पद्याच्या योगानें 
साधकनाःथक विवेचन व प्रमाणांची योग्य छाननी कर- 
ण्यास अडचणी येतात. पद्य हें विवेचनांत अडखळते 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


व कोलमडून पडतें. विवेचनाची ताकद न सांभाळतां 
आल्यामुळें ते क्षीण व निस्तेजहि बनते. वौद्धिक 
विचारांच्या उत्तंग शिखरावर चढत असतां तं दमतें. 
तसें गद्याचें नाहीं. तें कोठेंहि अनिमेध विहार करूं 
ठाकते. हेगेळ म्हणतो कीं गद्य हे पद्यापेक्षां उच्चतर 
अवस्थेस पोंचळेळें भाषेचे रूप होय. बौद्धिक संस्कृतीची 
सफळ साधना गद्यामुळेंच घडूं शकतें 
विचारसंपन्न अद्या पाश्चाच्य गद्याचा आदर्श पुढें 
ठेवून मराठी गद्याचा अवतार होऊं लागला, निवंध 
हा गद्याचा एक सुंदर प्रकार होय. निवंधांत विचारांच्या 
गुणोत्कपीवरोबरच कवितेचेंहि कांहीं सोंद्यगुण उतरू 
दाकतात, नियतकालिके, मासिके व इंग्रजी पुस्तकांचे 
अनुब्राद अशा रूपाने मराठींतळें पहिळें आधुनिक गद्य 
निर्माण होऊं लागलें, 
के. विष्णुशास्री चिपळूणकरांनी विचारसाधन 
बनेल अशी मराठी भाषा निर्माण केली; मराठी भाषा 
सकस परंतु पडिक भूमीप्रमाणे आहे, ती कसली तर 
फलसमृद्ध होईल असा विश्वास निर्माण केला. त्यांनीं 
विचारभापा निर्माण केली खरी, परंतु तेवढ्याने समृद्ध 
विचार उत्पन्न होत नसतो. समृद्ध विचाराचे जीवित 
विचारस्वातंत्र्याच्याच वातावरणांत राहूं शकते. विचार- 
स्वातंत्र्याला अनकूल असलेली अशी ससाजसंस्था 
उत्पन्न झाल्याशिवाय विचारस्वातंत्र्याचें वातावरण खेळत 
नसतें. रूढिनिष्ठ समाजसंस्था विचारस्वातंञ्यास मारून 
टाकते. अश्या प्रकारची हढ भावना मालाकारांच्या 
ठिकाणीं नव्हती, अश्या प्रकारची भावना हेंच बुद्धि 
वादाचे मूळ होय. बुद्धिवादाचा पुरस्कार करणारी 
निराळी व्यक्ति महाराष्ट्रांत यानंतर पुढें आली. नुसत 
भापेचें शरीर काय उपयोगी ? विवारस्वातंत्र्य हा तिचा 
आत्मा होय. मराठी भार्षेत विचारस्वाते्याचें तत्त्व 
प्रिन्सिपॉल कै. गो. ग. आगरकर यांनीं ओतले, 
सामाजिक परिवर्तनाच्या व सुधारणेच्या उतंठेने 
प्रेरित होऊन त्यांनीं अंधश्रद्धेवर, विषम वब अन्यायी 
रूढींवर, वैचारिक आघात सुरूं केले, आगरकर हे 
पाश्चात्य उदारमतवादाचे पहिळे मोठे भारतीय प्रति- 
निथि होत, समाज वदलण्याची वासना क्षृव्ध करणारें, 
व्यापक मानवी सहानुभूतीने तळमळणारे आणि समता- 
पूरण व रम्योदात्त ध्येयसृष्टीकडे आशापूर्ण नेत्राने पाह- 
णारे, मराठी वाडयय निर्माण होण्याची वैचारिक पाशर- 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति च सारस्वत 


भूमि आगरकरांनीं रचली. या पार्श्वभूमीवर प्रखर वैचा- 
रिक तेजाने तळपणारी आगरकरांची व्यक्ति उभी राहि- 
लेली दिसते. जीवननिष्ठ नवें साहित्य निर्माण करण्याचा 
काळ आगरकरांच्या नंतर आला, त्या काळाचें कर्तृत्व 
आगरकरांकडे जातें. दारिद्य, धिक्कार व सामाजिक 
बहिष्कार यांच्या योगाने त्यांच्या आयुष्याचा उन्हाळा 
झाला होता. त्यांतच त्यांत राहून आपले सवे आयुष्य 
आगरकरांनी समात्त केळे. या जीवनयज्ञांतून जें 
स्फृतींचें तेज निर्माण झालें त्यामुळें मराठी सार. 
स्वताच्या वृक्षास आधुनिक वाउय़याच्या टवटवीत 
श्याख्रा फुटल्या, 

सामाजिक प्रश्नांचा अभिप्राय उलगडून दाखविणारे 
नाटक, ऐहिक मानवी जीवनांत व निसगीत सौंदर्य 
पाहणारे व पारलौकिक कल्पनांना पाठमोरे झालेलें 
काव्य आणि ऐहिक मानवी प्रपंचांतील सुखदुःखांचा 
संग्राम चित्रित करणारी रूढि व सुधारणा यांच्या 
दंदांचा अर्थ उलगडून दाखविणारी सामाजिक कादंबरी 
मराठी सारस्वतांत विस्तार पावू लागली, आगरकरांनी 
नवे विचार शिकविले म्हणूनच प्रतिभेळा नवा प्रत्यय 
येऊ लागला. नाहींतर ती वांझ राहिली असती, 

फुले, रानडे, भांडारर वा आगरकर यांच्या 
धार्मिक व सामाजिक सघारणेचें जबरदस्त प्रतिकार 
करणारे नेतृत्व राजकीय व राष्ट्रवादी विचारांच्या 
नेत्यांना यामुळेंच प्रास झाळे, चिपळूणकर व टिळक हया 
विरोधक प्रश्रत्तीचे अध्वयू होत. फारच मोठा वैचारिक 
संग्राम यांच्या योगानें निर्माण झाला. भूतकाळाचे व 
परंपरेचें समर्थन करणार्‍या चळवळीचें स्फुरण वा उत्तेजन 
यांच्यापासून प्राप्त झाळे. याचा अथे असा नव्हे कीं, 
हद विचारनेते सामाजिक व धार्थिक परंपरागत अंध- 
श्रद्धेचे कट्टर समथक होते. चिपळूणकरांनी पाश्राच्य 
विद्यांची भाण्डारे मोकळीं करावीं व लछोकभ्रमांचा 
उच्छेद करावा असे मोठ्या पल्लेदार व ओजस्वी 
भाषेने प्रतिपादिळें, टिळकांनी समाजसु'धारणेच्या चळ 
बळीला पुढें ढकला एवढेंच सांगितलें. त्यांच्या समाज* 
सुधारणाविषयक विचारांचा योग्य तपद्यीळ मात्र 
कोठेंच सांपडत नाहीं. चातुर्वर्ण्याची टिळकांनींच तरफ” 
दारी केळी आहे. जातिभेदाचाहि कचित्‌ पाठपुरावा 
केळा आहे. परंतु भारतीय अध्यात्मवादाला त्यांना 
नवें वळण दिळें. आधुनिक व्यापक मानवधमे गीता" 


अनुक्रमणिका 


रहस्याच्या योगाने भारतीय अध्यात्माच्या गाभ्यांत 
थोर विचारकैशळानें व गंभीर पांडित्याने समाविष्ट 
केला. आजच्या मानवी संस्कृतीची दृष्टि परलोकाकडून 
वळली असून हेंच जग सुधारून मानवी वस्ती बिन- 
घोक बनावी अक्या भावनेने भरली आहे. टिळकांच्या 
गीतारहस्यानें कर्मयोगाचे प्रतिपादन करून या भावनेला 
पाठबळ दिळें आहे, टिळकांनीं केलेल्या संन्यास- 
योगाच्या निषेधांत याच जगांत माणसानें नैतिक जीवन 
जगण्यांत साफल्य मानावें ही मनीषा दडलेली दिसते. 
टिळकांनंतर गांधीयुग अवतरले. त्याचा भारतावर 
व विशेषतः महाराष्ट्रावर खोल प्रभाव पडला, टिळ- 
कांचे राजकीय अनुयायी व गांधींची राजकीय पद्धति 
यांचा कांहीं काळ संघणे झाला. त्यांत मराठीचे वाड्मय- 
सम्राट कै. न. चिं. केळकर यांचे वाड्यययश विकास 
पावलें, गांधींची राजकीय पद्धतीच अखेर यशस्वी 
ठरली, याबद्दल प्रामाणिक इतिहासकारांत मतभेद होणार 
नाहीं. कारण तें एक प्रत्यक्ष सत्य आहे. या प्रमेयाची 
ऐतिहासिक मीमांसा करतांना त्या प्रमेयाळा गांधींच्या 
राजकीय पद्धतीच्या बाहेरच्या अनेक पूरक किंवा वळ 
वत्तर कारणांचाहि विचार करावा लागेल, हें खरें आहे. 
परंतु येथें एक महत्त्वाची गोष्ट नजरेआड होता कामा 
नय्रे. ती अशी : गांधी हे त्रिटिशविरोधी अहिंसक 
सत्याग्रही राजकारणाचे एकमेवाद्वितीय नेते वनले, त्यांनीं 
भारतीय राजकारणांत प्रथम प्रवेश केला तेव्हां त्यांचा 
मुख्य हेतु, त्यागी व रचनात्मक्र कार्य करणोरे कार्यकते 
तयार करणें, हा होता. त्यांनीं सावरमसतीस आश्रम 
स्थापला. पाश्चात्य संस्कृतीच्या संसर्गाने ज्ञाेल्या नैतिक 
अधःपतनापासून भारताचा पुनरुद्धार करण्याचा हेतु 
घरून तो आश्रम त्यांनीं स्थापला, भारतीय ग्रामसंस्थेची 
प्राचीन आदर्शाप्रमाणे पुनर्घटना करणें हें त्यांचं अंतिम 
लक्ष्य होते. अस्पृद्यतानिवारण व स्त्रीजीवनाचा विकास 
हीं त्यांचीं सामाजिक सुधारणेची ध्येय्रे होतीं, हिंदु 
मुसळमानांमध्ये जिवंत बंधुत्व निर्माण करणें हा त्यांच्या 
राजकीय स्वातंत्र्याच्या पूर्वतयारीच्या कार्यक्रमाचा मूल- 
भूत भाग व मुख्य अट होती. त्रिटिशसत्तानिमूलनाच्या 
राजकारणाची चळवळ जसजशी फोफावत चाळली तस- 
तसे हें सर्वे दुय्यम ठरत चाललें व मागें पडलें, समाज- 
सेवेचे अखंड व्रत घेतलेल्या कार्यकर्त्याचे आश्रम देरा- 


' व्यापी करण्याची आकांक्षा राजकारणाच्या व्यापाखालीं 


५५ 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अमृतमहोत्सवी ) 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


बुडून गेली. हिंदूमुसळूमानांच्या ऐक्याचा उद्देश स्वप- 
वतू ठरला, यार्चे मुख्य कारण टिळकांनीं निर्माण केलेलें 
भारतीय मनावरील राष्ट्रीय राजकारणाचे वर्चस्व होय. 
वाडूमयेतिहास 

सांस्कृतिक जीवनाच्या इतिहासाची वाड्ययेतिहास 
ही एक वाजू आहे. सांस्कृतिक जीवनांतील जाणिवांचे 
उच्चतम रूप म्हणजे वाड्यय किंवा कला होय. वाड्य़- 
यांत किंवा कलेत समाजाची प्रज्ञा प्रकट होते. वाड्य़- 
येतिहास म्हणजे समाजाच्या प्रजेचा इतिहास होय. 
जीवनाचा आणि वाड्याचा हा संबंध लक्षांत वेतल्या- 
शिवाय वाड्ययेतिहास लिहिणे म्हणजे ग्रंथवर्णनाची जंत्री 
लिहिणे होय. अश्या इतिहासांत वाड्ययदारीराच्या 
हाडांचा सांपळाच सांपडतो, असा सांपळा सुद्धां उपयुक्त 
असतोच, परंतु खरा वाड्ययेतिह्यासकार हा वाड्ययाचा 
थोर टीकाकार असावयास पाहिजे. तो विशाल वाड्यय- 
मूर्त निर्माण करणारा शिल्पकार असतो. अद्या टीका- 
कारांच्या योगाने वाड्याला वेगळें वळण मिळून तें 
अधिक उच्चतर पातळीवर जातें, सेंट-व्यू (88111 (6- 
13817७) या कववित्रीच्या काव्यसमीक्षेने फ्रेच कवि- 
तेल्या नवा नूर आला, इंग्लिश वाड्याचा तात्त्विक 
टीकाकार टेन ( ''81118 ) याच्या इंग्लिश वाड्यये- 
तिहासानें इंग्लिश वाडमय अधिक संपन्न होऊं लागलें. 
टेसिंग ( 1,658112 ) आणि हर्डर ( पढत) ) 
ह्यांच्या ऐतिहासिक समीक्षेने जर्मन वाद्मायाच्या वाढीवर 
मोठेच उपकार केळे. मॅडम डी स्टील ( ॥[॥७09116 
1)& 818821 ) हिने ही गोष्ट आपल्या वाड्ययाशीं 
€ सामाजिक संस्थांचा संत्रंध ) ( [.1618॥ए1'2 11 
फिक्या ७०0 300७ 1101॥015)या 
पुस्तकांत चांगळी विददाद करून दाखविली आहे. वाड्यय 
व जीवनाचें आकलन यांचा संबध मेरी एम्‌, कोलमू 
(छा 1, 0110 ) हिने थोडक्यांत असा 
व्यक्त केला आहेः “ गंभीर, चोकस ब परिवर्तनकारक 
असे जे वाड्ययसंवंधी व जीवनसंबधी विचार असतात, 
त्यांचें फलित म्हणजे उच्चतम वाऊायसमीक्षा होय. 
बाड्ययाचा विषय जीवन होय. जीवनाचे समाकळन 
केल्यादिवास वाड्याची समीक्षा कोणालाहि करतां 
येणार नाहीं, म्हणूनच मोठ्या समीक्षाकारांनी केवळ 
वाड्याच्या समीक्षेवस्व छाप टाकळी नाहीं, त्यांचा 
प्रभाव बाडमवर्निमितीवरहि निरंतर राहिला. ” 


६० 


अनुक्रमणिका 


संतवाडयय़य 

महानुभावी वाडय़यासह महाराष्ट्रीय संतवाड्मयाचा 
मराठींतीळ परामर्ष फार महत्त्वाचा आहे. संस्कृतीच्या 
ऐतिहासिक मूल्यमापनाच्या विविध, उत्कट व॒ उद्‌वो धक 
प्रयत्नांचा तो उत्कृष्ट नमुना आहे. के. वि. का. राजवाडे 
यांनीं महाराष्ट्राच्या मध्ययुगीन संतांना व त्यांच्या 
वाड्ययाला सामाजिक व राजकीय दोंवल्याची व्यथा 
पसरावेणारा सामाजिक घटक ठरविलें. ज्ञानकोशकार 
केतकरांनीं एकदां म्हटळें कीं, “ संतवाड्यय घुडाळें तरी 
महाराष्ट्राचे कांहींहि नुकसान होणार नाहीं. कारण 
संतवाडय़य हें संस्कृत वाड्ययांत गताथ झालें आहे. 
संस्कृतमधील वेदांताचा आणि रामायण, महाभारत व 
भागवत यांचाच तो अनुवाद आहे.” के. राजवाडे 
यांनीं संतांच्यामध्ये रामदासांनाच तेवढें अपवाद 
ठरविलें, ही प्रतिक्रियेची उजळ ओसरल्यानंतर अधिक 
समतोल व शास्त्रीय मूल्यमापन करणारी नवी पिढी 
आतां पुढें आठी आहे. संतवाड्मयाचा प्रथम समग्र 
परामर्प ठाणें येथील कै. भावे यांनीं “महाराष्ट्र सारस्वत? 
या सुंदर पुस्तकांत मांडला. नंतर, प्रा, न, र. फाटक 
हे या पिढींतील अग्रगण्य लेलक पुढें आले. संत- 
वाड्याचा व संतचरित्रांचा सप्रमाण, तपत्नील्वार व 
टथकरणात्मक असा अभ्यास त्यांनीं मांडला आहे. 
शास्त्रीय वाड्ययेतिहासारचे उत्कृ उदाहरण त्यांच्या 
ग्रंथांनी घाळून द्टिं आहे. संतवाड्य़याचा अधिक संपन्न 
इतिहास व परामश घेण्यास हें संतवाळूमयाच्या समी- 
क्षेच पूवव्वत्त ध्यानांत घेण्यासारखे आहे. 
आधुनिक मराठी कविता 
| आधुनिक मराठी कवितेचे समीक्षण व इतिहास 
अंशतः किंवा समग्र अनेकांनीं लिहिला आहे. श्री. 
भवानीश्ंकर पंडित यांचें : आधुनिक मराठी कविता ! 
हें पुस्तक वत॑मानकाळांतीळ ( इ, स, १८१८ ते १ ९- 
५२ ) मराठी कवितेचें ** सम्यक्‌ दर्बांन ” घडविण्या- 
करितां लिहिळें आहे. पाश्चात्य काव्याचा विषय, त्याची 
दली, त्यांतील भावना या सर्वांचे खागत व सुंदर 
अनुकरण मराठी आधुनिक कवींनी केळें आहे. चाळू 
दातकांत काव्यवाड्ययाच्या क्षेत्रांत मूड़गामी परिवर्तन 
पाश्चात्य वाड्याच्या प्रभावाने घडून आले, 


को, 


५ टॅ. नवीच 
काव्यपरेपरा निर्माण झाळी, जुने संतवाडूझय हरिभक्ति- 
परायण होते, आधुनिक वाड्मय इहळे गरेक-परायण झालें 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क, र. वार्त य 3. 
ऐसे ७५८ घी? 
म्ह्( र अमृतमहोत्सवी, त ”>१७ 


|? > 
> 


)% 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति ब॒ सारस्वत 


आहे. भारतीय मनाला परलोकाचा निरतर वास मान- 
वेनासा झाल्याची , इहलोकाचा वास व येथील मानवी 
सहवास सुसह्य व सुखद वाटूं लागल्याची खूण आधु- 
निक मराठी कविता पटविते, ऐहिक जीवनाच्या “सोंद- 
र्यांची द्वाही फिरण्यां बा तव अवतार ” असे आधुनिक 
मराठी कवीस जै संत्रोधिळें आहे ते यथाथ आहे, 
स्वर्गापेक्षां भूळोकाची महती पटण्याचा हा काळ आहे, 
आधुनिक जगाचेंच हें मुख्य लक्षण आहे. “ स्वगॅ 
घरेला चुवायाला खाली लवला, मजला गमला? अशी 
जाणीव आधुनिक मराठी कवीला आली, एवढेंच नव्हे 
तर सुरांच्या पुराणप्रसिद्ध वसाहती ' दान्यामाजीं * 
कविकल्पनेनेंच कल्पिल्या व वसविल्या आहेत, असा 
पारळकिक भ्रमाचा निरास आधुनिक कवितेंत दिसत 
आहे. “ पृथ्वीला सुरलोकसाम्य झटिती आणावया कोण 
(१) ते ” आधुनिक कवि होत; असाहि विश्वास आधु 
निक कवितेला आलेला भासत आहे. आणि प्रियेचे 
लावण्य “ उपेच्या लावण्यें जगत उजळें जेवि सगळें *' 
अर्से कविमनाला दिसू लागळें आहे. भारतीय संतांना 
गीता जै अंद्रेत पढवीत होती त्या ऐवजीं प्रणयारने 
कानाशी हितगूज करणारी “ सली माझी द्वैती विमल 
मज अद्वैत पढवी ” असे मोकळ्या मनानं आधुनिक 
कवि सांगू ढागला आहे. प्रेमी युग्मांच्या क्षणिक 
प्रेमाने मोक्षानंदाची थोरवी विसरवली आहि. “ क्षण 
एक पुरे प्रेमाचा । वर्षाव पडो मरणांचा ” असे व्रिन- 
दिकतपणे आधुनिक कवि उद्गार काढूं लागला. सांसा- 
रिक “ प्रीतीची जळती ज्योत ” त्याच्या हृदयांत 
झळाळूं लागली. सृष्टि आणि संसार यांचे संबादी स्वर 
आधुनिक कवितेत निनाद लागले, “ आजवर प्रतीत 
अँ झालें जलांत स्थळांत । तच मूर्त होऊन ये आज 
नांदाया घरांत ॥? ( सततसरिता ४२ ). ऐहिक “जीवन 
म्हणजेच एक दीथे विरहगीत । क्षण मीलन, चिर 
वियोग हीच इथें रीत ” ( सप्ततरिता १०७ ). अस 


ज्ीवनावद्दळ मधुन मधुन निराश होऊन जगी. म 
असली 


निक कविता कचित्‌ कचित्‌ सुस्कोर टाकीत 
तरी या जीवनाच्या पलीकडे असलेळ शोधण्याचा यत्न 
करते व अखेर तिला भकास द्वत्यच सांपडते. 'सिंदिय- 
झो व आनंद्वोध ? यासंबंधीं चर्चा करगाऱ्या त्त" 
चिंतकाला आधुनिक कविता घिटाईँनं गर्जून विचारीत 
आहे “ कद्याचा बोध ! तालर्यशोध ! निसर्गाने दिला 


अनुक्रमणिका 


आनंदकंद । केवळ सोंदर्य केवळ आनंद ! ” “कशाचा 
बोध ? तासर्यशोधे ? जय शब्दस्पर्शार्परतगंध । 
केवळ सोंदर्य केवळ आनंद !” ( विजली ). या आधु- 
निक कवितेत ऐहिक “ जीवनगंध धुंदींत धुंद हळूंच 
हळूच उचमळतो. ” 

नैसर्गिक वस्तूंचे तोंदर्य, निसर्गाची भव्यता, कौटुं- 
बिक स्नेहाची तृषा , तारुण्यजन्य आकर्षण , लेंगिक प्रम 
व ऐहिक जीवनाची आसक्ति यांचें प्रतीक आधुनिक 
मराठी कविता बनली आहे. या कवितेला “ दिक्ालांतुनि 
आरपार अमुची दृष्टी पहाया रके ” असें वाटत आहे. 
परंतु याचे प्रत्यंतर देणारे काव्य आधुनिक मराठींत 
कोठें आहे १ “ प्रेते हीं उठवीळ जो निजखें तीं तो 
तुतारी करी ” अशी तुतारी आधुनिक काव्यांत कोठें 
मिळेल ? अशी बुतारी पुंक्रणारा ब त्या तुतारीनं जड 
अणुरेणूंमध्ये स्फुरण भरणारा माणूस किती दमदार 
पाहिजे ! असला दम आहे, असे उसंने अवसान 
आणून बतावणी करणाऱ्या कविगणांकडे पाहून व 
त्यांची केविलवाणी स्थिति पाहून त्यांच्यांतलाच एक 
सोबती त्यांना हिणवल्याशिवाय स्वस्थ बसला नाहीं. 
मोठाच इरसाळ माणूस आहे तो. “ कषायपात्रपतित 
मक्चिकेप्रत ” आंसवें पुसत तो म्हणतो : “ तुजविना 
कविमुखें दिसतील कीं । भंगहीन कमळासम तीं फिक्रा 1” 

मानवांमानवांमधीळ भेदाच्या भिंती उडवून देऊन 
शांतीचे साम्राज्य स्थापू. पाहणारा “ नव्या मनूतिळ 
नव्या दमाचा शूर शिपाई मी आहे” अद्यी ग्वाही 
आधुनिक कवि देत आहे. परंतु असा काल इट्टिप्थांत 
ळवकरच येईल असे मनाला पटणारे आश्वासन देणारी 
कविता कोठें आहे १ 

या नव्या दमाच्या शिपायाचा आव मोठा, परंतु 
एका संस्कृत कवीने म्हटल्याप्रमाणे “ विषे भवतु वा 
मा वा फणाटोपो भर्यकरः ” “ विष आहे कीं नाहीं 
हा प्रश्न नाहीं, नुसता फणफणाटच भेकर, ” कवितेत 
स्वीगांना बघिर करणारा , जिवाळा जहरीपणानं जजेर 
करणारा विगवार तरी पाहिजे किंवा मदि्रिपरमणे उन्माद 
तरी पाहिजे किंवा सर्वीगावर सुघेचें सिंचन करून सदेह 
आत्म्याला दिव्यत्व देगारी अमर भावना तरी पाहिजे, 
आधुनिक मराठींत “ दिव्य सुग्वान्तिका र हि नाहींव 
वनृंदनवनापासून फ्रश्लेश' करणारा सैतानहि जन्मला नाहीं. 

परंतु भूपासून खर्गाकडे नेणाऱ्या सोपानपरेपरेची 


६९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व 9 नवभारत 
श्या श्र ७५ 
४ अमतमहोत्सवी ह] 
०६4 अमृतमहोत्सवी (/->१७ 
35% 


द्वारा प्राज्षमयाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


> 9 ४५ 


पहिली पायरी मराठी आधुनिक कवितेनें या भूलोकावर 
रचली आहे. “ नव्या मनूंतल्या क्रञचा विहंग मंजु 
गुंजती । सतेज पछ्वांतुनी सताळ गीत डोलते । करून 
वायु विंझणें, करून मेघ वर्पणे । खळाळुनि नदी तुझें 
नवीन सूक्त बोलते || ” (तचंद्रठेवा), असें सूक्त लवकरच 
ऐकूं येईळ, अशी आज्या आधुनिक कविता निर्माण 
करीत आहे. “ प्रतिबिंधा निज उषा पाहते प्रतिदिवशीं 
ज्यांत । असे हे गिरी हिमस्नात । विज्याळ ऐनेमहाळ 
क मगमेक न * ( जयमक्लला ), विद्यांचे हिमगिरीसारखे ऐने- 
महाल जेव्हां या उपेप्रमाणें आधुनिक कविता पाहूं लागेळ 
तेव्हांच तिला उपेप्रमाणें खतःचें भव्य रूप दिस लागेल, 
मानव हा “ मातीचा पुत्र ” असें ठासून सांगून आधु- 
निक कवि “ प्रथ्वीवस्चा मानव मी हा, उभारुनी वाहू 
देतसे तुम्हास आव्हान” (किनारा१३४ ) असें “ खर्गा- 
मधल्या गर्वोद्धत देवदेवतांना 7 सुनवीत आहे. पण 
खरोखरच “ देवांच्या दास्याची सरली आज काळरात । 
निमाळे लञ्जास्पद मोह ! ” ( किनारा १२४) असा 
निर्वाळा देणारं मन निर्माण करण्याइतकीं अजिंक्य 
सामर्थ्ये कवितेंत दिसत आहेत काय ? परंतु आधुनिक 
कवितेत “ अभिमानाची स्वतंत्रतेची समतेची पूजा । 
प्रशेची राणीव मानणें हाच धर्म माझा । ” ( किनारा 
१३१) अशी नैतिक शुभ भावना आहे. “आकादावरि 
उदार माझी । गहन गाढ प्रीती | दास्य अनीति, सहानु- 
भूती, हीच मला नीती ।” ( किनारा १३२० ), अशी 
नीतीची शुद्ध व व्यापक कल्पना आधुनिक कवीच्या 
मनाचा स्थायी भाव झाला आहे. हा आधुनिक कवि 
म्हणतो कीं“ ग्रंथांच्या कवरींत न पडळे । मृत माझे 
आधार्‌ । वेद नवे नेत गर्जत राही । मजभंवती 
संसार ! ” ( किनारा १३९ ), या नित्य नव्या बेदांतीळ 
गर्जना कवीला ऐकण्याचें भाग्य असेळ कदाचित्‌ , परंतु 
अजून भारतीय जनांच्या मनांच्या गाभाऱ्यांत ही 
गर्जना छुमूं लागल्याचे कांहीं लक्षण दिसत नाहीं. 
म्हणूनच कवि काणेकर म्हणतात : “या नवतारेचीं 
गीते गाण्या उठतों । हृदयाची वीणा छेडाया जों 
जातों ॥ तों जुनींच गाणीं विणेवरती येती । ल्जञेनें 
दुः्वद पीळ जिवाळा पडती । ” ( चांदरात ३२ ), 
“ नव्या युगाची युगंधरा ” असलेली नवी कविता 
अजून जन्माला यावयाची आहे. केशवसुत, टिळक, 
बालकवि, बरी, कवी, दत्त, रेंदाळकर इत्यादि आधुनिक 


६९ 


अनुक्रमणिका 


काव्याचे पाहिले प्रणेते ज्या पाश्चात्य कवींच्या अनुग्रहामुळें 
काव्याची निर्मिति करीत होते त्या पाश्चात्य कवींचा 
काळ पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या भरभराटीचा होता. मानवी 
प्रगति हा इतिहासाचा नियम आहे, असा बिचार 
त्यावेळीं पाश्चात्य मनाचें श्रद्धेय तत्त्व बनला होता. 
त्यामुळें ऐहिक जीवनाचा महिमा हृदयाला भारून 
टाकीत होता. आतां जागतिक मानवसमाजच 
जीवनमरणाच्या संशयांत सांपडला आहे. वर्तमानकाळ 
हा मानव्यावरील संकटाचा काळ आहे. उदासीनता 
व निराशा घेरून टाकीत आहे.जीवनाबद्दळ शिसारी 
उत्पन्न होत आहे. त्यामुळें अधिक प्रत्यय्ाली, स्‌क्ष्म 
संवेदनदील व मृदु मनाचा मराठी नव कवि आपल्या 
प्रतिभेवद्दळ आदर बाळगण्यास तयार नाहीं. तो म्हणतो 
“ माझा अभंग माझी ओवी । नतद्र्ट गाथा गोवी । 
इंजिनाविण गाडी जेवी, घरंगळे । . ..... संत शाब्दांचे 
नायक । शब्द अर्थाचे धुरंधर | एक शब्दांचा किंकर । 
डफ्फर मी ॥ ” (“कांहीं कविता? ), निराशने तो 
य्रासला आहे--“' आदोचीच वात । आजेचेंच 
तूप । जळते स्वरूप । निराशेचे ॥ ” कारण सामाजिक 
जीवन म्हणजे एक ओंगळ देखावा आहे, अणुपरमाणूंवर 
जरी मानवाची सत्ता विज्ञानाने स्थापिली असली 
तरी शेवटीं “ मानव्याची होळी ” सत्तेचे राजकारण 
करील कीं काव अशी भीति त्याच्या पुढें मूर्तिमंत 
उभी आहे. म्हणूनच चिंतेने त्याचे “ रोमरंध शिणून 
गेळे आहेत. 

ऐहिक जीवनाकडे वळलेली आधुनिक मराठी कविता 
मानवधमी भावनेच्या संगीतांत रममाण झाली आहे. 
ऐहिक जीवनानिपठेतून उद्‌भवलेल्या राष्ट्रघर्मीय शोय 
आणि करुणा यांच्या नृत्याची तिळा साथ मिळाली 
आहे. वीर विनायकराव सावरकर शोर्यांचीं व कारुण्याची 
सूक्ते गाणारे कवि व करुणरसाला स्वतःच्या आयुष्यांतच 
मूत स्वरूपांत आणणारे स्फूर्तिनिधान वीर होत, 
यांच्यामुळेंच राष्ट्रीय स्वातंत्याच्या अनेक शाहीरांना 
युयुत्सु व जविष्णु वृत्तीचे स्फुरण चढले, प्रत्यक्ष 
अनुभवाचे रसरशीत अंगार असे काव्यखंड या 
शाहीरांनीं चेतविळे, “ हे मातृभूमि तुजला मन 
वाहियेळे । वक्तृत्व वागूविभवहि तुज आपिगेडे » 
अशी मातृभूमीला समार्पेत असलेली ही 


्् सम कविता 
जन्मदर, त्या मातृभूमिदेवतेच्या प्रीय 


त 
थ करावयाच्या 


£ 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क, र. वार्त य 3. 
ऐसे ७५८ क? 
म्ह्( र अमृतमहोत्सवी, त ”>१७ 


|? > 
> 


)% 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति ब सारस्वत 


आत्मयज्ञाच्या स्थंडिलावर “ बघ अतां मम देह 
ठेला ” असें उदात्त करुण स्वर त्या कवितेतून 
उचेबळून बाहेर आले. र 
मराठी कादंबरी 
मराठींतीळ कादंबरी-वाड्मयाचा विवेचनात्मक 
इतिहास ( मराठी कादंबरी, पहिळें शतक, १८५० 
ते १९५० ) प्रा. कुसुमावती देशपांडे यांनीं नुकताच 
प्रसिद्ध केला आहे. आधुनिक मराठींत कादंबरीवाड्मय 
हें इतर वाडूमयप्रकाराशीं तुलना करितां अत्यंत विपुल, 
वैचिञ्यपूर्ण व अधिक गुणान्वित आहे. या कादंबरी- 
वाड्मयाच्या विस्तारामुळे एकंद्रींत मराठी गद्याची 
शेली खूपच सुधारली आहे. बोधवाड्मयाच्या शैलीवर 
या कादंवरी-वाड्मयानें महान्‌ उपकार केला आहे. 
आतांपर्यंत परकी भाषेंतच सर्वप्रकारचे उच्च शिक्षण 
दिलें जात असल्यामुळें बोधवाड्मय चुटित, अल्प व 
दरिद्री राहिलें आहे. परंतु इतिहास, तत्त्वज्ञान, सामाजिक 
' शास्त्रे इत्यादि प्रकारच्या बोधवाड्मयाच्या अप्रतिहत 
संचाराला व विस्ताराला आवरयक असलेली संपन्न 
शैली मराठी कादंबरी-वाड्मयाच्या अनुग्रहामुळेंच 
लाभणार आहे. नवीन जागतिक व सांस्कृतिक इतिहास 
प्रसन्न व चित्तवेधक कसा लिहावा हें ऐतिहासिक 
कार्दंवऱ्या शिकवितीळ. सामाजिक वस्तुस्थितीच्या अनु- 
भवाचे सार ध्यानांत येईल अशी सामाजिक दास्त्र 
अर्थपूर्णगणे लिहिण्याकरितां सामाजिक व राष्ट्रीय प्रश्नांवर 
आधारेळेल्या कादंबऱ्यांचा उपयोग होणार आहे. 
कामुकता, लैंगिकता, स्त्रेणता , गुन्हेगारी व बाजारवुणग्या 
अशा स्वैर मानवी प्रशवत्ती यांना रंगविणाऱ्या साहित्याला 
बाजार सर्वत्रच असतो, तसा मराठींतहि आहे. तद्याहि 
प्रचुर साहित्याची गटारे समाजांत बाजूस वाहत असतात, 
त्यांच्यावर कायदा हा उपाय योज नये, कारण कायद्याचा 
दुरुपयोग होऊं शकतो व कळत नकळत तो 
छेलनस्वातंत्र्यावस्च घाला घाळू. शकतो. उचच अभिरुचीचा 
समाज तयार करणें एवढाच खराखुरा उपाय यावर 
आहे. 
मराठी काव्याला व नाटकाला पूर्वकाल आहे; 
तसा कादंबरीला नाहीं. पण मनुष्यस्वभाव पूर्वपरपरेला 
धरून वर्तमान व भविष्यकालाकडे पाहण्याचा असतो, 
म्हणून नवळकथावाड्ययाला “ कादंवरी ” ही वाण- 
भझच्या कथेची संश देऊन परंपरेवस्ची आसक्ति 


न, भा, ९ 


अनुक्रमणिका 


मराठी माणसाने व्यक्त केली आहे. 

मराटीमध्ये प्रथम पाश्चाच्य कादंबर्‍यांच्या भाषां- 
तरानें वा ख्पांतरानें कादवरी-वाड्ययास प्रारंभ झाला. 
या रूपांतराचा सुधारलेला व उत्कृष्ट नसुना म्हणजे 
मराठींतीळ “ वाईकर भटजी ” ही कादंबरी होय. 
गोल्डस्मिथच्या 'व्हिकार ऑफ्‌ वेकफील्ड या कादंबरीचे 
ते रूपांतर आहे. न 

व्यक्तींच्या सुखडुःखांना प्रगल्भ वाचा मराठी 
कादंबरीवाड्य़यानें दिळी आहे. हें वाडझय नवीन 
उद्याला येणाऱ्या लोकशाही संस्कृतीचे अगाऊ पडलेले 
मानसिक प्रतिविंव होय, असें म्हटलें तरी चालेल, 
या बाबतींत लघुकथावाड्मयाचें महत्त्व असामान्य 
आहे. सामान्य माणसाच्या वैयक्तिक जीवनाची उत्कट 
अनुभूति हें लघुकथेचे रहस्य आहे. व्यक्तित्वावद्दलच्या 
गाढ सहानुभूतींतून लघुकथा उत्पन्न होते व वाचकांतील 
सहानुभूतीला जागविते. 
मराठी नाटकसृष्ट्रि 

महाराष्ट्रनाटय वैशिष्टयपूर्ण आहे. गेल्या शंभर 
वपौत महाराष्ट्रांतील सुशिक्षित लेखकांनी, रसिक अश्या 
प्रतिष्ठित वर्गाने व होरी आणि धंदेवाईक नटांनीं नवें 
नाटयवाड्मय व नवी धर्मसंस्थेपासून विलग ऐहिक 
रंगभूमि रचली आहे. तिला समाजांत मोठी प्रतिष्ठा 
प्रात झाली आहे. उच्च दर्जाचे नाटक लिहिणारांना 
समाजांत जसे मानाचे स्थान आहे, त्याचप्रमाणें 
नटवर्गालाहि आहे. नाटकांत काम करणाऱ्या कलावंत 
प्रसिद्ध मंडळींत उच्चकुलीन घराण्यांतील व प्रतिष्ठित 
वगातील स्त्रीपुरूषव्यक्तींची संख्या अधिक आहे, हेंच 
याचें प्रमाण होय. म्हणूनच विद्यालये व महाविद्यालये 
यांच्या उत्सव व संमेलनप्रसंगीं त्या सस्था पुढाकार 
घेतात व पात्रांची कार्मेहि विद्यार्थी, शिक्षक व प्राध्या- 
पक करतात. 

मराठींतीळ आधुनिक नाटयवाड्मयाचा समप्र 
इतिहास ( इ. स. १८४३ ते १९४५ ) बडोदे येथील 
प्रा. वि. पां. दांडेकर यांनीं मराठी नाट्यसृष्टि या 
पुस्तकांत तपशीलवार वर्णिला आहे. विशेष ध्यानांत 
ठेवण्यासारखी गोष अश्ली कीं, नाणावलेल्या नाटक- 
कारांनीं, साहित्यिकांनी आणि नाटयतंत्रकुरालांनीं या 
नाट्याचीं व रंगभूमीची, ते ते नाट्य प्रथम रंगभूमीवर 
आल्याबरोबर व मागाहूनहि , सम्यक्‌ परीक्षणे लिहिलीं 


६३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७८2... नवभारत 

€सध्ट॑ ७५ 

*€<<अमृतमहोत्सवी, 
च द र. 


)% 


न ७ 


|? > 
> 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत्त 


आहेत. 

( १) प्राचीन भारतीय नाऱ्य, (२) पा श्वाच्य 
नाट्य व रंगभूमि आणि (३) हजारां वर्षे चालत 
आलेली ग्रामीण अलिखित नाट्यांची परंपरा, यांच्या 
त्रिविध संगमाची परिणति म्हणजे आधुनिक मराठी 
नाट्य होय. ब्रिटिशपूरवकःलांतील मराठींत लिखित 
नाटकें नव्हतीं. मराठी नाट्य काव्याइतकें जुनें नाहीं. 
ब्रिटिशपूवकालांत ग्रामसंस्थेंत धार्मिक उत्सव व यात्रा 
यांच्या प्रसंगीं देवताप्रीत्यर्थ नाटकें होत. ही परंपरा 
हजारों वषाची असावी असेंहि अनुमान होतें. ती 
अजूनहि अस्तित्वांत आहे. वर्तमान देशी भाषांच्या 
उद्यापू्वी सुमारें हजार वपोच्या काळांतील प्राकृत 
भाषांमध्ये लिखित नाटक होतीं व तीं दहा प्रकारचीं 
होतीं, ही गोष्ट भरताच्या नाटयदास्त्रांतील उछेखावरून 
सिद्ध झाली आहे, परंतु त्यांतीलह अत्यल्प अंश आज 
शिऴक राहिलेला दिसतो. ही लिखित नाटकांची परंपरा 
मध्ययुगांत खंडित झाली आहे. 

मराठी नाऱ्याने संस्कृतपासून व पाश्चाच्यांपासून जें 
कण घेतलें त्यांत महत्वाचीं चार त्वे ओहत. ( १) 
रसतत्त्व, हे भारतीय प्राचीन नांट्याचें रहस्य आहे. 
रसपरिपोप्र ही कळेची अल्संत मूलभूत कल्पना आहे, 
रसाच्या अनुसंधानानंच आदीपासून अंतापर्यंत परिणत 
पावणारा खराखुरा नाट्य-आकार निर्माण होतो. उत्तर्पा- 
प्रत गेळेली सोंदर्यभावना म्हणजेच रस होय. व्यावहारिक 
जीवनांतील विविध अनुभव, व्यवहारांतील सुम्बदुःखांचे 
विविध आविष्कार व हृद्य, नाटयेतर कलांच्या सामग्रीचा 
उपयोग, पात्रांची काये व कथानक यांना साथ व एक- 
रूप करण्याचे काम रसतत्त्व करंते, रसाचा उगम इतर 
भावनांच्या उगमापेक्षां निराळा आहे व इतर भावनां- 
पेक्षां त्यांचे स्वरूप विशिष्ट आहे, अर्से भारतीय सोंदर्य- 
शास्त्राचे गृहीत कृत्य आहे, हें गृहीत कृत्य वैज्ञानिक 
इष्टीने मानसक्ास्त्राच्या आधारें सिद्ध होबोवा न होवो; 
तें गृहीत धरल्यास व्यावहारिक भावनांचा रसानसारी 
अन्तर्भाव करावा असें शिक्षण कलाकारास रसतत्त्व देतें 
हें मात्र निश्चित. रससिद्धान्त ही सोंदर्यश्शास्राला प्राचीन 
भारतीयांनी दिळेळी असामान्य देणगी आहे. 

बाकीचीं तीन तें पाश्चात्य नार्यमीमांसेपासून 
मराठी नाऱ्याने घेतलीं आहेत. तीं म्हणजे (२) स्वमाव- 
परिपोषाची कल्पना (३) पात्रांचा आवश्‍यक तेवढाच 


संग्रह करण्याची कल्पना, आणि ( ४ ) कथानकाच्या 
सुसंबद्धतेची कल्पना. सर्व मानवी वृत्तींचा यथोचित 
संनिवेशा कसा करावा, हेच विशेषतः रसतत्त्वाने समजते. 
परंतु स्वभावपरिपोषाचे महत्त्व त्यामुळें नीट उमगून 
येत नाहीं. प्राचीन भारतीयांच्या नाऱ्यांतील राम व 
सीता, रावण, ब्रिभीषण, दुष्यन्त व शकुंतला, विक्रम 
व उर्वशी यांचीं व्यक्तित्वें पूरणतैस पावलेली ग्रहीत 
धरूनच सर्व प्रकारची नाट्यक्रिया घडत असते. त्या 
क्रियेत त्यांचीं विदिष्ट व्यक्तिचे विशिष्ट दिशेनें द्ृंद्राच्या 
वा परिस्थितीच्या संघपात ( म्ह विरोध-विकास- 
पद्धतीने ) परिणतीस जात नाहींत. मानवी स्वभाव हा 
स्वतःच्या जीवनशक्तीच्या आश्रयाने राहतो व परि- 
स्थितीच्या व स्वतःच्या गुणांनीं व दोपांनीं, वर्‍्यावाहट 
आचरणांनीं, यश आणि अपयद्यांनीं बनत असतो; 
हा पाश्चात्य नाट्याचा गाभा (51) आहे. ह्याचें 
विस्पष्ट ग्रहण भारतीयांनीं केलेळे फारसे दिसत नाहीं. 
हें पाश्चात्यांच्या ध्यानांत आल्यामुळेंच व्यक्तित्व महान्‌ 


सामर्थ्याने (५1६811?) विक्रास पावत राहते, आणि 


योगायोगाने किंवा परिस्थितीच्या अनिरुद्ध क्रमांत 
किंवा मानवी भवितव्य घडविणाऱ्या विश्वदक्तीने किंवा 
स्वतःच्या प्रमादानें बळी पडते, नितांत विपत्तींच्या 
आहारीं जातें, वा मरणाचा ग्रास बनते; असे दाखविणार 
नाटक म्हणज करुण दुःख्वान्तिका. ती पाश्रात्त्य गंभीर 
मनालाच निर्माण करतां आली. 

पाश्चात्य नाट्यांतीळ स्वभावपरिपोप, पात्रांची काट- 
कसरीची आव्यक योजना व कथानकाची सुसंगति 
हीं तत्वें जरी मराठी नाऱ्याळा आत्मसात्‌ करतां आलीं 
तरी गंभीर व भव्य दुःवान्तिका निर्माण करण्याची 
हातोटी वश करतां आली नाहीं. यास अत्यंत महत्त्वाची 
अशीं सांस्कृतिक कारणें आहेत. अत्यंत सकृहशंनीं 
उघड होणारे कारण म्हणजे उच्चतम मानवी गुणांचे 
ऐश्वर्य प्रासत झालेल्या व्यक्तीच्या जीवनाचा कायमचा 
शेवट संकटांनी होतो, तो दुर्दैवाचा कायमचा वळी 
बनतो, है सहन करून शावूत राहणारी, हें पाहून घेश्र 
यत्किचितृहि न गमावणारी मनोरचना भारतीयांना 
लाभली नाहीं, जीवनाचा असा अर्थ आहे अशी 
ओळख पटली व विश्वाच्या विलक्षण व भव्य स्वख्पाची 
जाणीव झाळी, म्हणून धन्यता मानणारी मनोरचना 
येथीळ सामाजिक आम्म्यांना प्राप्त ज्ञाठेली नाही. अशी 


६४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


> नवभारत 

शुसुघे ७५ 

*€<2६अमृतमहोत्सवी, 
क आहह: 


)% 


न ७ 


|? > 
> 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति च सारस्वत 


-मनोरचना आहे, असे. मानळ तरी उत्तम दुःखान्तिका 
निर्माण कां करतां आली नाहीं यांचं दुसर एक कारण 
संभवते. ते असे कीं, वैदिक, पौराणिक, जैन किंवा 
बोद्ध ततत्वज्ञानांनीं व धमीनीं निर्माण केलेल्या भारतीयांच्या 
विश्वविषयक दृष्टिकोणांत मानवी जगांतील मृत्यूनंतरहि 
जीवनदाक्ति अक्षत राहून नंतर पुनः जन्म घेते, हा 
सिद्धांत हढमूल झाला आहे. दुःखान्तिकेंत जीवनान्त 
हा कायमचा अंत आहे अश्ी भावना असते; ती 
भारतीय मनाची खरीखुरी ( ज्ञानतः किंवा अज्ानतः ) 
पकड घेऊं शकत नाहीं. भारतीय पुराणक्थेत अनेक 
महत्त्वाच्या शोकान्तिका आहेत. राम व कृष्ण यांचा 
अंत अल्यंत दुर्देवी व करुण आहे. परंतु सहखावधि 
वर्षांपूर्वीच त्यांना ईश्वर वनविळे त्यामुळें त्यांचा करुण 
अंत त्या ईश्वरी स्वरूपांत विलीन होऊन निःशेष झाला 
आहे. म. गांधींचे जीवनहि भव्य दुःखांतिकेचाच 
विषय आहे. परंतु म. गांधी पुनजन्मतत्त्वानें अमर केळे 
आहेत. 
मराठी बाड्मय़ाचा समग्र इतिहास 
मराठी वाड्य़याचा समग्र इतिहास लिहिण्याची आतां 
योग्य वेळ आहे. त्याची पूर्वतयारी होत आहें व कांहीं 
अंशीं झाली आहे. आतापर्यंतचे उच्च दिक्षण इंग्लिश 
भाषेच्या माध्यमांतूनच झाल्यामुळें व परकीय राज्यांत 
निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्थांचा उद्देश व विस्तार 
केवळ अल्पसंख्यांकांपुरताच मर्यादित झाल्यामुळे 
शास्त्रीय किंवा बौद्धिक वाड्यय अपुरे व दरिद्री राहिलें. 
परंतु आतां नव्या स्वतंत्र भारताच्या कालखंडांत आपण 
प्रवेश केला आहे, त्याचा विशाळ बौद्धिक पाया निर्माण 
करावा छागणार आहे. सामाजिक व भोतिक शास्त्र” 
विषयक ग्रैथांची निर्मिति भारतीय प्रादेशिक भाषांच्या- 
मध्ये करो हे. आपळे आद्य व श्रे कतैव्य आहे. 
त्याकरितां मागीळ काळखंडांतील मराठी वाड्याचा संपूण 
इतिहास लिहून त्याचा पुरा आढावा घेतला पाहिजे, 


यक्यापयक्शाचें मूल्यमापन व 

भूतयुगांत भारतीय संस्कृतीचे महाराष्ट्रांत एक नस 
ऱ्ड वेशिष्टय 0 क की जडे तेंच वरत काल डल क झालें 
शेषटय संवार्वित झाळें, तसेंच वर्तमानकाठांताहे झाल. 
प्राचीनकाळी संस्कृतच्या प्रौढ काळबंडांत महाराष्ट्रात 
च्य 44 कहि घ प ७, (9. 
वैदर्भी रीति निर्माण जाळी. भागवत धर्मातीळ ह्र्दय 
भोगाचा रंग धुऊन टाकून पावित्र्याच्या तेजाने संपन्न 
असा भक्तिमागे संतांनीं उजळून टाकला, निद्ठतिप्रधान 


बौद्ध व जैन धर्माच्या उपासनेचाहि अंगीकार करून 
अंतर्मुख झालेल्या महाराष्ट्रांतील मानवी शाक्तींनीं टणक 
खडक फोडून टाकीच्या धावांनीं घन, दढ, चिरस्थायी 
व विशाल सुंदर मंदिरे गिरींच्या अंतरंगांत उभारलीं 
आणि विरक्त साधूंच्या ध्यानस्थ वसाहतींकरितां स्थिर 
स्थापच्यें उभारलीं. वर्तमानकालांतहि भारतीय संस्क्- 
तीच्या शरीराला, मनाला व बुद्धीला पुनर्नवता येण्या* 
करितां पश्चिमेकडील नव्या जोमाच्या बौद्धिक संस्कृतीची 
निवडक जीवनसत्वे आणि तत्त्वें झटिति आत्मसात 
करण्यांत पुढाकार घेतला, राष्ट्रीय जीवनाच्या एकतेची 
भावना रुजविण्याकरितां आवश्‍यक असलेल्या आत्यंतिक 
यज्ञाची दीक्षा घेतलेली, ' केसरी"चीं हृदये असलेलीं 
माणसें भूतकाळाचे वशोगान करीत नव्या राजक्रीय 
संग्रामांत पुढें आलीं. उदारमतवादाचें पश्चिमेकडील वारे 
फिरविणारे विचारवंत पुढें सरसावले. भारतीय नव्या 
चळवळींचे जरूर तेथें नायकत्वहि पतकरळें व शालीनपणें 
विनयशील बनून अनुयायित्वहि वरिठें, 
प्रादेशिक भाषांच्या वाढीचा कठिण प्रश्न 

देश्य भाषांची किंवा मराठी भाषप्रेची बोग्यता अच- 
यावत्‌ उच्चशिक्षणाचें प्रभावी साधन म्हणून अजून 
वाढावयाची आहे. मराठी किंवा देद्य भाप्रा अस 
साधन बनावे अद्ली बळकट उत्कंठा कोठें आहे ? 
मराठींत किंवा देय भापतच परिश्रमपूर्वक मोठमोठे 
ग्रेथ रचीन अद्ली भीष्मप्रतिज्ञा केळेला प्राध्यापकांचा व 
पंडितांचा वर्गच आज दिसत नाहीं व तसा आग्रहहि 
कोठें दिसत नाहीं. असे थोडेच सुशिक्षित ब पंडित 
गेल्या शतकांत झाले. जे कांहीं पाश्चाच्यविद्याविभूषित 
व्यासंगी पंडित झाले त्यांनीं आतांपर्यंत या गेल्या 
दातकांत इंग्रजीचीच वाढ केळी. भिन्नभिन्न विषयांत 
प्रवीण असलेल्या प्राध्यापकांची आजपर्यंतची संख्या 


मोजली तर फार मोठी भरेल. परतु त्यांनीं 
प्रादेशिक भाषांची अक्षम्य उ्येक्षाच केली आहे 


परकीय सरकारनें व त्या सरकारच्या स्थापलेल्या 
ज्वेक्षणिक संस्थांनी उपेक्षावृत्तीने प्रादेशिक भाषांची दीथ 
काळ उपासमार केली आहे, हा मोठा गुन्हा घडला आहे 
ह्या गुह्याचें परिमाजन करण्याची जबाबदारी आतां 
आपल्या विश्वविद्याळयीन प्राध्यापकांनीं व इतर आंग्ळ 
विद्याविभूपरितांनीं आपल्यावर घेतली पाहिजे, सध्यांच्या 
ठोकशाही सरकारने प्रादेशिक भाषांची व नव्य विद्यांचीं 


६५ 
अनक्रपाणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नु का चा-वाळनाककरकीी 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


म. वभारत 
हसि ७५ 

(जि :णगलम्प्यो नी ऱ् 
०६4 अमृतमहोत्सवी (/->१७ 


£ 
> 


)% 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


मोठमोठीं ग्रंथमांडारें उभारलीं जावीं म्हणून अद्या 
प्रयत्नांना संघटित व व्यवस्थित मूर्तिमत रूप देण्याकरतां 
नव्या संस्थांची साधनें उपलब्ध करून द्यावींत, 

प्रादेशिक भाषांच्यामर्ध्ये आधुनिक विद्याविषयक 
अ्रंथविस्तार होण्यास आवश्‍यक असलेल्या सामान्य 
शब्दांची, पारिभाषिक पदांची व वाकूप्रचारांची वरीच 
वाण आहे. ही वाण भरून काढण्यास तीन प्रकारचे 
प्रवत्न एकसमयावच्छेदेंकरून चालले पाहेजेत. पहिला 
प्रयत्न म्हणजे पारिभाषिक पदें आणि वाक्‌प्रचार यांचा 
सरसहा उपयोग करून मातृभाषांच्यामध्ये शिक्षण- 
सस्थांचा व सरकारचा व्यवहार चाळू करावा व तो 
. वेगाने वाढवावा, दुसरा प्रयत्न म्हणजे या व्यवहाराचा 
वेग वाढण्याकरतां नवे शब्द, परिभाषा व वाक्‌प्रचार 
यांचा उपयोग करून लेस्वकवर्गाने सामाजिक व भौतिक 
शास्त्रे प्रादेशिक भाषांच्यामध्यें आणण्याकरितां प्राथ- 
मिक, माध्यमिक व विश्वविद्यालयीन शिक्षणास उपयुक्त 
वा वैचारिक सर्जनाचें दर्शक वा वाचकवर्गाच्या ज्ञान- 
साधनेस उपकारक असे ग्रंथ लिहावे. तिसरा प्रयत्न 
म्हणजे त्या त्या प्रादेशिक भापांच्या स्वमावास अनु- 
सरून आणि त्या सर्वे भाषांच्यामध्ये पूर्वीच असलेलीं 
भारतीय संस्कृतिमूलक एकप्रकारचीं साम्ये व संवादित्वे 
पोषण पावतीळ अशा जुन्या व प्रचलित शाब्दसमृद्धीचा 
संग्रह करून व नव्या अधिक दाव्दसमृद्धीची नोर्मिति 
करून कोड तयार करावे. 
“ साहित्य अकेंडेमी ”? 

भारताच्या संविधानामध्ये ज्या प्रादेशिक भाषा 
निर्दिष्ट केल्या आहेत त्यांचा उज्बळ काल समीप दिसत 
आहे. भारतसरकारच्या प्रेरणेने ( अखेरच्या अष्टम 
अनुसूचीमध्ये निर्दिट असलेल्या ) भारतीय प्रादेज्रिक 
भाषांचे योग्य सहकार्य साधावें म्हणून साहित्य अकॅडेमी 
नुकतीच स्थापन झाली आहे. याच पद्धतीनें कार्य 
करण्याकरितां कांहीं वर्षामागें आचार्य स. ज. भागवत 
आणि त्यांचे मित्र यांनीं मुंव्रईस “ अन्तर्मारती ” 
नांवाची संस्थाहि स्थापन केळी आहे. प्रादेशिक भापां- 
च्यामध्ये जे प्रोढ बाळाय़ाचे सुंदर मासळे उपलब्ध 
होतात, ते मध्ययुगीन अथवा आधुनिक असोत, त्यांचा 
इतर सर्वे भारतीय भापांच्यामध्ये अनुवाद करणे, 
नवीन नवीन सर्जनश्ीळ ललित कृतींचे रूपांतर किंवा 
सरळ भाषांतर या. भाषांमध्ये करणें, संशोधनात्मक 


अनुक्रमणिका 


वा रचनात्मक, ऐतिहासिक व सामाजिक शास्त्रांच्या 
वाढीस पोषक वा तत्त्वज्ञानाशी संबद्ध किंवा संशोधन- 
रूप माहिती देणारे किंवा रचनात्मक विचाराचे जे ग्रंथ 
प्रादेशिक भाषांमध्ये झाळे असतील किंवा होत अस- 
तील त्यांचा बरहुकूम अनुवाद करणे; असें कार्य केल्याने 
भावनांची व विचारांची देवाणघेवाण होऊन भारतीय 
संस्कृति अधिकाधिक एकाकार वनत जाईल. 
हिंदी व प्रादेशिक इतर भाषा 

संघराज्याची भापा म्हणून हिंदीला मान्यता 
मिळाली आहे. भारतीय संस्कृति एकाकार बनण्याच्या 
प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचा भाग घेण्याची संधि हिंदीला 
मिळणार आहे, प्रादेशिक भाषांची वाढ व हिंदीची 
वाढ एकसमयावच्छेदेंकरून होत असतां, भारतीय 
सर्वे प्रादोशेक भाषांची वाढ करण्याचें एकमुखी 
धोरण व तंत्र दृढमूल होत गेळें तर एक नव्या 
प्रकारची उच्चतर हिंदी भाषा तयार होईल, हिंदी व 
हिंदुस्थानी हा भेद लहानशा तपशिलाचा अतएव 
गोण आहे. हिंदी ही संघराज्याची भाषा म्हणून 
स्वीक्रार करण्याला अनुकूल असें वातावरण स्वराज्या पूर्वीच 
निर्माण झालें आहे. स्वराज्याची चळवळ, भारत हें 
एकराष्ट्र आहे, ह्या खोळ भावनेने प्रोरेत झाळेली होती. 
याच भावनेला अनुसरून हिंदीचाहि पुरस्कार या 
चळवळीचे अंग या नात्यानें होत होता. महाराष्ट्रांत 
तर अलीकडे हिंदी भाषा शिकण्याची स्वयप्रेरित 
अशी चळवळच उभी राहिली आहे. त्यांत महाराष्ट्रीय 
समाज उत्साहाने भाग घेत आहे. या उत्साहाची 
उपक्षा मुळींच करून चालणार नाहीं. महाराष्ट्रांतीळ 
शिक्षित खरी-पुरुपांनीं हिंदी माया शिकटीच पाहिजे 
हें ग्रहीत कृत्य झाळें आहे. महाराष्ट्रांत इतक्या लवकर 
हिंदी भापेचें हें इतकें उत्साहपूणे स्वागत होण्याचें कारण 
राष्ट्रीय भावनंची पाश्वेभूमि, ती संघराज्याची भाषा 
आहे हें जितकें महत्त्वाचें आहे तितकेंच राष्ट्रीय ऐक्य, 
भारतीय संस्कृतीची प्राचीन काळापासूनची एकता व 
मराठी भाषेज्ीं असलेळे हिंदी भाषेचे निकट साम्य 
हेंहि महत्त्वाचें आहे, भारतांतील द्रविड भाप्राकुल 
सोडल्यास वाकीच्या मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादि 
भाषा हिंदी भाषेच्या मगिनी-माषा आहेत. त्यांचा 
स्वभाव व तोंडावळा सारा आहे. हिंदीवददळचें झराठी 
साहिस्यिकांचे प्रेम पुरातन आहे, मराठी साहित्याचा 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


न ७ 


|” > 
फ़ 


)% 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संस्कृति व सारस्वत 


पाया जेव्हां तंतमंडळी घालूं लागली, मराठींत सुंदर 
व प्रसन्न काव्यरचना करूं लागली, तेव्हांच ती संतमंडळी 
हिंदीमध्येंहि पद्यस्चना करण्यांत स्वतःस कृतार्थ मानू 
लागली, मराठी संतांनीं केळेळें हिंदी काव्य अजून 
शिळछक आहे. नामदेव महाराजापासून तुकारामापर्यंत 
ही हिंदी पद्यरचना करण्याची पद्धति चाळू होती. 
मराठी माणसाच्या हिंदी विषयक प्रेमाचा हा सहाशे 
वपीचा इतिहास आहे. हें आम्ही हिंदी भाषिक बंधूंना 
नम्रतेने सुचवू इच्छितो. 

राज्यांच्या भाषावार प्रादेशिक स्चनेचा प्रश्न पूर्ण 
समाधानकारक रीतीनें सोडविला गेल्यास मराठी भाषा 
बोलणाऱ्या लोकांचा हिंदी भाषा शिकण्याचा उत्साह 
तुफानी वेगाने वाढेल, हिंदी भाषा लादण्याचा प्रश्नच 
उत्पन्न होऊं शकत नाहीं. हिंदी भाषेचा स्वीकार 
हा क्रमप्राप्त असून कांहीं वेळाचें अंतरच मध्यें आहे. 
महाराष्ट्रातील सगळी सुंशिक्षित जनता एकदोन 
पिढ्यांमध्ये दुभाषी वनणार आहे. संघराज्याची भाषा 
म्हणून हिंदीची असलेली प्रतिठ्ठा, तिचें मराठी भाषेशी 
असलेळें सांस्कृतिक नाते व तिच्यांतील वाक्‍यस्चना 
व॒शाब्दसमृद्धि आणि वाकप्रचार यांचें मराठीशी 
असलेलें साम्य यामुळें सुशिक्षित महाराष्ट्रीय, मराठी 
ब हिंदी या दोन्ही भापा जवळजवळ सारख्या सहजतेने 
जवळच्या भविष्यकाळांत बोलूं लागेल, मात्र हिंदी 
भाषेच्या आक्रमणाची डाका येईल असलें कोणत्याहि 
प्रकारचे वन प्रादेशिक किंवा मध्यवर्ती सरारांनीँ 
संपूरणपणे निषिद्ध मानळें पाहिजे, लोकमानस्रास्त्राचे 
गंभीर भावार्थ जाणूनच आपल्या सरकारांनी आपलें 
घोरण आंखून पावे टाकिलीं पाहिजेत. देशम्रेमाइतर्केच 
किंबहुना त्यापेक्षांहि अधिक खोळ मातृभाषेचे प्रेम 
असतें, ही गोष्ट सरकारनें विसरल्यास देशाच्या एकत; 
राष्ट्रीय ऐक्यास, अनिवार्य धोका उसन्न होईल. 

* प्रादेशिक राज्यांची भाषावार रचना प्राद शिक 
भाषा बोलणाऱ्या ठोडांचे पूर्ण समाधान होइळ अशा 
रीतीनें करणें हेंच एकमेव कृत्य राष्ट्रीय ऐक्याचा पाया 
हढ ब खोळ करण्याचा नजीकचा उपाय आहे. इतर 
देशांच्या फुटीचे दाखले ग्रहीत घरून भाषावार प्रादाशेक 
राज्यांची र्चना करण्यांत सारक असणारे दाहाणे लोक 
मूखीच्या स्वगीत आहेत, हें प्रादाशक भाषांची रचना 
करण्यास जबाबदार होऊं पाहणाऱ्या शहाण्या संडळींनीं 


विसरतां कामा नये. राज्यकत्यींनीं जें जें पाऊल टाकाव- 
याचें असतें तें प्रामाणिक, विचारपूर्ण व निश्चित 
घोरणानेंच न डगमगतां टाकावे लागतें. धरसोडीचे 
अर्धवट व संदिग्ध उपाय योजणाऱ्यांना भविष्यकाळ 
क्षमा कर्रीत नाहीं. 
उपसंहार 
सांगावेंसें वाटळें तें सांगून झालें. त्यांत प्रादेशिक व 

विदोषतः मराठी भाषेच्या भवितव्याचा प्रश्न चर्चिला. 

वर्वैमान युगांतीळ भारताच्या सांस्कृतिक व 
राजकीय प्रेरणा व आकांक्षा आणि महाराष्ट्राच्या प्रेरणा 
व आकांक्षा एकच आहेत. भारतीय व महाराष्ट्रीय यांची 
वरिठ उद्दे्ांची साधना व साधनेचे मार्ग एकच आहेत. 
एकाच समान सांस्कृतिक परेपेरेचा वारसा महाराष्ट्राने 
आत्मसात्‌ केला आहि. तिचें रक्षण केळे आहेव 
महत्त्वाची भरहि घातळी आहे. ही भर घालीत असतांना 
एक मनोज्ञ वैशिष्टयहि प्रकट केळे आहे. यासच 
महाराष्टर-संस्कृति म्हणतात. हें वैशिष्टय प्रकट करीत 
असतांना महाराष्ट्रांतील माणसांचे नेतृत्वहि जीवनाच्या 
त्या त्य; क्षेत्रांत उजळून बाहेर आलें आहे. 

हं नेतृत्व जेव्हां जेव्हां व ज्या ज्या क्षेत्रांत आपलें 
स्वतंत्र गुण प्रकट करतांना दिसतें, तेव्हां तेव्हां तें समग्र 
भारताच्या ध्येयांशीं समरस झालेलें असतें. व्यापक 
मानवी सदूयुणांचा फुलोरा त्याला आलेला असतो. 
जीवनाची कला तेथें आकारास आलेली असते. 
देशकालांच्या बंधनांत हें नेतृत्व जरीत्या त्या प्रसंगीं 
कार्य करीत असलें तरी त्याची आध्यात्मिकता देशाकाला- 
तीत शाश्वत मानवी मूल्यांकडे अभिमुख झालेली असते, 
त्या मूल्यांच्या संवेदनांनीं उजळलेली असते. 

परंतु जेव्हां जेव्हां महाराष्ट्राचे अंतःकरण संकुचित 
बनते, हेवा आणि मत्सर यांची त्याला बाधा होऊं लागते; 
तेव्हां तेव्हां पापिणी अहता जीवन खुंटवून टाकते, 
व त्यामुळें उतरती कळा लागते; प्रगतीचे माग रुद्ध 
होऊन दुर्गतीच्या वेढ्यांत महाराष्ट्रसमाज र्तून पडतो, 
सांस्कृतिक विजयाच्या घटना आणि पराभवाच्या ब 
पतनाच्याहि घटना यांची कथा म्हणजे महाराष्ट्रांतील 
संस्कृतीचा इतिहास आहे. या इतिहासांतील पराजय 
अहूतेचें खंडन करून विवेक व विवेचक बुद्धि प्रदीप्त 
करतो आणि या इतिहासांतील विजय आत्मविश्वास 
उत्पन्न करून कतेव्यास प्रवृत्त करतो, 


न| 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


क्रे. रघुनाथ गणेश जोशी: 

“नवभारत' मासिक ज्या पुणे येथील “सुलभ राष्ट्रीय- 
ग्रंथमाले'च्या विश्वस्तमंडळातर्फे चालविळें जाते, त्या 
सुलभ 'राष्ट्रीयग्रंथमालेचे कार्यवाह श्री. रघुनाथ गणेश 
जोशी हे थोड्या आजारानंतर अकस्मात्‌ २२ सप्टेबर 
१९५४ रोजीं कालवा झाले , हें नमूद करण्यास अत्यंत 
दुःस् वाटते, श्री, र. ग. जोशी १९४० पासून सुलभ 
राष्ट्रीय-ग्रेथमाले*चे कार्यवाह होते, सुलभ 'राष्ट्रीय-ग्रंथमा- 
ळे'चीं 'आधुनिक भारत? (द्वितीय आवृत्ति), 'जागतिक 
इतिहासाचे ओझरते दर्शन ' ( दोन खंड ) इत्यादि 
ठसठज्ीत वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाराने ज्यांनीं नजरेखाळून 
घातळीं असतील , त्यांना श्री. र. ग. जोली यांच्या 
ठिकाणीं असलेल्या कार्यतत्परतेची, भारदस्त रेस्वीवपणा- 
ची आणि संयत सोंदयदृ्टीची साक्ष पटेल, 

श्री. र. ग. जोशी हे स्वतः कवि व रसज्ञ असून 
व्यासंगी होते. किंब्रहुना, विद्याव्यासंगाच्या आकर्षणा- 
मुळेंच ते प्रकाशनाच्या व्यवसायाकडे वळले. ते “टिळक 
महाराष्र-विद्यापीठाचे * वाड्मयाविद्यारद * होते. सु. रा. 
ग्रंथमाळेचें काम स्वीकारण्यापूर्वी त्यांनीं कांहीं दिवस 
श्री, ग, गं. जांभेकर यांच्या ' लोकशिक्षणां'त आणि 
पुणे येथीळ * लोकशक्तीं'त काम केलें. ' पद्मविहारी ? 
या नांवाने त्यांच्या कविता प्रसिद्ध झाल्या आहेंत. 
महात्मा गांधींच्या निर्याणानंतर त्यांनीं महात्मा गांधींना 
“मृत्यूचे मनोगत? या गद्यकाव्याच्या रूपाने “नवभारतां"- 
तून (माचे १९४८) जी भव्य व हृदयस्पर्शी श्रद्धांजळि 


विल्या 
प्लेटो-अरिस्टॉटळ्पासून माक्‍स-ठेनीन आणि गांधीजी ब 
यांच्यापयेत गेल्या पंचवीस शतकांतील राजकीय त्त्त्ब 
ज्ञांच्या विचारांचे विवेचन करणारा मराठींतील 


पांढरे कोड 


वाहिली, ती अनेकांच्या स्मरणांत असेल, खलील 
जिब्रानच्या 'प्राफेट' आणि 'बांडरर या पुस्तकांचे त्यांनीं 
केलेळे अनुक्रमे : जीवनद्शन ' आणि ' प्रवासी " हे 
सफाईदार अनुवाद त्यांच्या गूढतरळ संवेदनाक्षमंतेची 
साक्ष होत. यांपैकीं ' जीवनदशीन ? तर इतकें रसिकप्रिय 
झाले कीं त्याच्या आतांपयेत चार आवृत्त्या निघाल्या 
आहेत. याशिवाय म. गांधींच्या आत्मकथेचा संश्षिप 
त्यांनीं प्रकाशनासाठीं तयार करून ठेवलेला आहे. 

श्री, जोशी यांचे वय मृत्युसमयीं ४६ वषांचे होतें 
यांच्यासारखा कार्यतत्सर , शांत व धिम्म्या स्वभावाचा 
प्रकाशक आणि व्यासंगी रसिक निघृण काळाने अकालीं 
उचळून न्यावा ही घटना अल्यंत दुःखदायक होय. 


- वि. म. वेडेकर 


नष्ट झालेल्य़ा हजारों 

गांवच्या लोकांचीं प्ररा- 

स्तीपत्न व बक्षिस पूण 

पत्त्यासहित छापलेली पत्रक मोफत मागवा, 

ञोषधाची किं. रुपये ५ पोष्ट खच १ रूपया 
निराळा पडेल. 


वेद्य के, आर्‌. बोरकर 
मु. पो. मंगरूळपीर ज़ि. अकोला (म. प्र.) 


र्‌य 


पहिला'च ग्रंथ 


२.२७] राज्यशाखाचा विकास [७.८ से 


छेखक:-सदाशिब मातेड गर्ग 


* राज्यशास्त्र ) प्रंथाचे एक लेखक व सहसंपादक * 


प्रस्तावना:-तकेती थै लक्ष्मणशाख्री जोळ्ी 


सकाळ ? पुणें. 


च 
साशल बुकस्ट ग्‌ पणं 
2. उर्करलल, पुणे ४, 
क शवशाजबबह33ि या स्व्न्व्त्त्त्स्त्त्ल 
ष्ट दक 
"कखगघर चिज, $'नवभारत चेल 
७५ ती 
अमृतमहोत्सवी) > 
अनक्रपाणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
ड़ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१ 
र 
१ 
१ 
र 
श्‍ 
$ 
$ 
र 
धृ 
१ 
१ 
१ 
१ 
शे 
९ 
९ 
र 
९ 
१ 


2222222222 “>22>>222>/2/222/2/22> “/“/*///*/“€>“/“““*“* 


१ 


---.- आपल्या ग्रंथालयासाठी आमचें उत्कृष्ट प्रकाशन --... 


सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा 
(चतुर्थावृत्ति) : म. गांधी ९- 
हिंदु धर्माची मूलतरच्वे व पुनर्घटना 
(द्वितीयाबृत्ति) : डॉ. राघाकृष्णनू २-८-० 
उपनिषदांतील दद गोष्टी 


०--० 


( चतुथांवृत्ति ) : दोकरराव देव ०-१२-९ 
फिलिपाइन्सच्या स्वातंत्र्याचा इतिद्यास 

-व्ये, र. देवगिरीकर १-४-० 
पं. जवाहरलाल नेइरू : आत्मचरित्र 


( द्वितीयावृत्ति ) १२-८-० 
विश्राम ( षष्ठाबृत्ति ): सान गुरुजी १९-४-० 
भारतीय संस्कृति ( ष्ठादृत्ति) 

-साने गुरुजी २-०-० 
आधनिक भारत ६ द्वितीयावृत्ति ) 

- आचाय जावडेकर १र-८-० 
दिमालय़ांतील प्रवास ( तृतीयावृत्ति ) 

- काका कालेलकर रनढॅन्न र 


गांधीजींचे विविध दशन (दवितीयावृत्ति) 


। ४२ 


संकलनकार : डॉ. राघाकृष्णनू  २९-८-०९ 
जिवत त्रतोत्सव ( द्वितीयावत्ति ) 

- काका काळेलकर २-१२० 
सल्याग्रही महाराष्ट्र : प्रमा कटक २-०-० | 
अर्थशास्त्र कीं. अनथंशासत्र ! 

(द्वितीयव्रत्ति) : जॉन रस्किन २९००००९ 
जीवनदान (चतुथावृत्ति) । 

- महाकवि खलिल जिब्रान २-८-० 
संस्कृतींचें भवितव्य ( द्वितीयादृत्ति ) | 

- डा. राधाकृष्णन्‌ १-४-० 
महात्मा गोतम वुड ( द्वितीयादत्ति) 

डॉ. राधाकृष्णन्‌ १-४-०| 
पवन आणि साहित्य: आचाय मागवत २-८-१ | 
प्राचीन साहित्य ( द्वितीवात्र त्ति) । 

_- कविसम्राट रवींद्रनाथ ठाकुर १९०८०० 
संयम की खैराचार १(खंडररा) 

१२-०| 


म. गांधी 
हिंदु-मुसलमान-ऐेक्य : आ. जावडेकर ३-००१ 
गीता-हृदय (चतुथाइत्ति)' सान गुरुजी १-००० 

नं समाजकारण । काका कालेलकर २-४ 


सर्वे प्रकारच्या पुस्तकांकारता प्र 


सखुलभ राषाय संथनाला * 


अनुक्रमणिका 


२३ द्विझड हिंदुस्थान : डॉ. राजेंद्रप्रसाद ११-०-० 
२४ कॉँग्रेस-क॒था ( द्वितीयादृत्ति ) 

- गो, आ. देदापांडे कटर 
२५ भगवान्‌ बुद्धासाठीं : शकरराव दव ३-८-० 
२६ आ. कृपलानी: निवडक लेख व भाप्रण ३-०-९ 
२७ वाल्मीकि-आश्रमांतील प्रवचन ; 


“7727222222. 


- आचार्य जावडेकर १-०-०; 

८ संपूर्ण स्वदेशी : म. गांधी २-४-०; 
२९ प्रवासी : मदाकवि खलिल जित्रान २-०-०; 
३० ज्ञानेश्री-अंतरंग : डॉ. रा. द. रानडे २-८-० 
३१ गांधीजींचे मानस $ म गांधी ४-०-० 
३२ दिल्ली डायरी : म. गांधी-ठान गुरुजी ६-०-०: 
३३ मानवजातीची कथा र 
ऱ न्री थोमस-साने गुरुजी ८-०-०; 

२४ भारतीव राष्ट्रवादाचा विक्रास ः 
र प्रा. न. र. फाटक ४-८-०: 

३५ पेगंघराचा बभीचा : खलिल जित्रान १८००: 
३६ यंत्राची मर्यादा : नरहरिभाई परी २-८-०; 


३७ जवाहरलाल नेहरू: (संक्षित्त आत्मकथा) १-६-१, 
३८ माझी नृऱ्यताधना : रोहिणी माटे. ५००००. 
३९ विश्वमानव ; ना. ग. जोशी २-४-०: 
£० उउनिपत्सार : दोकरराव देव २३-०-०: 
१ आपल्या गणराज्याची घडण : 

- दादा धर्माधिकारी ३-८-०: 


जागतिक इतिहाहाचे ओझरते दान: ; 
(खंड शव २): पे. जवाहरलाल नेदृरू १५-०-०: 
४३ हिरे आणि हिरकण्या; खलिल जित्रान १-८ ०. 


२४ प्रयोजन : केळासमू्‌ १-८-०: 


४५ पुरोगामी साहित्य: आचार्य जावडेकर २-०-०' 
४६ महाराष्ट्र व दिंदी 
राजकारण शी ॥,) _ ९-०-० 
४७ समाईक सहकारी 
स्वराज्य : डं ७ ०-४-०९ 
४८ लो. टिळक वम, गांधी ,, १9 र-०-०; 
४९ जिनोबाजी भावे! सान गुरूजी १-०-०९ 
५० पत्री; साने गुर्जी ३-८-०. 
। ५१ दैवी संपत्‌ चरित्रमाला ; पुष्य १ १-०-९. 
८२ दैवी संपत्‌ चरित्रमाठा : पुष्प ९ रं १-०-०: 


घम आसच्याकडे चोकशी करा 
ळक रोड, पुर्ण ९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपयाठशाळामंडळ, वाई 


[२९४त. [२०. 8. 5177 


"भमभफ*स*न*स*फ गप "फी 
*"*सोण*कोशशको "फो श*फ "मस *मी फक (*स*की"* जमी २**“*२**"-*₹ 3 3 न्य 3 3 3 3 ञ 1. क. त्र नमन 


पुण्यात ऱप(9)॥1&17) (971० 3२.७ षाचाा& 
गु॥९2 (:९॥(81 ॥०१पाट2€85 8९ ता च(2 
॥[.॥1111[1९0, [ध8£[)1'. 


'['2]९ए901110 &0त'283 : 1१९४188160 ()11108 : 
* 5]'७7ा२र', ए३00१[२ 0]01.1.7 1]31., 8४२९4५१ १॥ 10७, 
'[१2]811018 ०, 2211 ७१५०५०[]२, ॥. ९. 


१011892112 [21९00 : 
१1. 13. 2. र. टच्चबडवत, 3 50. (त्रा्ट.), 1100०, 3. 80. ( उिलाण. ), 


अ. ह. 8, य. (110, ) र. छ.य., घय. प., घे. 811. 800, 0. उ. जा... का. यग. 
(1116120 1112110601. 


210111९015 01 
एषालोगाळयाा टग]शांर, ?. 0. 138009 ठो लस, 01७ उपा पा पात रार. उतत तराितविटता 
( टस] हिर.) ऊब प३तेककाळ कते उणा शा (सर 1 011॥1110000010 1015311100. 
॥॥1$ १९७ [५॥5७॥ ॥॥]॥७॥७ ॥४ 
(01: 3पव1)41२9 : त 1351.,१७प १३ 1)15ए1१10ए'35 १. 9. 
१81761605९ 8 ५8९15 10 
गृ॥७ 1२७०॥॥॥ ए४९॥-५१ ळा] 6०, 111. शेतष्णा, 13510७ (00७185 0. 0. 1381110 (0011181103 
(फाळ उ०याता'१े००, ) 0९1010] 1२]. 19. 501. गगातकटका, 13850, 00111१0010 9[. ]>. 
कीत ा१८ट्र टया(चटा०ा510 
ग] ११ 18112811030 010 (0 31/8 010 0. 0. तावा त०50 0102 00. 1.५. गण रर्‍णा त 
जि ०8 0180 १1/8 ए॥७ प गाठा 91 800) ए०. 11. उता 8टकपा 'िच्रापाएवा 


210५1557१5 1 ॥॥९ ॥॥1॥७ ॥ए॥॥७॥१५ १ ॥॥८ ८९१1२५1. ७॥0५॥५९३ ११] 
5१३१ ७0१ 0१६१ 0२॥४-5॥४५ १७7१७. 


«. 
"५९०८५०४०८५. -०-&-००-.-००.--५५--००--००--०१०-,०६५०-.-०९०-.०९०.,०-९०-८-०-६०-..०१-३-५-५६०-.॥-०-९०--०९०-..->-६०-..-२५०-....०. 


4......५०-.-०७-॥-०-५>-/-०-०-५००-५->-, 
(आड ज्वाला पार जाड ज्यात काडत जाडा कयात जाडा ज्याला उकडत याड काडत याड याड उकाडा म्हाडा काडत काडत माड लयी यि 


रन्डां 


-७०-०८-० ०००१७... य का आ (स. जा र 


मर) अह. अँ) जे -मे€"कॅ*-कॅ असेत -जे€. -3६----३६ 


यावंत म्यूचुअळ इन्शुअरन्स कंपनी लि. पुणें : 


१६०३ ३६-६० ३6००5 २ % % & %-& & & &. 


"-१४*५१४*५-*३*--*१५४*श१0**४१४१0१*१0२१*च0४४१0 "फक *-*म*'त्ि 
एा-£€ -२- ६-६ ६-६ ->६-०-% ६-६ -%-€-%-.>>%-%-%-/- १ 8-0 *्त१"*न0*म0१*१0११५१२१0१४0१४१0१११0१0१सम 


>! ५ »_ ४१ क (५ र €”५ 4 क 
ठाकशाहांच्या काळाताल भांडवलदार नसलेली आदश वमासस्था ग 
न ९९१ ९९ 0 /__च च्य (9 ७) _ (0 शा 

कन वंसदारांना काढलेली, सवे विमेदार हेच धनी असलेली ग 

१ अकर वपांत क्ष्मीरोडवर दोन लाखांची भव्य इमारत. २ हप्ते रः 
अत्यत कमी. २३ काटकसरीची व्यवस्था. ४ विमेदारांश भर 
सजन्याची वागणूक. ५ वोनस वाटटेला आहे. ग 

अश्या संस्थेचे प्रतिनिधी होणे ह केव्हांही अभिमानास्पद र 
आहे, याच संस्थेत सवानी विमे उतरावे व प्रतिनिधी ग 

म्हणून काम करावे, १) 

४”. क. (१ (९ ग 

दु. रा, ललय, वबा. ए. एळएल, बी, ४ 

के बिडी च न | र्म 

मंनाजंग डायरेक्टर र 

कष. करन केश -मॅ€"केमँर" के" केर) मेह "ठे" ने" कॅ" े "मॅ€” ठे" मे€' अर" गे" केर" कॅ" केर »जॅल- -36-- 3८.3... . ऐश 3-3 पन 


ल 


अमृतमहोत्सवी/ न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाडे 


अनुक्रमणिका 


